डॉ. काळोखे यांच्या 
आरोग्यप्रसारक भरथमालेविषयीं कांहीं मतें. 


_ सरकारी विद्याखात्याचे डायरेक्टर ह्मणतात:--डॉ. काळोखे हे 
अनुभविक योजक आहेत. व त्यांनीं वैद्यकीय विषयावर सर्व लोकांनां 
आकलन होईल अशा सोप्या भाषेत बरेच ग्रंथ लिहिळे आहेत. 


दक्षिणाप्राईझ कमिटी, पुणेंः--गहन शास्त्रीय विषय सर्वोना 
समजेल अश्या सुबोध भाषेंत लिहिणे ही कला डॉ. काळोखे यांस फार 
चांगली साधली आहे. 


डॉ. गो. व्ही. देशमुख, एम्‌. डी. (लंडन), एफ्‌. आर. सी 
एस्‌. ( इग्लंड ) ह्मणतातः---आरोग्य विषयक संदर पुस्तकांची ही माला 
मराठींत प्रसिद्ध केल्याबद्दल डॉ. काळोखे यांचें मी अभिनंदन करितों. व 
हीं पुस्तकें प्रत्येकाने एकदां तरी वाचावी अशी शिफारस करितों 

डॉ. रा. ह. भडकमकर, एम्‌. ए. एम्‌. डी. ह्मणतातः--शास्त्रीय 
विषय सुलभ रीतीनें प्रतिपादन करण्याची हातोटी डॉ. काळोखे यांना 
चांगळी साधली असल्याने त्यांचे ग्रंथ फार मनोरंजक व उपयुक्त झाळे 
आहेत. हीं पुस्तकें प्रत्येकाने जरूर वाचावी अश्ली मी शिफारस करितों, 


वर्तमानपत्रक्त व मासिककार ह्मणतातः---आजपर्यत आमच्या 
महाराष्ट्रांतील डॉक्टर वैद्यांनी जी गोष्ट अवद्य कणवयास हृवी होती 
ती डॉ. काळोखे यांनीं मनावर घेऊन खतःच्या ज्ञानाचा फायदा सामान्य 
जनांस देण्याचा जो हा स्तुत्य क्रम आरंभिला आहे त्यापासून लोकांचें 
बहुत हित होणार आहे. 


प्रस्तावना? 
समाजांतील तरुण पिढीवरच राष्ट्राची सर्व प्रकारें मदार असते, हाणून या 
पिढीच्या शारीरिक, मानसिक व बोद्धिक शक्तींकडे सर्व राष्ट्राचे लक्ष वेधले 
पाहिजे हें साहजिकच आहे. परंतु आज काल आपल्या सभोंवतीं पाहिलें असतां 
आपणांस काय दिसतें. शारीरिक संपत्तीचा व त्या बरोबरच मानसिक, बौद्धिक 
इ०संपत्तींचा सारखा ऱ्हास होत चालला आहे. आजीच्या अंगांत जो काटकपणा-- 
जी शक्ति-जो नेट होता तो आईच्या अंगांत दिसत नाहीं. आईच्या अंगांतील 
शक्ति मुलीच्या अंगांत नाहीं. शहरांत काय व खेड्यांतूनहि काय या बाबतींत 
सारखी ओहोट लागलेली दिसते. याच्या कारणांचा विचार करतां अनेक कार- 
णांपैकी आरोग्याच्या साधारण नियमासंवंधीं गाढ अज्ञान हे एक महत्वाचें कारण 
होय असें आपणास आढळून येतें. बाळक जन्मल्यापासून किंबहुना त्याच्या 
आधोंपासूनच त्याची योग्य प्रकारें वाढ कशी होते, कोणल्या प्रकारें परिस्थिति 
असावी, कोणकोणल्या नियभांचें या वेळेपासूनच पालन करणें अत्यावरयक आहे, 
वगैरे गोष्टींचा विचार करण्याची जबाबदारी पुरुषांपेक्षा स्रियांवरच जास्त असते' 
ही गोष्ट निर्विवाद आहे. परंतु आमच्या दुदेवामुळें आह्यांस या सवे प्रकारच्याच 
अज्ञानांधकारांत लोळण्याचा प्रसंग आज किती तरी वषापासून आला 
आहे व त्यामुळे आमची किती हानि झाली आहे व दिवसानुदिवस होत आहे 
हेंही आह्यांत्न कळेनासे झाळें आहे. परंतु जर राष्ट्रास ऊजितावस्था येणें इष्ट 
असेल तर हें अज्ञानपटल दूर सारून, आपली जबाबदारी ओळखावयास प्रथम 
लागळें पाहिजे व नंतर ज्ञानप्राप्तीचा खरा प्रयत्न झाला पाहिजे. निरनिराळ्या 
प्रकारें देश सुधारणेच्या कामीं प्रयत्न आज होऊं लागले आहेत. ल्रियांच्या मध्येंहि 
निदान मोठमोठ्या शहरांतून तरी हातपाय हालविण्या इतकी धुगधुगी 
असल्याचें दिसून येतें. अश्या वेळीं आपळें प्रथम कर्तव्य काय आहे, ग्रहदेवत! 
या पदास सार्थ करावयाचें ह्मणजे काय, या महत्वाच्या प्रश्नांचा प्रथम आपण 
विचार केला पाहिजे. 'जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी ती देशातें उद्घारी, या 
झणींत किती खोल व गंभीर तत्व गोंवळेळें आहे, हें आपण पाहिलें पाहिजे. 
त्रियांचें शह्वाणपण चुली पुढे, असं आमचा कमीपणा दाखविण्याच्या हेतूर्ने वारं- 
वार ह्मणण्यांत येतें. परंतु खरोखर तितकातरी शहाणपणा आमच्या मध्यें 
आहे ना ६ तेव्हां गृहातील लहान बालकांचें-ज्यांचा बहुतेक सर्व काल आईच्या 


3 


सहवासांतच चुली पुढें जात असतो, ज्यांचें संगोपन करण्याची पात्रता नेसर्गिक- 
पर्णेच श्ञियांत ठेविली आहे--सर्वे प्रकारें संगोपन करणें, तीं सुदृढ, सशक्त, 
बुद्धिमान्‌ होतील अश्या बद्दल काळजी घेणें. जसजशीं तीं मोठीं होतील तसतश्वी 
त्यांचे शिक्षणा संबंधांने काळजी घेऊन त्यांस राष्ट्रांचे घटक बनविण्यास मदत 
करणें वगेरे केवढी मोठी जबाबदारी प्रत्येक ज्लीवर आहे वरे. ही जबाबदारी 
आपल्या शिरावर घेण्यास आपण स्वतः तयार झालें पाहिजे. आपल्या कर्तव्यांची 
आपणास पूर्ण जाणीव असली पाहिजे. या बाबतींमध्यें पुष्कळ्ली अनास्था, 
अव्यवस्थितपणा व अज्ञान दिसून येतें, तें दूर झाळें पाहिजे, व लोकमत जागत 
करून अशा प्रकारची लोकांत जाणीव उत्पन्न केली पाहिजे. प्रत्येक स्रीपुरुषानें ही 
जबाबदारी ओळखून तदनुषंगिक सर्व विषयांचे अध्ययन व मनन केलें पाहिजे, 
च तदनुसार आपलें वतन ठेवून स्वतःस व आपल्या प्रजेस अवनतीपासून सोडवि- 
ण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या विषयावर माहिती देणारी कांहीं श्ाल्लीय पुस्तकें 
आहेत. पुष्कळशीं परभाषेत आहेत, कांहीं थोडीं मराठी भाषेतही आहेत. परंतु 
अद्या रीतीच्या ज्ञानाचा जितका जास्त प्रसार होईल तितका अवइय हवा 
आहे. अशा विषयांवरील छिष्ट पुस्तकें वाचण्याचा कंटाळा येतो म्हणून तीं 
जितकों सोपीं व मनोरंजक करतां येणें शक्‍य आहे तितकी करण्याचा 
प्रयत्नही झाला पाहिजे व अशा इष्टीनें पहातां डॉ. काळोखे. 4. ). ॥. 3. 
यांचें 'श्रियांचें आरोग्य ब शिद्युपाळन.? हें पुस्तक खरोखरच ल्ियांस 
फार उपयुक्त आहे. डॉ. काळोखे यांनीं प्रथम ल्लियांनीं स्वत:ची प्रकृती निकोव 
रहावी म्हणून कसें वागावें, निरनिराळ्या बदलणाऱ्या काळांत ख्रियांनीं कोणत्या 
गोष्टींत जपावे, कसें वागावें, काय खावें प्यावें व ल्यावें याचें क्रमवार विवेचन 
आपल्या पुस्तकाच्या पहिल्या भागांत केलें आहे, व त्यांत लहानसहान दु:खरणी- 
चाणीं झालीं असतां घाबरून न जातां काय करावें, कसं वागावें, डाक्टरवैद्यांचा 
सल्ला वेळींच कसा घ्यावा व कांध्यावा या बद्दलहि अगदीं संक्षिप्तपणे पण फार उप- 
युक्त अश्ी माहिती दिली आहे. पुष्कळशा भायुर्वेदिक औषधांचा कसा व केव्हां 
उपयोग करावा हेंही त्यांनी सांगितलें आहे. या भागासंबंधार्ने मला काहींच 
लिहीणे शक्‍य नाहीं हें जरी खरें आहे तरी अगदीं संक्षिप्तपणें पूर्वभागांत त्रियांनीं 


विशेषपणानें लक्षांत ठेवण्यासारख्या पुष्कळ गोष्टींचा विचार फार काळजीपूर्वक 
केला आहे असे मला वाटतें. 


अशा रीतीनें पूवे तयारी करून प्रसूतकाळ समीप आला असतां प्रत्येक 
ज्ञीनें आपल्या जगांत येणाऱ्या नूतन बालकाचे मोठ्या थाटामाटाने स्वागत 


१ 


चरावयास आपली खोली, आपला बिछाना, वगेरे बाबतींत कोणकोणत्या 
गोष्टींची शाक्ञीयदृष्टया विचारपूर्वक तयारी केली पाहिजे, याची अगदीं बारीक 
माहिती दिढी आहे. या बाबतींतील अज्ञानामुळें चांगल्या सुशिक्षित घराण्यांतही 
आयवल्यावेळीं कसा गोंधळ, गडबड व कधींकधीं अनर्थ उडतो हें पाहिलें 
असतां मन खिन्न होतें. पूणे नऊ महिने तयारी करण्यास असतांही हे अज्ञान 
कां असावें असा विचार मनांत येऊन आमच्या चालढकली खभावारचें सखेदा- 
अये वाटल्या वांचून रह्वात नाहीं. ही माहिती मातृपदावर पाय टाकण्यास उत्सुक 
असलेल्या प्रत्येक स्लीरनें वाचून ध्यानांत ठेवावी अशीच आहे. ह्या नंतर मूळ 
उपजल्यापासून त्य़ाची जोपासना योग्य प्रक्रारें कशी करावयास लागावे याबद्दलची 
माहिती डॉ.साहेबांनीं या लहानशा ग्रंथांत फारच थोडक्यांत उत्तम प्रकारें दिली 
आहे. नालच्छेदना पासून मूळ तीनचार वर्षांचे होईपयत निरनिराळ्या वेळीं 
-बालकाचें संगोपन करस करावे, कांहीं दुखणें बहाणे आठे तर घाबरून रडत न 
वसतां तात्कालिक उपाय काय करावे, वैद्याचा सल्ला केव्हां घ्यावा, वैद्य डॉक्टरांस 
बोलाविळें असतां त्यांस, लहानसहान जीं चिन्हें चांगल्या बारीक अवलोकना- 
नेंच कळण्यासारखीं असतात तीं पांगून मदत करणें कर्से शक्‍य आहे, आपली 
अवलोकनशाक्ति वाढविण्याचा प्रयत्न करणें कर्से भगत्याचें आहे वगेरे संबंधी 
विवेचन नवीन आईस तरी अत्यंत सहाय्यकारक आहे यांत शका नाहीं. बाल- 
रोगांसंवंधीं जें विवेचन डॉ. काळोखे यांनीं केळें आहे तें फार उपयुक्त आहे. 
च्याचप्रमार्णे कांहीं वेड्या समजुती ज्या प्रचारांत आढळतात त्या काहून टाक- 
ल्याच पाहिजेत, व्यांचेंही प्रसंगोपात त्यांनीं योग्य प्रकारें स्प््टीकरण करण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. 


एकंदरींत हे लहानसे पुस्तक, मोठ्या परिश्रमाने शाक्लीय माहिती 
सोप्या भाषेंत एकत्र करून डॉ. काळोखे यांनीं लिहिलें आहेव तें प्रत्येक विवा- 
हित त्लीनें आपल्या संम्रहीं ठेऊन वारंवार त्याचे अध्ययन करण्यासारखे आहे. 
डॉ. साहेबांनी ह पुस्तक ज्यांच्या करितां लिहिळें आहे तो भगिनीवगे त्यांच्या 
या श्रमांचे सार्थक करील व आपल्यावरील जबाबदारी ओळणषून वागण्याची 
यात्रता आणण्याचा प्रयत्न करील असं मी इच्छिते. 


: झुलेश्वर-मुंबई. £ नघरंगे 
१५-३-२२. |) काशीबाई नघरंरो. 


लेखकाचे दोन शब्द, 

वैद्यकासारख्या शात्लीय विषयांवर सोप्या भाषेत शास्त्रशुद्ध पुरके लिहिणे हे 
चाम किती कठीण आहे हें ज्यांनीं आमचीं आजपर्यंतचीं निरनिराळ्या विषयां- 
वरील दहा पुस्तकें वाचलीं असतील त्यांना सहज कळून येण्यासारखे आहे. पण 
अशीं पुस्तकें खपविण्यासाठीं करावी लागणारी पुढील खटपट त्याहून बिकट असे 
आह्यांला आतां वाटं लागळें आहे. आमचीं पुस्तकें निरनिराळीं संस्थाने व 
विद्याखातीं यांनीं शाळांस व लायत्रऱ्यांस मंजूर केलीं असून लोक्रांनांहि तीं 
पसंत पडलीं आहेत; पण त्यांजकडून जितका अधिक आश्रय मिळायाला पाहिजे 
तितका मिळत नाहीं, ही फार खेदाची गोष्ट होय. यामुळें ग्रंथकाराची नाउमेद 
होते व खस्थ बसावें हें बरें असें वाटु लागते. परंतु आह्यांस या विषयाचा नाद 
असल्यानें स्वतःची झीज सोसूनहि कर्तव्य ह्मणून हें देशसेवेचें आरोग्यकार्य 
आरोग्यप्रसारक ग्रंथमाठेच्या रूपानें आह्मी आज एक तपपर्यंत चालविळे भाहे. 

पुरुषांप्रमाणेच आमचा त्लीवगेहि दिवसेंदिवस अशक्त व रुग्ण होत चालला 
आहे. य्यांच्या संवंधाने एखादं खतंत्र पुप्तक लिहून त्यांच्या होत असलेल्या 
ऱ्हासाला आळा घालतां येत असल्यास पहावें असें वाटल्यावहून व तशा सूचना 
आमच्या माळेच्या समंजस वाचकवगीकडून झाल्यावरून आज हें अकरावे पुस्तक 
प्रसिद्ध करीत आहों. हें पुस्तक लिहून बरेच दिवस झाले; परंतु कागद व छपा- 
इचे कडाडळेळे भाव आजउद्यां उतरतील या भावनेनें इतके दिवस गेळे. पण 
छपाई उतरण्याऐवजीं वाढतच चाळली आहे. असो. हें पुस्तक तयार झाल्यावर 
येथील सुप्रसिद्ध विदुषी डॉ. कुमारी काशीबाई नवरंगे, वी. ए. एल्‌. एम्‌. एर्‌. 
यांनीं तें काळजीपूर्वक वाचून ज्या उपयुक्त सूचना केल्या व आपला अमूल्यः 
वेळ खचून या पुस्तकास सुंदर प्रस्तावना लिहिली त्याबद्दल मी त्यांचा फारफार 
आभारी आहें. या पुस्तकाची उपयुक्तता ज्रीवगीला व भावी पिढीच्या हित- 
विंतकांना किती आहे हें डॉ. काश्रीताईंनीं आपल्या प्रस्तावनेत सांगितळें 'अस- 
ल्याने त्याची पुनरुक्ति न करितां भगिनीवर्ग आपला फायदा करून घेईेळ अशी 
आशा आहे. शेवटी येथील आटेस्कूलचे मासर व आमचें स्नेही रा.रा.केशवराव 
चुडेकर यांनीं प्रकृतीचें अखास्थ्य असतांहि मुखपृष्ठावरील डिझाईन अत्यंत 
परिश्रमपूर्वक करून दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानून हे दोन शब्द पुरे करितों. 


चर्नोरोड, गिरगांव, 
मुंबई. ता. १५-६-२२, ) ग. पां. काळोंखे- 


अनुक्रमणिका. 


भाग १ ला, 

चषर 

१ ळे. उपोद्धात.... ह: 2 अन न्न टु 

२ रें. पालकांची जबाबदारी. तट. पे ० १८ 

-भ्र. ३ रें. रजोदरेन व त्यांतील वागणूक... . न टि रडे 
"ग्र. ४ थें. गभेधारणा. न्र्ड ह क वा. २६ 
-ग्र, ५ वें. गरोदरपणांतील विकार. वू क्ट क ३१ 
धर. ६ वें. गरोद्रपणांतील वागणूक,  ... क. व ४० 
:प्र. ७ वें. बाळंतपण. य टर ग. री ५० 
प्र. ८ घे. बाळंतपणांतील रोग. ... व ह > ६० 
-प्र. ९ चें. बाळंतपणांत कसें वागावें.  ... र ळं ६्ड 

भाग ९ रा. 

ब्र. १ ळें. बिझुपालन. ल व्य ऱ्डं र, छ्रे 
ग्र. २ रें. बालकाचे अन्न.  ... म व. र ७५ 
घर. ३ रें. बालकाची दिनचयो शी व जशी ८१ 
ग्र. ४ थें. बालकाचे वजन, वाढ, ठेवण वगरे. डी ध्य ८रे 
-प्र. ५ वें. वर-दूध. ... ऱ् ल रा तट ८८ 
-प्र. ६ वें. कृत्रिम अन्न. क्ट प. ज्र पु र्ष 
भ्र. ७ बें. हवा व व्यायाम. .-.. कड न द र्र्‌ 
झू. ८ वें. बऱ्यावाईट संवयी कक क बकड .». ८] 
प्र. ९ वें. बालकांचें विक्षण ह जी 800 “01: 
-प्र. १० वें. बाल्यावस्थेंतील रोग व त्यांवर उपाय, ... ४०... 00: 
प्र. ११ वें. परिशिष्ट. वी वत वद 000110. 


. भिषगर. 


इंग्रजी व आयुर्वेदिक वैद्यशास्त्राच्या आघारानें अलीकडचे नवीन शोध 
च उपाय देऊन विस्तारपूर्वक लिहिलेलें असें मराठींत अद्याप एकहि पुस्तक 
झालेलें नाहीं. कांहीं लहान सहान पुस्तकें आहेत. त्यांतील माहिती जुनी 
असून विस्तारपूर्वक नाहीं. त्यामुळें निव्वळ मराठी जाणणाऱ्या वैद्यांची व 
_ झुटुंबवत्सळ लोकांची मोठीच अडचण होते. ही गोष्ट लक्ष्यांत आणुन. 
६ भिषग्वर ! या नांवाचे पुस्तक आम्हीं तयार करीत आहों. हा ग्रथ 
मोठा होणार असल्याने भागशः प्रसिद्ध करावा, असें योजिले आहे. 
पुरेसे ग्राहक जमतांच पुस्तकें छापण्याचें करूं. तूर्त ग्राहकांनी खालील 
पक्यावर आठ आणे प्रवेश फी पाठवून नांवें नोंदावीं, 


पत्ता:-डॉ. ग. पां, काळोखे, 
चनीरोड, गिरगांव, मुंबई. नं. ४. 


स्त्रियांचे आरोग्य व शिझुपाठन. 


टर्णणणाप>7९>“>२-णण 


भाग पहिला. 
"णाण व 
प्रकरण पहिले. 
उपोद्धात. 
सर्व प्रकारच्या संपत्तींत शरीरसंपत्तीसारखें श्रेष्ठ दुसरें नाहीं. शरीर 
निरोगी तर सर्व कांहीं होऊं राकतें, पण तें बरोबर नसल्यास आपल्या हातून 
कोणतेंहि कृत्य होणार नाहीं. आपल्या पूर्वजांनीं मिळविळेळें सर्व प्रकारचे 
टेश्वर्य बहुतेक ल्यास गेलेंच आहे. शरीरबलरूपी ऐश्वर्य असतें तर गेलेल्या 
इतर ऐेश्वयोबद्दल आपल्याला तितका खेद झाला नसता, पण तेंहि दिवसा- 
नुदिवस जात चाललें आहे, हें पाहून मनाला फार दुःख होतें. याला 
जरी अनेक कारणें असलीं तरी त्यांत आपलें व आपल्या ल््ियांचें दोबल्य 
< आणि दिशुवर्गाच्या संगोपनाचें गाढ अज्ञान हीं मुख्य असल्यारचे दिसून 
येतें. बऱ्याचद्या रोगांचें बीजारोपण मनुष्याच्या बाल्यावस्थेंतच होत असतें. 
झणून ज्या अनेक कारणांनी मुळें रोगी होतात, किंवा होण्याचा संभव 
असतो, तीं सर्व कारणें मातापितरांत चांगलीं माहीत असणें फार ञरूरीर्चे 
आहि. परंतु खेदाची गोष्ट ही कीं, बऱ्याच स्त्रियांनां स्वत:ची प्रकृति सुद्दढ 
कशी राखावी, आपल्या बालकांनां कसें वागवावे, कोणतें अन्न द्यावे, तें 
कितीदां द्यावे, वयोमानाप्रमाणे त्यांत कसकसा फेरबदल करावा, अनि- 
य॒मित व अयोग्य अन्न दिल्याने त्यापासून मुलांस कोणते विकार जडतात, 
अंगाला कोणत्या कापडाचे कपडे घालावेत, ते किती वेळां बदलावेत, 
यंडीबाऱ्यापासून कसें जपावें, इवेच्या फेरफाराप्रमाणें त्यांत कसकसा फेर- 
बदू करावा, कपड्यांची, अन्नाची व रहात्या जागेची खच्छता व शुद्धता. 


१० स्त्रियांचे आरोग्य व रिळ्युपालन. 


न राखल्याने त्यापासून काय वाईट परिणांम घडतात, घराच्या खिडक्या, 
दरवाजे बंद करून ठेविल्यानें त्यापासून शुद्ध इवेंठा प्रतिबंध होऊन प्रकृति 
बिघडण्याळा कशी मदत होते, वगेरे वगेरे गोष्टींसंबंधाचें ज्ञान नसतें. 
त्यामुळें बालकाची शुश्रूषा त्यांकडून व्हावी तशी न होतां बरींच बालके 
मृत्युमुखी पडतात. यावरून बाल्युश्रषेचें ज्ञान पुरुषांनां नसल्यास चाळेल 
असें मात्र कोणीं समजूं नये. आरोग्याचें ज्ञान हें सवोसच असलें पाहिजे. 
परंतु बालकांचा तीं जन्मल्यापासूनचा कांहीं काल पित्यापेक्षां मातेच्या 
निकट सान्निध्यांत जात असल्यामुळें विशेषतः स्त्रियांना हे ज्ञान असणें 
अत्यंत जरूरीचें आहे, आणि त्यांच्याकडून तें जितकें ममतेने, काळजीने 
व आरस्थापूर्वक होईल, तितकें इतरांकडून होण्याची आज्ञा करणें व्यर्थ 
आहे. लहानपर्णी झणजे मुलाला वाचा फुटण्यापूर्वी होणारे बरेचसे विकार 
वर सांगितलेल्या कारणांनींच जडतात; व ते एकदां जडले ह्मगजे इतके 
जळद वाढतात कौं; त्यांवर उपाय करण्याची वेळ न कळतां निघून जाते; 
हणून रोग झाल्यावर मग वैद्याकडून उपचार करवीत रदाण्यापेक्षां आधीं 
ते न होण्यासंबंधानेंच जर कांळजी घेतली तर अविक बरें.“रोगोत्तरोषधा- 
च्छेयान्‌ प्रयत्नस्तदनुद्धवे ( ऐ८ए€1101 15 0ली[टा [08 ट्पा९)) 
असें जें आपल्या ग्रंथकारांनी झटले आहे, त्याचा अर्थ हाच होय. 

बरे, बालकांची अशी स्थिति हाणून त्यांनां प्रसवणाऱ्या मातांकडे 
पाहिलें, तर त्यांचीहि स्थिति आरोग्यदृष्ट्या समाधानकारक नाहीं. कारण 
त्याहि प्रतिदिन अद्यक्त व फिकट होत चालल्या आहेत, त्यामुळें त्यांच्या- 
थासून होणारी संततिहि उत्तरोत्तर दुर्बळ, कृश, उत्साहद्दीन व रोगी अशी 
निपजत्त चालली आहे. खरोखरी हें आपलें व आपल्या देश्याचें दुदेव 
होय, हा प्रकार अठाच चालू राहिल्यास पुढें त्यापासून यापेक्षांहवि आणखी 
किती भर्यकर परिणाम जाणवतील हें मनांत आलें ह्मणंजे फार वाईट 
वाटतें. “बीजासारख फळ” असे ह्मणावें तर आपले पूर्वज अशक्त किंवा 
बऱहीन होते असं ह्मणतां येत नाहीं. उल्टपक्षी पूवीच्या इतिहासाकडे 
पहिलें तर त्यांचा आकार विप्पाड, पराक्रम विलक्षण आणि काटकपणा 


भसाघारण होता, याब्रद्वळ कोणालाहि संशय उरणार नाहीं, दिवसेंदिवस 
-ज्ीपुरुषांच्या शारीरिक सामर्थ्यांचा ऱ्हास कां होत आहे, या प्रश्नाचा 
आपण कळकळीनें विचार करून त्याप्रमाणे कृति केली नाहीं, तर पुढीळ' 
पिढी .दुर्बेळ निपजण्याच्या पापाचा भार. आपल्या . माथी आल्याशिवाय 
कधींहि रहाणार नाहीं, आपल्या लोकांनां हा आरोग्याचा विषय छुक 
-वाटतो. इतर गोष्टींकडे. आपण जेवढें लक्ष्य पुरवितों त्याच्या शतांशानेंहि 
आपण या गोष्टीकडे लक्ष्य देत नाहीं. आपल्याला या गोष्टीचें अगत्यच' 
वाटत नाहीं. आरोग्याची हेळसांड होऊन त्याचे परिणाम भोगावे लागले 
झणजे मग मात्र आह्मी घांवपळ करावयाला लागतों. पण मागाहून त्याचा 
कांय उपयोग ! अक्या प्रकारे शरीराविषयींची अनास्था वाढत जाऊन 
आपल्या शक्तीचा उत्तरोत्तर ऱ्हास होत चाळला आहे, आणि त्याचें प्राय> 
'श्रित्त पुढील पिढीला अवर्य भोगावे लागणार आहे. बालविवाहाःची चाळ 
अलीकडे मोठमोठ्या शहरांच्या.ठिकार्णी रह्माणाऱ्या लोकांत जरी बरीच कमी' 
प्रमाणाने दिसते तरी ती. आपण अजून - सोडून देत नाहीं. त्यामुळें त्रह्म- 
चर्यावर अकालीं घाला येतो, शक्तीच्या. वाढीला आळा बसतो, व शरीर 
-बनण्याच्या आधींच शरीराच्या ऱ्हासाला प्रारंभ होतो. अद्या स्थितींत 
झालेली संतति अशक्त, खुजट,अल्पायु व रोगट निपजली तर त्यांत आश्चर्य 
ते कसले २ हाच किंबहुना याहून जास्त वाईट परिणाम विजोड विवाहा- 
मुळें होतो. कारण मुलगी लहान वयाची व: वराचे वय भलतेंच हणजे 
तिच्याहून कितीतरी जास्त. अश्या प्रकारचा पुरुषसमागम स्त्रियांच्या आरो- 
-ग्याला विघातक झाल्यावांचून रहात नाहीं. ् 
बालरोगांचें मूळ बऱ्याच अंशाने आईबापांच्या बऱ्यावाईट प्रकृतीवर 
अवलंबून असतें. जमीन चांगळी असून बींहि चांगळें असलें ह्मणजे 
त्यापासून येणारें पिकहि पण चांगलें होतें. पण तसे नसल्यास उलट प्रकार 
होतो, ह्मणून स्रीपुरुष निरोगी असून त्यांच्या ज्षरीराचे अवयव पूर्ण दशेस 
येईतोंपर्थेत व बीज परिपक्क होईपर्यत त्यांस. परस्पर संयोग कधींहि हित. 
कारक नाहीं, ज्याप्रमाणे. किडका व कोंबळा दाणा निकस जमिनींत पेरला 


१२ स्त्रियांचे आरोग्य व शिज्लुपाळन. 


असतां त्यापातून सकस व जोमदार ताट उगवण्याची आज्या. करणें व्यर्थ 
आहे, त्याप्रमाणें वरीलसारख्या रोगट व अपरिपक्त: स्थितींत झालेल्या 
स्रीपुरुषसंयोगापासून निरोगी व घडघाकड संतति. होण्याची आशा करणें 
व्यथे आहे. स्त्रियांस लहान वयांत गर्भधारण झालें असतां, गभारपणाचीं 
लक्षणें ब सगर्भावस्थेंतील विकार त्यांस सद्दन दोत नाहींत, प्रसवकालीं 
फार त्रास होतो ब कित्येकदां मरणापर्यंत पाळी येते. गर्भेहि अकालीं पतन 
पावतो, किंवा उत्पत्न झाल्याबरोबर लगेच मरतो, अथवा जगलाच तर 
अशक्त, क्षीण, व रोगट होतो. स्रीदि अशक्त,फिक्कट ब रोगी होते.पुढें तिला 
मोठमोठ्या व्याचि उत्पन्न होतात; व शेवटीं अनेक दुःखे भोगून ती अल्प 
वयांतच मरते, एखादी मुलगी निरोगी व घडघाकड असली तर लवकर क्षीण 
होत नाहीं. पण तिची वाढ बंद होऊन अल्पबयांत गरोदर रहाते; व प्रसूति- 
कालीं अगर नंतर तिला एखादा भयंकर रोग होऊन ती मरण पावते... 
अकालिक संयोगापासून स्री अतो वा पुरुष असो, त्यांस म्हातारपण लव- 
कर येतें ब तारुण्य नाहींसें होतें. देह क्षीण, निसत्त्व व अशक्त होतो; व. 
अक्या स्थितींत अनेक रोग सहज जट्टून त्यांतच तिचा अंत होतो. 

आपल्या लोकांची विवाहकल्पना व खिश्चन, मुसलमान यांची विवाह- 
कल्पना यांमध्यें महदंतर आहे. खिश्चयन, मुसलमान लोकांत लग्नानंतर 
लगेच परस्पर संयोग घडतो. तसा प्रकार आपल्या लोकांचा नाहीं, आपल्यांत 
मुडीला नहाण येण्यापूर्वी लम़ करण्याची चाळ आहे. मग तें आल्यावर 
तीनचार वषीनीं गर्भाधान करावें असें शास्त्राचे मत आहे, पण पहिली चाल 
पाळठी जाते व दुसऱ्या शास्त्राच्या मताकडे इुलंक्ष्य करण्यांत येतें. झणून 
इलींच्या काळी बघूबरें योग्य बयांत आल्याशिवाय त्यांचें लग्न करूं नये, हेंच 
उत्तम, अठीकडे बर्‍याच सुशिक्षित लोकांत वधूवरांच्या लमञाची बयोमर्यादा 
वाढली आहे, पण तिचा प्रसार जितका जास्त व्हावा तितका अजून झालेला 
नाहीं, कदाचित्‌ हाहि प्रसार जाख होईळ. पग नुस्ती बथोमर्यांदा वाढवून 
काय कामाची ! कडकडीत मानसिक तह्मचर्य पाळले तरच त्या वाढविलेल्या 
थयोमर्यादेचा उपयोग, नाहीं तर बालविवाह काय वाईट, असें हणावे. 


२०३4 खस. 


उपोद्धात. १३ 


लागते. असो. वधूवरांच्या ल्म़ाच्या वयोमय देसंबंघानें लिहितांना सुश्रत- 
कार हझ्णतात:--“' अथास्से पंचाविशतिवषोय द्वादशवषी कन्या- 
मावहेत धर्मोथेकामप्रजाः प्राप्स्यतीति । ऊनषोडदऱावषोया मप्राप्तः 
'बंचविंशतिं॥ यद्याधत्ते पुमान गभ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥१॥ जातो 
वा न चिर्र॑ जीवेत. जीवेद्वा दुबेलेंद्रियः। तस्मादत्यंतवाळायां गभी- 
श्यानं न कारयेत्‌॥२॥ भावाथे:--२५ वर्षांच्या पुरुषानें १२ वषीच्या 
मुलीशी विवाह करावा व ती १६ वर्षीची होईपर्यत गर्भाघान करूं नये. 
असें केल्यापासून घम, अर्थे, काम व प्रजा प्रास्त द्वोतात. २५ वर्षाहून 
कमी बयाच्या पुरुषापांसून १६ वषाहून कमी वयाच्या त्रीस गभघारण 
झालें असतां, तो गभ मरतो किंवा अकालींच पतन होतो; पण त्यास' कोण- 
- त्याहि प्रकारचा विकार न होतां, जरी पूर्णकाळ होऊन तो जन्मला तरी 
थोडक्याच कालांत मरण पावतो; आणि जरी मरण न पावतां पुष्कळ दिवस 
चांचला तरी तो दुर्बळ व रोगी होतो. ह्मणून त्लीस १६ वर्षांचे पूर्वी गरभ- 
घारण होणें हें चांगलें नाहीं, व पुरुषास पंचवीस वर्षाचे आंत ज्लीसमागम 
हितकारक नाहीं,” वरील वचनांवरून असं दिसतें की, सुमारें चार हजार 
वर्षांपूर्वी असा प्रघात होता कीं, पुरुषांनी २५ वषोचे आंत व ज्यांनी. 
१६ वर्षोचे आंत समागम करूं नये. कारण या वयापूर्वी उमयतांचें बीज 
अपरिपक्क असतें. परंतु पुढें आयुमेयोदा कमी झाल्याकारणाने व 
इतर कांहीं गोष्टींमुळे त्री-पुरुषांमध्ये इतकें अंतर असणें योग्य नार्ही असें 
वाटस्यावरून त्यानंतरच्या वाग्भटकारांनीं खालीलप्रमाणे समागस केल्यास 
आरोग्यदृष्ट्या बरें होईल असें हटले आहे. 
वाग्भटकार गर्भघारणास योग्य काल कोणता याविषयीं सांगतात 
तें असे:-- 
पूणेषोडशवषो खरी पूणेविंशन संगता ॥ 
झुद्धे गभोशये मागे रक्ते शुक्रेजनिले हृदि॥ १ ॥ 
वीयेवंतं सुतं सूते ततोन्यूनाहूयोः पुनः ॥ 
रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भाभवति नेब दा ॥ २॥ 


१४ स्त्रियांचे आरोग्य व शि्ुपालन. 


भावाथेः--सोळा वर्षे पूणे झांठीं आहेत अशी श्री व वीस वर्षे पुरी 
झालेला पुरुष या उभयतांच्या संयोगापासून जी संतति होते ती बलवान्‌ , 
पराक्रमी,निरोगी व पूरणीयु होते.मात्र त्या स््रीपुरुषांस कोणताहि रोग नसावा, 
सरील योनिरोग व गर्भोशयाचे रोग झाळेळे नसावेत, व पुरुषास उपदेश,प्रमेह, 
वगैरे रोग झाळेळे नसावेत. तात्वये एवढेंच कीं, त्रीचें आर्तव व पुरुषार्चे 
वीर्य निदोष असून गर्भघारणास योग्य असावें. यांत कमीपणा झाल्यास 
झणजे स्री सोळा व्षोहून कमी वयाची असल्यास व पुरुष वीस वषीहून 
कभी वयाचा असल्यास किंबा तीं रोगी अतल्यास त्यांपासून होणारी संतति 
डुर्बेळ व अल्पायु होते, किंवा गर्भसंभव लवकर होत नार्ही. 
बऱ्याच लोकांचा असा समज आहे कीं, प्रथमरजोदडन झालें हणजे 
ती स्री पुर्षतमागमास योग्य झाली, परंतु तो समज चुकीचा आहे. तेरा 
चवदा व्धोनंतर स्रियांच्या नुसती वाढीत सुरवात होते. सतरा अठराव्या वर्षा- 
पर्यंत कटिराच्या हाडांची पूर्ण वाढ झालेली नसते व त्यांस प्रसूतीला योग्य 
असा आकार आलेला नसतो. वीसबावीस वषोच्या वयांत बालकाला 
उद्रांतून बाहेर येण्यास जितक्या सुल्भतेनें मार्ग मिळतो तितका या 
वषोच्या अगोदर गर्भधारणा ह्याल्यास मिळत नाहीं ब अर्धवट वाढलेल्या 
'कटिराच्या हाडांस व स्नायूंस इजा होऊन प्रकृति कमी अघिक प्रमाणाने 
' बिघडते, असें हृललींचें मत आहे. 
वरील शास्त्रकारांचीं मतें, इृ्लींची आपली स्थिति व मुलांमुळींचें शिक्षण 
यांचा विचार करितां बधूबरांची बयोमर्यांदा निदान अनुक्रमें २० आगि २५ 
असणें बरें होईल असें दिसतें. कारण मुलींना वीस वर्षे होत तोंपर्यंत ग्रहपत्नीला! 
योग्य असें सर्व प्रकारचें आवर्यक शिक्षण घेतां येईल; मुलगाहि आपल्या 
चरितार्थाला योग्य असे शिक्षण पंचवीस वर्षाच्या वयापर्यंत मिळवून पोटा- 
पाण्याची व्यवस्था करण्यातारखा होईल; आणि तोंपर्येत त्यांच्या शरीराची 
योग्य वाढ झाल्यानें आरोग्याला हरकत येणार नाहीं. मात्र त्यांनीं तोंपर्येत 
जह्मचयाने वागळें पाहिजे. आंतां, स्रियांना हल्लीं जे शिक्षण मिळते तें 
जबळजवळ गुलांच्या'चप्रमाणें असल्यानें त्यांत त्यांच्या आयुष्यांत अवश्य 


उपोद्धात- 1४ १५ 


-लांगणाऱ्या ज्ानाची माहिती नसल्यामुळे तें शिक्षण त्यांनां पुढें असूननसून 
सारखेंच होतें. ह्मणून त्यांच्या शिक्षणक्रमांत आरोग्याचे नियम, शरीराचा 
प्रत्येक भाग बळकट होईल असा व्यायाम,सगभावस्था ह्मणजे काय,तींत कसें 
वागावें,बाळंतिणीनें कोणतें पथ्य ठेवावें,मुलांचें संगोपन कसं करावें;खत:ला 
किंवा लहान मुलाला होणाऱ्या लहानसहान दुखण्यांत काय उपाय करावेत, 
-सखतःची व मुलांवाळांची प्रकृति कशी संभाळावी, वगेरे माहिती अवश्य 
करून दिली पाहिजे, व अशी माहिती त्यांस अगोदर झालेली असल्यास 
पुढें त्यांची त्या प्रसंगांत घाबरगुंडी होणार नाहीं ब भलत्याच समजुतीचा 
त्यांच्या मनावर पगडा वसणार नाहीं. कांहीं जुन्या मतांच्या स्त्रिपांची 
अशी समजूत असते कीं, गमिणीत मुळींच ओषधघ देऊं नये. बाळंत 
होण्याच्या जागेंत हृवाप्रकाश्याचा संबंध नसावा. तिनें पूर्वापार चाळत 
आलेल्या वाईट कां असेना, सर्वच गोष्टी कराव्या. एकादें झाड कोंबळें 
असतां जसें पाहिजे तसें वाकवितां येतें तशी बाल्यावस्थेत मनुष्याची 
बुद्धिहि पाहिजे त्या विषयाकडे वळवितां येते. प्रोढावस्थेंत तसं करितां येत 
नाहीं, ह्मणून या व अक्या दुसर्‍या गैरसमजुती ब चालीरीति एकदां लहान 
-वयांत मुलींच्या मनांवर ठसल्या गेल्या हणजे पुढें त्या वज्रलेप, होतात, 
व त्याप्रमाणें त्या वागू लागतात. वैद्याने यासंबंधाने त्यांस कितीहि खरें 
समजावून सांगितळें तरी त्याचा त्यांवर मुळींच परिणाम होत नाहीं, 
ब त्या हट्टीपणानें आपल्याच मनाच्या समजुतीप्रमाणे वागून त्यापासून 
आपलें व आपल्या बाळाचें मातेरें करून घेतात. समजा, घरांतील दृद्ध 
स्त्रियांस जरी यासंबंधाने चांगली माहिती आहे असें धरलें तरी हली 
दायादविग्रह्मामुळे कुटंबें लहानलहान झालीं असल्यानें किंवा एकाच 
कुटुंबांतील माणसांस नोकरीचाकरीमुळें निरनिराळ्या गांवीं रह्दावें-लागत 
असल्यामुळें त्या सवोतच त्या दृद्ध रित्रयांचा फायदा सिळं शकत नार्ही 
झणून स्रियांच्या शिक्षणक्रमांत या विषयाची माहिती असणें अत्यंत 
जरूरीचे आहे. एकदां अशी खरी माहिती लहान वयांत त्यांच्या सनाबर 
चांगल्या प्रकारें ठसली गेली झणचे अयोग्य समजुतीचा त्यांच्या मनांवर 


१६ स्त्रियांचे आरोग्य ब शिद्युपाठन. 


मुळींच पगडा बसणार नाहीं, व प्रसूतीच्या वेळीं सुईणीच्या ब इतर बाब- 
कांच्या अज्ञानपणाच्या समजामुळें व उपायांमुळें कित्येक स्त्रियांच्या जननें- 
द्रियांस जे कायमचे भयंकर विकार जडतात व बालकांच्या हत्या होतात 
त्याहि टळतील, 

डुसरी महत्त्वाची गोष्ट झणजे त्यांकडून व्यायाम करवून घेतला पाहिजे, 
व तो सर्व शरीराला होईळ अशा प्रकारचा असावयाला पाहिजे,व्यायामाच्या 
अभावामुळे तर आमच्या स्त्रिया अधिकाधिक दुर्बळ होत चालल्या आहेत. 
पूवीच्या त्ररियांनां केरपोतेरें करणें, घुर्णी धुणे, दळण-कांडण करणें, पाणी 
आणणें, तुळशीला प्रदक्षिणा घालणें, जेवण करणें, वगैरे कामे करावी 
ढागत असल्यामुळे साहजिकच घरव्यायाम होत असे. दाणजे हा एका 
प्रकारें सक्तीचाच व्यायाम होता. त्यामुळें त्यांची प्रकृति बरीच सशक्त 
असे. इलछीं स्वतः तद्या वागणाऱ्या व त्याप्रमाणें आपल्या मुलींस व सुनांस 
चायविणाऱ्या स्त्रिया मुळींच नाहींत असें नाहीं; परंतु हृल्लींचा काळ असा 
झाळा आहे कीं, कित्येक शहरवासी स्त्रियांची मग त्या श्रीमंत असोत वा 
नसोत-सकाळीं उठण्याची वेळ बरीच उ्यीरां असावयाची. उठल्यावर 
गरमसा चहा पोटांत पडल्याशिवाय त्यांस हुशारी वबाटावयाची नाहीं व 
ोचाळा व्हावयाची मारामार. शोचकुपांत व इतर लहानसहान बाबतींत 
जातांयेतां जो काय निरुपायानें थोडासा व्यायाम होईल तेवढाच. यानंतर 
वेणीफणी होऊन फारच दारिद्य असलें तर. चुलीजवळ बसण्याचा प्रसंग. 
बुणे, पाणी, दळणकांडण वगेरे कामें, जेवावयास नसलें तरी मोलमजुरीनें 
करवावयाचीं. यजमान जेवून गेल्यावर मग झोंप घ्यावयाची किंवा मेत्रिणी- 
बरोबर गप्पागोष्टी, पत्ते खेळत बसावयाचे, अगर वाचतां येत असल्यास 
नाटकें, कादंबऱ्या वाचाबयाच्या. याहून फार मोठ्यांची तर गोष्ट विचारूंचे 
नका. बाईसाहेबांनीं विलुरळेळे केश आंबराबयाला दुसरें मनुष्य असावयाचे. 
आमचें असं ह्मणणें नाहीं कीं, त्यांनी राघरेदिवस बेलाप्रमाणे काम करावें, 
चाजवीपेक्षां जास्त मेहनत करण्यांत आल्यास शरीरप्रकृति बिधडल्यारिषाय 
रहाणार नाहीं, परंतु योग्य तितका तरी त्यांनी व्यायाम घेतला पाहिजे. 


उपोद्धात. र १७ 


क्रित्येक स्त्रियांची तर याच्या विपरीत स्थिति असते. सारा दिवस मुलां- 
बाळांची शुश्रूषा, घरकाम उरकतांउरकतां नार्के नऊ येतात. त्यांत गरिबीचा 
संसार, चिंता, काळजी व घरांत दुखणेंबाणें. वगेरे असलें हणजे मग 
पहावयालाच नको. त्यांला देवे आपली लवकर आठवण करील तर बरें होईल 
असे वाटूं लागतें. अद्या स्थितींत आरोग्य कसले आणि काय कसलें, याची 
कौणाळाहि कल्पना होण्यासारखी आहे. अद्या रीतीनें कांहीं स्त्रिया अश्याने. 
तर कांहीं तशानें क्षीण ब कमकुवत होत चालल्या आहेत. तात्पर्य, इल्लींच्या 
स्त्रियांच्या शरीरप्रकृतीकडे पाहिलें तर कांहींच्या शरीरावर तोळाभर मास . 
नसून त्या डोळे खोळ गेलेल्या, गालफटें बसलेल्या, निस्तेज,फिक्कट,निस्तन 
ब उत्साहदीन दिसून येतात. कित्येकींच्या शरीरांत इतका कांहीं वात शिर- 
छेला दिततो कीं, त्यांच्या त्या स्थूळ प्रकृतीमुळे त्यांनां उठणेंबसणें, चाल्णे- 
सवरणें वगेरे क्रिया करण्यास फार जड जातें. कित्येकींनां तर पांडुरोग, 
मलावरोध, अग्निमांद्य, मूळव्याध, क्षय, गर्भाशयाचे व आर्तेवसंबंदीं रोग 
यांनीं पीडळेलें असतें, तात्यये, निरोगी व सशक्त अश्या स्त्रिया अलीकडे 
फारच थोड्या दिसूं लागल्या आहेत. अथोतू्‌ शरीरप्रकृति निरोगी व सुद्दढ 
असल्यांनें त्यांच्यामध्यें जें नेसर्गिक सोंदर्य, तेज, पुष्टता, सशक्तता व 
सस्तनपणा असावयाला पाहिजे तें रहात नाहीं.कित्येक स्त्रिया हा कमीपणा 
. भरून काढण्यासाठी आपले मुखवटे व इतर अवयब सुवासिक घवल 
चूणीनीं ब निरनिराळ्या चित्रविचित्र वस्त्रामरणांनीं छत्रिम रीतीनें सज- 
वीत असतात. पण हा कृत्रिम सजवेपणा नैसर्गिक पुष्टता व तेजापुढें व्यथे 
आहि. थोडेसें चालल्याने पायांत पेटके येऊन पाय गळून जाणें, जवळपास 
उन्हांतून जात असतांना छत्री असूनहि तोंड कोमेजून जाऊन सारख्या 
घामाच्या धारा लागणें व कषीं छायेचा आश्रय मिळतोसा होणें, अशी 
ज्यांची स्थिति होते, तसंच एक बाळंतपण ह्मणजे ज्यांचा पुनर्जन्म होऊन 
शरीर अस्थिपंजरवत्‌ होते, अश्या स्त्रियांपासून मुलांनां भरपूर दूघ मिळून 
तीं सशक्त, निरोगी, पुष्ट दीर्घायु होण्याची आद्या करणें, कितपत योग्य 


होईल याची कल्पना कोणालाहि सहज होई, आमच्या मरते स्तरियांची 


५८ स्त्रियांचे आरोग्य व॑ दिळुपाळन. 


अशी स्थिति व्हावयाला जीं कांहीं कारणें आहेत, त्यांतील मुख्य कारण . 
हणजे योग्य प्रकारच्या व्यायामाचा अभाव हें होग्र. याकडे अद्याप 
आपल्या लोकांचें लक्ष जात नाहीं, ही फार खेदाची गोष्ट होय, 
व्यायामाने स्त्रियांचे अंतर्बाह्य लायु चांगळे .पोतळे जाऊन काटक व 
जोमदार बनतात. शरीर सतेज, बळकट व पुष्ट होऊन शरीराला एक प्रका- 
रचा गोंडसपणा येतो,मन प्रसन्न राहतें,काम करण्याचा उत्साह रहातो,तारुण्य 
फार दिवस टिकते, आयुष्य बाढतें, शरीराचा प्रथेक भाग बांधीव व गुट- 
गुटीत होतो व त्यामुळें कुरूप देखील,दागिने वस्त्रप्रावरणादि कृत्रिम साधनानीं 
आणलेल्या सोंदर्याहून, हजारों पटीनें सुरूप दिसतात. घरांतील कामें कर॑- 
ण्यास त्यांत जड वाटत नाहीं. जेवावयास चार माणसें जास्त झालीं किंवा 
चार कळ्या जास्त पाणी आणावें लागलें, अगर थोडीफार मेहनत पडली. 
तर त्यांनां त्याची पर्वा वाटत नाहीं, अभिमांच, मळावरोध,क्षय, वात ,गुल्म 
पांडु वगेरे रोग त्यांस सहसा शिवत नाहींत, व इतर (व्यायाबन करितां पडून 
राहणाऱ्या) स्त्रियांना बाळंत होतांना किंवा मागाहून जो त्रास होतो तो होत 
नाहीं, तसेंच मुलाला लागेल तितकें निदोंष व सत्त्वदार दूध त्यांच्या स्तनांत 
मिळु शकतें. त्यामुळे मुलेंहि सशक्त निपजतात. अथात त्यांच्यासाठी दाई 
किंबा वरदूध शोधण्याची पंचाइत पडत नाहीं, आणि औषधाची बाटलीहि 
बहुधा पहावी लागत नाहीं. तात्पर्य, व्यायाम हा स्त्रियांनी अवश्य घेतला 
पाहिजे, आणि तो तसा घेण्यांत आढा तरच ल्र्रियांचें दोबल्य नाहींसें 
होऊन प्रजाहि निरोगी व सुद्दढ निपजेळ, यांत शंका नाहीं. 


१ प्रकरण दुसरें, 
पालकांची जबाबदारी. 
संगीत शारदा नाटकांत नबरा मुलगा कसा असावयाला पाहिजे यार्चे 
चरणन करितांना ' तरुण कुलिन गोरा इंसतमुख, पाहिजे मुलींनां चतुर 
'सहुणी सुंद्रसा नवरा ? वगेरे वणन केळें आहे. असेंच कांहींसें संगीत 


पालकांची जबाबदारी. १९. 


सोंभद्र नाटकांतहि केलें आहे. ही नवऱ्या मुलाची निवड एकद्ट्या 
मुलाच्या बाजूने झाली. पण नवऱ्या मुली काय, मुलगे काय, जर त्यांच्यांत 
निरोगीपणा व सुदढता नसली तर इतर कितीहि गुण अतले तर ते काय 
कामाचे १ ह्मणून वरील वर्णनाबरोबर हे दोन गुण त्यांत घातळे असते तर 
दुधांत साखर पडली असती. असो. 

मुलींचा लय्नानंतरचा काल सुखाचा व्हावा, हें सर्वाशीं जरी नसलें 
तरी बऱ्या'च अंज्ञाने त्यांच्या आईबापांच्या किंवा पालकांच्या हातीं असतें; 
असें झटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाहीं. कारण लहानपणीं झाडें जशीं 
बांकवावीं तशीं तीं बांकतात, व जशी त्यांची जोपासना करावी तशीं तीं 
पुढें बरींवाईट फळें देतात. तोच प्रकार मुलींसंबंधाने आहे. पण मुलीं 
झणजे परक्याचें घन, त्यांनां थोडें घरकाम शिक्रवून, वाढवून एकदां 
नेवऱ्याचे स्वाधीन केलें ह्मणजे आपली जबाबदारी संपली, अशी कित्येक 
आईंबापांची अगर पालकांची समजूत असते, व मुलगेच काय ते आप- 
. ल्याला पिंड देणारे, अश्या समजामुळें ते मुलांइतकें मुलींकडे लक्ष्य पुरवीत 
नाहींत. त्यामुळें त्यांची आरोग्यदृष्ट्या व इतर बाबतींत फार हयगय होते, 
कित्येकांना तर मुलींनां कसे वाढवावे, काय शिकवावे हेच कळत नार्ही, 
आणि कित्येकांना तें समजलें तरी तशी त्यांची सोय नसते. तात्पर्य, 
लहानपणापासून झालेली ही त्यांची हृयगय पुढें त्यांच्या ( मुलींच्या ) 
अनारोग्याळा व दुःखाला कारण होते. खरें पाहिल्यास मुलगे काय व मुली 
काय, त्या वयांत येऊन त्यांस बरेवाईट समजूं लागेपर्यंत त्यांची एकंदर 
काळजी आईबापांनींच घेतली पाहिजे, आणि त्यांत मुळी थोड्या कालानें 
पतिग्रही जावयाच्या असल्यानें त्यांच्या संबंधानें तर सुलांहूनहि फार 
काळजी घेतली पाहिजे, मुख्यत्वेंकरून त्यांच्यांत ( मुलीत ) ग्रहस्थाश्रमाला 
उपयुक्त व योग्य अशी पात्रता आणून दिली पाहिजे, कारण पति््ही 
गेल्यावर घरकामे, खयंपाक, गभोरपण, बाळंतपण, बालसंगोपन वगैरे 
शारीरिक व सानसिक श्रमांचीं कितीतरी कामे त्यांनां नेहमीं कराबयाचीं 
असतात, तीं करण्याला योग्य व समर्थ असे त्यांचें शरीर व्यायामादि साधनांनी 


२ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


आधींपासूनच कमावळेलें असावयाला पाहिजे. नुसतें संध्येला ठेवणें, दाणा 
निवडणें, वगेरे सामान्य घरकामांनीं तें ( शरीर ) तितर्के कमावले जात 
नाहीं, त्याला पायांचा, पोटाचा, छातीचा वगेरे अनेक प्रकारचा 
व्यायामच करावयास पाहिजे. अशा प्रकारचा व्यायाम विहिरीतून 
याणी काढणे, दळणकांडण करणें, धुर्णी दुणे, दंड काढणें, बैठका 
मारणे, डंबेळ्स फिरविणे, चेंडुफळी खेळणे, खोखो खेळणें, खणणें, 
वगेरे गोष्टींनी होऊ शकतो. खालच्या वर्गोतीळ किंवा ज्यांची गरिबी 
असेळ अशांनां वरील्सारवा व्यायाम आपोआपच बहुधा घडत 
असतो, परंतु श्रीमंतांना आपल्या मुलींना आणि स्त्रियांना असा व्यायाम 
करूं लावणें कमीपणाचे वाटतें. एकूण गरीव स्त्रिया व्यायामातिरेकानें तर 
श्रीमंत स्त्रिया व्यायामाभावानें कमकुवत व रोगट बनतात. ह्मणून श्रीमं- 
तांनी लाजभीड न बाळगतां घरांत गडीमाणसें असलीं तरी लंगडे धुणे, 
दळणकांडण करणें, पाणी आणणें, बागेत खपणें व दुसरे वर सांगितलेळे 
व्यायामाचे प्रकार आपल्या मुलींकडून व स्त्रियांकडून जरूर करून घेतळे . 
पाहिजेत, तात्परय,अद्या रीतीनें मुलींकडून व्यायामाने आधींत्यांचें शरीर कमा- 
वलेले असलें ह्मणजे त्या ग्हस्थाश्रमी बनल्यावर त्यांनां जीं कामे करावयाची 
असतात, तीं तितकीं कठीण ब त्रासदायक होत नाहींत. त्यांचे स्नायु जोमदार 
व बळकट होतात, तसेंच अंगांत एक प्रकारची हुशारी व उत्साह रहातो, 
रोगांची बाधा सहसा होत नाहीं. प्रसववेदना फारशा त्रासदायक वाटत 
नाहींत. शिवाय शरीराला एक प्रकारचें नेसर्गिक सोंदर्य ( शेकडों रुपयांचे 
दागिने घाळूनहि न येणारे) प्रास होतें. तारुण्य फार दिवस टिकतेंव शरीर 
बळकट होऊन आरोग्य वाढतें. ह्मणून मातापितरांनीं मुलींच्या व्यायामा- 
कडे दुलेकष्य करून चालणारं नाहीं. तसेंच ल्य़ानंतर संसाराचा बोजा 
अंगावर पडल्यावर व' घरांत वडील माणूस नसल्यामुळें त्यांनां आपल्या 
बालकांच्या किरकोळ दुखण्याची शुश्रूषा करावी लागते, अश्या वेळी 
त्यांवर घरगुती उपाय; मुलांनां झाळेळे लहानसहान अपघात ब 
त्यांवर तात्काळिक उपाय व आणखी: अश्याच किरकोळ गोष्टी यांजबद्दळ 


पालकांची जबाबदारी. २१९ 


चांगळी अनुभविक माहिती त्यांनां लयनाच्यापूर्वी मातेकडून अगर घरांतील 
इतर वडील माणसांकडून मिळणे अवर्य आहे. दिवाय जरुरीपुरतें 
द्िवणकाम, रुक्मिणीखयंवर, शिवलीलामृत वगेरे ग्रंथ वाचतां येण्या- 
सारखें मराठी, तसेंच इंग्रजी व बेतापुरतें लिहिणे, घरगुती. कामापुरता 
हिशोब, उत्तम प्रकारचा स्वयंपाक, टापटीट, खच्छता, शिझुपालन, हीं 
त्यांनां अवर्य शिकविलीं पाहिजेत.. लय्नानंतर हीं करू ह्यटल्यास साधत 
नाहींत, व तितका पुढें वेळहि नसतो. अद्या रीतीनें पालकांनीं सर्व 
बाजूंनीं शिकवून ( थोडी वयोमयोदा वाढली तरी हरकत न करितां) 
तयार केलेल्या उपवर मुली ज्यांनां वरतील त्यांचा संसार बहुतकरून 
सुखमय हा झालाच पाहिजे. अशा अष्टपेल मुली, शेंकडों रुपये हुंडा 
घेऊन केलेल्या अशिक्षित ( आवश्‍यक कामे न येणाऱ्या ) मुलींहून किती 
तरी पटीनें चांगल्या होत. सुंदर माणसांची ज्याप्रमाणें दागिने नसल्यानें 
शोभा कमी होत नाहीं त्याप्रमाणें अशा अष्टपेल मुलींनां हुंब्याची जरूरी 
नाहीं व तो कोणी मागूंहि नये.वर सांगितलेला शिक्षितपणा ह्याच त्यांचा हुंडा. 
अद्या प्रकारें प्रत्येक आईबाप किंवा त्यांचे पालक आपल्या मुली काळजी- 
पूर्वक तयार करूं लागतील तर नाइलाजानें इल्लीं ज्या. कसल्या तरी मुली 
गळीं बांधण्याचा प्रसंग येतो व त्यांच्या आवश्‍यक ज्ञानाभावीं पुढें त्यांचा 
सर्व संसार कष्टमय होतो तसा तो बहुतकरून होणार नाहीं, यावरून मुलींना 
लय़ होण्यापूर्वी कोणत्या शिक्षणाची आवश्‍यकता आहे, हें. सहज कळून 
येईल. फार श्रीमंत असतील किंबा ज्यांनां पुरुषांप्रमाणे. विश्वविद्यालयीन 
शिक्षण घेण्याची इच्छा असेल त्यांनीं तें लागेल तितकें घ्यावें; व मोठसोख्या' 
पदव्याहि पटकावाव्या; पण ज्यांनां सामान्य स्थितींत रहाणे. असेळ-व असाच. 
वर्ग मोठा-यांनीं आझ्ली झणतों त्या प्रकारचेंच शिक्षण .घेतळें पाहिजे, 
विश्वविद्याळयीन शिक्षणाचा त्यांस फारसा उपयोग होणार नाहीं. उलट देह 
क्षीण होऊन अग्निमांद्यासारखा विकार मात्र जडण्याचा संभव आहे. परि« 
स्थिति बदळत चालली आहे, याकडे लक्ष्य देऊन त्याप्रमाणें आईबापां- 
नींहि मुलींच्या शिक्षणक्रप्ांत व इतर बाबतींत लक्ष्य पुरविले पाहिजे.. 


२२ स्त्रियांचें-आरोग्य व शिद्युपाळन. 


पूर्वीच्या कालीं मुलींना देण्यांत. येणाऱ्या शिक्षणावरच सहून आतां. चाळ; 
णारु नाहीं, हें लक्ष्यांत ठेवावें, :तात्पर्य, -परिस्थित्यचुरूप मुलींना शिक्षण 
दिलें. पाहिजे, ,नाहींतर घरांत जरूर तांदुळांची आणि -आणावें भलतेच, 
असा स्त्रियांच्या शिक्षणक्रमांत जो-इल्लीं प्रकार. चालला आहे आणि त्यामुळें 
उ्हृस्थाश्रम ह्षणजे फार त्राताचा असें वाटूं लागलें आहे, तें तसे वाटणार नाहीं. 

ज्याप्रमाणें मुलींच्या व्यायामाकडे लक्ष्य दिलें. पाहिजे हाणुन वर 
सांगितलें, त्याचप्रमाणें त्या (मुठी ) शुद्ध ब्रह्मचर्याने (ब्रह्मचर्याची व्याख्या 
आमच्या 'अज्निमांद्य  नांवांच्या पुस्तकांत दिली आहेः ती पहावी. ) 
राहतील अशी फार काळजी घेतली पाहिजे. असें लिहिण्याचे कारण एत्रढेंच 
कीं, अलीकडील कित्येक कुमारी. व अविवाहित स्त्रिया कृश, गालफरटें 
बसठेल्या, व॑ अस्थिचर्मवत्‌ असून डोळे खोल गेलेल्या, निस्तेज व फिकट 
दिसतात. हें असें कां व्हावें. समजत: नाहीं, याकडे मातापितरांचें लश्व्य 
ज्ञाणें अगत्याचें आहे. हृलछींच्या काळीं ही एक मोठी जबाबदारी मुलींच्या 
आईबापांवर येऊन पडली आहे. मनोविकार. जार्त करणाऱ्या गोष्टी द्द्छ़ीं 
फार झाल्या आहेत. शुंगारिक व उत्तेजक नाटकें, सिनेमा, कादंबऱ्या, 
मंसालेद्रार, उत्तेजक व मादक खाद्यपेये, तसेंच:शुंगारिक पोघाख व निर- 
निरांळीं. देहृ[ला-तात्पुरतीं कां होईना-शोमा आणणारीं ब घमघमाऊन 
उुवासिक करणारीं साधनें वगेरे आणि अश्या स्थितींत ज्ञीस्वातंत्र्य व ल्य़ाची 
वयोमर्यादा हीह्रि वाढलीं आहेत. तातर्य, सर्वच गोष्टींनांऊत आला आहे. 
अह्या वेळी ,मलींच्या आईबापांनी अगर पालकांनी त्याच्यासंबंधानें किती 
काळजी घेतली पाहिजे हे निराळे सांगावयास नको. मुलींचा-विशरेषतः 
उवर मुढींचा-आहार: लय. होईपर्यंत , सात्विक पण. पोष्टिक असावा. वर 
सांगितलेल्या ब इतर मनोविकार जागत करणाऱ्या गोष्टींपासून मुलींनां 
फार संभाळळें पाहिजे. सर्वच. सारख्या असतात असं नाहीं. पण इशनिष्ट 
परिणाम कशानें होतो हेंच आमचें सांगणें आहे. मुलांप्रमाणेच कांहीं 
यहरबासीय मुलीमध्येंहि देह क्षीण व रोगट बनविणाऱ्या. कांहीं वाईट 
शाततक संंबेबी असल्याचें अलीकडे ऐकू. येतें. हा अनिष्ट प्रकारःखरा अस- 


रजोदकळेन वं त्यांतील वागणूक. 3-4 


ल्यॉस शक्‍य तितका लंवकर वंद' झालां पाहिजे. नाहींतर आधींच आमचे; 
मुलगे फाजील: अभ्यासाचा ताण, मनोविकार. जाण्त करणारा आहार, 
निरनिराळ्या वाईट घातक संबयी, सत्त्वदार अन्नाचा अभाव, दारिद्य» 
काळजी वगेरे कांहीं ना कांहीं कारंगांनीं अशक्त व. रोगट होत चालले 
आहित: त्यांत वर सांगिनल्याप्रमाणें मुलींचीहि भर पडत गेल्यास 
भावी प्रजा 'कोणत्या दर्ज्यांची निपजञेळ *वः काय अनर्थ ओढवतील, हें 
निसळें सांगावयास नकोच. असो 

याशिवाय त्यांच्या दांत, केश, : शरीरस्वच्छता वगेरेकडेहि पालकांनी 
लक्ष्य दिलें पाहिजे. तोंड स्वच्छ न राखल्याने दांतांवर बुरशी येते, त्यांवर 
किटणेंबनतात व दांत किडून तोंडाला वास मारतो. अश्या स्थितींत त्यांच्या 
जवळपास बसणें कठीग होतें. दांत स्वच्छ!व निमळ राखल्याने ते वळकट 
डोतात व त्यांच्या (स्त्रियांच्या) मुखवट्याला एक प्रकारची शोभा येते. ही 
पेसर्गिक शोभा. हयगय करून घालविणें बरें. नाहीं..याकडे पालकांचें जरूर 
लक्ष्य असावें. तसेंच त्यांचे केश रोजच्या रोज त्रिंचरून तेल ( खोबऱ्याचे) 
'बंगैरे लावून चांगळे निमेळ राखले पाहिजेत. . दांतांप्रमाणेंच हेहि: त्यांस 
शोभा देतात. देहाच्या ब कपड्यालत्यांच्या स्वच्छतेकडेहि लक्ष्य पुरविले 
पाहिजे; व तशी निर्मलतेची त्यांस सबय लावली पाहिजे. नाक वद्दर्णे 
डोळे चिकटणें, कानांतून पू येणें, खरूज, गजकर्ण, कनवट वगेरे त्यांस होऊं 
देतां कामा नये. कित्येक मुलीचें साधें बोलणें देखीळ भांडल्याप्रमाणें असतें 
कित्येकींनां आणखी कांही खोडी असतात. तर त्या सवांवर बारीक लक्ष्य 
देऊन लहानपणापासूनच सुधारण्याची पालकांनीं काळजी घेतली पाहिजे 
तात्पर्य, मुळी ज्या शिक्षणाने सदगुणी,सदाचारपंपत्न, संसारकांमाला योग्य, 
सुद्दढ व निकोप बनतील अशा प्रकारचें शिक्षण त्यांनां दिळें पाहिजे 


प्रकरण तिसरें. 
रंजोद्शेन व त्यांतील वागणूक- 
रजोददीन ही स्त्रियांच्या आयुष्यांतीळ एक खाभाविक स्थिति आहे. 
यांत स्त्रियांनी आरोग्यदृष्ट्या कसे वागावें यासंब्रंघाची माहिती प्रत्येक 


२४ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


स्त्रीला असणें अत्यंत जरूरीचें आहे. मुली साधारण बारातेरा वर्षोच्या 
झाल्या हणजे त्यांच्या जननमार्गावाटे एकाएकीं एक प्रकारचें रक्त वाहूं 
लागतें. त्याला आर्तव किंवा रज असें झणतात. हा रजखाव दरमहिन्यास 
२८ पासून ३० दिवसांनीं सुरू होतो, व तो सुमारें चारपांच दिवत 
चालू राहून थांबतो आणि सुमारें ४५ ते ५० वर्षे वयाच्या सुमारास 
बंद होतो. इंग्लंडतारख्या थंड देशांत प्रथमरजोददीनाचा काल 
_ आपल्या देशापेक्षा एकदोन वर्षे उशिरां असतो. काबाडकष्ट करून रहा- 
णाऱ्या व खेडेगांवांतील मुलींपेक्षा शहरांत रद्दाणाऱ्या व शृंगारिक नाटकें, 
कादंबऱ्या वाचून श्रीमंती, ऐघआरामांत काळ घालविणाऱ्या. मुलींनां 
प्रथमरजोदशन लवकर येतें. तात्पर्य, प्रथमरजोददीनाचा काल रहाण्याची 
स्थिति, देश, जाति, वगेरे गोष्टींवर बराचसा अवलंबून असतो. 
प्रथमआर्तवास सुरवात झाली ह्मणजे त्या मुलींच्या मानसिक स्थितींत 
फरक पडतो, व ती जास मर्यादशील होते; तिचा कुंवारपणा जाऊन तिळा 
स्त्रीत्व प्रास होतें; व हळुहळू तिच्या आंतील व बाहेरील जननेंद्रियांचा 
विकास होऊं लागून वीस वषीच्या सुमारास त्यांस पूर्णत्व प्रांस होतें. 
या वेळीं त्या आपल्या प्रजोत्पादनाच्या कार्यास योग्य प्रकारें समर्थ होतात. 
अश्या कालीं त्यांत झालेली संतति शारीरिक ब मानसिक दृष्टया बळकट, 
तेजस्वी व पराक्रमी निपूजण्याचा बराच संभव असतो, मात्र या काला- 
- पर्यंत स्रियांनी ब्रह्मचर्यानें वागले पाहिजे. 
रजसाव हा गभाशयांतून येत असतो. त्याचा रंग कांहींता काळसर, 
आरक्त व पातळ असून त्यास एक प्रकारचा दप असतो, हा खाव 
गभोशयाच्या अंतरूवबचेंतील सूक्ष्म रक्तवाहिन्या फुटून होत असल्यानें त्यांत 
रोगजेतूंचा प्रवेश झाल्यात धनुर्वात व ज्वरासारखे रोग होण्याचा संभव 
असतो. या खावांत गभोशयाच्या अंतस्त्वचेचे लहानलहान तुकडे, ग्रिवा 
पिंडांतील व योनींतील £लेष्मल साव यांचें मित्रणय असतें. हा खाव 
योनींतीळ आम्ललावाशीं मिसळळेला असल्यानें इतर दुसरें रक्त जसें गोठते 
तका हा गोठत नाहीं; पण लवकर कुजतो. 


>“ त्क्न्का 1 


-ेभञ 


रजोदशेनं वे त्यांतील वागणूक. २५ 


वरील सर्व गोष्टी लक्ष्यांत आणल्या हणजे आपल्या लोकांत फार 
युरातन कालापासून स्त्रिया या कालांत तीन दिवसपर्यंत कोणाला न शिवतां 
निराळ्या बसतात, ही चाल फार उत्तम आहे असें झटल्याशिवाय रहावत 
नाहीं. खिश्चन, मुसलमान वगेरे लोकांत अशी चाळ नसून त्या या कालांत 
आपलीं नित्याचीं कामें करीत असतात. आरोग्यदृष्ट्या ही चाल बरी 
नाहीं. या कालांत ओलेत्यानें फार वेळ रहाणे, ओल्या जागेत बसणें- 
सवरणें, अंगांत कपडे न घालणें, अंगास थंड हवा लागूं देणें, गार 
पाण्यानें अंघोळ करणें, अंथरूणपांधरूणोशिवाय कसल्याहि जागेत निजणें, 
मळीण वस्त्र नेसणे, अवेळीं जेवणे, उपोषण करणें, जडान्न व मतालेदार 
पदार्थ खाणें, फार वेळ उभे रहाणे, दळणकांडण करणें, वाजवीपेक्षा 
फाजील शारीरिक श्रम करणें, भांडणे, पुरुषसमागम, भय, दुःख, शोक, 
जननेंद्रिये अस्वच्छ पाण्यानें धुणे, स्वच्छता न राखणें वगेरे गोष्टी घडून 
आल्यात (व यांतील कांही घडतातहि ) त्यापुळें रोग होण्याचा बराच 
संभव असतो. ह्मणून या कालांत स्त्रियांनी वरील गोष्टींयासून दूर रहाणे 
अगत्याचें आहे. 

अलीकडे दाहरांच्या ठिकाणीं रहाणाऱ्या कित्येक हिंदु स्त्रिया व अवि- 
वाहित मुली खिश्चन लोकांप्रमाणे बाहेर बसत नाहींत, व निल्याप्रमाणे 
सवे व्यवहार करीत असतात. ही चाळ घार्धिकदृष्ट्याच नव्हे, पण 
आरोग्यदृष्ट्याहि बरी नाहीं. दाहरांच्या ठिकाणीं निरनिराळ्या रोगजंतूंचा 
फार सुळसुळाट असतो. तसा तो खेडेगांवांत नसतो. ह्मणून खेडे गांवां- 
तील स्त्रियांनी कदाचित्‌ विटाळ मानला नाहीं तर चालण्यासारखे 
आहे. पण शहरांतील स्त्रियांनी तर तो अबदय मानला पाहिजे. यावरून 
रजोदीनांत कसें वागावें याची कल्पना सहज होण्यासारखी आहे. 

कधींकधीं रजोददीनाच्या वेळी किंबा तें सुरू होण्यापूर्वी कंबर फुटते, 
ओटीपोटांत दुखावयाला लागतें ब अतिशय वेदना होतात. या विकाराला 
कष्टार्वव असें ह्मणतात, अशा वेळीं अफूचीं बोंडे पाण्यांत उकळून त्या 


पाण्यानें ओटीपोटावर ऊनऊन रोक करावा, पाय गरम पाण्यांत घरावे, 
रै 


२६.. स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


पोटेशियम ब्रोमाईड नांवाचें औषध १५ ग्रेन घोटभर थंड पाण्यांत मिळवून 
व्यावें. या उपायानें गुण न वाटल्यास वैद्याची सला घ्यावी. 

कित्येक मुळी रजोदश्शनाच्या समयासच फिक्कट व रोगट दिसू लागतात. 
त्यांच्या रक्तांतील लाल कणांचें प्रमाण विशेषतः: हिभोग्लाबीन कमी होतें. 
युलगी फोफशी दिसू लागते. अभ्निमांचय,मळावरोध, पोटांत वारा घरणें वगेरे 
लक्षणें होतात. अद्या वेळीं वाजवीपेक्षां फाजील शारीरिक श्रम करतां 
कामा नयेत. उघड्या अ्रुद्ध इवेंत रह्दावें. पाचनक्तिया सुधारावी. मलाव- 
रोध दूर करावा व रक्ताची स्थिति सुधारण्यासाठी लोहासारख्या ओषघांचा 
उपयोग करावा. 


रजोदशनाचा समय हा फार महत्त्वाचा काळ आहे. या वेळेपासून 

नभंघारण होण्याचा संभव असतो. झषणून या वेळेपासून लयन होईपर्यंत 

उ्टर्नी ब्रह्मचयांनें राहून संसाराला उपयुक्त असें शिक्षण मिळविले पाहिजे. 
कली 


प्रकरण चवथे. 

गर्भधारणा. 
स्रिया गरोदर राहिल्या ह्मणजे त्यांच्या नेहमींच्या प्रकृतींत निरनिराळे 
फैरफार होऊं लागतात. हे फेरफार किंवा लक्षणें अनेक असून बहुतेक 
अशीं असतात कीं, त्यांपैकी एकेक असें, एखाद्या स्त्रीमध्ये झाळें तर 
त्यांवरून गर्भधारणेबद्दळ संशय मात्र उत्पन्न होतो. पण तीं सगळीं एकदम 
झालीं झणजे तिच्या ठायीं गर्भधारणा झाली आहे असें अगदीं खात्रीनें 
सांगतां येतें. गभेधारणेनंतर थोड्याच दिवतांनीं त्या त्रीस आळस येतो, अंग 
जड होतें, काम करण्याची इच्छा नसते. तसेंच पहिल्या महिन्यांच्या शेवटीं 
स्वाभाविक द्यारीरिक क्रियेनें [ जसें-उठणें, बसणें, चाळणें बगैरे ] त्या 
स्त्रीच्या नाडींत दुसऱ्या साणसांसारखी वाढ होत नाहीं, ही एक विदोष 
गोष्ट आढळून येते. गर्भघारणेचें शान ल््रियांनां असल्यास गर्भ राहिल्या- 
पासून प्रसूत होईपर्यंत गर्भास व आपल्या जिवास अपाय न होईल 


_ गभेधारणा. र 


अश्श[] रीतीनें वागतां येतें, व त्या कालांत उत्पन्न होणाऱ्या विकारांत योग्य 
*ते उपाय करण्यास ठीक पडतें. _ . 
_.. गर्भधारणेची लक्षणें "य 
गर्भधारणेच्या लक्षणांपेकीं कांहीं लक्षणें स्वत: गर्मिणीस. समजणारी: 
असतात, व कांहीं दुसऱ्याला समजणारीं असतात. दुसऱ्याला. समजणाऱ्या 
लक्षणांत कांहीं, गर्भिणीला पाहिल्याने व कांहीं, शास्त्रज्ञ व अनुभवी सुइ- 
*णीला व वेद्याला स्प्षानें व श्रवणाने समजणारी असतात. हीं लक्षणे गभे-. 
“घारणेपासून साधारणतः नेमल्यावेळीं होत असतात. 
पहिलें लक्षणः--गर्भ राहिला असतां पहिल्यानें त्यांचा मासिक . 
“विटाळ बंद होतो. विटाळ बंद होणें हें जरी गर्भघारणेचें एक लक्षण 
आहे, तरी कित्येक वेळां गभे राहिल्यावरहि पहिले तीन महिनेपर्यंत. 
-नेइमींच्या पाळीच्या वेळीं विटाळ होतो. कित्येकदां अस? विटाळ साऱ्या 
“गर्भारपणांत नऊह्ि महिने पाळीच्या पाळीवर होत असल्याचें आढळून 
येतें. पण असें क्वचितूच घडते. हे वरील नियमास अपवाद होत. कित्ये- 
'कदां विटाळ कोणत्याहि धास्तीनें किंवा चिंतेने अगर रोगांमुळेंदि बंद होतो 
उदाहरणार्थ, क्षयरोग, पांडुरोग, अंतःफलाचे रोग व अशा प्रकारचे शारीरिक 
विकार वगैरे, कित्येकदां मूळ अंगावर पीत अततां विठाळ बंद होतो. रेगां- 
-मुळें जो विटाळ बंद होतो तो दर पाळीच्या वेळीं कमीकमी होत जाऊन 
बंद होतो. परंठु गरोद्रपणांत तो तसा थोडथोडा कमी न होतां पहिल्या 
-महिन्यासच एकदम वंद होतो 
दुसरें लक्षणः--विटाळाची पहिली पाळी चुकल्यावर दुसरें खात्रीचे: 
लक्षण हणजे मळमळ, उमभासे, प्रातवोति हें होय. इ लक्षण निर- 
'निराळ्या स्त्रियांस निरनिराळ्या रूपानें व कमीजास्त प्रमाणाने जाणवते, 
'कित्येकींस नुसतें मळमळू लागून तोंडास पाणी सुटते. कित्येकींस उमासे 
येतात, व अन्न पाहिलें कीं, ते जासच होतात. बोटींत किंवा होडींत बस. 
ल्याने ज्याप्रमाणें होतें, त्याप्रमाणें किंवा नवीनच तंत्राखु ओढणाराल 
जसे उमासे येतात तसे हे असतात. कित्येकींस कोरडी ओकारी होते 


२्ट स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


अन्न हणून मुळींच जात नाहीं; ब गेलें तरी तें पोटांत ठरत नाहीं. 
कोणास या ओकाऱ्या फार होतात, ब कोणास कमी होतात. परंतु साघा 
रणपणें थोडें कळमळल्यासारखें होऊन कफ पडतो व तो पडटून गेल्यावर 
अन्न बरेंच गोडीनें जातें व वांतिहि होत नाही. हें लक्षण दिवसांतून 
केव्हांहि होतें. पण सूयौदयाबरोबर तें विरोषच असतें. ह्मणून याला प्रात” 
वोति.( ऐट 8लता255 ) असें ह्मणतात. हें लक्षण बहुतकरूनः 
डुसऱ्या महिन्याच्या आरंभापासून होतें व चोथ्या महिन्याच्या अखेरपर्थेतः 
चालतें, कित्येकींस एकसारखी नऊ महिनेहि ओकारी चालू राहून प्रसूती - 
नंतर बंद होते. या लक्षणाचें कारण जरी नक्की सांगतां येत नाहीं; तरी 
गर्भाशयाच्या बाढीमुळें पचनेंद्रिये विकत होऊन असें होत असार्वे, असें 
शास्त्रज्ञांचे मत आहे. 
तिसरें लक्षण॑ः--गभ्भे पोटांत हळू लागणें, हे होय. बहुत 
करून गर्भघारणेपासून अठरा आठवड्यांनी गर्भिणीळा पोटांत गर्भ हलू 
ठागल्याचा भास होतो; परंठु त्याचा ठराविक असा दिवस नंसतो. हें 
लक्षण ज्या स्त्रीला पूर्वी मुलें झालीं आहेत, ब गर्भ हालण्याचा अनुभव 
असेल, तिळा चांगलें समजतें. परंतु कित्येक वेळां वाऱ्यानें पोट फुगल्याने 
देखील अशासारखे वाटतें. त्यामुळें गर्भ फिरतो, असं समजतात; ह्णून' 
र्‍या लक्षणाला विशेष महत्त्व देतां येत नाही. | 
डोहाळे:---निरनिराळ्या स्त्रियांस निरनिराळे पदार्थ खाण्याची इ्च्छा 
होते, उदाहरणार्थ, माती, राख, कोळसे वगैरे अयोग्य, अभक्ष्य व निसर्री- 
निषिद्ध असे पदार्थ. कित्येकींस अत्यंत आम्ल, गोड किंवा अतिशय तिखट 
असे पदार्थ खावेसे वाटतात. कित्येकींस डोहाळ्यांचा मुळींच त्रास होत 
नाहीं, किंत्येकींस अन्न पाहिलें कीं, नकोसें होतें. तात्पर्य, डोहाळे अमुक 
प्रकारचेच लागतील असा नियम नाहीं. हे जिच्या तिच्या प्रकृतीवर 
अवलंबून असतात. | 
बर सांगितळेल्या लक्षणांशिवाय आणखी कित्येक अश्ली असतात कीं, 
तीं एकदां अनुभवल्यावर तिचीं तिलांच कळू ठागतात, 


_ गर्भधारणा. २९ 
अनुभवी स्रीला किंवा सुईणीला, याहून समजणारीं लक्षणं. 


चवथे लक्षणः-स्तनसंबंधीं फेरफार. डे दुसऱ्या महिन्यापासून 
दृष्टीस पट्टे लागतात. स्तन मोठे व जरासे घट्ट होतात, त्यांवर निळ्या शिर! 
दिसतात. स्तनांचीं अग्रे ( चूचुक ) व त्यांच्या सभोवतालची जागा यांचा 
'पू्वीचा रंग बदलत जाऊन त्या जागीं काळेपणा मारूं लागतो. 'चूचुकांच्या 
सर्भोवताळील जागेंत दाणेदार फुटकुळ्या उठतात. या फुटकुळ्या पंघरा 
पासून वीस पर्यंत असतात, स्तन पिळले असतां त्यांतून दुधासारखा पांढरा 
ब चिंकट पदार्थ निघतो, हे स्तनसंबंधीं होणारे फेरफार पहिल्या खेपेच्या 
स्त्रियांमध्ये महत्त्वाचे व खात्रीचे असतात. पुढल्या खेपांच्या गरोदर 
स्त्रियांच्या स्तनांमध्ये रंगासंबंधीं जे फेरफार पहिल्या गभारपणांत झालळेळे 
असतात, ते पुनः पुढें बहुतकरून बदलत नाहींत, व प्रसूतीनंतर कित्येक 
-वर्षैपर्यत स्तनांत दूघहि असू शकतें. ह्मणून स्तनसंवंधीं फेरफार पुष्कळ 
-बुलें झालेल्या स्त्रियांच्या संबघानें अधिक महत्त्वाचे आहेत असं नाहीं. 


पांचवें लक्षणः--पोटाच्या संबंधीं फरक. पोटाच्या मध्यावर एक 
काळी रेषा दिसू लागते. ही रेषा कधींकधीं पोटाच्या शिंपीपासून खालीं 
ओटीपोटापर्थत गेलेली असते. परंतु बहुतकरून नाभीपासून खालीं ओटी- 
पोटापर्यंतच असते. कांहीं महिने गेल्यावर पोटाच्या बाजूंवर जांभळ्या 
रंगाच्या रेषा दिसतात, या रेषा प्रसूतीनंतर पांढऱ्या होऊन पुष्कळ वर्षे 
राहतात. गर्भघारणेद्षिवाय इतर ज्या कारणांनीं पोटाची कातडी वाढते, 
त्या सर्व कारणांनींहि पोटावर अश्याच खुणा पडतात. ह्मणून हें गभेघार- 
'गेचें अगदीं खात्रीचें लक्षण मानण्यांत येत नाहीं. पोटाच्या संबंधी विशेष 
महत्त्वाचें लक्षण ह्मणजे पोटाचा आकार प्रत्येक सहिल्यांत सोठमोठा होत 
. जातो, पहिल्या तीन महिन्यांत पोट नेहमीपेक्षा रंद दिसतें व बेंबी आंत 
-गेळेळी दिसते, चवथा महिना लागल्यावर गर्भाशय वरवर येऊं लागतो, 
-ब॒ त्यामुळें पोटाची त्वचा ताणते. ' पांचव्या महिन्यांत पोटाचा खाल्चा 
आग बर्च मोठा होतो, व बेबीचा खोळगटपणा जाऊन ती सपाट होते, 


३० स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


युढें नऊ महिनेपर्यंत पोट सारख वाढावयाचें तितके वाढतें. बेंबी शेवटच्या” 
तीन महिन्यांत वर येते. | | 

सहावें लक्षणः---बाह्य जननेंद्रियांच्या "ळेष्मळ त्वचेचा नेहमींचा 
तांबूस रंग जाऊन तो कमजास्त प्रमाणाने निळ्या रंगाचा दिसतो. दुसऱ्या 
अनेक कारणांनींहि असें होत असल्यानें हेहि खात्रीचें लक्षण मानलें 
जात नाहीं. 

स्पशाने समजणारी लक्षण. 

सातवें लक्षणः---पोटांत गोळा लागणें. पोट सावकाश्पणें जरासें- 
सर्व बाजूंनीं दाबून पाहिल्यास गर्भाचा आकार कळतो. कारण गर्भा- 
शयाची वाढ नियमित असून गर्भाशयाचे वूड एका विवक्षित महिन्यांत 
एका विवक्षित ठिकाणापर्यंत वाढलेले असतें. उदाहरणार्थ, चवथ्या महिन्यांत 
ओटीपोटांत गर्भाशय ळागतो; पांचव्या महिन्यांत त्याहून वर लागतो;. 
सहाव्या महिन्यांत गर्भाशयाचे बूड बेंबीबरोबर येतें. सातव्या महिन्यांत 
बेंबीच्या वर तीन बोटें येतें; आठव्यांत त्याहून दोन इंच वर येतें; व नव- 
व्यांत पोटाच्या शिंपीला ( उरोत्थीच्या खालच्या टोकाला ) येऊन लागतें. 

आठवें लक्षणः--गभोशयाचा कमजास्तीपणा. पोटावरून हाताला. 
डागण्या इतका मोठा गर्भाशय झाला ह्मणजे त्याच्या बुडावर हात ठेवून, 
पाहिलें असतां तो दर पांच सहा मिनिटांनी घट्ट ब सेल असा हाताला 
लागूं लागतो. 

नववें लक्षण:--यभोची हालचाल. पुढील महिन्यांत पोटावरून 

. गर्भाशयावर हात ठेवून पाहिल्यास गर्भाची हालचाल व निरनिराळे भाग 

लागू लागतात. 

द्हावें लक्षण--गर्भप्रत्याघात (8811001161 ), हें लक्षण अनुभवी 
सुईणीला किंवा डॉक्टरला अंत:परीक्षेनें समजतें, एखाद्या पाण्यानें भर- 
ळेल्या रंबराच्या पिशवींत गोटी असून पिद्वीच्या खालीळ भागीं बोटाने 

८ सैक्का दिळा तर त्या धक्कयासरसीं ती गोटी वर जाऊन पुनः खालीं आद- 

ळल्याचें बोटास कळावें, त्याप्रमाणें गमीशयाच्या मानेच्या बाह्य मुखाला. 


गरोंद्रपणांतीळ विकार. 5 ३१ 


' बोट लावून हळूच धक्का दिला ह्मणजे गभ वर जाऊन लगेचं खालीं आद- 
ळल्याचें बोटाला कळतें. ईं लक्षण चवथ्या महिन्यापासून सातव्या महिन्या- 
पर्थेत सहज समजतें. 


अकरावे लक्षण--गर्भाशयाची मान मऊ व बिलबिलीत लागणें व 
आंखूड होणें. ह्य फरक गरोदरपणाच्या रोवटल्या एकदोन आठवड्यांत होतो. 
श्रवणाने समजणारीं लक्षणं. 
बारावें लक्षण-- गर्भाशयांतून ध्वनि निधणें, व गर्भाच्या हृदयाचे 
ठोके समजणें, हीं लक्षणें तज्ज्ञ डॉक्टरला श्रवणनलिके(5(8111052070)नेंच 
समजण्यासारखीं असतात. 
वरील एकंदर लक्षणांचा लक्षपूर्वक विचार केल्यास एखादी स्त्री गरो- 
दर आहे किंवा नाहीं हें खात्रीनें समजतें. 
स्री गरोदर आहे असें ठरल्यावर ती केव्हां बाळंत होईल हे साघारण 
मानानें सांगतां येतें. कारण शेवटल्या विटाळाच्या पहिल्या दिवसापासून 
साधारणपणें २८० दिवसांनीं ती बाळंत होते. ह्मणून बाळंत होण्याचा 
नक्की दिवस पाहिजे असल्यास शरोवटच्या विटाळाच्या पहिल्या दिवसाच्या 
: तारखेत सात मिळवून पुढें नऊ अगर मागें तीन महिने मोजावे ह्मणजे 
जी तारीख येईल त्या आठवड्यांत केव्हां तरी बाळंत होईल, असें सम 
जावें. उदाहरणार्थ,शेवटल्या विटाळाचा पहिला दिवस२०जानेवारी हा आहे, 
तर त्यांत सात मिळवावे हणजे २७ जानेवारी येतो. त्याच्या पुढें नऊ किंवा 
मार्गे तीन महिने मोजावे झणजे आक्टोबर'ची २७ तारीख येते, ह्मणजे प्रसूति- 
काल त्या महिन्याच्या रोवटल्या आठवड्यांत येईल,असें समजावें. कित्येकदां 
,या मुदतीहूनहि जास्त ह्मणजे ३०० दिवस किंवा थोडे जास्त दिवसहि 
लागल्याचें पह्ाण्यांत येते. पण असा प्रकार फार थोडे वेळां दिसतो. 


प्रकरण पांचवे, 
_ गरोदरपणांतील विकार. क 
गरोदरपणांत स्त्रियांना अनेक तऱ्हेचे विकार होत असतात. त्यांपैकीं 
कांहीं साधारण व कांहीं भयंकर खरूपाचे अवतात, आपल्यामध्ये पुष्कळ 


३२ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


लोकांची, गरोदर स्त्रीनं ओषध घेऊ नये, अशी भलतीच समजूत आहे. 
त्यामुळें एखादा साघा विकार वेळीं औषध न देण्यानें उग्र रूपाला नातो. 
च तूळचाच उग्र रूपाचा असल्यास कधीकधी गरोदरपणांतच स्त्री मरण 
पावते, किंवा बाळेत « झाल्यावर रोगाला जोर मिळून मरण येतें. 
गरोदरपणांत अडाणी वैद्याकडून ओषघध घेतल्याने ग्भिणीच्या जीवाला 
घोका होऊन कधीं गभिणी मरण पावल्याने . अशी लोकांची समजूत झाली 
असेळ, पण त्यावरून गर्मिणीला ओषघ देऊ नये असा नियम बांधून 
टाकणें कधींहि योग्य होणार नाहीं. खरें झटल्यास गरोदर स्थितींतील 
रोगांवर एखाद्या अनुभवी व विद्वान्‌ वेद्याकडून होईल. तितके लवकर 
उपचार करवून घेणें, यासारखा उत्तम मार्ग नाही. नाहीं तर हे रोग 

- गौभिणीला व गर्भाला बाधक झाल्याशिवाय रहात नाहींत, 
गरोदर स्थितींत नेहमीं होणारा व कित्येकदां त्रासदायक असा विकार 
झटला हणजे जोराच्या उलट्या होणें हा होय. गर्भारपणाचें प्रात- 
चोति झणून मार्गे जे एक लक्षण सांगितलें त्याचाच हा विकार, हा परिणाम 
दोय. हा विकार प्रतिमांनाप्रमाणें कमजास्त- होतो. साघारण प्रकारांत 
त्यावर फारसे उपाय करण्याचें कारण लागत नाहीं. परंतु तीव्र प्रकारांत 
उपाय केल्याशिवाय गत्यंतर नसतें. पोटांत अन्नाचा कणे टिकत नाहीं. 
उलट्याउलट्यांनीं गर्मिणी थकून जाते व पोटांत अन्न न टिकल्यामुळें 
अश्यक्त होऊन तिची स्थिति भयंकर होते. कित्येकदा ह्यामुळें गर्भपात होतो. 
उपाय:--सकाळीं जागे झाल्याबरोबर आंथरुणांतच पहिल्यानें. चूळ 
भरून पेलाभर चांगलेंसें गरम पाणी पिण्यास द्यावें, किंवा एक ताजा पावाचा 
छुकडा व पेलाभर चहा द्यावा अगर काफी द्यावी. रात्रीं फार खाऊं नये. 
परसाकडे साफ होत नसल्यास मलावरोधांत सांगितल्याप्रमाणें एखादें सोम्य 
रेचक द्यावे. अपचन असल्यास तें दूर. करावें. पोटांत अन्न टिकत 
नसल्यास दूध, सोडावोटर व बफ ही एकत्र करून द्यावीत, दहापंधरा 
घणे व एक मासा कोकमाची सोले ही आठ तोळे थंड पाण्यांत रात्रभर 
मिजत घालावी, सकाळीं त्यांचा रत काहून गाळून त्यांत थोडी खडीसाखर 
वी व तें सिश्रण सकाळींच प्यावे ह्मणजे वांति इठकून बंद होते 


गरोद्रापर्णांतील विकार. “३३ 


'केत्येकदां पिंपळाच्या झाडावरील खपल्या १ तोळा जाळून त्या २॥ तोळे 
पाण्यांत विझवून तें पाणी गाळून पिण्यास दिल्याने बरें वाटतें. घणे पाव 
तोळा थंड पाण्यांत वांटून कल्क करावा, व तो तांदुळाच्या घोटभंर घुवणांत 
थोडी साखर टाकून द्यावा, किंवा थोडें सेंघव व साखर टाकून केळेली 
लिंबोटी द्यावी. सैंधव तुपांतूनं देणें. सुकलेल्या लिंबाची राख करून ती 
एकदोन चिमट्या मधांतून द्यावी, किंवा जोयफळ थोडेसें दुधांत उगाळून 
-द्यावें. प्रवाळभस्म दीडदोन गुंजांपर्यत डाळिंबाच्या लेहांतून किंवा मुराव- 
-ळ्यांतून द्यावे. ओकारी नुसती कोरडीच असली तर कुचल्याचा अके 
२ ते ९ थेंब तोळामर थंड पाण्यांतून देणें, अगर इपिकंक वाईन १ थेंब 
तोळाभर थंड पाण्यांतून द्यांवी. लघुसूतरोखराचे १०-१२ वळसे डाळिं- 
बाचा रस, आल्याचा रस व लिंबाचा रस पावपाव तोळा घेऊन त्यांतून 
थोडी साखर मिळवून देणें. हीं सर्व ओषधे एकदम देऊं नयेत. एकानें 
गुण न वाटल्यास' दुसरें व दुसऱ्याने न वाटल्यास तिसरें असें करावें. 
वरील उपायांनींवांति न राहिल्यास आमाशयावर मोहरीचें पलिस्तर घालोर्वे, 
च सानेवर बफे किंवा बंफाची पिशवी फिरवावी. पोंटांत अन्नच राहत नस- 
ल्यास दूध, कांजी, ( चालत असल्यास ) मांसरस वगैरे पोष्टिक अंब्ाची 
ुदावाटे पिचकारी मारबावी ह्मणजे अन्न खाल्ल्याप्रमाणेंच शरीराचे पोंषण 
होऊन शक्ति कमी होत नाहीं. या 'वांतीवर अमुकच ओषध उपयोगी 
पडेळ असें नाहीं. जें ओषध. एका स्रीला उपयोगी पडतें तें दुसरीला 
चाळेळ असें नाहीं. हणून वर सांगितलेल्या उपायांनीं वांति बंद होत 
नसल्यास एखाद्या चांगल्या डॉक्टरचा किंवा वैद्याचा सला घेऊन त्या- 
ग्रमाणें वागावें. नाहींतर त्यापासून पुढें गमिणीला व गर्भाला भीति असते. 
मलावरोंधः--बहुतकरून गंभारपणांत मलावरोध होतो. कारण गभो- 
जयाचा भार आंतड्यावर पडतो. कित्येक स्त्रियांस यापासून फारसा त्रास 
होत नाहीं. पण कित्येकींस तो हलळकेहलके वाढत जाऊन. पोटांत शिणका 
:मरून कंबर दुखे. लागते, व जननेंद्रिये गळून खालीं येत आहेत, असा 
आस होतो. प्रसतीचा काळ जवळ 'आला. असतां. मलावरोध असल्यास 


३४ स्त्रियांचे आरोग्य ब शिश्चुपाळन. 


त्यापादून फारच त्रास होतो. हणजे. प्रसूतीच्या .खोट्याच वेदना होऊं 
लागतात, परंतु त्यापासून प्रसूति न होतां उगाच त्रास मात्र होतो. 
'उपाय:-मलावरोधासाठीं वारंवाररेचक ओषधे देऊन तो दूर करण्यापेक्षा 
पहिल्यानें गमिणीच्या आहारांत व नेहमींच्या रद्वाणींत फेरफार करून तो दूर 
करणें बरें. आहारांत बदल करणें ह्मणजे पालेभाज्या, कोंड्यासकट केलेली 
पोळी, फळें वगेरे. गमिणीनें पाणी लागेल तितकें प्यावे. या उपायांनीं भागत 
नसल्यास सारक जलें प्यावीं व त्यांनींहि भागत नसल्यास साबण व पाणी 
यांचा बस्ति द्यावा. यांशिवाय गर्भारपणांत रेचक देणें झाल्यास एरंडेला- 
सारखं सोम्य रेचक दुसरें नाही. हे एकदोन तोळे घेऊन तें नवटांक ऊन 
डु्ांतून किंवा थोड्या चह्ांतून अगर सुंठ व बडीक्योप यांच्या काढ्यांतून 
देणें किंवा खादिष्ट विरेचन अर्धा ते एक चमचा घोटभर ऊन पाण्यांतून 
निजतांनां देणें, रोजचाच मलावरोध असला व तो सामान्य रेचकांनी दूर - 
-_ होत नसला तर नेहमीं एरंडेल न घेतां बाळहिरडे ५ तोळे, सोनामुखी 
. ५ तोळे, गुलाबकळी १] तोळा, निशोत्तर २॥ तोळे, सेंघव -॥- तोळा, 
पिंपळी ४ मासे, मिऱ्यें ३॥ मासे यांचें वस्त्रगाळ चूणे करून त्यांतील 
सुमारें ३ मासे घोटभर ऊन पाण्यांतून देणें, झणजे ठीक पडतें. एनोज 
फुट सॉल्ट १-२ मोठे चमचे प्याठाभर थंड पाण्यांतून दिल्याने बरें 
पडतें. या कालांत मुरडा करणारीं व कडक रेचकें देणें बरें नाहीं. कारण 
त्यापासून गर्भपात होण्याचा संभव असतो. 
अतिसार:--हा गरोदरपणांत बहुतकरून होत असतो, कित्येकदा 
त्यापासून त्रास होत नाहीं; पण कित्येकदां तो जास्त वाढल्यानें फार तराठ 
उपाय---मंनिष्ट, जेष्टिमध, व लोभ्र हीं समभाग घेऊन त्यांचा काढा 
करून तो सकाळ-संध्याकाळ देणें, चुन्याची निवळी लहान चमचाभर 
दिवसांतून २-३ वेळां हुधाबरोबर देणे, पिकळेळें उंबर मधाद्यीं देणे, 
दाडीम पुटपाक २ गुंज, तांदुळाचे धुवणांतून देणें, किंवा कोंबळें बेलफळ, 
इंद्रजव, लोञ, मोचरस, नागरमोथा हीं समभाग घेऊन त्यांचें बस्रगाळ 


गरोद्रपणांतील विकार.:! ?३५ . 


चूर्ण तीन मासे ताकांतून देणें. आंब्याची कोय भाजून खावयास द्यावी... 
फारच झाडे होत असले तर वृद्धगंगाघर चूर्ण १० ते २० गुंजा ताकांतून 
देणें. पाय उबदार ठेवावे. खाण्यांत ताज्या ताकाचा उपयोग करावा, 
पोटाभोंबती गरम कापडाचा पट्टा गुंडाळून ठेवावा. 

मूळव्याधः--गर्भाशयाचा गुदकांडावर दाब पडल्याने हा विकार 
कित्येक स्त्रियांस होतो, आणि कधींकधीं तो फार त्रासदायक असतो. 

उपायः---यांत शोचशुद्धि चांगळी ठेविली पाहिजे. यासाठीं एरंडेला- 
सारखें सोम्य रेचक देणें. रोज शोचश्युद्धि होण्यासाठीं एखादें सोम्य रेचक 
घेणें झाल्यास जेष्टीमध ५ तोळे, सोनामुखी ५ तोळे, गंधकाचे फूल २) . 
तोळे, साखर १५ तोळे यांचें वस्नगाळ 'चूर्ण करून त्यांतील ४ पासून ६ 
मासे ऊन पाण्याबरोबर देणें. अज्शोतून रक्त पडत असल्यास नागकेशराचें 
चूर्ण १-२ मासे थोड्याशा लोणीखडीसाखरेंतून देणें किंवा कर्रजाची साळ 
ताकांत उगाळून द्यावी, सुजलेल्या मोडांवर मायफळ अफूच्या पाण्यांत 
उगाळून लेप द्यावा. मोडांनां ऊन पाण्याचा शेक द्यावा ब मृदुपणा 
येण्यासाठीं मलट्वाराला शेखजिऱ्याची पूड लोण्यांत खळून लावावी. 
कित्येकदां हे मोड बाळत होईपर्यंत कोणच्याहि ओषधास दाद देत नाहींत 
व॒मग आपोआप बरे होतात. 

ळाळ गळणें:--यामुळें कित्येकदां गार्भणीला त्रास होतो. 

उपायः---बाभळ, वड, आंबा, खेर, जांभूळ, बकुल यांची अंतर- . 
साळ एकेक तोळा व पाणी सवीच्या चौपट यांचा निम्मा काढा करून 
त्याच्या गुळण्या कराव्या, किंवा नुस्त्या मायफळाचा वरीलप्रमाणे काढा 
करून त्यांत काताचें. चूर्ण व तुरटी दोनदोन चिमट्या टाकून त्याच्या 
गुळण्या कराव्यात. एनोज फ्रुट साल्ट सारखें एखादें रेचक द्यावें. 

उरांत जळजळणेंः--पोटाच्या शिंपीजवळ जळजळल्यासारखे होऊन 
तें घद्यापयेत येतें, व तोंड आंबट कडवट होतें, जेवल्यानंतर असें होऊन 
खाळेळे पदार्थ बाहेर पडतात. कित्येकींस असं होण्यापूर्वी ढेंकर येत असतात. 


३६ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


उपायः--याचें मुख्य कारणा अपचन होय. यावर एखार्दे रेचक 
' देऊन अन्नासंबंधानें योग्य काळजी घेतल्यास है बरें होतें. यावर सोडाबाय- 
*कार्बे २ ते ५ गंजा तोळाभर थंड पाण्यांतून देणें, प्रवाळ १॥ गुंज ब 
-माक्षिक भस्म १ गुंज ४-५ तोळे इुघांवून दिल्यानेंहि फायदा होतो. 

पोटशूळ:--हा कित्येकदां थोडथोडा व कित्येकदा तीव्र असतो. 

: उपायः--पादेलोण २-३ गुंजा पुदिन्याच्या व आल्याच्या थोड्याद्या 
रसांतून किंवा बडिशयोप, ओंवा यांच्या पाण्यांतून देणें, अगर नुस्ता थोडासा 
ओंबवा ऊन पाण्यावरोबर द्यावा. शूलाचा जोर फार असल्यास पेनकिलर 

- संध्येचे पळीमर, तोळा दोन तोळे थड पाण्यांतून देणे, अगर झोरोडाईनचे 
दहा थेंब साखरेंतून द्यावे, 

घुपणी:--कित्येकदां योनिमार्गातून पांढऱ्या रंगाचा लाव होतो, ब हा 

लाव जननेंद्रियाच्या बाहेरच्या बाजूस ढाणून त्यांवर बारीक पुरळ उठतो 

व खाज सुटते. 

उपाय:--हा खाव बंद करण्यासाठी बाह्य व आंतर असे दोन उपाय 
योजळे पाहिजेत. बाह्य उपाय हणजे योनिमार्ग पिचकारीनें स्तमक 
औषधांच्या पाण्यानें धुतला पाहिजे. यासाठी बाभूळ, बकुळ, आंबा, वड, 
खेर, जांभूळ, यांचा वर ढालासखावाच्या विकारांत सांगितल्याप्रमाणें 
काढा करून त्यांत तुरटी व कात यांचें चूर्णे टोकून त्याची कोमट 
अशी योनिमार्गात हळुहळू पिचकारी मारावी, किंवा सायफळें 

१ तोळा अ्धबट कुटून १ शेर पाण्यांत घाळून त्यांचा काढाकरावा व तो 
घुरदी व काताचें चूर्ण टाकून त्याची पिचकारी द्यावी, तसेंच याच काढ्यांत 
कापसाचा गोळा मिजवून तो योनिमागीत ठेवावा, किंबा तुरटी, कात, 
मायफळ यांचें थोडेसें चूर्ण कापताच्या बोळ्याला लावून तो बोळा ठेवावा. 
आंतर उपाय ह्मणजे लोइभस्म १ शुंज लोण्यांतून किंवा तूपसाखरेंतून 
देतातं. मंडूर १ गुंज ताकाच्या अनुपानांतून देतात. फलचृत सकाळ- 

-संध्याकाळ अधाअधा तोळा देतात. गोखरूपाक, कोहळेपाक, मुसळीपाक 
डेहि बरे पडतात, संमोग अगदी वर्ज्य करावा. चह्या, दारू पिऊं. नये. 


गरोद्रपणांतील विकार. ३७- 


अन्न पोष्टिक असून पचनीय असावें. मोकळ्या इवेंत फिरावे. इतक्याने 
गुण न वाटल्यास डॉक्टरची सल्ला घेऊन त्याप्रमाणें चालावे. 

मूत्रावरोधः--कित्येकदां गर्भाशयाच्या स्थानभ्रष्टतेमुळें हा विकार 
जाणवतो. 

उपाय---पळसाचीं फुलें वाफवून तीं ओटीपोटावर बांधावी. सागाची 
बी तांदुळज्याच्या रसांद उगाळून द्यावी. कांकडीच्या बिया तांदुळांच्या 
घुवणांतून द्याव्या. बाईला साघारण ऊन पाण्यांत बसवावे. किंवा 
पुननव्याच्या व गोखरूंच्या काढ्यांत बसवावें. इतक्यानें गुण न वाटल्यास 
अनुभवी सुईणीकडून मृत्रशलाकेनें लघवी करून घेणें 

उन्हाळे;--यांत लघवीला वरचेवर जावें लागतें, गभोशयाचा मूत्रा- 
शयावर दाब पडल्यानें अता प्रकार होऊं शकतो. या वेळीं डॉक्टरची सल्ला 
घेणें बरें, म 

हृद्याचे धडधडणें:--हा विकार विशेषतः अशक्त प्रकृतीच्या; नाजूक 
व उन्माद (हिस्टीरिआ) प्रकृतीच्या स्त्रियांनांहोत असतो.ब तो अकस्मात्‌ 
रात्रीं किंवा केव्हांहि होतो. 

उपायः--कोठा साफ ठेवावा. रक्त शुद्ध राहील असें करावें. यासाठीं 
पाचक व पोप्टिक असें अन्न द्यावे. लोहमस्म किंवा मंडूर १ गुंज तूपसाखरेंतून 
द्यावे. जेथें गर्दी असेल, फार उकाडा होत असेल, नाच, तमाशे, गडवड 
वगैरे असेळ तर त्यापासून दूर रहावे, जेणेंकरून मन शांत राहील ब 
मनाचा क्षोभ होणार नाहीं असे वागावें. छातीवर बेलाडोनार्चें पलिस्तर 
लावून घ्यावें, किंवा धुतऱ्याच्या पाल्याचा लेप द्यावा, 

डोकें दुखणेः--गरोदरपणाच्या पहिल्या कांहीं महिन्यांत हा विकार 
उद्भवतो. डोकें व तोंड यांत वेदना होतात. 

उपाय:---कायाकुटीचें तेळ डोक्याला लावतात.सूतशोेखराचे १०-२० 
बळसे डाळिंबाच्या लेहांतून देतात. प्रकृति अशक्त असल्यास बलवधक 
उयाय केळे पाहिजेत. बदामाची खीर द्यावी, कॅफीन सायूटूस अर्धी. गुंज 
साखरेंतून देतात ह्मणजे डोकें रहाते, 


-३८ स्त्रियांचे आरोग्य वः शिद्युपालन. 


मज्जाविकारजन्य वेदना व दंतशूळ:--शरीराच्या कोणत्याहि 

"भागी शूळ होतो. कित्येकदां तोंडाच्या एका बाजूस तर कधीं डाव्या स्तनाच्या 
खालीं वेदना होतात. कधीं पाय व पोटऱ्या. दुखतात. . परंतु त्या सर्वात 
विशेषेकरून देतशूळ होतो. 

उपाय:--सामान्य उपाय हणजे त्या त्यां 'ठिकार्णी शेक करावा; 
किंबा कापराचें अगर झोोरोफार्मचें मलम लावावें. पोटांत पोर्टेश्चियम्‌ ब्रोमा- 

- डेड द्यावे. दांत दुखत असल्यास दाढेंत कापूर,हिंग,चिरफळ हीं घरावींत, 
दांत पोकळ असल्यास त्यांत क्रिआाझोट किंवा अक्कलकाढ्याचा अद 
कापसाला लावून घालावा. 

कावीळः:---गरोदरपणांत कित्येक स्त्रियांना हा विकार कमीजास्त 
भमाणानें होतो. यांत अश्िमांद्यादि यकृतू विकारांची चिन्हें दिसून येतात. 
उपाय:--र्‍यांत थुद्ध नवसागर ५ गुंजा, विलायती मीठ १ तोळा 
 डगीच्या काढ्यांतून देणें. एरंडाच्या कोंबळ्या पानांचा रस २ तोळा, खडी- 
साखर पाव तोळा दुघांतून देगं, किंवा कुंटकीचें चूर्ण २ मासे थोड्याशा 
साखरेंतून देणें, 
निद्रानाश:---कित्येक स्त्रियांस झॉप छागत नाहीं, त्यामुळें फार घास 
होतो. कित्येकींस झोंप नसल्यानें फारसा त्रांस होत नाहीं, ह्या विकार बाळंत 
' झाल्मावर आपोआप नाहींसा होतो.. उ 


ञयफळ तुपात उगाळून डोक्यास चोळल्याने कित्येकदां झोप येते. 
पायांवर सूज येणे:---गर्भाशयाचा दाब आंतील मोठ्या शिरांवर 
पडल्यानें रुधिराभिसरणाला अडथळा येऊन हा विकार होतो. 
उपायः--चालण्याफिरण्याची किंबा फार वेळ उभं राहण्याची मेहइ- 
नत घेऊं नये. बराच वेळ पटून रहावें. कोठा साफ ठेवावा. गरम मोजे 
यायांत घालावे, पुन्नवेची मुळी उगाळून तिचा लेप सुजेवर द्यावा. 


गरोंद्रपणांतील विकार. . ३९० ५ 


तोंडावरची स॒ज--ही सूज पायांवरच्या सुजेहून जास्त भयंकर 
असते. यांत आंकडी येण्याचा संभव असतो “१ 

उपायः---या विकारांत लघवींतून अलब्युमीन नांवाचा पदा्थे जात 
असतो, क्षणुन लघवी तपासून घ्यावी. अश्या वेळीं सोम्य रेचकें द्यावीत, 
-युननेवादि काथ द्यावा. शेतवड व बडीद्योप पाण्यांत . उकळून त्याचा 
वाफारा द्यावा. झणजे घाम निघून सूज कमी होते. अन्न देणें तें दूघ, 
साबुदाणा, आरारोट वगैरे सारखें हलके द्यावे. अशक्तता विशेष दिस- 
ल्यास लोहाचीं ओषधे देतात. आंकडी येण्याचा संभव दिसूं लागल्यास 
कडक रेचक द्यावे. वातविध्वंस मात्रा किंबा वातराक्षस पुदिन्याच्या व 
विड्याच्या पानांच्या रसांतून द्यावी. मानेवर. मोहरीचे पलिस्तर घालावें. 
डतक्यानें गुण वांटत नसल्यास डॉक्टरची सल्ला घेणें वरे. 

गभेपातः---हा गर्मारपणांत केव्हांहि होऊं शकतो. पण तिसऱ्या महिन्या- 
'पूर्वी व तिसऱ्या महिन्यांत तो होण्याचा जास्त संभव असतो. त्यानंतरचा हणजे 
तिसऱ्या महिन्यापासून सहा महिन्यापयेतचा गर्भपात जास्त भयावह असतो. 
रामपात हा मधल्या वेळेपेक्षा प्रत्येक महिन्यास विटाळाची पाळी असते 
त्या वेळीं होण्याचा जास्त संभव असतो. खालच्या दर्ज्यांच्या स्त्रियांपेक्षा 
वरच्या दजाच्या त्र्तरियांत याचें प्रमाण. जास्त असतें. यांत स्त्रियांची प्रकृति 
बिघडली जाते, व रक्तत्राव होऊन जीविताची हानिहरि होते. 

उपाय: ---स्वस्थता व स्थिरता हा यांत एक मोठा उपाय आहे. ह्मणून 
-गभोरपणांत रक्तखाब होतोपा वाटल्यास गर्भिणीला स्वस्थ निजवून ठेवावी. 
तिचें मन शांत ठेवावें. उत्तजक पदार्थ वज्ये करावेत, रक्तसाव बंद होण्या- 
साठीं ओटीपोटावर बर्फ ठेवावा. पूवी गभेपात झाला असल्यास पुनः ती वेळ 
येतांच तो होऊं नये यासाठीं तिनें निजून राहावें. श्रम करूं नयेत. व ती वेळ 
टळेपर्यंत तसेच दिवस. काढावेत. पुरुषतमागम, कडक रेचकें घेणें, 
गाडीचा किंवा समुद्रप्रवास, जड पदार्थ उचलणें, वगेरेंमुळें गर्भपात होण्याचा 
संभव असतो. ह्मणून या. गोष्टी अवर टाळाव्यात. साधे, हलकें व पोष्टिक 
अन्न घ्यावें. वजनाने हलकी अशीं वस्त्रे नेसावींत, तंग कपडे घालूं नयेत. 


४8० स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


रक्तत्लाव फार होऊं लागला व पोटांत कळा येऊं लागल्या झणजे बहुतकरून' 
गर्भेपात झाल्याश्यिवाय रहात नाहीं. अश्या वेळीं सूतिकावेद्याची सल्ला घेणें बरें, 

रक्तनाश:--गर्भावस्थेत स्वाभाविकपणें रक्तांतील लाल कणांचें प्रमाण 
वाढतें. परंतु कित्येकदा अभिमांद्य, वाईट प्रकारचें अन्न, कुजके दांत, 
मलावरोध, शुद्ध इवेचा अभाव वगैरे कारणांनी उलट परिणाम होऊन 
रक्तनाश होतो. कित्येकदां रक्त पाण्यासारखें अगदीं पातळ होतें, व नाळ- 
गुदांतीळ रोगाप्रमाणें पायावर व बाह्मजननमागीवर सूज येते. या वेळी 


सूज्ञ वेद्याची सला घेणें बरें. रक्तनाशाची हयगय केल्यास पुढें वाईट 
परिणाम होण्याचा संभव असतो. 


निकंड्रः--हा विकार मधुमेह, धुपणी किंवा त्यासारखा योनिखाव, 
त्वगजतु वगेरे कारणांनीं बहुधा होत असतो. यामुळें ग्भिणीला फार 
चास होतो. 
उपाय:--यांत कारणांप्रमाणें उपाय झाले पाहिजेत. पहिली गोष्ट 
हणजे जननेंद्रियाच्या स्वच्छतेकडे लक्ष्य दिलें पाहिजे. जर दाहक अक्शा 
योनिखावानें कंड्ट सुटत असेल तर पहिल्यानें तो भाग गरम पाण्यांत टांकण- 


प्रकरण सहावे. 
गरोद्रपणांतीळ वागणूक. 

सगर्भावस्था प्राप्त झाली असतां कित्येक स्त्रिया नऊ सहिनेपर्यंत 
आपली सुटका केव्हां आणि कशी होईल या काळजींत असतात. खरें 
पाहिल्यास गर्भारपण हा कांहीं रोग नाही. ती एक स्वाभाविक स्थिति 
आहे. बहुतकरून प्रसूति कांही अडथळा न येतां झापोआप सुलभपणे 
होतहि असते. त्यासाठी उगाच काळजी काढीत रहाणे व्यर्थ आहे. उलट 
अशी काळजी काढण्यानें मात्र नुकसान होण्याचा संभव असतो. झणून 
गर्मिणीनें गर्भाच्या पोषणास व वाढीस हरकत येऊं नये, व त्याला कोण- 
त्याहि प्रकारची इजा होऊं नये, आणि स्वतः भापलेंहि आरोग्य चांगटे 


गरोदरपणांतील वागणूक. ४१ 


राहून कष्टप्रसूति किंवा गभपात होऊं नये यासाठीं अन्न, हवा, व्यायाम, 
स्वच्छता, मनःस्वास्थ्य, वस्त्रप्रावरण, विश्रांति, पुरुषतमागम वगेरे बाबतींत 
फार काळजी घेतली पाहिजे. 
अज्ञः---अन्न खाणें तें हलकें, साचे, पोष्टिक व पचनीय्र असून रोजच्या 
 संवयीचें असावें. पचावयाला जड असें किंवा फार स्निग्ध व फार खंमंग 
असें तें नसावें. हा अन्नासंबंधाचा मुख्य नियम गार्भिणी स्त्रियांनी अवद्य 
लक्ष्यांत बाळगला पाहिजे. “ गर्भारपणांत दोन घास जास्त जातील तितकें 
चांगले, अशी पुष्कळ स्त्रियांची समजून अपते, पण ती अगदीं चुकीची 
आहे. कारण त्यापासून अजीर्ण, अशक्तता, छातीत जळजळणे, अथिमांद्य 
वगैरे विकार उत्पन्न होतात, किंवा अंगांत रक्त वाढून त्यामुळें गाभिणीला 
व गर्भाला बहुतकरून अहित झाल्याशिवाय रहात नाहीं. गर्भारपणाच्या 
पहिल्या कांही महिन्यांत प्रातःकाळीं वांति, मळमळ, उम्हासे वगेरे 
अस्वस्थता उत्पन्न होत असल्याने हलकें, साधे, पाचक व पथ्यकर असें अन्न 
सेवन करणें हितावह होते. मनाला किळस किंत्रा शिसारी उत्पन्न होईल 
असे पदार्थ गर्भिणीनें वर्ज्य करावेत. गर्भारपणाच्या पुढील महिन्यांत 
पोटांतील वरीलसारखी अस्वस्थता नाहींशी होते, व॒भूकहि थोडी जास्त 
लागते. परंतु या काळांत गर्भिणीला मेहनतीचीं कामें करावयाचीं नसल्यानें 
तिच्या शक्तीचा व्यय कमी होतो.तथापि रोजच्या दोन वेळच्या अन्नानें तिची 
क्षुधाद्यांति होत नसल्यास तिनें दोन वेळां ऐवजीं तीन वेळां खाण्याचें करावें. 
पण एकाच वेळीं सपाटून हात मारणें तिळा कधींदि हितकर नसतें. आर्य- 
वैद्यकांत गर्भिणीच्या आहारासंबंधानें जी माहिती दिली आहे ती अशी:-. 
गार्भिणी प्रथमद्वितीयमासेषु पष्ठिकां पयसा भोजयेतू । 
चतुर्थ दघ्ता पंचमे पयसा षष्ठे सर्पिषेत्येके ॥ 
भावार्थः--पहिल्या व दुसऱ्या महिन्यांत गाभणीळा साठ्या साळीचे 
अन्न दुधाबरोबर द्यावें. कित्येकांच्या मतें चवथ्या महिन्यांत दह्याशीं, पांचव्या' 
महिन्यांत दुघाशीं ब सहाव्या महिन्यांत तुपाशीं साठ्या तांदुळांचें अन: 
द्यावे असें आहे, 
दै 


४२ स्त्रियांचे आरोग्य व शिक्लुपालन. 


चतुर्थ पयो नवनीत संतुष्टमहारयेत्‌ । 

. भावा्थेः--चवथ्या महिन्यांत दूध, लोणी हे पदार्थ अन्नांत असावेत 
असेंहि एक मत आहे, व पांचव्या महिन्यांत दूध, तूप मिश्रित अन्न द्यावे 
असेंहि मत आहे. 

अन्नासंबंधानें सवबोस एकच नियम घालून देतां येणें शाक्य नाहीं. कारण 
निरनिराळ्या लोकांत रोज खाण्यांत येणारे अन्न निरनिराळे असतें. शिवाय 
सवोस्तच साठीसाळ व दूध मिळणें शक्‍य नसतें. ह्मणून प्रत्येकाने आपल्या 
रोजच्या आहाराप्रमाणें खाण्याचा वेत ठेवावा. पण एवढी गोष्ट लक्ष्यांत ठेवावी 
कीं, त्यांतल्या त्यांत जुने तांदूळ, दूध, वगेरेसारखे पदार्थ विशेषेकरून 
अन्नांत असावेत. मितप्रमाणानें भाजीपाला व निरनिराळी फळफळावळ 
रडी गार्भणीला खाण्यास हरकत नाहीं. पण वेळूचे कोंब, अननस, जड व 
पित्तकर पदार्थ तिनें न खाणें बरें. तसेंच मसालेदार पक्कान्ने, व तिखट 
पदार्थ, लोणची, मेथकु टें, चटण्या, भजीं, चिवडा, कडबोळीं, लसूण, हिंग, 
दालचिनी, उंसाचा रत,आंबट पदार्थ,खोबरें वगेरे पदार्थ तिनें फार खाऊं 
नयेत. फार कढत किंवा फार थंडगार असें दूध किंदा पाणी पिऊं नये. 
प्रत्येकीने आपल्या संवयीप्रमाणें हे पदार्थ साधारण ऊन किंवा थंड प्यावे. 
वांति किंवा उमासे होत असल्यास बफयुक्त पाणी देतात, त्यास हरकत 
- नाहीं. रोगानुरूप जे उपाय करण्यांत येतात, त्यांतंबंधाचा येथें प्रश्न नार्ही. 
गर्भारपणाच्या अखेरच्या महिन्यांत अंजीर, मोसंबी, काळीं द्राक्ष वगेरे 
फळें हितकर असतात. त्यांचा सोम्य सारकारेवजीं उपयोग होतो. कित्येकीं- 
सध्यें या वेळीं मळावरोधाचें जें कारण अठतें तें यांच्या सेअनानें नाहींसें 
होण्यास ठीक पडते. गर्भिणीनें नियसित वेळीं जवावें. अवेळी खाणें व 
उपोषणें करणें हीं तिळा वाईट आहेत. मंगळागोरी, हरताळकेसारखीं 
कडकडीत ब्रतें ब उपवास यांचा गार्भिणीवर फार अनिष्ट परिणाम होतो. 
शिळें, आंबलेलें, रुक्ष, मलीन, कच्चे, करपलेलें, पाणी सुटलेले असें अन्न 
तिनें खाऊं नये, अपाय होगार नाहीं, अशा खाद्य पदार्थावर जर गर्भिणीचें 
सन गेळें तर ते तिला द्यावेत. परंतु भलभलतेच पदार्थ तिला खावेसे 


गरोंदरपणांतील वागणूक. 8३ 


चाटळे ब त्यांनीं तिला कांहीं विकृति होण्याचा संभव वाटला तर ते तिला 
'देऊं नयेत. अशा वेळीं गभिणीनें आपल्या इच्छेंस आळा घालावा, व आपलें 
-मन दुसऱ्या कशावर तरी गुंतवावे. ज्यांनां विडा खाण्याची संवय असेल 
'त्यांनीं सुपारी, कात, चुना हीं फारच कपी प्रमाणाने घाळून खावींत. 
'ज्यांची आंबट पदार्थोबर फार इच्छा जाते, त्यांनीं विड्यांत फारसा चुना 
-खाऊं नये. तात्पर्य, गर्भिणीनें मितप्रमाणानें सहज पचेल असें साचें पण 
“पौष्टिक असें अन्न खावें. रात्रीं दोन घास कमी खावेत. दारू, तंबाखु, 
भांग, गांजा, अफू वगेरे उत्तेजक व मादक पदार्थीचें तिनें मुळींच सेवन 
'करूं नये. चहा, कॉफी यांचें कारणपरत्वे मितसेवन करावें. तिनें मलमूत्रा< 
'दिकांच्या वेगांचें. धारण करू नये, व ते न होतां उगाच कुंथत बसं नये. 
हवाः--जेथें शुद्ध मुबळक हवा खेळत असून उजेड असेल अश्या 
कोरड्या जागीं गभिणीनें रहावे. दमट, ओलसर किंवा कोंदट जागीं तिनें 
राहू नये. सोसाट्याचा वारा सुटला असतां किंवा फार थंडी पडली असतां 
अगर पाऊस पडत असतां अथवा हवेंत फरक झाला असतां त्या वेळी 
'तिनें बाहेर जाऊं नये. तसेंच नाटकें, तमाशे,जत्रा वगैरे गदींच्या ठिकाणी 
तिनें जाऊं नये. गभिणीनें आपल्या खोलीच्या खिडक्या व दरवाजे अगदीं बंद 
करून निजं नये. कारण त्यापासून हवा दूषित होते, बत्यामुळें तिला खस्थपणें 
झोंप लागत नाहीं, व शरीरहि कमजोर होतें. हणून आपल्या अंगावर 
वारा न येतां खोलींत हवा नीटपणें खेळेल अशा रीतीनें तिनें निजावें. 
'हाणजे वरील अपकार न होतां तिचें आरोग्य चांगलें राहण्यास ठीक पडेल, 
ठयायामः--सगर्भावस्थेंत गर्भिणी स्त्रियांनी दुखणेकऱ्यासारखे वागू 
नये. खोलीचे दरवाजे बैद करून व कोंडून न बततां जितका वेळ मोकळ्या 
हवेंत जाईल तितका घालवावा. घरांतील सोप्यावर किंबा गः्वीवर बसावें. 
घरांतील नेहर्मींचीं पण विशेष श्रम न पडेल अशीं कामे तिनें जरूर करावींत, 
अगदींच बसून राहूं नवे. कारण बसून राहिल्याने अपचन होतें, शोचाला 
साफ होत नाहीं, पोटांत शूळ होतो, बायूनें पोट फुगते, व त्यामुळें एरव्ही 
च बाळंत होतांना त्रास होतो, शरीराला फार मेहनत पडेल अशींहि कार्म 


8४ स्त्रियांचे आरोग्य व छिळुपालन. 


तिनें. करूं नयेत, उदाहरणार्थ:--दळणें, कांडणें, धांवणें,जिन्यावरून चढ- 
उतर करणें, विहिरींतून पाणी काढणें, कंत्ररेवर किंवा हातानें धरून 
इंड्यांचेहंडे पाणी किंवा जड ओशझीं नेणें, जोरानें चालणे, उड्या 
मारणें, फुगड्या घालणें, हुतुत, नाचण्याउडण्याचे खेळ खेळणें, झाडावर 
किंबा डोंगरावर चढणें, मोठ्याने ओरडून बोलणें किंवा इंसणें हीं तिनें 
करूं नयेत. मोकळ्या हवेत सावकाशपणें फिरावयास जावें. पण फार दमून 
जाईपरयेत तिनें फिरू नये. ज्यांना फिरण्याचा कंखळा येत असेल ल्यांनीं 
अनुकूल असल्यास गाडींतून थोडेसें मोकळ्या इवेंत फिरावयास जाण्यास 
हरकत नाहीं. मात्र गाडीच्या चाकांनां रवर लावलेला असून ज्या रस्त्यांतून. 
जावयाचे तो रस्ता उंच सखल नसावा. गाडीहि सावकाह चालवावी.. 
आपल्या वेद्यकांतगर्मिणीनें गाडीचा प्रवास करू नये असें जें हटले आहे,त्याचें 
कारण पूर्वीच्या गाड्या चांगल्या नसून त्यांच्या चाकांस रबर नसत. रस्ता 
दगडाळ असून भरघांव गेल्याने धक्क्रे बसून गभावर परिणाम होई. 
झणून गाडीचा प्रवास ग्भिणीला अयोग्य मानला आहे. पहिल्या चार 
महिन्यांत मळमळ, वांति होत असल्यानें बोटीचाहि प्रवास तिला बरा' 
नाहीं, गर्भारपणाचे शेवटचे महिन्यांत आळस जास्त येतो, व फिरावयास! 
जाण्याचा कंटाळा येतो.त्या वेळीं उघड्या गाडींतून थोडें फिरावयास जाणें. 
बरें.घोड्यावर बसणें हेंहि तिनें वर्ज्य करावें. विशेष मेहनतीचा व त्रासदायक. 
प्रवात तिनें करूं नये. विशेषतः सातव्या महिन्यानंतर रेल्वेतून किंवा 
बोटींतून तिला प्रवास करूं देऊं नये. गाडीधोड्यांचे किंवा कारकखान्यां- 
तीळ घणांचे अगर तोफांचे कानांढठा बघिर करून सोडणारे 
आवाज गभिणीला ऐकूं न येतील अशा द्यांत जागीं तिनें रहावें. गर्मि- 
णीनें किती व्यायाम करावा याचा नियम घालून देणें कठीण आहे. कारण; 
तिची नेहमींची काम करण्याची संवय, ताकद व प्रक्ृतीचें मान यांवर या 
गोष्टी अवलंबून रहातात. ह्मणून प्रत्येक गर्भिणीनें आपली ताकद व प्रकू- 
तीचें मान पाहून थकवा न वाटेल इतक्य) बेताने फिरण्यासवरण्याचा व 


रहानसहान कामं करण्याचा सोसेल इतका व्यायाम अवश्य करावा. दर: 


7. 


गरोदरपणांतीळ वागणूक. ४५ 


महिन्याला ती गरोदर नसतां ज्या वेळीं विटाळशी होत असेल त्या वेळीं 
गर्भारपणांत गर्भपात होण्याचा संभव असतो; हणून ते दिवस टिपून 
ठेवून अश्या वेळीं तिनें श्रम न करितां स्वस्थ पडटून राहिलें पाहिजे. त्यांतहि 
तिसऱ्या व सातव्या महिन्यांत गर्भपात होण्याचा अधिक संभव असल्या मुळें 
त्या वेळीं तर तिनें श्रम न करितां जरूर स्वस्थ पडून रहार्वे. 


खच्छताः--गभिणीने आपलें शरीर, कपडेलत्ते, आंथरूणपांधरूण, 
अन्नपाणी, जेवणाचीं भांडींकुंडी, रहाण्याची जागा, वगेरे बाबतींत फार 
स्वच्छता ठेवली पाहिजे. त्यांतहि तिनें आपलें शरीर कधींहि मलिन ठेवूं 
नये. रोज आपल्या संबयीप्रमाणें थेड किंवा साधारण गरम पाण्याचे लान 
करावें. सर्वांग टुवालानें किंवा स्पंजानें चांगलें घासून स्वच्छ करावें. अंगाला 
मळ राहूं देऊं नये.बाह्य जननेंद्रिये स्वच्छ ठेवण्याची विशेष खबरदारी घ्यावी. 
ज्या खानाने मनाला धक्का बसतो,-उदाहरणार्थ,सोमवतीच्या दिवशीं समुद्र - 
स्थानास जाऊन पाण्यांत एकदम बुडी मारणें,किंवा तीथावर जाऊन तीर्थगंगेत 
बुडी मारणें,-अश्शा प्रकारचें सथान तिनें करूं नये. अतिशय गार किंबा कढत 
पाण्यानें खान करणें तिळा बरें नाहीं, स्नानानंतर ओल्यानेंच फार वेळ 
रहाणे तिळा हितकर नसतें. स्नान केल्यावर वारा लागू न देतां लगेच आंग 
युसून घ्यावे, व॒ आंगावर वत्नें घ्यावीत. स्नानग्हांत साबू लावीत तिनें 
फार वेळ राहू नये. तिचीं अंगांत घालण्याची व नेसण्याची वसने खच्छ, 
ढिलीं व वजनानें हृळकीं असावींत. गभिणीनें शुभ्र वस्त्र परिधान करावींत, 
असें आयंवेद्यकांत ह्मटलें आहे. वल्नें छुभ्र असलीं ह्मणजे त्यांनां मळ 
लागलेला दिसण्यांत येतो, व स्वच्छ ठेवण्यास ठीक पडतें. शिवाय शुभ्र 
वस्त्नांनां रोगजतुहि घाबरतात.त्याचप्रमाणें आंथरूण,पांघरूण स्वच्छ अतावें. 
तिचीं वस्त्र मलिन व घामट असणें कधींहि बरें नाहीं, अन्न तयार करतांना व 
केल्यावर त्याच्या स्वच्छतेसंबंधानें व ज्या भांड्यांतून ती खातपीत असेल 
त्या भांड्यांच्या स्वच्छतेसंबंधानें फार काळजी घेतली पाहिजे. तसेंच ती 
“ज्या जागेंत रद्दात असेल, ती जागा स्वच्छ व रमणीय असावी, एकंदरीत 


४६ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


वरील व इतर प्रत्येक बाबतींत स्वच्छतेसंबंधानें खबरदारी घेतली असतां,. 
त्यापासून आरोग्य प्रासत झाल्याशिवाय रहात नाहीं. स्वच्छतेने मनाला आनंद 
रहातो. 

वस्त्रप्रावरणः--तिच्या वस्त्रप्रावरणाच्या स्वच्छतेसंबंधानें वर सांगि- 
तठेंच आहे. गभिणीचीं वस्रे वजनानें हृळकीं असून कोरडी व उबदार 
असावींत. कतुमानाप्रमाणें व हवेच्या फेरफाराप्रमाणें तिच्या वापरण्याच्या 
कपड्यांत फेरबदल करावा. गभोच्या वाढीस व्यत्यय येणार नाहीं, अद्या 
रीतीचे तिचे कपडे सेळ असावेत. ल॒गडें नेसणें तें सेळ नेसावें. कमरेला 
करकोचा पडून ती कुजेपर्यंत घट्ट नेसण्याची जी कित्येक बायकांस संवय 
आहे, ती केव्हांहि झाळी तरी वाईटच आहे. यापासून गभोवर दाब 
पडून त्याच्या वाढीस हरकत येते; व तो पडण्याची फार भीति असते. 
तसेंच तंगचोळ्या किंवा पोलके अगर हाफ जाकिटें घालणें हेहि बरें 
नाहीं. यापासून फुप्फुसे दबळीं जाऊन मोकळेपणी श्वासोच्छछास घेण्यास वः 
शरीराची हाळ्चाळ करण्यास फार अडचण पडते, पाठीला काळा कंगोरा 
पडतो. त्यामुळें खरूज व गजकर्णांच्या किडीस त्या ठिकाणीं जागा मिळते, 
शिवाय स्तनाग्रे दबली जाऊन चपटीं होतात व त्यामुळें पुढें भावी बालकास 
दूध पिण्यास पंचाईत पडते. कित्येक पहिळटकरणी स्त्रिया लाजेने आपली सग- 
भोवस्था दुसऱ्यांस कळूं नये यासाठीं आपलीं वले फार आंवळून आंवळून गच्च 
नेसतात. परंतु यामुळें त्या आपले सखवतःचें व गर्भाचे फार नुकसान करून 
घेतात. अशा प्रकारचें वेड त्यांच्या डोक्‍्यांतून काहून टाकण्याबद्दल घरां- 
तीळ माणसांनीं खबरदारी घेणें फार अगत्याचे आहे, तात्पर्य, गर्भिणीनें 
घट्ट ब तंग कपडे वापरणें कधींहि बरें नाहीं. विशेष त्रास न होतां निधाक- 
पर्णें लवकर सुटका होण्याला जे उपाय आहेत त्यांतील तंग व घटट कपडे 
न वापरणें ह्या एक होय. 

मन:स्वास्थ्यः--गभिणीचें मन नेहमी संतुष्ट व आनंदी. असावें. ज्या 
गोष्टींनी मनास त्रास होईल, त्या गोष्टी तिनें वज्ये कराव्यात. मलिन, 
किळस उत्पन्न करणारे, दुर्गंधि, घाणेरडे वगैरे ज्या ज्या पदाथोपासून 


गरोदरपणांतील वागणूक. ४७ 


डोळ्यांस सुख होत नाहीं, ते तिनें पाहू नयेत. तसेंच ज्या गोष्टींपासून 
मनास उद्देग होईल, अद्या गोष्टी तिनें ऐकूं नयेत. दुःखपर्यवसायी नाटकें, 
चिंता उत्पन्न करणारीं कारणें, मनाला भीति उत्पन्न होईल अशा गोष्टी 
व पुस्तकें, युद्धांतील घायाळांचीं वर्णने, कूर व॒ भयंकर जनावरांच्या 
शिकारीची वर्णने, हीं तिनें अगदीं वाचं नयेत. सगभभावर्स्थेत मनाचें रंजन 
होईल अशा बोधपर कथा वाचाव्या व ऐकाव्या, तंटेभांडणांपासून तिर्ने 
अलिप्त रहावें. क्रोध, शोक, भय, चिंता, अत्यानंद, विरह वगेरे मनोविका- 
रांनीं मन क्षुढ्घ होतें, व त्यामुळें कधीकधी खतःच्या शरीरास व गर्भास 
घक्का पोंचून निरनिराळ्या व्याघि १ गभेपात होण्याचा संभव असतो. ह्मणून 
गर्भिणीने अद्या मनोवेगांचा निग्रह करावा. तिला ज्या' ठिकार्णी जाण्यास 
भीति वाटत असेल अश्या जागीं तिने जाऊं नये. स्मशान, शून्पग्रह, एकांत 
असें देवालय वगैरे ठिकाणी तिनें जाऊं नये. तिच्या मनोविकारांनीं गर्भाला 
व्यंगत्व प्रास्त होतें व कावीळ, अतितार, अतिपूत्र वगेरे अनेक रोग उत्पन्न 
होतात. गर्मिणीनें आपली सुटका बरोबर होईल किंवा नाहीं, याचे विचा- 
रांत राहून चिंता काढीत राहूं नये. गभारपण ह्मणजे दुखणें असें तिनें 
_ मानूं नये. उलट तिनें आपल्या मनाला धीर द्यावा. चिंतातुर राहिल्याने 
रोगाला कारण होतें, हे तिनें विसरू नये. गभिणीच्या मनाचा परिणाम 
गर्भावर किती वाईट घडतो याचीं अनेक उदाहरणें सांगतां येतील, 
यापासून कधीं मुलांचे कांही. अत्रयव वांकडेतिकडे होतात, 
कधीं त्वचेवर डाग पडतात, कघीं मेंदूच बिघडळेला असतो. आपले 
सुश्रतकार ह्मणतात-गभिणीचा जो जो अवयव पीडला जातो, तो तो तिच्या 
गभोचा अवयव विकृत होतो. तात्पर्य, गभिणीचें मन उद्दिझ़ असतां 
कामा नये. त्यापासून गर्भावर अनिष्ट परिणाम झाल्याशिवाय रहात 
नाहीं. कांहीं दिवसांपूवी एक नवीन जन्मलेले मूळ आमच्या पाहण्यांत 
आलें. तें ह्ातापायांनीं पंगू असून पाठीचा कणा व डोकें यांनीं कृश होतें, 
त्याच्या आईच्या सगभोबस्थेंतील माहिती घेतां असें कळून आलें कीं, 
ती गरोदर असतां तिचे वडील तुरुंगांत होते, व त्याच चिंतेत ती आठव्या 


शट स्त्रियांचे आरोग्य व शिळुपालन. 


महिन्यांचे अखेरीत बाळेत झाली, हें मूल जन्मल्यापासून अठरा दिवसांनीं 
मरण पावलें, 


गर्भिणीशीं तिच्या घरांतील माणसांचें वर्तनः--सगर्भावस्थेत 
त्त्रियांच्या स्वमावांत पुष्कळदां पाळट होत असतो. ह्मणून तो लक्ष्यांत ठेवून 
घरांतील माणसांनी ( नवरा, सासुसासरे, जावा-नणंदा, चाकरनोकर वगेरे) 
तिचें मन न दुखेळ अशा रीतीनें तिच्याशी वागावें.तिळा अकस्मात्‌ अतिशय 
दु:खाची, किंवा अतिशय आनंदाची गोष्ट कळवू नये. तसेंच तिला तूं अमु- 
कच करितेस हाणून मन दुखेल असं बोलूं नये; जेणेकरून ती आनंदी व 
शांत राहील अशी तिची तजवीज ठेवावी. तिञ्यासमोर अमुक स्त्री बाळेत 
होतांना मेळी, अमुक स्त्रीला खवस लागला, वगेरे भीव्युत्पादक गोष्टी करू 
नयेत. उलट तिळा धीर द्यावा, तिच्या नजरेसमोर भयंकर तऱ्हेचे देषावे, व 
किळस उत्पन्न करणारे पदार्थ न येतील अशी व्यवस्था ठेवावी. तसेंच तिळा 
जे विकार उत्रन्न होतील, त्यांची उत्तम वैद्याकरवीं योग्य चिकित्सा कर- 
वावी. तिला तीव्र रेचकें व वामक औषधे देऊं नयेत. तिळा व तिच्या 
गर्भाला पुढें विकार होऊं नये, याताठीं एखाद्या भोंदू वेद्याचे नादीं लागून 
तीक्ष्ण, उष्ण व भलळतींसळतीं ओषवे देऊं नयेत, दांत दुवतो हणून उप- 
इन घेऊं नये: जो उपाय करणें असेल तो सुज्ञ वेद्याकरवीं करवून घ्यावा. 


विश्रांतिः--नेहमींपेक्षां गर्भारपणांत थोडी जास्त विश्रांति लागत असते; 
आणि त्यांतहि तिच्या स्वभावांत पाळट झाल्यानें तिचें मन जें अव्वस्थ 
होतें, त्यास शांत करण्यासाठीं विश्रांतीची अत्यंत जरूरी असते. गभोर- 
पणांत तिनें कमींतकमी आठ तात तरी झोंम घ्यावी, व जसजसे महिने 
जाख चढत जाऊन प्रसूतिकाळ जवळ येऊं ढागतो तततशी तिनें दुपार- 
चीहि झोंप अवक्ष्य घ्यावी. यावरून गर्भिणीनें झोपेतच वेळ घाळवावा 
असें मात्र कोणी समजू नये. प्रत्येक बाबतींत नेमस्तपणा हा राखलाच 
पाहिजे. ज्या त्तिया रात्रंदिवत झोंपेंतच वेळ घालवितात, त्यांची प्रकृति 
अशक्त व रोगी होते, हें त्यांनीं विसरू नये. दिवसा तिनें घराच्या सोप्यावर 


गरोदरपणांतील वागणूक. ४९ 


किंवा गच्चीवर अथवा दिवाणखान्यांत आपल्याला सुख होईल, अशा 
रीतीनें बसावें. उकीडवें किंवा वेडेंबांकडें तिनें बसू नये. 

पुरुषतमागमः--गभौरपणांत स्त्रियांनी पुरुषतमागमापासून अलिप्त 
राहिलें पाहिजे. कारण त्यामुळें पुष्कळदां गभेपात होण्याचा संभव 
असतो. कदाचित्‌ गर्भपात झाला नाहीं तर गर्भाचें पोषण कमी होऊन तो 
-निर्बंळ व कृश निपजतो. पुढें अश्या अशक्त स्थितींत त्यास अस्थिकक्रता, 
आंचके वगेरे अनेक रोग सहज होऊं शकतात. ह्मणून सगभाोवस्थेंत तिनें 
खतःच्या व भावी बालकाच्या कल्याणासाठीं पुरुषसमागमापासून अलिप्त 
राहणें अत्यंत जरूरीचें आहे. याबद्दल आपल्या धर्मश्ास््रांत व वै्यश्ञास्रांत 
गर्भिणीनें समागमापासून दूर रहाण्याबद्दल स्पष्ट सांगितलें आहे. पूर्वाचीं 
माणसें घडधाकट व निरोगी असत, याचीं जीं कारणें असत त्यांतील एक 
मुख्य ह्मणजे, स्त्रीपुरुषें या वेळीं समागमापासून अलिप्त रहात, हें होय. 
इललींचीं बरींच जोडपीं अश्या रीतीनें वागत असल्याचें आढळून येत 
नाहीं; आणि त्याचा परिणाम कृश, निर्बेळ व कोणताहि रोग होण्याला 
-योग्य अशा प्रकृतीचीं पोरें होण्यांत होतो, हें कोणी विसरता कामा नये. 
याकडे आपल्या लोकांचें लक्ष्य जाणें अत्यंत जरूरीचें आहे. 

गमिणीनें आरोग्यरक्षणासाठीं कोणत्या प्रकारें वागावें यासंबंधाने 
आयुवेंदांत जी माहिती दिळी आहे ती थोडक्यांत खालीलप्रमाणेंः--- 

तदा प्रभूति व्यायाम व्यवायसपत्पेणमू । अधिकाशनं रात्रि 
जागरण शोकं यानावरोहणम्‌ ॥ भयमुत्कटकासनं चैकांतत: 
स्नेहादिक्रमम्‌ । अकाळे वेगनिघारणं च न सेवेत्‌ ॥ 
गार्भिणी प्रथम दिवसात्प्रंश्नरति नित्य प्रह्मटशा&ा शुचिरळंकृता _ 
झुछुबाससा शांति मंगळ देवता ब्राह्मण गुरुपरा भवेत्‌ । सलिन 
विकृत हीनगात्राणि न स्पृशेत्‌ उद्देजनीयाय्व कथा: । शुष्कं पर्यु- 
षितं कुथितं छिन्ने चालने नोपभुंजीत बहिनिष्क्रमणं शून्यागार 
चेत्यस्मज्यानवृक्षाश्रयान्‌ क्रोधमय संस्कारांद्म भावान उच्चेभोष्या- 
दिकं च परिहरेत्‌ ॥ 


ष्० स्त्रियांचे आरोग्य च दिझुपालन. 


भावाथे--गार्मिणीनें आयास पडणारें काम,पुरुषसमागम,तृत्ति होत नाही 
अद्या पदाथोचें सेवन, अधिक खाणें, रात्रीं जागरण, शोक, घोडागाडी 
इत्यादिकांतून आरोहण, भय, उकीडवें बसणें, मलमूत्रादिकांचा अवरोध 
करणें, हीं वजे करावींत. गर्भिणीनें गभ राहिल्यापासून आनंदांत 
असावें. शुचिभूत राहून अलंकार घारण करावेत. शआुभ्रवस्न परिघान 
करावें. व मंगल देवता, ब्राह्मण, गुरू यांची भक्ति करावी. मलिन,विकार- 
युक्त व हीन गात्रांस स्पर्ष करूं नये. मनाला उद्वेग देणार्‍या गोष्टी रेकू 
नयेत. शुष्क, मलिन, शिळें, पाणी सुटलेले, आंबलेळें अन्न खाऊं नये. 
बाहेर ओसाड धरीं जाणें, ज्या वृक्षाखाली पिशाच आहे अश्या जागीं, 
स्म्यान वगेरे ठिकार्णी तिनें जाऊं नये, राग येईल असें कर्म करूं नये* व. 
मोठ्याने बोलूं नये. तात्पर्य, वर सांगितल्याप्रमाणें जी त्री रहाते तिला ' 
गर्भपात होत नाहीं, व बहुतकरून कोणताहि त्रास न होतां तिची सुटका 
सुखानें होते, व बाळंतिणीला आरोग्य प्राप्त होऊन बाळकहि सशक्त निपजते. 


प्रकरण सातवे, 
बाळंतपण. 

प्रसवकालाची मुदत जवळ येत चालली ह्मणजे एखादी सुशिक्षित व 
अनुभवी मुण, त्या वेळीं लागणाऱ्या बहुतेक वस्तु, बाळतिणीची खोली, 
व प्रसूतिश्यास्त्रांत निष्णात असी एखादी चांगली स्री किंवा पुरुष डॉक्टर 
इतकी व्यवस्था अगोदरच करून ठेवलेली असावी; ह्मणजे ऐन वेळी 
घांदळ न होतां प्रसूतीची व्यवस्था नीटपणें होण्यात ठीक पडतें. 

सुईण--नववा महिना लागतांच सुई॑णीला आणून तिच्यावर गर्सि- 
णीचा विश्वास बसेल, प्रेम वाढेळ, लञञा व परकेपणा वाटणार नाहीं, 
अद्या प्रकारें तिच्याशी मेत्री करवावी. सुईणीशीं अश्या प्रकारें गार्भिणीचा 
आगाऊ परिचय झाळेला असल्यानें प्रसूतिव्यापार सुलभपणें होण्यास ठीक 
पडतें, सुईण चांगल्या स्वभावाची, आपल्या कामांत निष्णात असून तिनें 


बाळतपण. ष्शे 


युष्कळशीं बाळंतपणें केलेलीं असावींत; व तिच्याजवळ प्रसूतीला 
लागणारें जरूरीचे सर्व वैद्यकीय सामान असावें. 

बाळेतिणीची खोळीः--ही मोठी, उजेडाची, खच्छ व हवाशीर 
असावी. तींत किंवा तिच्या आसपास कसलीच घाण असूं नये. खोलीच्या 
बाहेर जवळच एक निर्मळ मोरी असावी. खोलींत जरुरीचें सर्व सामान 
एका बाजूनें रचून ठेवलेले असावें. उजेड कमी जास्त करितां येईल 
अशी तींत सोय असावी. तसेंच बाळंतिणीच्या व मुलाच्या अंगावर 
जोरानें वारा न येईल अशा रीतीची तींत सोय असावी. खोलींत गोड्या 
तेलाचा दिवा लावावा. रद्दी सामान, वळकट्या, पोतंड्या वगेरे तींत 
मुळींच नसावें. खोलीला चुना लाजळेला असावा. तींत केरकचरा, कोळिएटके 
वगैरे कांहींहि असू नये. एकंदरींत खोली स्वच्छ व रमणीय असावी. 

बाळतिणीचा बिछानाः--होतां होई तों प्रसववतीचा बिछाना 
फळ्यांच्या खाटेवर असणें बरें; व तो अगदीं कठीग किंवा अगदीं मऊहि 
असूं नये. तो तयार करण्यांत प्रसववतीची सोय, सुख व स्वच्छता यांकडे 
लक्ष्य दिळेळें असावें. खाटेवर गादी असून तीवर खच्छ चादर असावी, 
या चादरीवर कंबरेपासून पायांप्येत मावेळ एवढा मेणकापडाचा 
तुकडा असावा व त्यावर दुसरी चादर असावी. अभ्रा घातलेली उशी» 
पांघरण्यासाठीं पुरेसं ब्लॅंकेट, गाळउशी याप्रमाणें बिछाना असावा. 
खाटेला ढेंकूण नसावेत. खाटेची उंची दोन फूट असावी, अशा प्रकारचा 
बिछाना सर्वांसच मिळणें शक्‍य नाहीं, करितां वरील तत्त्वें लक्ष्यांत ठेवून 
शक्‍य त्याप्रमाणें व्यवस्था करावी. 

खोलींत प्रसववतीस व मुलासाठी लागणाऱ्या खाळील वस्तु तयार 
असाव्याः-- 

( १ ) मेणकापडाचे दोन तुकडे. एक सर्व बिछान्याळा पुरेळ एवढा: 
व एक त्याच्या तिसऱ्या हिरशाएवढा, 

(२) जननेंद्रिय धुण्यापुसण्यासाठीं वगेरे निञेतुक कापूस व लिंट- 
एकेक पोंड, 


पर स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपाळन. 


(३ ) बाळत झाल्यावर बाईस लागणारीं स्वच्छ व हल्कीं वलन. 

(४) पोटपट्टे चार असून ते मजबूत कॅलिको किंबा तागाचे केलेले 
असावेत. प्रत्येकाची लांबी १) याडं व रुंदी १८ इंच असावी. तसेंच ते 
बापरण्यापूर्वी चांगल्या रीतीनें धुतलेले अतावेत. 

(५) अर्धा डझन सेफ्टीपीन्‌स, अर्धा ऑस सर्जिकल पिन्स, स॑निटरी 
डोंवेळचीं अर्धा डज्ञन प्याकिटें, बेडपॅन वगेरे, 

(६ ) एक चांगल्या धारेची नवी स्वच्छ' कातर ब नाल बांधण्यासाठी 
स्वच्छ पांढरा घट्ट दोरा कॅर्बाठिक लोशन किंबा रसकापुराच्या लोशनमध्यें 
ठेविलेळा असावा; किवा जंतुरहित करण्यासाठीं पंघरावीस मिनिटे उकळ- 
बावा. 

(७ ) मूळ जन्मल्यावर तें घेण्यासाठीं फ्डॅनेळचा चोकोनी तुकडा. 

(८ ) न्हाऊं घालण्यासाठी टब किंवा परात, 

(९ ) आंगास लावण्यासाठी हरभऱ्याचें पीठ किवा चांगळासा साबण. 

(१० ) मुलाचे डोळे, तोंड पुसण्यासाठी स्वच्छ असे सळमल्चे लहान- 
लहान तुकडे, नाळ गुंडाळण्यास निजेतुक स्वच्छ पांढरा कापूस ( अँटि- 
सेप्टिक कोटन ), स्टाचे व बोरिक असिड समभाग अद्यी २-३ तोळे 
आंग्रास लावण्याताठीं बुकी, स्पंज, थोडेसें व्हॅसेळीन किंवा लॅनोळीन. 

( ११ ) मुळासाठीं पातळ, हलके व उबदार कपडे. 

अ्रसूतिसूचक चिन्हेः-पुष्कळ वेळां प्रसवक्रियेस सुरुवात झाडी 
क्वंवा नाहीं हें खात्रीनें ठरविणे कठिण पडतें, प्रसवक्रियेच्या सुरवातीस 
जोराच्या वेदना येऊं लागतात. यांत खऱ्या प्रसववेदना असें ह्षणतात. 
पोट चांचपून पाहिलें असतां-पहिळटकरणीत बहुशः आठपंधरा दिवस 
व मुलें झालेल्या त्रीत दोन तीन दिवस अगोदर गर्भाचें डोकें कटिरांत घट्ट 
बसलेले लागतें;व इतके दिवस तिला श्रासोच्छ्ासास जी अडचण पडत असे 
तीया वेळीं नाहींशी होते व थोडे बरें वाटतें. तसेंच साधारण एकदोन दिवस 
यूर्वी बुळबुळीत असा रक्तमिश्रित स्राव योनीवाटे होत असतो,व गर्भाशयाचे 


बाळतपण. ष्शॅ 


तोंड विस्तृत होऊं लागतें. गर्भिणीला थोडी अस्वस्थता वाहूं लागते द 
गळल्यासारखें वाटतें 


प्रसूतिः--प्रसूति ही बहुतकरून कांहीं अडथळा न येता आपोआप 
सुळभपणें होत असते. परंतु कित्येक प्रसंगीं स्रीला फार कष्ट होतात. प्रसू- 
तीच्या वेळीं गमिणीनें घाबरू नये. तिच्या खोलींत आवडीचें व ममतेचे 
एखादें माणूस असावें. फालतु माणसांची गर्दी नसावी. गर्भिणीनें गर्भार- 
पणाच्या शेवटल्या पंघरावड्यांत रोज ऊन पाण्यानें स्नान करावें, 
व मलावरोध न होईल अश्शी व्यवस्था ठेवावी. प्रसूतीपूर्वा एरंडेलासारखे 
( १ किंवा १॥ ओंस ) रेचक देऊन किंबा पाण्याचा बस्ती देऊन तिचा 
कोठा मोकळा केलेला असावा. तसेंच तिळा लद्वी करण्यास सांगावी किंवा 
ठुंबली असल्यास मूत्रशलाकेनें काढून घ्यावी. सर्वांग व विशेषतः जननेंद्रिय 
स्वच्छ धुतळेलें असावें. इतकी व्यवस्था केलेली असली हाणजे बहुतकरून 
प्रतवक्रिया विशेष कष्टतर न होतां सुलभपणें होण्यास ठीक पडतें. 


वेदना किंवा वेणा सुरू होणें हे प्रसूतीचें मुख्य लक्षण होय, कित्येक 
गर्भिणींनां विशेषेंकरून पहिळटकरणींनां-कोष्ठशुद्धि बरोबर नसल्यास, 
पोटांत वारा असल्यास, अपचनानें, व लघवी तुंबली असल्यास-पोटांत सर्कु 
भागावर व पाहिजे तेव्हां कळा येत असतात. त्यांस खोट्या वेदना असं 
हणतात. त्या खऱ्या प्रसववेदना नव्हत. खऱ्या प्रतववेदना ह्या पाहिजे 
तेव्हां न येतां पूर्ण मास भरल्यावर नियमाने येत असतात व त्या पोटांत: 
सर्व भागीं न येतां पाठीकडून येत. असतात. खोट्या वेदना होत असतां 
गर्भाशयाचें तोंड उघडत नाहीं किंवा त्याच्या पिंडांतून खाव होत नार्ही, 
खोट्या वेदना एरंडेलासारख्या रेचकानें व लघत्री केली असतां बंद होतात. 
खोस्या वेदनांची हयगय केली असतां परिणाम फार त्रासदायक होतात. 
ह्मणून त्या सुरू होण्यापूर्वीच मलमूत्रशुद्धीकडे लक्ष्य देणें बरे.अशा प्रकारचें 
कांहीं कारण नसल्यास वेणा सारख्या जोरानें येत रहातात. माग आपोआप 
होत जातो ब पाणमोटली युढेंपुढें येऊं लागते. या वेळीं गभिणीनें निजून: 


"3 स्त्रयांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


नं रहाता थोडे इकडेतिकडे फिरणें बरें असतें. कारण गुरुत्वाकर्षणाने 
- मुलास खालीं येण्यास ठीक पडतें. अश्या रीतीनें खाभाविकपणें होत अस- 
लेल्या प्रसवक्रियेंत आंत बोटें घाळून तपासू देणें, किंवा गर्भाशया'चें मुख 
यूण विस्तृत होण्यापूर्वी पाणमोटली नखानें फोडूं देणें हणजे चालत्या 
गाड्यास खीळ घालण्यासारखे घोक्याचें असते. कित्येक अडाणी सुईणी 
- जसतीच ढवळाढवळ करितात ती त्यांस पुळींच करूं देऊं नये. असो. 
गभोशयाच्या प्रत्येक आकुंचनानें गर्भाशयाचें तोंड जास्तजास्त विस्तृत 
- होत जाऊन पाणमोटलीनें वेष्टिळेळला गर्भ खाळीं ढकलला जातो व पाण- 
सोटली फुटते. ही सर्व क्रिया आपोआप होते. या वेळीं गर्भिणी स्त्री 
आंथरुणावर निजते. वेदनांचें स्वरूप बदलते, हणजे इतका वेळ वेद- 
नांच्या दुःखाघुळें ओरडणारी त्री आतां स्वाभाविकपणे कुंथू लागते. 
अशा वेळीं बाळेत होतांना व बाळंत झाल्यावर तिला जवळच्या माणसाने 
- धीर देत रहावें. सर्व कांहीं यथास्थित असलें हणजे प्रसूति होऊन मूल 
जन्मते. साघारेणपणें प्रसूतीच्या तीन अवस्था मानण्यांत येतात. पहिली 
अवस्था हणजे खऱ्या प्रसववेदना सुरू झाल्यापासून गर्भाशयाचे तोंड 
यूरणपणें विस्तृत होईपयेत व गर्भकोश ( पाणमोटली) फुटेपर्येत. पहिळट- 
करणींत हिचा अवचि अकराबारा तासांचा व मुलें झालेल्यांत सहा ते आठ 
तासांचा असतो. दुसरी अवस्था झणजे गर्भाशयाचें तोंड पूर्ण विस्तृत 
झाल्यापासून तों मूळ जन्मेपर्यत. या अवस्थेचा अवधि पहिळटकरणींत 
छकदोन तासांचा व मूळ झालेल्यांत दहापंधरा मिनिटांचा असतो. तिसरी 
अवस्था ह्मणजे मूळ जन्मल्यापासून वार निवेपर्यत. हिचा अवधि खाभा- 
विकपणें वार निघून आली किंवा कृत्रिम रीतीनें बाहेर काढली असेळ 
त्याप्रमाणें मिनन असतो. वरील अवधींत जास्त वेळ लागल्यात प्रसरूतीस 
कांहीतरी अडथळा आहे कीं काय याची चोकशी तुह्णीजवळ करावी व 
शंका आल्यास लगेच तूतिकावेद्याची सल्ला ध्यावी 
प्रसूतीनंतर सुलाच्या व्यःस्थेताठीं दुसरी एखादी हुशार परिचारिका 
९ नसत ) किंवा एखादी बाई असेळ तर बाळंतीण व॒बालक यांच्या 


बाळतपण- ५५ 


व्यवस्थेसाठी एकाच वेळीं सुईणीची जी घांदल होते ती न होतां 
दोहोंकडचेंहि काम व्यवस्थित व खस्थपणें होण्यास ठीक पडतें. परंतु तशी 
-सोय नसल्यास सुइणीला दोहोंकडे लक्ष्य देणें जरूरीचें आहे. 

मूल जन्मल्याबरोबर श्वासोच्छञास करण्यास व रडण्यास लागतें.अशा वेळीं 
त्याच्या तोंडांत असलेला पांढऱ्या रंगाचा चिकट रोंबडासारखा पदार्थ 
९ बळस ) व प्रसूतीच्या वेळीं लागलेले रक्त हीं श्वासाबरोबर आंत जाऊं 
नयेत ह्मणून तीं पहिल्यानें काहून टाकून मुलाचें नाक, तोंड हीं घुऊन 
युसून खच्छ करावींत. जर जन्मल्याबरोबर बालकाचा श्वासोच्छास सुरू झाला 
नाहीं तर त्याच्या तोंडावर व छातीवर थोडें थंड पाणी मारावे; व नंतर 
-त्याच्या कुल्यावर हळूच चापटी मारून मुलाला रडवावें ह्मणजे बहुतकरून 


श्वासोच्छात सुरू होतो. नंतर मूळ आईपासून निराळें करण्याकरितां त्याचें 
-नालच्छेदन करावें 


नालच्छेदन व नालबंधनः-नालांतील नाडी थांबल्यावर मुलाच्या बेंबी- 
-पासून दोन इचांवर एक बंघ दोऱ्याने घट्ट्वांघावा व तसाच दुसरा बंध आईच्या 
-बाह्यजननेंद्रियाच्या अगदीं जवळ बांधावा, दुसरा बंध बांधण्यापूर्वी नाळ 
:हळूच खालीं ओढावें हणजे योनींत असलेले नाळाचे वळसे बाहेर निघतील 
व नाळ सरळ होईल. नंतर दोन्ही बंधनांच्या मध्यें पण पहिल्या बंधाच्यापुढें 
अध्यो इंचाचे अंतरानें खच्छ अद्या कातरीनें तें कापावे. मग मुलाच्या 
बेबीला लागलेल्या नालाच्या शेवटांतून रक्त वाहत नाही, याची खात्री करून 
मुलाला गरम वतस्त्रांत गुंडाळून सुरक्षित व उबदार अद्या जागीं दूर नेऊन 
ठेवावें. तोंपर्यत वारेकडचें टोक कोणाला तरी घट्ट धरून ठेवण्याए सांगावें, 
येथें एक गोष्ट सांगणें जरुरीची आहे ती ही कीं, नाळच्छेदनासाठीं जी 
कातर किंया चाकू घ्यावयाचा ब वंधनासाठीं दोरा घ्यावयाचा तो स्वच्छ 
ब जंतुरद्वित असला पाहिजे, नाहीतर त्यापासुन मुलाला घनुवात होण्याचा 
'संमव असतो, आपल्याकडील बऱ्याच सुलांना पांचव्यासहाव्या दिवशीं 
'बनुवीत होऊन तीं मृत होत असल्याचें पद्दाण्यांत येतें, यालाच लोक * मूल 
“सटवीनें ग्रासले, असें समजतात; व त्यासाठीं षष्टिपूजनहि करितात. खरें 


चि स्त्रियांचे आरोग्य व शिक्ठुपाळन. 


पाहिल्यास या विकाराचें मूळ कारण वर सांगितल्याप्रमाणें असतें. ह्मणून 
नालच्छेदनासाठीं जें शास्त्र घ्यावयाचें तें गंजळेलें, जुनेंपुराणें असें नसून 
निदान धार लावलेले असावें व तें आणि दोरा हीं पाण्यांत टाकून तें पाणीः 
दोन तीन कढ येईपर्यंत उकळावें. नंतर तीं जवळ पास डॉक्टर अस- 
ल्यास त्याकडून ४० सांत या प्रमाणाचे कॅबालिक लोदन करून आणून 
त्यांत बुडवून ठेवावींत व ऐन वेळीं त्या लोशनमधून काढून नालच्छेदन 
व बंधन करावें ह्मणजे नाल्च्छेदनापासून हा जो अनर्थ होतो तो होणार 
नाहीं. ही सर्व व्यवस्था हछींच्या सुईणीला माहीत असते. परंतु जेथें 
सुडेणहि मिळणें दक्य नसेल तेथें वर सांगितल्याप्रमाणें आगाऊ व्यवस्था 
करून ठेविल्यास बरें पडतें. ऐन वेळीं कसलेंहि गंजलेलें, मळकें, अस्वच्छ: 
शस्त्र व कसलाहि घाणेरडा दोरा वेऊन नालच्छेंदन व बंधन करणें बहुधा 
घातक झाल्याशिवाय रहात नाहीं. ही गोष्ट प्रत्येकाने जरूर लक्ष्यांत 
ठेवावी. अतो. नंतर  बाळंतिणीच्या व्यवस्थेला लागावें. वार वगेरे 
सर्व निघून गेल्यावर तिचीं जननेंद्रिये कडुनिंबाच्या किंवा त्रिफळेच्या' 
काढ्याने अगर सुईण व डाक्टर मिळण्यासारवा असल्यास त्या करवीं 
मरक्युरिक परछ्कोराईंडच्या ( २०००-१ ) लोशननें स्वच्छ धुवून तिच्या- 
साठीं पूर्वांच तयार करून ठेविलेल्या बिछान्यावर तिला निजवावें. या वेळीं, 

तिच्या स्वच्छतेसाठीं फार वेळ लावूं नये किंवा इतर गोष्टींसाठी उठबस करू 
लछाऊं नये. झटझट जरूर तितकी तिची खच्छता, शुद्धता व उदरबंधादि 
व्यवस्था करून तिला स्वच्छ अश्ना बिछान्यावर खस्थ पडूं द्यावें. प्रसूतीनंतर 
बाळंतिणीला श्रमांमुळें बहुतकरून झोंप येते व ती तिळा सखस्थपणें गडबड 
गोंगाट वगेरे करूं न देतां येऊं दिल्याने प्रसवामुळें आळेला थकवा दूर 
होण्यास ठीक पडतें. निजण्यापूर्वी ती जर कांहीं खावयास मागेळ तर दूध, 
साबुदाण्याची खीर, चहा, कॉफी यांपेकीं एखादें द्यावें. खोलीत थोडा अंधार 
करावा, व तिला खस्थ निजूं द्यावें. नंतर लगेच खोलींत असलेले प्रसवामुळेंः 
खराब झालेले व मलमूत्रानें मिजलेळे कपडे आणि इतर घाण काहून दूर्‌: 
नेऊन टाकावी, खोलींत कसलीच घाण ठेऊं नये. 


बाळतपण. ष्७ 


बाळंतिणीच्या नाडीकडे विशेष लक्ष्य द्यावे. कारण कांहीं विकार उत्पन्न 
होतांच नाडीच्या गतींत चलबिचल होते. अज्ञा स्थितींत निजून रहाणें फार 
हितावह्द असतें. प्रसूतीनंतर गर्भाशयादि इंद्रियें काहीं अंशीं स्थानभ्रष्ट 
होतात, आणि त्यांपासून रक्त्ताव होण्याची व अकस्मात्‌ मृत्यु येण्याची 
भीति असते. खस्थ निजून राहिल्यानें स्थानभ्रष्ट झाळेळा गर्भाशय स्वस्थानी 
आणतां येतो, व रक्तत्तावाची तितकी भीति नसते. असो. निजून उठ- 
ल्यावर तिर्ने मुलाच्या तोंडांत पतन देऊन त्याळा पाजण्याचा प्रयत्न 
करावा. प्रसूति झाल्यावरोबर स्तनामध्यें थोडें दूध असतें. परंतु तिसऱ्या 
दिवसापासून तें खरोखर सुरू होतें. या वेळीं बाळेतिणीला ताप येतो. याला 
६दुघाचा ताप' असें क्षणतात. गर्भाशय व स्तन यांचा ज्ञानतंतूंच्या द्वारें 
संबंध असल्याकारणानें स्तनपानाच्या प्रयत्नाने गमाशयाच्या आकुंचनास 
मदत होते व रक्तखावाची भीति रहात नाहीं. गर्भाशयांत राहिलेले रक्ताचे 
गोळे सहज बाहेर पडतात, ब वायगोळाहि ( प्रसूतीनंतर होणाऱ्या वेदना) 
वंद होतो. शिवाय स्तन ताठरण्यापूर्वीच स्तनाच्या बोंडशशा चांगल्या बाहेर 
ओढल्या जातात. 


प्रसूतीनंतर सहा किंवा आठ तासांनीं अगर त्यापूर्वी बाळंतिणीला लघवी 
करण्यात सांगावें. शोचास दोन दिवसांत साफ झालें नउल्यास १) तोळा 
एरंडेल, सुंठवडिशोपेच्या काढ्यांतून द्यावें किंवा साबण व पाणी यांचा बस्ति 
द्यावा. प्रसूत झालेल्या स्त्रीला पहिले दोन दिवस विशेष भूक लागत नसते. 
त्यापुळें दूध, कांजी, वगेरे द्रवानच तिची भूक भागविण्यास पुरेसं होतें 
जर फार भूक लागत असेल तर बदामाची खौर, तूप; दूध, शिरा व 
मांसरस ( सूप ), यांपैकीं कांहींहि देण्यास हरकत नाहीं. तिसऱ्या दिवशीं 
ताप, अपचज, अशक्तता, अश्निमांद्य हीं नसून शोचास झालें असेळ तर 
भेहमींचें पण साधे सहज पचेळ असें अन्न घालावयास हरकत नार्ही. 
तूपभात, वरण, तवकिराची लापशी, तांदुळाची मऊ भाकर, तुपांतला 


गव्हांचा सांजा,दूध वगेरे पचनशक्ति पाहून देणें.बारा दिवसपर्यंत याप्रमाणें 
१-1 


ष्ट स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युंपालन. 


पथ्य ठेऊन प्रकृति ठीक असल्यास पुढें हळुहळू रोजच्या आहारावर आणावे. 
या दिवसांत बाळंतिणीला निरनिराळ्या लोकांत निरनिराळें अन्न खाण्यास 
देतात. परंतु मुख्य गोष्ट लक्ष्पांत ठेवावयाची ती ही कीं, पचनदाक्ति पाहून 
वरीलप्रमाणे पथ्याचा बंदोबस्त ठेवावा हणजे विशोष त्रास होणार नाहीं. 
आपल्यामध्ये बाळेतिणीला स्थानापूर्वी तास दोन तास तेलहळद लावीत 
असतात, ब त्यानंतर स्थानविधीहि पाऊणएक तास चाललेला अततो. 
यामुळें बराच वेळ आंग उघडें राहिल्यानें त्यापासून बाळंतिणीडा बहुत- 
करून सरदीपडसें होण्याचा संभव असतो. पुढें हं सरदीपडसें हृयगयीनें 
विकोपाला जाऊन खोकला, ताप वगेरे भयेकर व्याधींना कारण होतें. 
हणून बाळेतिणीळा नवव्यादहाव्या दिवशीं आंगाला विशेष कांहीं न 
लावतां चांगल्या प्रकारचा साबू लावून झटपट ऊन पाण्यानें छान उरकून 
व्यावे, व आंगास वारा लागूं न देतां स्वच्छ कोरड्या वस्त्राने आंग पुसून 
आंगांत कपडे घालावेत. धुऱ्परा, दोक हीं फारशी करूं नयेत. साधारण 
चंदन, ऊद, इसेस यांची धुरी खोलींत इकडेतिकडे फिरवावी, बाळंतिणीनें 
नऊदहा दिवसांत स्थान करू नये ह्मणजे तोंड, हातपाय, योनिमागे यांच्या 
स्वच्छतेकडे लक्ष्य देऊं नये, असें मात्र कोणी समजू नये. जरी नऊदहा दिव- 
सांत खान केलें नाहीं तरी तोंड रोज स्वच्छ धुतले पाहिजे, हातपाय धुतले 
थाहिजेत व योनिमार्ग व बाह्यजननेंद्रिथें यांच्या स्वच्छतेकडे फार लक्ष्य पुर- 
विले पाहिजे, एवढी या दिवसांत स्वच्छता ठेविळी हणजे बस्स आहे. बारा 
दिवसांनंतर प्रकृति चांगळी असतां स्नानापूर्वी तेळहळद लावुन आंग सोम्य- 
पणानें चोळल्यानें शरीराचे स्थायूंस रक्ताचा पुरवठा होऊन ते चांगले धष्टपुष्ट 
होतात. 

आपल्यामध्ये बाळेतिणीला-तिची प्रकृति चांगळी असो अगर नतो- 
औषधें देत असतात. खरोषरी पहातां प्रकृति चांगळी असून तिची इतर 
उय॒वस्था व खार्णेपिणें वगेरे व्यवस्थित असल्यास औषधाची जरूरी नसते. 
परंतु प्रकृति अशक्त असल्यास किंबा एखादा विकार असल्यास प्रकृतीला 
योग्य अद्ली ओषधे देणें वावगे नसतें. 


बाळतपण. ५९ 


बाळंतिणीनें पहिले दहाबारा दिवस आंथरुणावर पडून रहावें. यावरून 
मळपूत्र विसजेनासाठीं व जेवणखाणासाठीं किंवा तोंड, हातापायांच्या 
स्वच्छतेताठीं मुळींच उठूं नये असें मात्र समजूं नये. पुढें हळुहळू घरांत 
इकडेतिकडे थोडेसें फिरू लागावें. कित्येक स्त्रिया प्रसूत होऊन चारपांच 
दिवस झाले नाहींत तोंच हुशारी दाखविण्यासाठी घरांत इकडेतिकडे फिरू 
छागतात, व काम करितात. हा त्यांचा सुटपुटीतपणा पाहून इतर स्त्रिया 
त्यांची प्रशाता करितात, पण या प्रइंसेचा परिणास प्रस्‌त स्त्रीला सुखकर 
'होत नाहीं.कित्येक स्त्रिया, उदाहरणार्थ; कातकरीण प्रसूत होतांच मूळ कडेवर 
घेऊन रानांत जाते, वगेरे उदाहरणें देऊन स्वत: तशा वावरू लागतात. पण 
ः्या असें समजत नाहींत कीं, कातकरणींची शक्ति, तिच्या संवयी, तिची 
उघड्या इवेंत रहाण्याची व मेहनत करण्याची पद्धति आणि आपली घरांत 
दरवाजे बंद करून व मेहनत न करितां बसून रहाण्याची पद्धति, संवयी 
“व शक्ति यांमध्ये महृदंतर आहे. कातकरिणीला आपल्या स्त्रियांप्रमाणे 
ऱ्छानशोकीनें रह्ातां येत नाहीं. त्यांनां हरघडी मेहनत करावी लागते. 
त्यामुळें त्यांचा देह तसाच काटक, श्रमशील बनलेला अततो. तशी स्थिति 
आपल्या स्त्रियांची नाहीं. आपल्या स्त्रियांना कातकरिणीप्रमाणें सेहनत 
करावयाला नको, खावयाला नको, रह्ायाला नको आणि बाळंत होतांच 
मात्र त्यांच्याप्रमाणे लगेच सुटसुटीतपणा दाखवाप्रयाला पाहिजे, हे कसें. 
बरें साधेल १ तात्पये, आपल्या स्त्रियांनी केवळ सुटसुटीतपणा पुरतें 
-कातकरिणीचें ठदाहण घेणें कधींहि योग्य होणार नाहीं. आपल्या 
स्त्रियांनीं दहाबारा दिवस स्वस्थ पड्टून रह्मणें हेंच योग्य व हिताचें आहे. 
यांत हयगय झाल्यास रोगाला जोर मिळून त्रासाला कारण झाल्याशिवाय 
बहुधा रहात नाहीं, ही गोष्ट आमच्या स्त्रियांनीं अवश्य लक्ष्यांत बाळगिली 
पाहिजे. कित्येकदां यामुळें बाळतिणीची प्रकृति बिघडल्याचें जरी त्वरित 
दिसून येत नाहीं, तरी पुष्कळदां तिच्या प्रकृतींतील अहितावह्द फेरफार 
चोरटे राहून त्याचा परिणाम थोडाबहुत काळ गेल्यावर भासू लागतात. 
झणून अशा वेळीं विरोष काळजी घेतली पाहिजे. प्रसूति झाल्यापासून 


९० स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्ठुपाळन. 


जननेंद्रिये पूर्वस्थितींत यावयाला बहुतकरून दीड दोन महिने लागतात. 
या कालांत बाळंतिणीनें पहिले कांहीं दिवस अंथरुणावर पडून रहाणें जरूर 
असतें. पुढें हळुहळू थोडथोडे फिरण्यासवरण्याचे श्रम, शक्तीचें मान पाहून 
केल्यास चालतें. 


प्रकरण आठवें. 
बाळतपणांतील रोग. 

बाळंतपणांत कोणते रोग होण्याचा संभव असतोव ते झाले असतां काय 
खत्ररदारी घेतळी पाहिजे, यासंबंघाची माहिती बाळंतिणीला व तिच्या 
आस्तांनां असणें जरूरीचे आहे. बाळंत झाल्यावर बाळंतिणीला जे कित्येक 
विकार होतात, उदाहरणार्थ, ज्वर, अतिसार, खोकला, वगैरे, त्या सर्वोचा 
समावेश “ सूतिकारोग ? या संशृंत होतो. याळाच “बाळंतरोग? असें 
झणतात. हा विकार वाढला ह्मणजे वाळतीण क्षीण होऊं लागते व पुढें 
योग्य उपाय न झाल्यास त्यांतच तिचा अंत होतो. आपण मग त्याला अमुक 
स्री बाळेतरोगानें मेळी, असें हणतो. ह्मणून बाळेतिणीचा कोणताहि विकार 
असला तरी तो हथगय न करितां त्यावर योग्य औषघोपाय केले पाहिजेत. 


सूतिकास्रावः---प्रसूति झाल्यावर योनिमार्गातून जो खाव येत असतो 
त्याला “ सूतिकालाव ? असें ह्मणतात. हा खाव पहिले तीनचार दिवसपर्यंत 
रक्ताचाच असतो. पुढें त्याचा रंग कमी कमी होत जाऊन कांहीं दिवपांनीं 
त्यांतील रक्ताचा भाग अगदीं नाहींसा होतो. हा खाव कधीं दहाबारा 
दिवसांनीं थांबतो. परंतु कधींकधीं तो महिनाभरहि होत असतो. या 
खावाला एक प्रकारचा चमत्कारिक वास येतो. परंतु तो दुर्गधियुक्त नसतो. 

उपायः--वरीलप्रमाणें स्थिति असल्यास या लावावर उपाय करण्याची 
फारशी जलुरी नाहीं, जोपयेय लाव रक्तासारखा असतो तोंपर्यंत बाळं- 
तिणीनें खस्थ पड्टून रहावे, उठणेंबसणें, चाल्णेंसवरणें वगैरे हालचाल 
तिनें करूं नये, अन्न हलकें व सहज पचेल असें खावे. लाव विशेष वाट- 


बाळंतपणांतील रोग. 4 


ल्यास किंवा त्यास पुवासारखी घाण मारूं लागल्यास जंतुनाशक ओषघांचा 
वगेरे उपयोग करावा लागतो, अद्या वेळीं डॉक्टरचा सल्ला घेणें बरें, 

चायगोळा:!-बाळंतपणानंतर वायगोळ्याचा त्रास बऱ्याच स्त्रियांस होतो. 
व पहिलटकर स्त्रियांपेक्षा ज्यांस अधिक मुलें झालीं आहेत अज्शांस तो विशेष 
होतो. या वायगोळ्याच्या बेदना, गर्भाशयाच्या नुसत्या आकुंचनानें किंवा 
गर्भाशयांत एखादा रक्ताचा गोळा, गर्भकोशाचा तुकडा किंबा वारेचा 
कांहीं भाग राहिल्यामुळें ते बाहेर काढून टाकण्यासाठी नैसर्गिकरीत्या 
गभाशयाचें आकुंचन होत असल्यानें होऊं शकतात. कांहीं स्रियांना या 
वेदना प्रसववेदनांहून कष्टतर होतात. 


उपायः--र्‍यावर कारणाप्रमाणें उपाय झालेपाहिजेत. जर नुसत्या आकुं- 
चुनाने वेदना होत असतील तर एक गुंज हिंग व एक भाजलेला सागर- 
गोटा यांचें चूणे तूपमधांतून देणें. दुसरीं कारणें असल्यास सुशिक्षित सुईणी - 
कडून किंवा डाक्‍्टरकडून गर्भाशय बाहेरून दाबून घेऊन पोटांत 
एक्टरॅक्ट अर्गट लिकिड नांवाचें ओषध एक ड्राम घोटभर पाण्यांतून दिल्याने 
फायदा होतो. यांनीं बरें न वाटल्यास अफूचा अके पांच आठ थेंब घोंटमर 
थंड पाण्यांतून दिल्याने बरें वाटतें 

सूत्रावरोधः--हा विकार विदोषेंकरून प्रथम प्रतुतींतील स्त्रियांना होतो 
छझणून लघवी झाली भाहे किंवा काय याची चोकशी करावी. 

उपायः--बाळतिणीला मूळ रांगत असतें त्याप्रमाणें राहून लघवी 
करण्यास सांगावें. ओटीपोटाचे खाढीं हातानें जरा दाबावे. बाह्यभननें- 
द्रिथें गरम पाण्यानें शेकावींत. त्या पाण्यांत डाक्टरकडून एखादें जंतुनाशक 
द्रव्य घेऊन घालार्वे, इतकेंहरि करून लघवी होत नसल्यास सुईणीकडून 
मूत्रनलिका घाळून लघवी काढवावी 

कटिर संताप ( ?७७0० 81111115 )४---हा विकार पुष्कळ 
कारणांनीं होतो. परंतु विरोष नेहमीचे हणजे विषारी पदार्थ रक्तांत 
जाणें, हें होय, याशिवाय प्रसूतीनंतर जास्त श्रम करणें, थंडीत फार्‌ 


६२ स्त्रियांचे आरोग्य व शिछुपालन. 


लवकर हिंड्रंफिरू लागणें, वगेरेहि कारणें असतात. हा विकार सूतिका- 
ज्वराचाच एक प्रकार असावा, असें दिसतें. 

उपाय:--हा विकार होऊ नये यासाठीं शक्‍य तितकी जंतुनाशक द्रव्याने 
योनिमागीची खच्छता राखावी. बाळतिणीनें फार श्रम करूं नयेत, थंडीत 
फिरूं नये, हा विकार झाला तर पोटांतील कळा कमी करण्यासाठीं बाहेरून 
टरपेन्टाईन लावून तें गरम कपड्याने शेकावे. याशिवाय हलकें अन्न, 
विश्रांति, व शांतता हीं या विकारांत अगदीं आवइयक आहित. यावर 
वेळीं उपाय न झाल्यास त्यापासून भयंकर परिणाम होतो, व कांहीं काय- 
मचे विकारह्ि जडतात. 

सूतिकाज्वर:--बाळंतपणांत येणारा ताप तो.हाच.बाळंत होतांना गभो- 
झयाच्या आंत किंवा मानेवर अगर बाह्यजननेंद्रियांवर होणाऱ्या लह]न- 
मोठ्या कसल्याहि जखमांतून विषजंतूंचा रक्तांत प्रवेश होऊन हा ताप येतो. 
यामुळें बऱ्याच स्त्रिया मृत्युमुखी पडतात. हा ताप भयंकर आहे. 


उपायः--हा ताप जरी भयंकर आहे तरी आरंभी काळजी घेतली 
तर त्याची तितकी भीति नाहीं. ही काळजी हणजे प्रसूतीच्या वेळीं व 
नंतर लागणारीं फडकीं, रुमाल, मलमूत्रविसजनाचीं भांडीं हीं व सुईणीनें 
आपले हात, नख हीं आंत घालण्यापूर्वी जंतुनाशक पाण्यानें अगदीं स्वच्छ 
ठेविळीं पाहिजेत. योनिमार्ग व बाह्यजननेंद्रियें धुण्यासाठीं लागणारें पाणी 
खच्छ असून चांगळे उकळलेळें असलें पाहिजे व त्यांत जंतुनाशकद्रव्य 
मिश्रित करून तें वापरळें पाहिजे. तात्पर्य, खच्छता, शुद्धता, व निज- 
तुकपणा, यांकडे सुरवातीपासून लक्ष्य देण्यांत आल्यास हा विकार होण्याची 
फारशी भीति नसते. पण हृयगयीनें विकार जडलाच तर डॉक्टरच्या 
सल्याने वागावें हें बरें. या विकारांत देवदारव्यांदिकाढा पोटांत द्यावा. 
ब योनिमार्ग व बाह्यजनेंनद्रियें जंतुनाशक पाण्यानें खच्छ धुवावीत, 
दुग्धज्वरः--हा ताप बहुघा तिसऱ्या दिवसापासून दूध येऊं लागतें 
त्या वेळीं येतो. या वेळीं स्तन मोठे होतात, ताठतात, त्यांवर श्रिरा आलेल्या 


बाळंतपणांतील रोग. |: 


दिसतात, व स्तनांत वेदना होतात. हीं लक्षणें दूध मोकळेपर्णी येऊं 
लागलें, हणजे आपोआप हळुहळू नाहींशी होतात. 

अतिदुग्धस्ाव:--कधींकधीं हा विकार कित्येक स्त्रियांमध्ये पह्याण्यांत 
येतो, व तो फार दिवस राहिला .तर त्यामुळें क्री अशक्त होते. तिच्या दृष्टींत 
मंदपणा येतो, व शेवटीं कफक्षय होऊन मरण येतें. मूलहि अश्या दुघापासून 
आंग घेत नाहीं. 

उपायः--मुलाला दूध पाजणें बंद करावें. स्तनांवर कापूस ठेऊन दाब 
द्यावा व ते कपड्यानें बांधून ठेवावेत. पातळ पदार्थ कमी प्रमाणाने 
खाण्यास द्यावेत. धोतऱ्याचा पाला वांटून त्याचा स्तनांवर लेप द्यावा. 
पोटांत मिठाचें ( 91१४ 50111) रेचक द्यार्वे. इतक्यानें भागत नसल्यास 
डाक्टर'चा सल्ला घ्यावा. 

दूध कमी येणें:--कित्येक स्त्रियांत दूध कमी होतें.अश्ा स्त्रियांना पुष्कळसे 
पातळ पदार्थ द्यावेत. मुख्यत्वेंकरून दूध, दुधांत तयार केलेली खीर, पेज 
वगैरे द्यावींत. खसखसीच्या खिरीनेंहि दूध जास्त येतें. एकंदर अन्न पोष्टिक, 
शक्तिवधक असावें. मूग, वाटाणे, तूर वगैरे घान्यें पुष्कळशी उपयोगांत 
आणावींत. चालत असल्यास मासे-विरोषतः कालवें व खेकडे खावयास 
द्यावेत,व पांढरा कात ३मासे व बोळ सुमारें ४मासे यांचें चूर्ण नारळाचे 
अंगरसांतून देणें.याने दूध येतें,व रक्तत्ताव कमी होतो.शतावरीच्या मुळांचा 
किंबा गुळवेलीचा काढा करून दिला असतां दूध येतें. शोपांची खीर किंवा 
पोटेबाईन सकाळसंध्याकाळ दिल्याने दूध येते. लक्‍्टोगॉल व स्टाऊट 
एक्स्ट्र्कट ऑफ्‌ प्डॅसेंटा यांपैकीं कोणतेंहि दिल्याने दूध येतें. 


स्तनाच्या बोंडशा चपट्या होणें:--अशी स्थिति तंग चोळ्या, पोलके 
वगैरे कपड्यांच्या दाबामुळें होते. ह्मणून असे तंग कपडे गर्मिणीनें 
आगाऊच घाळूं नयेत. अशा स्थितींत तिनें स्तनाच्या बोंडश्या आपल्या बोटांनी 
ओढून बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करावा,इतकेंहि करून मुलाला दूध पितां येत 
नसल्यास कांचेचें किंवा रबराचें एक यंत्र मिळतें त्याचा उपयोग करावा. 


र) स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


स्तनाच्या बोंडश्यांवर भेगा पडणें:---हा विकार पुष्कळ स्त्रियांना होतो. 

उपाय.--हा विकार होऊं नये यासाठीं स्त्रियांनी दररोज स्तनाच्या बोंड्या 
स्वच्छ धुणें अगत्याचें आहे. जर मेगा पडल्यानें दुखत असतील तर त्या 
तुरटीच्या पाण्यानें किंवा त्रिफळेच्या काढ्याने थुवाव्यात. तसेंच स्तनपान 
केल्यावर दर वेळीं ऱ्या धुवून कोरड्या वस्त्नानें पुसून स्वच्छ ठेवाव्यात. मेगां- 
वर टांकणखार व ग्लितरीन हीं मिळवून लावावींत. मूळ पाजतांना त्रास 
होत असल्यास त्या बाजूनें पाजणें बंद करावें. 


स्तनदाह व स्तनांत पू होणे:--वरील भेगांची योग्य काळजी घेण्यांत 
न आल्यास त्यापासून हे विकार होतात. अकवक्त प्रकृतींत हा विकार 
होण्याचा जास्त संभव असतो. 

उपाय:--दाह सुरू झाल्याबरोबर मिठाचें रेचक देणें. स्तनांवर धोत- 
र्‍याच्या पाल्याचा लेप द्यावा. मुलाला पाजणें बंद करावें. आंत जास्त दूध 
सांचळें आहे असें दिसून आल्यास दुग्धशोषक यंत्राने तें वेळोवेळ काढून 
टाकावें. रोग्याला निजवून ठेवावें. सूज बरीच असेल तर त्यावर बर्फाची 
पिशवी ठेवावी. इतके उपाय करून सूज कमी न होतां वाढतच जाईल तर 
आंत पू होऊं लागतो, या वेळीं डॉक्टरचा सल्ला. अव्य घ्यावा. 


प्रकरण नववें. 
बाळतपणांत कसं वागावें. 

गभिणीनें सगर्भावस्थेंत आपल्या प्रकृतीस जपणें जसें जरूरीचे आहे, 
तसेंच बाळेत झाल्यावरदि पूर्वस्थिति प्रास होइपर्यंत जपणें अत्यंत जरूरीचे 
आहे. साधारण मानानें ही मुदत कमीतकमी दीडदोन महिन्यांची असते. 
अशक्त प्रकृतीच्या स्रियांना प्रकृतिमानाप्रमाणें यापेक्षांहि अधिक दिवस 
पथ्यानें रह्दावें लागतें. आयंवेद्यकांत बाळंतिणीनें नियमाने वागण्याची 
जी मुदत दिली आहे ती अशीः--- 


बाळेतपणांत कसें वागावें. द्फ५ 


एवेच मासादध्यधोन्मुक्ताहारादि यंत्रणा ॥ 
(७) 
गतसूताभिधाना स्यात्पुनरा्तव दशनात्‌ ॥-वा. शा. 


भावार्थः--याप्रमाणें दीड महिना वागून पुढे आहारविहारांचा 
नियम सोडावा. परंतु पुनः आतेवदशन होईपर्यंत तिळा बाळेतीण असें 
ह्मणावयाचें. हा दीड महिन्याचा काल पूर्वीच्या कालांतील बाळंतिणीचा 
झणजे सशक्त स्त्रियांसेबंधाचा आहे. हल्लीं प्रजा अशक्त झाली- असल्याने 
च दिवसेंदिवस होत असल्यानें अर्थात्‌ त्याहून थोडे जास्त दिवस पथ्यानें 
रह्ाणें जरूरीचें आहे, हें सिद्ध आहे. प्रसूतीनेतर स्त्रियांची प्रकृति अशक्त 
व विरोष नाजुक होत असल्यानें त्यांनीं स्वतःच्या व बालकाच्या हितासाठी 
अत्यैक बाबतींत फार काळजीपूर्वक वागळे पाहिजे. 


अन्नः--अन्न खाणें तें पचण्यास सुलभ असून पथ्यकर व पोष्टिक 
असावें. आहार आपल्या रोजच्या संवयीचा असावा. त्यांतहि दूध, तूप, 
जुने तांदुळ, गहुं, चाळत असल्यास मासे व सागुती व पक्ष्यांचे मांस, 
कांदाळसणाची भाजी, तसेंच बदाम, पिस्ते, अक्रोड, जरदाळू, व 
द्राक्षे, मोसंबी, डाळींब आणि थोडथोडा निरनिराळ्या प्रकारच] भाजीपाला 
खाण्यास हरकत नाहीं. कित्येक ठिकाणीं बाळतिणी गुंदाचे लाडू करून 
खातात; तें कांहीं वाईट नाहीं. ज्यांना सवय. असेल त्यांनीं मितप्रमाणानें 
चह्ा, कॉफी घेण्यासहि हरकत नाहीं. कांहीं ठिकाणीं स्त्रिया मेथ्यांची पेज 
करून खातात; तीहि कांहीं वाईट नाहीं. तात्पये, अन्न खाणें तें संवयीर्चे व 
यचेळ असें असून पोष्टिक असावें. अपचनीय व अनावडतें नावें. मोठ- 
मोठीं पक्कानें पचावयास जड असतात, हाणून तीं न खाणें बरें. मातेला 
अपचन झाल्यास दुधांत फरक होऊन त्याचा परिणाम तिच्या मुलावर 
बडतो. अपचन, अतिसार, बद्धकोष्ठ वगेरे मुलांचे विकार पुष्कळदां 
आईच्या बऱ्यावाईट अन्नाचेच परिणाम असतात. ह्मणून मूळ अंगावर 
पीत असतां बाळंतिणीनें खाण्यापिण्यांत पथ्यानें राहिलें पाहिजे. बऱ्याच 
स्त्रिया या कालांत मद्य घेत असतात, कित्येकींचा तर बाळंतिणीने सद्य 


न स्त्रियांचें आरोग्य व शिद्युपालन. 


घेतलेंच पाहिजे असा समज झाळेला असतो; परंतु तें बरें नाहीं. 
शरीरपोषणास आंवश्‍यक असे गुण चांगल्या पथ्यकर व पोष्टिक अन्नांत 
असतात. हणून वेद्याच्या सळ्जयावांचून तज्षाच कांहीं प्रसंगाशिवाय मद्य 
किंवा त्यासारखीं पेये घेणें कधींहि बरें नाहीं. तात्पर्य अन्नाचा केवळ 
तिच्या शरीरावरच नव्हे तर दुघधा4३रहि परिणाम घडतो हाणून ती ज्या 
प्रकारचें अन्न खात असेल त्यावर तिचें दूध बरेंबाईट रहाते. बाळंतिणीनें 


उपोषणें करूं नयेत. त्यापासून तिची प्रकृति बिघडून स्तन्याचाहि 
नाश होतो. 


हवाः---जाळंतिणीची खोली स्वच्छ, कोरडी व इवाशीर असून उज्ञे- 
डाची असावी. ओलसर, दमट किंबा कोंदट नसावी. खोलींतील उजेड 
कमीजास्त करितां येईल अशी तींत सोय असावी. भिंती, छप्पर, कोनाडे 
ही खच्छ असून खोलीला चुना लावलेला असावा. जमीन कोरडी असावी. 
खोलींत हवा मोकळेपणी फिरेळ अशी तींत सोय असावी, बाळंतिणीनें 
आपल्या मुलाच्या अंगावर वारा न येईल अक्या रीतीनें तींत वेगवेगळा 
बिछाना घालावा. सर्व दरवाजे व खिडक्या बंद करून तिनें निज नये. 
खोलींत माणसांची गर्दी नसावी. तसेंच शेगड्या पेटवून ठेवणें व बच्त्या 
फार लावणें हे बरें नाहीं, तिच्या खोलींत भांडीकुंडी, अंथरुणाच्या वळ- 
कट्या, जुनें रद्दी सामान वगेरे असूं नये. खोली सखच्छ व मोकळी असावी. 
तिच्या खोलींत जास्त माणसें निजवू नयेत. फार तर जवळपास एखादें 
माणूस असल्यास चालेळ. खोलीचे सर्व दरवाजे व खिडक्या दिवसांतून 
कांहीं वेळ उघड्या टाकाव्यात. खोली निमळ राखावी. तिनें रोज प्रकृति 
चांगळी असतां गाडींतून किंवा पायीं ब!हेर फिरावयास जावें. मात्र फार 
गार वारा सुटला असतां, आकाश अभ्राच्छादित असतां, किंवा दर्वेत 
फेरबदल झालेला असतां अथवा उन्हाचा ताप अततां बाददेर जाऊं नये.जेर्थे 
मोठा जनेसमूह जमतो अशा नाटकें, तमाशे, जत्रा, सभा वगेरे ठिकाणीं 
_ तिनें न जाणें बरें. तात्पर्य, जितक्या शुद्ध व मोकळ्या हवेंत ती हिंडेल- 
: फिरेल तितकें तिच्या आरोग्याला चांगलें पडतें, 


बाळतपणांत कसें वागावें. [७ 


विभांति व व्यायामः--दहाबारा दिवस झाले, विशोषसा अशक्तपणा 
नसला व कांहींशी शक्ति आली हणजे तिर्ने केवळ खाटेवरच निजून राहूं 
नये. घरांत थोडेसें इकडेतिकडे फिरू लागावें. पुढें जसजशी शक्ति येऊं 
लागेल, तसतसे तिनें हळुहळू मोकळ्या इवेंत फिरण्यासवरण्याम लागावे. 
अनुकूल असल्यास हवा चांगली असतां प्रस्‌तीनंतर २०-२२ दिवसांनीं 
गाडींत बसून हळुहळू फिरावयास जाण्यास हरकत नाहीं. मात्र रस्ता 
दगडाळ नसून गाडी भरघांव सोडलेली नसावी. प्रकृति चांगली असतांनां 
सुद्धां आपल्या कित्येक लोकांत बाळतिणीनें तीनतीन महिनेपर्यंत खोली- 
मध्यें रहाण्याची व घराबाहेर बिळकूळ न पडण्याची जी चाल आहे ती 
मात्र चांगली नाहीं. तीपासून नुकसान होतें. वाळत स्त्रियांनी अश्या 
रीतीनें गाडीतून किंवा पायांनीं फार श्रम न घेतां रोज थोडेसे फिरून येणे 
तिला व तिच्या बालकाला हितकर असतें. पार्यी किंवा गाडींतून जातांना 
बरोबर तिची आवडती मैत्रीण असावी. पुढें जतवजश्ी तिळा अधिक शक्ति 
वाटूं लागेळ तसतसं तिनें शक्तीच्या मानानें घरांतील लहानसान कामें 
करावींत. तात्पर्य, थकवा वाटेळ अश्या रीतीनें तिनें मेहनत करू नये. 
मुळीं व्यायाम न घेतल्यास त्यापासून तिची प्रकृति बिघडू लागते. त्यामुळें 
दुंधांत फरक होऊन मुलाचीहि प्रकृति बिघडते ह्मणून ज्यांना आपली 
व आपल्या बालकाची प्रकृति चांगळी राहून दूध गुणकारी व्हावे, असें 
वाटत असेल त्यांनीं मनाला हुशारी वाटेळ, असा निरनिराळ्या प्रकारचा 
व्यायाम मोकळ्या हवेंत अवशय घ्यावा. कित्येक बाळंतिणींनां वाजवीपेक्षा 
फाजील श्रम करावे लागतात. पाण्यानें भरलेल्या बालद्या, कळशा वगेरे जड 
ओशीं त्या उचलतात त्यामुळें गर्भाशयावर परिणाम होऊन त्यांची स्थिति 
फार दुःखकारक होते.हझणून त्यांनीं श्रम करणें किंवा व्यायाम घेणें तो श्यक्तीच्या 
मानानें घेतला पाहिजे. वाजवीपेक्षा फाजील श्रम त्यांनीं कधींहि करूं नयेत. 


स्बच्छताः--बाळंतिणीने प्रत्येक बाबतींत स्वच्छतेसंबंधानें फार 
काळजी घेतली पाहिजे. तिचें अन्न शुद्ध व ताजे असून तें तयार करि«. 


८ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


तांना व केल्यावंर आणि तें ज्या भांड्यांतून खावयाचें तीं भांडीं स्वच्छ 
-राखण्याबद्दळ फार खबरदारी घेतली पाहिजे. तिचें मन कंटाळेळ अक्या 
गोष्टी अगदीं वर्ज्य कराव्यात. तसेंच तिनें प्रकृतींत बिघाड नसतां रोज 
आंग चोळून स्वच्छ स्नान करावें. फार कढत किंवा फार गार पाण्यानें 
तिर्ने स्नान करूं नये. स्नान साघारण ऊन पाण्यानें करावें. स्नानानंतर 
'खच्छ वस्त्राने आंग खसखसीत पुसून कोरडें करावें. ओल्यानेंच राहूं नये. 
बाळंत स्त्री तैळ मर्दनांत व स्नानांत फार वेळ राहिल्यानें तिला क्रित्येकदां 
सरदीपडसें सहज होऊं शकतें. पुढें हे सरदीपडसं तापखोकल्यावर ज्ञाऊन 
ऊुप्फुसदाहापर्येत ( 0180110119 ) पोंचर्ते; व॒ त्यांतच त्यांचा अंत 
व्हायाला कारण होतें. ह्मणून बाळंतिणीनें स्नान करणें, तें झटपट 
उरकावे. ह्णंज्ञे वरीळ अनिष्ट परिणाम सहसा घडणार नाहीं. 
स्तनांच्या व जननेंद्रियांच्या स्वच्छतेकडे तिनें फार लक्ष पुरविले पाहिजे. 
स्तनांच्या स्वच्छतेकडे लक्ष्य न दिल्यात स्तनांला पुरळ होऊन खाज सुटू 
लागते. बोंडशांना मेगा पडून त्या दुखे लागतात. कित्येकदा अशा 
स्रेगांत मल जाऊन स्तन सुजतात, ताप येतो, त्यांत पू होतो. मुलालाहि 
दूध देतां येत नाहीं, शिवाय दूध ओढतांना सुलाचे पोटांत दूषित मल 
जाण्याचा संभव असतो. ह्मणून स्तन वेळच्यावेळी धुऊन स्वच्छ ठेविले 
पाहिजेत. तात्पर्य, मुलाच्या अन्नाची ही दुग्धकोठी बऱ्यावाईट स्थितींत 
ठेवणें, हें त्याच्या आईच्या स्वाधीन आहे. अन्न कितीहि चांगलें असो, तें 
जर अस्वच्छ भांड्यांतून घेतले किंवा मलिन भांड्यांत ठेविर्ळे तर 
तें बिघडल्याशिवाय ब जाचक झाल्याशिवाय रहात नाहीं, ही गोष्ट 
लक्ष्यांत ठेवून बाळंतिणीने स्तनाच्या स्वच्छतेबद्दळ फार फार काळजी 
चेतली पाहिजे, घामट व मलीनपणा तिनें कधींहि राखू नये. जननेंद्रियेहि 
वेळच्या वेळीं धुवून खच्छ राखावींत. योनिवाटे लाव होत असल्यास 


-त्याच्या खच्छतेकडे अवश्य लक्ष्य द्यावें. यासाठीं स्वच्छ फडकीं लंगोटी- 


अमाणें वापरून तीं वेळच्यावेळी बदळावींत; ह्मणजे ठीक पडतें. मल- 


बाळतपणांत कसें वागावें. ८९ 


द्वारें कधींहि झालें तरी सखच्छ राखलींच पाहिजेत, पण त्यांतहि बाळेत- 
पणांत तर त्यांच्या स्वच्छतेसंबधानें अधिक काळजी घेतली पाहिजे. 
कारण अद्या नाजुक स्थितींत तीं मलिन व अष्वच्छ राखल्याने निरनिराळ्या 
रोगजंतूना आपला प्रभाव दाखविण्याला चांगली संधी सांपडते. 


बाळेतिणीचे कपडे वजनाने हळके असून खच्छ, शुभ्र, कोरडे व ऊब-- 
दार असावेत. जड, मळीन व ओलसर असू नयेत. या कालांत लोंकरीचें 
( फ्लॅनेळ ) कापड वापरणें बरें असतें. कारण अश्या कालांत बाळंतिणीची 
प्रकृति नाजूक अतल्यानें हवेंतील फेरबदळापासून तिच्य़ा प्रकृतींत नादु- 
रुस्तपणा होण्याचा अधिक संभव अपतो, तो लोंकरीचें कापड वापरल्याने 
बहुधा होत नाहीं. बाळंतिणीनें आपल्याला बताउठावयाला व हिंडाफिराव- 
याला मोकळेपणीं सांपडेल अश्या रीतीचे सेल कपडे घालावेत. लुगडे 
सेल नेठावें. चोळ्या, पोलके किंवा बंड्या जें घालणें असेल तें सेल 
असावें, तंग असूं नये. कित्येकदां असं पाहण्यांत येते, कीं, स्त्रिया स्नान 
करून स्वच्छतेचा टेंभा मिरवतात, पण स्नानानंतर खच्छ वस्त्रे न वापरतां 
मळक्या व घामट चोळ्या किंबा पोलके वापरतात. यापासून स्वच्छ घुत> 
लेल्या शरीरास घामट व मळक्या वस्त्रांचा मळ लागून त्यापासून शरीरा- 
वर वाईट परिणाम घडतो. ह्मणून स्नानानंतर स्वच्छ वस्त्रे वापरण्याकडेहि 
लक्ष्य पुरविले पाहिजे, त्यांतहि त्वचेला लागून घालण्याचे कपडे रोज 
धुतळेळे पाहिजेत. चोळ्या किंवा पोलके घामाने लवकर बिघडतात; ह्मणून 
असे कपडे जररीप्रमाणें दिवसांतून २-३ दां बदलणें अगत्याचे आहे. 
नाहींतर घाम आंगाला उलट जिरून त्यापासून बाळतिणीचें आरोग्य बिघडून 
दूघहि खराब होण्याचा संभव असतो, किंवा दूध पितांना मुलाचे पोटांत मळ 
जाण्याचा संभव असतो. ह्मणून शरीरस्वच्छतेइतकी कपड्यांचीदि खच्छता 
ठेविली पाहिजे, कांहीं स्त्रिया बाहेरून दिसण्याचा पोलका खच्छ घालतात, . 
व आंगाला लागून मळका व घामट वापरतात; हें बरेंनाहीं. तसेंच बाळे. 
तिणीचें आंथरूणपांधरूण खच्छ असावें. गाद्या, उद्या,गोधड्या वगैरे आंथ.. 


७० स्त्रियांचे आरोग्य व शिक्युपालन. 


रूण पांघरूणें रोज उन्हांत घालावींत.आंथरूणावरील चादर व उश्नीचीं कव्हरें 
स्वच्छ धुतळेलीं असावींत. खाटेला ढेंकूण नसावेत. निजण्याउठण्याची जागा 
स्वच्छ असावी.तींत सामानाची अडगळ नसावी. खोलीच्या मिंती,कोनाडे; 
छप्पर हीं कोळीष्टकें व धुळधुरळा काढून स्वच्छ केलेलीं असावींत, जमी- 
नहि कोरडी व स्वच्छ असावी. खोलींत मोरीची किंवा दुसरी कसलीच घाण 
नसावी. एकंदरींत प्रत्येक बाबतींत स्वच्छता असावी. 


मनःस्वास्थः--शारीरिक विश्रांतीप्रमाणेंच बाळंतिणीला मानसिक 
खास्थ्यहि पाहिजे. यासंबंधाचें बरेंचसें विवेचन मागे * राभारपणाच्या 
वागणुकींत ? ऑलेंच आहे. अस्वास्थापुळें तिच्या प्रकतींत फरक होतो एवढेंच 
नाहीं, तर तिचें दूध बिघडून त्याचा नाशहि होतो. ' शुकक्रोघलंघनायासाः 
स्तन्यनाशास्य देतवः अर्थ:---ज्ोक, क्रोध, उपवास, श्रम यांनीं स्तन्याचा 
नाश होतो, असें जें आपल्या शास्त्रकारांनी ह्टलें आहे, त्याचा देठ 
- हाच होय. सासुसुनांचीं किंवा नवराबायकोचीं वगेरे भांडणें मनाचें स्वास्थ 
बिघडण्याला कारण होतात; ईं जाणून तसा प्रसंग न येईल अशी घरांतील 
माणसांनी खवरदारी घेण्याचें करावें. बाळंतिणीला होणाऱ्या विकारांवर 
सूज्ञ वैद्याकरवीं उपाय करवून घ्यावेत. तिळा भलतींसलती ओषधे दूध 
चाढविण्यासाठीं किंवा शक्ति यावी ह्मणून भोंदू वैद्यांच्या नादीं लागून देऊं 
नयेत. तातयर्य, जेणेकरून ती आनंदी राहील अशी तिची तजवीज राखावी, 


पुरुषसमागमः--गर्भारपणीं ज्याप्रमाणें पुरुषसमागमापासून 
अलिप्त रह्वाणें जरुरीचें आहे, त्याचप्रमाणें बाळंतपणांतहि रहाणे अग- 
त्याचें आहे. कारण या कालांत प्रसूतीपुळेंच आधीं स्रीला अशक्तता 
आलेली असते. त्यांत तिला मुलाळा दूध पाजावयाचें असतें. शिवाय 
गर्भ'शयादि अवयब नाजूक स्थितींत असून पूर्वस्वरू्पाळा आलेले 
-नसतात. ह्मणून अश्या अशक्त व नाजूक स्थितींत समागम घडल्यात 
उतिची प्रकृति बहुधा बिधडल्याशिवाय रद्दात नाहीं. तिला नानातऱ्हेचे 
'रोब होऊं लागतात. त्यांतहि समागमापासून गर्भोत्पत्ति झाल्यास ( व ती 


बाळतपणांत कसें वागावें. 99९ 


बऱ्या'च स्त्रियांस होतेहि ) त्यांच्या दुःखाला पारावार नसते, मल तर सारख 
दूघ ओढीत असतें. त्यांत दुसऱ्या गर्भारपणाचीं लक्षणें सुरू होतात, जीव गलित 
होतो, मुलाची तिच्याकडून व्हावी तशी जोपासना होत नाहीं, त्याठुळें तेंहि 
कृश व रोगट होतें. कित्येकींनां यांतच गर्भपात होतो. कदाचित्‌ गर्भपात न 
झाला तर प्रसूति होऊन मूळ होतें. हें मूल पूर्वीच्या मुलाहून अधिक कृश व 
अशक्त होतें. पूर्वीच्या पुलाचें. दूध ओढणें चाळू असल्यानें तें ब नवें 
अशीं दोन्ही मुले आईला पाजावीं लागतात. हें दूध दोघांना पुरे होत नाहीं. 
त्यामुळें तीं सारखीं ओरडत असतात, नव्या मुलाला दूध देऊन पूर्वीच्या 
मुलाला न दिलें तर तें “आ दू! ह्मणून विनवणीपूर्वक रडत असतें. त्या घुळें 
आईचा जीव कोणाला देऊं आणि कोणाला न देऊं असा कळवळत असतो 
खरोखरीच ही स्थिति फार दुःखकारक असते. याकडे स्र्तियांप्रमाणेंच पुरुष 
'वगाचेंहि लक्ष्य जाणें अत्यंत जरूरीचे आहे. आमच्या मतें बाळंतिणीनें 
निदान वषेभर तरी पुरुषसमागमापासून अलिप्त रहाणें जरुरीचे आहे. 
आणि त्यांत तिची प्रकृति अशक्त असल्यास त्याहून जास्त दिवस 
राहिलें पाहिजे. 

झोंप:--बाळंतपणांत स्त्रियांनी तिसऱ्या प्रहरी नेहमींच्या झोंपेशिवाय 
दिवसा दोन तास जास्त झोंप घ्यावी. कारण पुष्कळदां मुलें रात्रीची उठत 
असल्यामुळें आईला त्यापासून जागरण होतें. कित्येक मुलें तर रात्री 
'मधुनमधून उठतात; त्यामुळें मातेला फार त्रास होतो. डोळा जरा लागला 
न लागला तों मूल रडू लागतें त्यामुळें ती कंटाळून जाते.ह्मणून रात्रीच्या 
जागरणाच्य[ निरसनार्थ बाळंतिणीनें दिवसा त्या मानानें झोप घेणें वावगे 
नसतें. स्वाभाविकपणें मातेला मुळाच्यामुळें झालेल्या जागरणाचा त्रास 
निसर्गतःच सहन होण्यासारखा असतो. परंतु रात्रीं वारंवार उठावें लागलें 
तर तो तिळा बाधक होतो झणून व बाळंतपणांत तिला थोडी जास्त 
विश्रांति लागत असल्यानें तिनें दिवसा झोंप घेणें अवश्‍य आहे. यावरून 
बाळेतिणीनें दिवसभर निजून रहावें असें मात्र समजूं नये. नियमितपणा 
हा ठेवलाच पाहिजे 


भाग दुसरा. 


सस्न्य््र 


प्रकरण पहिलें, 
शिश्ुपालन. 

बालकाची उपजल्यावरची व्यवस्थाः--मारगें बाळेतपणाच्या प्रक- 
रणांत सांगितल्याप्रमाणें बाळंतिणीची नीट व्यवस्था केल्यावर व अशा वेळीं 
कघींकधीं होणाऱ्या प्रसवोत्तर रक्तस्तावाची भीति नाहींशी झाल्यावर बाल- 
काच्या व्यवस्थेला लागावे. बालकाचे नालच्छेदन व नालबंधन करून 
त्यास गरम वस्त्रांत गुंडाळून तें ज्या ऊबदार ब सुरक्षित जागीं ठेवलें असेल 
तेथून त्यास घेऊन पहिल्यानें ऊन पाण्यानें धुवावे, प्रथम त्याचें तोंड धुवून 
काढावें. नंतर ढोळे धुवावेत. डोळे धुण्यासाठी रसकापुराचें ( मरक्‍्यूरिक 
परछ्कोराईडचें ) पाणी (चार हजार भाग पाण्यांत एक भाग रतकापूर) कोपट' 
करून त्यानें विशोषतः काळजीपूर्वक धुवावेत. मरक्‍यूरिक परळ्लोराईड हें 
औषध विषारी असल्यानें तें डोळे घुतांना तोंडांत वगेरे न जाईल अक्या 
रीतीनें काळजीपूर्वक वापरावें. हें वापरण्यात जेथे भीति वाटत असेल 
किंवा सुशिक्षित सुईेणहि नसेळ तेथें नुस्त्या स्वच्छ कोमट पाण्यानें डोळे 
धुवावेत. नंतर मुलाच्या त्वचेवरील चिक्रटा नाहींसा होण्याकरितां त्याच्या 
आंगाला खोबऱ्याचे तेलं, अंड्याची सफेती, हरभऱ्या'चें पीठ, गोडें तेळ 
यांपैकी एखादें लावून खाघारण ऊन पाण्यानें [९ ०डि.फॅ.]त्याहा स्नान * 
घालावें. स्नानाताठीं द्रोणीसारख किंवा परातीसारखे रुंदट भांडे अस- 
ल्यास बरें पडतें. त्या भांड्यांत पाणी घालून त्यांत मुलाचें डोकें पाण्याच्या 
बर डोक्याखाली हात घाळून संभाळून वर घरून धुवावे, व हरभऱ्याचे 


की... ... 1४8 
घालतात. त्यामुळें त्याचा 
तेल पाण्याबरोबर धुऊन 
तसें न होण्याची खवर* 


% आपल्याकडे मुलास पायांवर उपडें ।नेजवून स्नान 
जीव कोंडण्याचा संभव असतो. शिवाय आंगासं लावले 
जाऊन त्याच्या डोळ्यांत जातें व तें झोबू लागतें. यासाठीं त 
दारी घ्यावी. 


बालकाची उपजल्यावरची व्यवस्था. ७३ 


पीठ किंवा 'चांगळासा साबू लावून त्याचें आंग साधारण चोळून स्वच्छ धुवावे. 
आंग चोळण्यासाठीं नव्या स्पंजाचा किंवा फळाणीनच्या म कपड्याचा 
उपयोग करावा. डोकें धुतांनां नाकातोंडांत पाणी न जाई अदा रीतीनें 
काळजी ध्यावी. याप्रमाणें सवागाची झटपट स्वच्छता करून मुलाला बाहेर 
काढून त्याचें आंग मऊ टुवालानें अलगच पुसावें. नंतर त्याच्या आंगाला 
तांदुळांचें नुस्ते पीठ किंवा सुगंधी पावडर लावावी. त्यानंतर नाळावरील 
वस्त्र सोडून त्यांतून रक्त वगेरे येतें कीं काय हें पहावें. व येत अस€ एम 
तें पुनः काळजीपूर्वक बांधावे. नाळ बांघतांनां एका खच्छ फडक्या5 
मध्यावर भोंक पाडून त्यांतून नाळ ओंवून घ्यावें ब तो फडका याच्या- 
भोंबतीं गुंडाळावा. नंतर त्यावर बोरिक असिडची किंबा त्रिफळा चूणीच्या 
राखेची थोडी बुकी टाकून जंतुनाशक कापसाची 6 ! स्वच्छ वस्त्राची घडी 
गुंडाळावी. व त्यावरून पातळ व मऊ फळाणीनचचा पट्टा सेलसा बांधावा, 
नेतर त्याच्या आंगाला सैलसे मऊ कपडे घालावेत. त्वचेला लागून घालण्याचे 
कपडे पातळ व मऊ फ्लॅनेळचे असल्यास बरे. याप्रमाणें कपडे घालून 
थेडीची बाधा न होईल, अश्या जागीं त्याळा पाळण्यांत घाळून ठेआावें. 
कधींकधीं मूल जन्मल्याबरोबर अगदीं अश्राक्त व कित्येकदां मेल्यासारखे 
दिसतें, मान टाकळेली असते, हातपाय हालवीत नाहीं, तोंड विचकलेलें 
दिसतें. कित्येकदां तर बेंबीची नाडीहि लागेनाशी होते. अशा स्थितीच्या 
मुलाला “पोटांत मेलेले मूळ? असें हणतात. अशा स्थितींतूनहि सुद्धां 
तें मूळ कित्येकदां जिवंत होऊं शकतें. हाणून अश्या वेळीं न घाबरता 
त्याच्या घशांत पीक किंबा बोटाला कपडा गुंडाळून तें घालावें. जर मुलाच्या 
तोंडावर निळा रंग असेळ तर एकदम नाळ कापून चमचा दीड चमचा 
रक्त जाऊं द्यावे. तोंडावर आणि छातीवर थंड पाणी शिंपडावे. नंतर 
कुल्यावर हळूच चापटी मारून मुलाला रडबावे, भगर थोडी नरॅंडी किंवा 
व्हिस्की त्याच्या छातीला लावावी. इतक्यानें जर श्वासोच्छञातत तुरू झाला 
नाहीं तर मुलाला थंड व ऊन पाण्याच्या नांड्यांत आळीपाळीने माने- 


पर्येत बुडवावे, अगर कांहीं सेकंद््येत त्याचे पाय वर करावे; हणजे 
ष्‌ 


७३ स्त्रियांचे आरोग्य व शिछषुपालन. 


सेंदूकडे रक्तप्रवाह सुरू होऊन श्वासनलिका मोकळ्या होतील, जर 
कोणत्याच उपायानें श्वासोच्छास सुरू झाला नाहीं तर कृत्रिम रीतीने 
आ्ासोच्छास सुरू करावा. 


कृत्रिस रीतीनें श्वासोच्छास करण्याची रीतः:--एकानें मुलाची 
सान जरा कळती करून तोंड उघडें ठेवून मुलाला धरावें. तोंड खच्छ 
करून त्यावर एक हातरुमाळ टाकावा. नंतर एका हातानें मुलाचे पोट 
दाबून दुसऱ्याने नाकपुड्या बंद कराव्या. नंतर सुईणीनें मुलाच्या तोंडाला 
आपलें स्वच्छ केलेलें तोंड लावून ( हळूच थोडीशी हवा रुमालांतून एका 
मिनिटांत वीतदां फुप्कुसांत जाईल्शी ) फुंक मारावी, आणि मधुनमधून छाती 
हळूच दाबावी. ह्मणजे फुप्फुसे रिकामी होऊन श्रासोच्छ्ास सुरू होईल. 


सिल्वेस्टरची रीत याहून निराळी आहे ती अशीः--मुलाला 
जमिनीवर उताणें निजवून त्याचें डोकें व खांदे जरा उंच ठेवावे. नंतर 
आपल्या दोन्ही हातांनी त्यांचे दोन्ही हात कोंपराच्या वर धरून ते हळु- 
हळू मुलाच्या डोक्याच्या वर आणावे, आणि कांहीं वेळ तसेच लांब केलेळे ! 
ठेवावे. यामुळें छाती फुगून तींत हवा शिरते. नंतर हात हळुहळू खालीं 
करून त्यांच्या योगानें फुप्कुसांतील हवा बाहेर घालविण्यासाठी तेच हात 
कुशीवर दाबावे, व पुन: थोडें थांबावे. ही कृति मिनिटांतून सुमारें 
वीसदां करावी, या कृतीनें मूळ श्वासोच्छास करूं लागतें. अश्या रीतीनें 
तास किंवा त्याहून जास्त वेळ कित्येकदां कृत्रिम श्वासोच्छास करीत बपावें 
लागतें. कारण जोंपर्येत छातींत हृदयाचे ठोके बसत असतात तोंपरयेत 
मूळ श्वासोच्छ्ञास करूं लागणें शक्‍य असतें. कृत्रिम रीतीनें श्वासोच्छञास 
करण्याच्या आणखी बऱ्याच रीवी आहेत. पण जें मूल वरील उपायांनी 
हालचाल करूं लागणार नाहीं तें जगण्याची बहुतकरून आश्या नसते 
हाणून त्या येथें देत नाहीं 


बालकाचे अन्न. ७५ 


प्रकरण दुसरें, 
ं बालकाचे अन्न. 
प्रसूतीनंतर बाळबाळंतिणीची स्वच्छता व शुद्धता झाल्यावर त्यांस 
स्वस्थपणे निज, द्यावे. नंतर मूळ जागे झाल्यावर त्यास आईने 
-स्तनास लावावें. जें दूध पहिल्यानें येतें तें थोडें रेचक असतें. 
“झणून प्रथम दुग्ध किंवा चीक ( ०105एएपण ) मुलाने ओढल्यानें 
त्यायासून त्यास झाडा साफ होऊन त्याचा कोठा रिकामा होण्यास बरें 
पडते. शिवाय या चिंकामध्यें असा धर्म आहे कीं, त्यापासून मुलाचे 
रक्तांत व्याधिसंरक्षक द्रव्ये उत्पन्न होतात, व त्यामुळें मुलाला बऱ्याचशा 
. -रोगांपासून अलिप्त रहाण्याची शक्ति येते. अशा रीतीनें मुलाने स्तनांतील 
चीक ओढून घेतल्याने स्तननलिका रिकाम्या होत जाऊन त्यामुळें नवीन दूध 
तयार होण्यास पुष्कळ मदत होते. कांहीं स्त्रिया पहिल्या तीन दिवसांत. 
मुलाला आंगावर मुळींच पांजीत नाहींत, असें पुष्कळ ठिकाणी पहाण्यांत 
येतें. परंतु ही चाळ फार बाईट आहे. एवढी गोष्ट खरी आहे कीं, पुष्कळ- 
वेळां-विशेोषतः पहिलटकर स्त्रीस पहिळे दोनतीन दिवस दूध सुटत 
नाहीं, अशा वेळीं मुलाची भूक शमविण्याकरितां चमचाभर गरम पाणी, 
थोडें दूध घाळून अगर नुसतेंच पाजावे. आपल्याकडे कित्येक साखर, 
मध किंबा गुळाचें पाणी घालतात; त्यापेक्षां दुग्धमिश्रित ऊन पाणी देणें. 
-बरें. यावरून पहिले तीन दिवस मुलाला आंगावर मुळींच पाजू, नये, असें 
-माच्र समजू नये. मुलाला स्तनाला तर लावावेंच, नांहींतर त्यापासून 
पुष्कळ तोटे होतात. मुलांला स्तनास न लाविल्यानें चीक तीन दिवसपर्यंत 
स्तनांत रहातो. बालक जन्मल्यानंतर स्तनांत दूध येऊं लागतें, तें साधारण 
:चिकासारखेच असतें. पूर्वीचा चीक व हें दूध अशीं दोन्हीं स्तनांत राहि- 
ल्याने स्तन भरून मोठे होतात. त्यामुळें नाची बोंडी आंत ओढली जाते. 
तिसऱ्या दिवशीं मुलास स्तनास लावलें असतां त्याच्याने आंत ओढलेली 
आंखुड बोंडी तोंडांत धरतां न येऊन दूध ओढवत नाहीं. चीक मध्यें राहून 
"स्तन अधिक घट्ट झाल्यासुळें मुलाला तें ओढण्यास प्रयास पडतात. 


७६ स्त्रियांचे आरोग्य व शिछुपालन. 


त्यामुळें मूळ लवकर थकून जातें, व स्तन सोडून देतें. त्याचें पोट नः 
भरल्यामुळें तें रडूं लागतें; व आई मुलाला पाजण्यास पुनः सुरुवात करते. 
अंशा रीतीनें सनाची बोंडी वारंवार ओढण्यांत आल्यामुळें तिला चिरा 
किंवा मेगा पडतात. या मेगांतून बाहेरचे रोगजंतु आंत शिरले झणजे 
स्तनास सूज येऊन रोवटीं त्यांत पूहि होतो, आणि यामुळेंच बाळंतपणा-- 
नंतर पहिल्या पंधरा किंवा वीस दिवसांत असे स्तन पिकल्याचे परिणाम 
पुष्कळदां पहाण्यांत येतात. मूळ स्तनापत लावल्याने दुसरे फायदे ह्मणजे 
गभीशय आणि स्तन यांचा ज्ञानतंतूंच्या द्वारें संब्रंघ असल्या मुर्ळे 


स्तनपानाच्या प्रयत्नाने त्याची ग्भाशयावर प्रतिक्रिया होऊन तो आपो-- 


आप चांगल्या रीतीनें आकुंचन पावून पूर्व स्थितीला येण्याच्या मार्गास 
_ हांगतो. त्यामुळें वायगोळ्याचे वेग बंद होतात, व योनींवाटे होणाऱ्या 
रक्तल्रावाची भीतिहि नाहींशी होते. 
बालकाला वयोमानाप्रमाणे कितीवेळां पाजावं ? 
बालकाला पाजणारी त्याची आई असो, दाई असो किंवा त्यास वर-दूध 
देण्यांत येत असो-त्यांत पहिली गोष्ट झणजे दूध देण्यांत नियमितपणा 
राखणें ही होय, साघारणपणें मूळ रडूं लागलें ह्मणजे आपल्या स्त्रिया त्याला 
डुघाला धरतात. त्यांची अशी समजूत असते कीं, मूल रडते तें सुकेकरितांच, 
पण नेहमीं असें असतें असें नाहीं. मूळ भुकेशिवाय दुसऱ्याहि कारणांनी 
रडत असतें, उदाहरणाथ; त्याच्या पोटांत किंवा दुसऱ्या एखाद्या जागीं दुखत 
असलें तर तें रडते, घरांतून बाहेर नेण्यासाठी रडते, खेळण्यासाठी रडते, 
कपडे घट्ट होत असले किंवा कांहीं खुयत असलें तर रडते, धाम येत असला, 


थंडी वाजत असली किंवा जें पाहिजे तें. मिळत नसलें तर रडतें. तात्पर्य, 
अद्या अनेक कारणांनीं तें रडते. ह्मणून जेव्हां जेव्हां रडते तेव्हां तेव्हां ते. 
सुकेनेंच, असें समजणें ब त्या वेळीं दुघाळा धरीत रदाणें डे बरोबर नाहीं. 
समजा, त्याला अजीणे झालें असलें आगि त्यामुळें त्याचें पोट वाऱ्याने 
कुंगून दुखत असल्यानें तें रडत आहे. अश्या वेळीं सुकेनें रडत आहे असेः 


खमजून त्यास दूध पाजण्यांत आलें तर त्यापासून ते अधिक दैराण होऊन 


मा. सव 


बालकाचे अन्न. ७७ 


जास्त रडावयाला लागेल व त्यामुळें मुलाचे अधिक नुकसान होईल.शिवाय 
अद्या अनियमित सवयीने ( रडले घर दुधाला असें कझेल्यानें ) आईच्या 
'प्रकृतीवरहि वाईट परिणाम घडतो. यासाठीं नियमित अंतरानें त्याला 
“पाजण्याची संवय लाविली पाहिजे. ह्मणजे आई व मूल-दोघांनांदि ती 
सुखकर झाल्याश्षिवाय रह्वात नाहीं. खालील कोष्टकावरून वयोमाना प्रमार्णे 
ज्यास किती वेळां पाजावें हें कळून येईलः--- 


मुला'चें चचौविस (दिवसांत (रात्रीं १० ते| एका वेळेचें | चोविस 


वय, तासांत । किती सकाळीं ७ प्रमाण । तासांत 
किती वेळां. अंतराने | पर्यंत ऑरस, | एकंदर 
किती वेळां, दूघ-ओंस. 
पहिला दिवस, द द 4 १ गढ 
'डुसरा दिवस. ६ 22 श्ते१॥ दते९ 
तीन पासून | २ व ऱ १॥तेरे॑ ।१पतेर० 
१४ दिवस. | तेर ते 
प्र ण त र्तर] २०ते8० 
एक महिना. / १ व; र 
शते श्‍ महिने) ८ | २॥ |. १: सेपेशा . .|२ते३६ 
३ ते५ महिने) एफ ३ १. । इ४ते५॥ ।श्टतेरर 
५ते९ महिने. ६ ३ ० ५]॥ते७ ।३३ते४२ 
ते श्श्महिनि, ५ । ३॥ ० ७॥तेर  |३८ते४५ 


वरील कोष्टकावरून दिवसरात्र मिळून मुलाला किती वेळां व किती 
प्रमाणाने पाजावें हे समजळेंच असेल... यावरून वरीळ अंतरांत जरा 
देखील फेरफार होतां कामा नये असें मात्र समजू नये, एखादे वेळीं वर 
सांगितलेल्या वेळेपेक्षा एखादेवेळ जाप्त पाजण्याची आवइयकता वाटली 
तर तसें पाजावें. तसेंच एखाद्या स्रीस दूध जास्त असेळ व मुलाला 
तीन तासांरेवजीं चार तातपर्यत भूक लागत नसेल तर त्यास तसें चार 
“तासांनी पाजावे. हेतु एवढाच कीं, मातेनें आपल्या दुघाच्या स्थितीप्रमार्णे 
हा फेरफार करावा. पण शक्‍य तितकें नियमितपणाच्या संवयीकडे दुैध््य 


७८ स्त्रियांचे आरोग्य व शिक्युंपालन. 


करूं नये, अनियमितपणानें पाजण्याची संवय लागली ह्मणजे मूळ एका वेळी 
पोटभर दूध पीत नाहीं व वारंवार दुधासाठी रडत रहाते. त्यामुळें तें राती 
पूर्णपणें झोंपतहि नाहीं. यामुळें मातेचीहि झोंपमोड होते. तिला विश्रांति 
मिळत नाहीं. अश्याने दोबेंहि आजारी पडतात. रात्रीं मध्येंच मूल रद्ध 
लागल्यास थोडें गरम पाणी चिमटीभर साखर मिळवून किंबा बडिशोपेचें 
पाणी पाजून निजवावें. 
* नियमित वेळीं मुळाला दूध पाजल्यानें तें त्यास पचते, त्याची शरीर- 
प्रकृति सुद्दढ रहाते, आरोग्य होतें व त्याचें वजन वाढतें. अनियमित वेळीं 
दूध पाजल्यानें त्यास तें पचत नाहीं, पोटास वारा धरतो, पोट फुगतें, घळ 
होतो व परसाकडे जास्त होतें. मूळ नेहमीं पिरपीर करीत असतें व वाळत 
जातें. सुरवातीला अपचनानें झाडे होतात. पण पुढें दुष्ट वायूने ब मलानें 
फुगळेलीं आंतडीं आकुंचन पावत नाहींत. मळ घट्ट होतो व तो बाहेर 
पडणें कठीण होतें. ह्मणून मूल केव्हांहि रडलें कीं त्याचें कारण न पहातां 
दृध पाजीत राहूं नये. ह्मणजे हे अनर्थ बहुधा घडत नाहींत. निरोगी 
मूळसुद्धां एकदोनदां रडलें पाहिजे. जर त्याला कांहीं होत नसेल तर तें 
लवकरच झोंपतें. मुळें अनेक कारणांनीं रडतात हें वर सांगितलेंच आहे. 
त्याशिवाय निजसुरीं असतांना पुष्कळदां रडतात. कित्येकदां तहान लाग- 
ल्याने रडतात. अशा वेळीं त्यांस पाणी पाजले पाहिजे. कित्येकदां मुंगी 
चावली किंवा हगलें, मुतळें झणजेहि तें रडते. त्याला दूध पाजून बराच 
वेळ झाला असला व तें आपलीं बोटें चोखू लागतें त्यावरून त्यास भूक 
लागल्याचे समजतें. कित्येक स्त्रिया, सासूसासरे, जावानणंदा, नवरा वगेरे 
घरांतील माणसांचा राग आपल्या मुलावर काढतात ब तें जितकें रडेळ 
तितकें रडवितात. हें कधींहि बरें नाहीं, | 

मुळाला पाजण्याची रीतः--मूळ आंगावर पाजतांना मातेने त्याठ 
मांडीवर घेऊन हातानें त्याचें डोकें थोडेसें वर उचलावे, व आप पुढं 
बांकाचें ह्मणजे स्तनाची बोंडी खाला होते ब ती म्रुलास सहज तोंडांत 
रिता येते. पुष्कळदां मुलाला पाजतांना योग्य खबरदारी न घेतल्याने. 


बालकाचे अन्न. ७९, 


खनाच! दाब ग्रुलाच्या नाकातोंडावर पडून कते गुदमरल्याचीं उदाहरणें 
आहेत; ह्मणून दूध पाजतांना स्तनाचा दाब मुलाच्या नाकातोंडावर पट्डू 
नये यापाठीं दुसऱ्या हातानें बोंडीच्या वरचा स्तनाचा भाग दाबून घरावा, 
व बोंडी पहिल्या व॒ दुसऱ्या बोटांच्या मध्यें घरावी, मूल भराभर दूध 
ओढीत असल्यास त्यास हळुहळू व बेताचें दूध मिळेल अशा रीतीनें बोंडी 
दोन बोटांनीं मध्ये दाबावी. कारण दूध भराभर पोटांत गेल्यास त्यापासून 
मुलाचे पोटांत वारा धरतो, व दूध प्याल्यावर कांहीं तासांनी तं रडूं लागतें. 


मूळ अशक्त असून दूध ओढण्यास त्यास प्रयास पडत असले तर मातेने 


स्तन वरून खालीं पिळीत आणावा ह्मणजे दूध पुढें येते,व ते मुलाळा ओढ- 
ण्यास सुलभ होतें. निरोगी मुलाची भूक सुमारें पंधरा मिनिटें प्याल्यावर 
रहाते. मुलाला एक स्तन रिकामा करण्यास पंघरापासून वीत मिनिटें लाग- 
तात. मुलाला पाजतांना एका वेळेळा एकाच बाजूस व दुसऱ्या वेळेला 
डुसऱ्या बाजूळा असें पाजावें. असें केल्यानें प्रत्येक स्नास आळीपाळीने 
विसावा मिळून चांगळें दूघ तयार होण्यास बरें पडतें. मुलाला आंगावर 
पाजण्यापूर्वी व नंतर दर वेळीं स्तनाची बोंडी गरम पाण्यानें किवा बोरिक 
लळोशननें खच्छ धुवावी. ह्मणजे बोंडीला चिरा पडत नाहींत व इसब होत 
नाहीं. मुलाचें तोंड ब जीम हींहि तश्याच रीतीनें दर वेळीं स्वच्छ कप- 
ड्यानें पुसावीं. नाहींतर त्याचें तोंड येण्याचा संभव असतो.पहिल्यानेंच ग रो- 
द्र राहिलेल्या स्त्रीने स्तनाची बोंडी आंखूड असल्यास नवव्या महिन्यांपासून 
आपलीं बोटें व स्तन खच्छ धुऊन स्तनाची अग्रे ( बोंडी ) बोटांनी पुढें 
ओढण्याचा रोज प्रयत्न करावा. हणजे बाळंतपणानंतर त्रास होणार 
नाहीं, त्याचप्रमाणें गरोदरपणांत बोंडी, एक चमचा कोलन वॉटर व 
नवार चमचे स्वच्छ पाणी किंवा अधा चमचा बंडी ब दोनतीन चमचे 
स्वच्छ पाणी, यांनीं धुतली असतां तिची कातडी घट्ट होते, ब पुढें तिला 
चिरा पडत नाहींत, 
कोणल्या स्थितींत आईने मुळाला पाजूं नये 

जी स्री रक्तल्वावानें अशक्त झाली असेळ, जिला पांडुरोग,क्षय, मांसाबुद 

( ९8८ ), मूत्रपिंड रोग, गंडमाळा हे रोग असतील, जिला 


क 


८० स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपाळन. 


नुकताच फिरंगोपदंश झाला असेल, जिचा स्तन सुजला असेल किंवा 
त्यांत पू झाला असेल, जिला विषजन्यज्वर येत असेल, जी भुकेलेली, 
शोकाकुल, थकलेली, क्रोधाने संतप्त, भयभीत व विरुद्धाहार करीत असेल, 
गर्भिणी, जिचे मूल आंगावर पाजीत असतां अशक्त राहून त्याचें वजन 
वाढत नसेल, जिच्या मुलाला उपायांची योजना होत असतांहि 
हिरवीं पातळ परसाकडे होत असतील व जिचें मूल दहा महिन्यांचें झालें 
असेळ अशा स्थितींतील स्त्रियांनी मुलाला आंगावर पाजू नये. 

जी क्षुचित, शोकाकुल, थकलेली, जिच्या रसादि घातूंस विकार आहे, 
गभिणी, ज्वरयुक्त, अतिक्षीण, अतिस्थूल, तसेंच करपलेलें व विरुद्धाहार 
करणारी, अज्ञा स्त्रीचें दूध मुलांस पाजू नये. जड व दुष्ट अशा अन्नांनीं 
दूषित जें स्तन्य तें बालकास नानारोग करिते. गुरु, विषम व दूषित आहा- 
* रांनीं त्लीचें दूध बिघडते.” असें आयवेचकांत ह्मटलें आहे, 

*अशक्त स्त्रीने मुळाला पाज नये,ह्मणून वर जे सांगि ; त्याचा थोडासा 
स्पष्ट अर्थ करणें जरुरीचें आहे, कारण सशक्त अशा स्त्रिया अलीकडे 
फारच थोड्या आढळतात; आणि अक्शक्तांनीं सुलाळा पाजू नये हटले 
तर बऱ्याच मातांनां आपल्या मुलांनां आंगावर पाजणें बंद करावें लागेल. 
आई अद्राक्त असली आणि तिचें दूध मूळ ओहढूं लागलें ह्मणजे ती जास्त 
अशक्त होण्याचा संभव असतो. कारण दूध हें रक्तापासून बनत असतें, 
आणि रक्तावर आपली सर्व मदार असते. अर्थात्‌ रक्त कमी होत गेलें 
झणजे अशक्तपणा विशेष वाढतो. ह्मणून अद्या वेळीं सातेला पचनीय 
पण पोष्टिक असें अन्न दिलें पाहिजे, ह्मणजे मग मूळ पाजल्यापासून तिच्या 
शरीरावर तितका वाईट परिणाम होत नाहीं, ही गोष्ट साधारण अशक्त 
्रियांसंबं- घानें झाली. पण ज्या फारच अशक्त असतील त्यांनीं मुळाला 
आंगावर न पाजणें बरें 


न 


'ककणाकुकला होर लके वव कक फक हफस ण: नांवाच 
अशक्ततेच्या निरनिराळ्या प्रकारांचे वर्णन ' अशक्तता रया नांवाच्या आमच्या 
पुस्तकांत विस्तारानें दिलें आहे तें पहावें. 


बालकाची दिनचर्या. ८श 


प्रकरण तिसरें, 
बालकाची दिनचर्या. 

बहुतकरून लहान मुलें सकाळीं लवकर जागीं होतात. रात्रीचा बराच वेळ 
झोंपेंत गेल्याने सकाळीं उठतांच त्यांस भूक लागते व त्यासाठीं तीं रडा- 
बयास लागतात. अश्या वेळीं त्यांस फार रडूं देण्यापूर्वी पाजले पाहिजे, किंवा 
बरदूध देत. असल्यास तें दिलें पाहिजे.नाहींतर त्यांस रडण्याची संवय लागते. 
दूघ पाजण्यापूर्वी मुलाचें तोंड व आपल्या स्तनाची बोंडी हीं स्वच्छ धुवावींत. 
व तें पाजल्यावर मातेनें बालकाला थोडा वेळ मांडीवर बसवावें. त्यामुळें 
दूघ पचण्यास मदत होते.असें बसविण्याची वेळ तें जसजसं वाढत जातें तस- 
तसी वाढवीत जावी.नंतर त्यास निजवावें.निजविल्यावर बहुतकरून ते झोपते. 
नेतर मातेने आपल्या कामास लागावें.साघधारण आठसाडेआठ वाजले ह्मणजे 
तें पुनः जागें होतें. त्यापूर्वी त्याच्या स्नानाची तयारी ह्मणजे गरम पाणी, 
साबु, टवाळ, स्नानानंतर घालण्यासाठीं धुतलेले कपडे वगैरे सर्च तयार 
ठेवावेत, खानापूर्वी त्यास तेल, हळद लावावी व नंतर आपल्या मांडीवर 
डवाल घाळून त्यावर त्याला बसवावें व सथान घालावें. पहिल्यानें डोकें, . 
तोंड धुणें. नंतर हात, छाती, पोट, पाय वगेरे भाग चोळून धुवावेत, व 
शेवटीं सर्व शरीरावर खान घालावें; किंवा एखाद्या रबमध्यें ऊन पाणी 
घेऊन त्यांत मुलाला बसवून तसेंहि खान घालतात. नंतर मुलाला 
बाहेर काढून त्याचें सर्वांग पुसावे व कोरडे केल्यावर आंगाला 
गोंड्यानें सुगघी बुकी लाऊन मग त्यास धुतलेळे कपडे घालावेत, व दूध 
पाजून तोंड पुसून निजवावें ह्मणजे तें पुनः पिण्याची वेळ येईपर्येत झोपते. 
बालक सुमारें एक महिन्याचें झालें हणजे त्यास दुपारचें थोडा वेळ रोज 
ओसरीवर निजवावें. यानें त्याला मोकळी हवा मिळते.थंडीचे दिवसांत त्यास 
गरम कपडे घातले पाहिजेत. मुलाजवळ कोणीतरी असावें हें बरें. निदान 
मधुनमधून मातेने त्याकडे लक्ष्य द्यावें, मुलांनां रोज बाहेर फिरवून आणावींत. 
त्यामुळें तीं आनंदी राहतात. त्यांनां भूक चांगली लागते. व झोंपहि 
शांत येते. अ्भकांनां कडेवरून नेण्यापेक्षां हातगाडींतून नेणें बरें, कारण 


८२ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्यठुपालन. 


त्यांनां गाडींत हातपाय हालवितां येतात, व. त्यामळे त्यांस व्यायामहि 
होतो. मूल बसूं लागलें हणजे मग ढकलगाडी वापरावी. मुलाला बाहेर 
घेऊन जाण्याची योग्य वेळ झटली ह्मणजे सकाळीं ८ ते १० व संध्याकाळीं 
४ ते ६ पर्यतची होय, दूध पिण्यापुरतें उठणें व पुन: झोंपणें. असा 
त्याचा दीडदोन महिनेपर्यंत क्रम चालतो, हणजे त्याचा बराच वेळ झोपेत 
जातो. तिसऱ्या महिन्यांत त्याची झोंप थोडी कमती होते. सकाळीं दोन- 
तीन तास आणि संध्याकाळीं दोनतीन तात तें खेळत असतें. हळुहळू झोंप 
कमीकमी होत जाते व नऊ महिन्यांचें झाल्यावर दुपारीं एक वेळ झोंपर्ते. 
व॒सकाळसंध्याकाळ बहुतेक जागे असतें. मुलांमध्ये खाण्याचा 
आणि निजण्याचा नेहमीं मेळ असतो. झोंपलें असतां पाजण्याची 
वेळ झाली ह्मणून त्यास मुद्दाम उठवू नये. तसेंच वेळ होण्यापूर्वी रडूं 
लागल्यात पाजू नये. तात्पर्य, पाजण्यांत नियमितपणा राखावा. 
उन्हाळ्यांत संध्याकाळींद-७वाजतां दुसऱ्या वेळीं स्नान घातल्याने 
मुलाची तब्यत चांगली रहाते, व त्यास रात्रीं झोंपहि चांगली येते. मूल 
मोठें झाल्यानंतर घराबाहेर खेळतें ब त्यामुळे त्याचें आंग धुळीनें माखले 
'जातें. अशा मुलाला धुतल्याशिवाय खाऊं घालणें व तसेंच निजविणें बरे 
नाहीं. असो. रात्री निजवितांना त्याचे दिवसाचे कपडे बदलावेत. रात्रीं 
दह्ासाडेदहा वाजतां त्यास शेवटीं पाजल्यावर निजवावें. नियमितपणाची 
सेवय लावलेली असल्यास मूळ बहुतकरून रात्रीं दुधासाठी उठणार नाही. 
व त्यासाठीं मातेलाहि उठावें न लागतां स्वस्थ झोंप मिळेल. 
प्रकरण चवथे. 
बालकार्चे वजन, वाढ, ठेवण वगेरे. 

कित्येकदां मूळ आईच्या दुधावर न वाढतां त्याचें वजन जद्याचे तसेंच 
रहाते. ज्या मुलाडा आईचें दूध मानवतें त्याचें वजन साधारणतः प्रत्येक 
आठवड्यांत सहा औठांनीं वाढतें. मूळ जन्मतांच त्याचें वजन सहापासून: 
सात रत्तळ असतें, व लांबी १८ ते २० इंच असते. मुळीचें वजन पुला” 
पेक्षां अर्ध्या रत्तलानें कमी असतें, सहाव्या महिन्यांत चौदा रत्तल होतें; 


बालकाचें वजन, वाढ, ठेवण वगेरे. ८ 


ब॑ वर्षांचे अखेरीस तें एकवीस रत्तल & होतें. मुलास थोडेसें दुखणें झालें 
असतां किंवा दांत येत असतां त्याचें वजन थोडेसें कमी होतें. वजन न वाढ- 
ण्याचीं कारणें तीन आहेत. १ आईचे दूध कमी असणं, २ पुष्कळ 
असून पातळ असणें, व ३ नियमित प्रमाणानें असूनहि जड असणेंर - 

१--आईचें दूध कमी प्रमाणानें असल्यास मूळ दूध प्याल्यावर खेळूं 
लागण्याऐवजीं रडत रहाते. कदाचित्‌ गप्प राहिलें तरी दुधाची वेळ 
होण्यापूर्वीच तें रडण्यास लागतें. अश्या स्रीचें दूध वाढण्यासाठी तिनें मेहनत 
फार न घेतां विसावा घेतला पाहिजे. दूध, पेज जास्त प्रमाणांत घेतली पाहिजे. 
भुईकोहळा ( पावलीभार ) पावरोर दुधांत वांटून त्यांत थोडी खडीसाखर 
टाकून तें तिनें दिवसांतून दोनतीनदां घ्यावें. शतावरीच्या मुळ्या ( पाव- 
तोळा ) पावशेर दुघांत वांटून तें दूध घेतल्याने दूध वाढण्यास बरें पडतें, 
कोमट दुघांत (पावशेर) चिमटीभर पिंपळी टाकून तें दूध दिवसांतून वरील, 
प्रमाणानेंच घेतलें असतां दूध वाढण्यास बरें पडतें. ज्यांनां इंग्रजी तऱ्हेचे 
औषध ध्यावयाचें असेल त्यांनीं दोनतीन वेळां एक मोठा चमचाभर 
एक्स्ट्रृक्ट ऑफ माल्ट दुघांत मिळवून ध्यावे. आयेवेद्यकांत दूध वाढ-. 
विण्याताठीं गव्हांचें सत्त्व, साठीसाळ, मांसरस, मद्य, दूध,. पेज, जवांचें 
सत्त्व, तिळांच्या वड्या, लसूण, मच्छ, कचरा, शिंगाडे, कमळकंद, सुई" 
कोहळा, जेष्टमध, शतावरी, वगेरे पदार्थे बाळंतिणीला आवडतील अशा 
रीतीनें देण्यास सांगितलें आहे. असें करूनहि जर दूघ वाढळें नाहीं तर 
मुलास आंगावर पाजल्यावर त्यास अडीच पासून चार तोळे दह्याचे तर 
वणी ( ४०५ ) पाजावे. 

२-दूध बरेंच पातळ असलें तर तें प्याल्यावर मूळ तृप्त झालेस दिसतें. व 
लामलेंच निजतेंहि. पण थोड्याच अवकाश्ांत त्याचे पोटांत वारा घरून तें वे- 
चैन होतें, व रडूं लागतें. असें दूध चांगलें होण्यासाठीं आईनें निरनिराळे 
पोष्टिक अन्न, गुंदांचे लाडू असें खाले पाहिजे. तसंच रोज मोकळ्या इवेंत 
फिरावयाव गेलें पाहिजे, पचनशक्ति सुधारली पाहिजे. 

&मुलांमुलींच्या वजन व उंची संबधाचें कोष्टक “विद्याथ्यीचं आरोग्यथ्या नांवाच्या 
आमच्या पुस्तकांत दिळें आहे तें पहावें, 


4.4 


८७ स्त्रियांचे आरोग्य ब शिद्युपाळन. 


३-दूघ पंचनास जड असलें तर त्यापासून मुलास हिरव्या रंगाचें 
“पातळ परसाकडे होतें, व तें पोट्झूलानें वारंवार पोट ताठ करून रडत 
असतें, अद्या स्थितींत भातेनें हलकें अन्न खावें. फार पोष्टिक पदार्थ खाऊं 
नयेत. मुलाला आंगावर लावण्याच्या पूर्वी दुग्धशकरा (1111८ 5४०!) 
थोडीशी गरम पाण्यांत मिळवून तें पाणी किंवा दुग्घशकरा मिळत नसल्यास 
: नुसत्या खडीसाखरेचें तोळा दोन तोळे पाणी पाजावें;अगर सोडीसायटूस नांवाचें 
इंग्रजी ओषध गुंज घेऊन तें एक लहान चमचा सच्छ पाण्यांत मिळवून 
*“याजावें;ह्णजे तें आईच्या दुघावरोबर पोटांत मिसळून त्या योगानें दूध पातळ 
होतें. व लवकर पचण्यास अडचण पडत नाहीं. दूघ जड असतें अशा स्त्रीने 
- मुलास प्रत्येक बाजूच्या स्तनास चार पांच मिनिटे लाविलें असतां सुरवातीचे 
-पातळ दूध मिळून तें त्यास जड न पडतां पचन होतें. दिवसांतून दोन- 
यासून चार वेळपर्यंत पुलाला शौचास झालें तरी हरकत नाहीं.त्याचा मळ 
-कालळवलेल्या भरड मोहरीच्या भुकी सारखा अ ..बा. त्याला फारशी घाण 
येऊं नये. त्यांत विरजलेल्या दुधाचे गोळे असं नयेत. 
ठेवणः---बालकाच्या डोक्याचा आकार शारीराच्यां मानानें बराच 
मोठा अततो व त्याची हाडें फार मऊ व लवचिक असतात, मस्तकाच्या 
युढल्या बाजूस टाळू अतून तीवर बोट धरलें तर ती उडत असल्याचें 
लागतें. तिसऱ्या महिन्यापासून ती भरण्यास सुरवात होते व दीड दोन 
वर्षांच्या आंत ती अगदीं भरून जाते. दोन वषौपर्यंत टाळू भरली नाहीं 
तर बालकात कांहीं विकृति आहे असें तमजावें. लहान बालके नेहमीं 
पाठीवर निजतात. कुशीवर फारशीं निजत नाहींत, तीनचार महिन्यांत 
खूळ मान सांवरतें. त्यापूर्वी डोकें इकडेतिकडे हाळवून सांवरण्याचा 
प्रयत्न करिते. चार महिन्यांत बाळक मान सांवरूं न लागल्यास मानसिक 
चाढींत कांहीं कमतरता आहे असें समजावें. पांचव्या महित्य़ांत मूळ 
उपडें होते, नऊ ते बारा महिन्यांत मूळ बस लागतें. दीड वर्षांच्या सुमा- 
रास तें चालण्याचा प्रयत्न करिते. वयाच्या दुसऱ्या वर्षी ग्रुलास साधारण 
चांगळें चालतां आलें पाहिजे, सहा महिन्यांनंतर खुळास दांत. येण्यास 


बालकाचे वजन, वाढ, ठेवण वगेरे. ८५ 


सुरवात होते, व तिसऱ्या वषीत दुधाचे सर्व दांत आठेळे असतात. काय- 
मंचे दांत येण्यास सहाव्या वर्षी सुरवात होते व बाराव्या वर्षी अद दाढ 
खेरीज करून सर्व दांत आलेले असतात, यांत तफावत दिलून ३. यास 
मुलाच्या प्रकृतीकडे लक्ष्य देणें जरूरीचें आहे. पूर्णवाढ होऊन जन्म-- 
लेल्या मुळाचा कोठा सुमारें २॥ तोळे दूध मावेल इतका मोठा असतो.. 
दुसऱ्या आठवड्यांत ३॥। तोळे, तिसऱ्या आठवड्यांत ४) तोळे, पहिल्या 
महिन्यांत ५ तोळे, दुसऱ्या महिन्यांत ६। तोळे, सहाञ्या महिन्यांत ७॥. 
ते १० तोळे, सहा ते नऊ महिन्यांत १२॥ ते १५ तोळे ब बाराव्या 
महिन्यांत १८। तोळे मावेळ इतका मोठा असतो. 

बाळंतिणीनें आपळा आहार “बाळंतिणीनें कसें वागावें! या प्रकरणांत मागे 
सांगितल्याप्रमाणें पथ्यकर ठेवावा. वावडे, भलतेसलते पट शै खाऊं नयेत, 
शोक, क्रोध, भय, थकवा, क्षघा, प्रेमाभाव यांनीं यु अततां मातेर्नेः 
मुळाला स्तनपान देऊं नये. असे प्रसंग होईल तितके टाळावेत, किंवा 
निदान त्यांचा जोर गेल्यावर मग स्तनपान द्यावे. कारण अश्या स्थितींत. 
स्तनपान दिल्याने दुधांत फरक होऊन त्यापासून मुलाचें आरोग्य बिघडतें.. 

वरीळ उपाय योजूनहि जर मुलाचें वजन वाढत नसले तर आंगावरर्के 
दूध तोडून पाजण्यास दाई ठेवावी. 

स्तनपान तोडणेंः-दहा महिन्यांनंतर मुलाला केवळ आईच्या दुधावरच 
₹ ढछविणें चांगळें नाहीं. कारण त्यानंतरचे दूघ पातळ व फार गोड' 
सते. दूध पातळ असल्यामुळें मुलाचे बरोबर पोषण होत नाहीं, 
व त्यापासून अस्थिवक्रता ( रिकेट्स ) रोग होतो, व तें बरेंच गोड 
असल्यामुळें वरदूध किंबा दुसरें अन्न मूल घेत नाहीं. मूल नऊ महिन्यांचे: 
झालें ह्मणजे त्याचें आंगावरील दूध तोडावे, असा शास्त्रीय नियम आहे. 
परंतु हा नियम महिन्यांच्या संख्येवर न ठेवितां दांत फुटण्यावर ठेवावा.. 
पहिला दांत फुटल्यावर आंगावरचें दूध थोडथोडें कमी करण्यास लांगावें, 
नऊदहा महिन्यांच्या सुमारास बालकास एखादादुसरा दांत आलेला. 
असतो. ह्मणून दहा महिस्यांनतर खनपान तोडण्यास हरकत नाहीं. 


८६ स्त्रियांचे आरोग्य व शिछुपालन. 


अशक्त मुलांस बारा किंवा पंधराव्या महिन्यांत दांत फुटतात. परंतु हे 
अपवाद होत, अक्शा मुलांच्या आहारांत दांत फुटेपर्येत बदल करूं नये. 
साधारणपणें बहुतेक मुलांत नऊदहा महिन्यांत एखादादुसरा दांत आलेला 
असतो. हाणून दूध तोडणें त्यास त्याचे अगोदर ह्मणजे सातव्या आठव्या 
महिन्यापासूनच सुरवात करावी. एकदोन वेळां त्याशिवाय वरचें दूध देत 
ज्नावे. हळुहळू वरदूध देण्याच्या वेळ! वाढवीत शेवटीं आंगावरचें दूध व 
वरदू्घ आळीपाळीनें देत जावें. असें केलें असतां आंगावरचें दूध तोडण्यास 
कठीण पडत नाहीं. कित्येकांच्या मतें त्याहि ( सातव्या महिन्या )- 
यूवी वरदूध एकदोन वेळ देऊं लागणें फार सोयीवार होतें, असें आहे. 
कित्येक स्त्रिया आंगावरचें दूध तोडण्यासाठी स्तनाच्या बोंडीला एखादा 
कडू पदार्थ किंवा शोणासारखी घाण मुलानें कंटाळून एकदम दूध सोडावें 
“ह्षणून ठावतात. कडू पदार्थ लावला तर चालेल. पण शेण लावणें 
कधींहि बरें नाहीं. यामुळें मूल रडडू लागतें; वरदूध किंवा अन्न घेण्यास 
नाकारते. कदाचित्‌ असे वरदूघध किंवा अन्न बळेंच घातलें तर त्याच्या 
कोड्याळा तें सहन न होतां त्यापासून मुलाला झाडे व्हावयाला लागतात. 
-ह्मणून असें बर दूध देणें तें एकदम न देतां त्याची वर सांगितल्या प्रमाणें 
-थोडथोडी सबय करीत आणली पाहिजे; ह्मणजे मूळहि तें घेऊं लागतें, 
व एकदस देण्यानें जे वाईट परिणाम घडतात, ते होत नाहींत. कित्येक 
ह््रिया मूळ दोनअडीच वर्षोर्चे झाळें तरी आंगावर पाजीत असतात, पण 
बाजवीपेक्षां जास्त दिवस स्तनपान दिल्यानें त्यापासून मातेची व मुलाची 
भ्रकृति बिघडते.मूल अदाक्त व दुबळे होतें,ह्मणून वर सांगितल्याप्रमाणें त्याचे 
-दुध तोडण्याचे करावें, कित्येक स्त्रिया याच्या उलट हणजे मुलाला आंगा- 
बर न पाजतां वर दुघावरच वाढवू लागतात, मुलाला आंग्रावर पाज- 
-ह्यानें तारुण्य फार दिवस टिकत नाहीं, अश्शी त्यांची कोणी समजूत 
'ब्रांतळेली असते. खरोखरी हें आपल्या बालकांचें दुर्देव होय. आईच्या 
-₹तनांत निसर्गतः तयार झालेलें. दूध मुलाच्या वाढीस व पोषणास योग्य 
असेच असते, “ मातुरेव पिवेत्स्तन्यं तत्पर देहवद्धये ? याचा देवु दच 


बालकाचे वजन, वाढ, ठेवण वगेरे. ८७ 


होय. आईच्या दुघापुढें इतर दुधे आणि कृत्रिम अन्ने व्यथे आहेत, आपली 
पिढी दिवसेंदिवस क्षीण होत आहे याचीं जीं कारणें आहेत त्यांतील 
आईला दूध असतां तिनें वरीलसारख्या वाईट समजुतीला लागून मुलाला 
आंगावर न पाजणें, हें एक होय. 

दाई-र्‍ज्या वेळीं वर सांगितलेल्या कारणांमुळे आई आपल्या मुलास 
पाजण्याळा असमर्थ असते त्या वेळीं त्याला वाढविण्याळा दुसरा योग्य 
उपाय ह्मणजे दाई ठेवणे, हा होय. दाई ठेवणें हा उपाय सवोनांच साघर 
“ण्यासारवा नाहीं. कारण एकतर दाई मिळणें कठीण, दुसरी गोष्ट हवी 
-तशी मिळणें कठीग, आणि मिळालीच तर तिचा खचे सर्वांनांच परवड- 
'ण्यासारखा नसतो. बरें, खर्चेहि केला तरी ती काळजीनें व ममतेनें दूध 
पाजील याची वानवाच. कारण त्या हलक्या जातीच्या असल्यानें त्यांचे 
आचारविचारहि तसेच असतात. त्यांनां आपणावर असलेल्या जत्राबदा- 
-रीची नीट समज नसते. 

दाई कशी असावी ?:--तिचें वय विसांपासून पप्ततीस वर्षोचे आंत 
"असावें. ती शरीरानें सुददढ,्यांत, आनंदी, चपल, मिताहारी असावी. किरंग- . 
-रोग, क्षय, गंडमाळा, पंडुरोग हे तिळा नसावेत. तिच्या मुखाचा रंग निमळ 
असावा. हिरड्या लाळ व कठीण असाव्या, तोंड स्वच्छ असावें. दांत 
-सजबूत. असावेत. वाढविण्यास घेतलेल्या मुलाइतके तिला प्रसूत 
होऊन दिवस झालेळे असावेत. एखादा महिना जास्त असल्यासहि 
र्‍चाळेळ. तिचे स्तन घट्ट, मोठे असून त्यांचीं अग्रे स्पष्ट व उन्नत 
“असावीं. दूध पातळ व विपुल असून दूध व पाणी यांच्या मिश्रणाच्या 
'रंगासारखें असावें. व तें. अस्नीवर ठेवलें असतां त्यावर चांगली मलई 
येईल असें असावें. तिचें मूळ सुद्दढ ब निरोगी असून त्यास उलटी, 
"झाडे, पोटझ्यूळ वगेरेची बाधा नसावी. त्या ( तिच्या ) मुलाष दूध 
मिळाल्याबरोबर तृत्ति होऊन झोंप ठागत असावी. भुकेची वेळ खेरीज 
करून मध्यंतरी तें उगाच पिरपीर करणारें नसावें. दाहेला दारु, भांग, 
ग्रांजा, अफू वगेरेसारखीं व्यसने नतावींत, 


ट्ट स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपाठन. 


आयंवेद्यकांत दाईसंबघानें खालीलप्रमाणे झटले आहेः --- 
स्तन्यधात्याबुभे कार्य तदसंपदि वत्सळे ॥ अव्येगे त्रह्मचारिण्यो . 
वणेप्रकृतितः समे ॥ निरुजे मध्यवयसौ जीवडत्से न लोळुपे ॥ 
हिताहारविहारेण यत्नादुपचरेच्च ते ॥ ( वा. उत्तरस्थान. ) 

भावार्थः--आईस दूध नसेल तर दुघासाठीं दोन दाया ठेवाव्या. 
त्यांची जात व प्रकृति आईसारखी असावी. त्यांस कांहीं व्यंग नसावें. त्या 
अह्मचारिणी, निरोगी, दयाळू, व तरूण असून त्यांचीं मुलें वांचळेलीं 
असावीं. त्या अघाशी नसाव्या व मोठ्या प्रयत्नाने त्यांचे आहारविहार 
हितावह ठेवण्याविषयीं जपार्वे. 

दाई पसंत करूने घरांत ठेविल्यावर ती ज्या तर्‍्हेचें अन्न खात 
असेल तसें ( सवयीचें ) अन्न तिला द्यावें. कारण अन्नांत फरक 
केला असतां तिच्या दुघांतहि फरक पडतो; व मुलास दूध मानवत 
नाहींसें होतें. पुष्कळ ठिकाणीं दाई ठेविल्यावर तिला चांगलें ब जास्त 
दूध यावें क्षणुन श्रीमंती खाणें घालतात. त्यामुळें तिचें दूध मुलास पच- 
ण्यास जड पडतें व त्यास अजीणीश होतो. हणून तिला तिच्या सवर्यीर्चे 

: अन्न दिलें पाहिजे. तसंच तिला नेहमीं बसवून ठेवूं नये. त्यापासून दुषां- 

तील.घटक द्रव्यांचें प्रमाण वाहून तें जड बनतें. कारण ती नेहमीच मेह- 
नत करून पोट मरणारी असते. ह्मणून तिला कांहीं घरकाम करण्यास 
ळावावें. संध्याकाळीं तिळा फि*ण्यास जाण्यास लावावें. तिचें खतःचें मूळ 
तिच्याजवळ असावें; व दिवसांतून एकदोन वेळां त्यात आंगावर पाज- 
ण्याव लावावें. दाई ठेविल्यावर तिच्यावर फार लक्ष्य ठेविलें पाहिजे, कारण 
युष्कळदां ती मुलास अफूची गोळी देऊन निजवून ठेविते. दाईनें रोज 
स्नान केलें पाहिजे. कपडे स्वच्छ धुतलेळे वापरले पाहिजेत, आणि तिला 
घामट व मलीन १स्रें वापरू देतां कामा नये, 


- प्रकरण पांचवे. 
वर-दूध- 
सुलास आईचे दूध मिळत नवले किंवा मानवत नसले व दाई 
ठेविता येत नसली तर तिसरा उपाय झणजे वर-दुधावर किंबा 


वर-दूध- वटी 


कृत्रिम अन्नावर मूल वाढविणें, हा होय: या उपायाने मूल वाढविणें झाल्यास 
- त्यासंबंधानें फार फार काळजी घेतली पाहिजे. दूध आणून मुलाला पाजले कीं 
झालें, अशांतल! हा प्रकार नसतो. वर-दूघ देतांना मुख्यत्वेकरूने दोन 
गोष्टीकडे लक्ष्य दिलें पाहिजे. (१) जें दूध द्यावयाचें तें आईच्या दुघासारखे 
करून दिलें पाहिजे. ( २ ) तें स्वच्छ ब निमेळ असलें पाहिजे. 
१--मानवी दुघारेवजीं वर-दूध देणें झाल्यास गाढवीचें, शेळीचें 
किंवा गाईचें देण्यास हरकत नाहीं. गाढवीर्चे दूध सर्वांत पचण्यास हलके; 
पण तें सर्व ठिकाणीं मिळणें कठीण. शिवाय महागहि अततें. त्या खालो- 
खाल शेळीचे दूध चांगले आहे. पण तेंहि इर्वे तितकें ब पाहिजे तिकडे 
मिळण्यास पंचाईत असते.त्याच्या खालोखाल गाईचें दूध असून तें मात्र सर्वत्र 
मिळतें. या डुघांतील घटकांशयांचा फरक खालील कोष्टकावरून कळून येईल. 
भोजसअन्न. केझीन. लॅक्टेल्ब्युमीन. चरवी. दुग्धशकेरा. क्षार. पाणी. 
आंगावरचेंदूघ-२.०- (०.६ २१.४) ३.५ ७.० .२ ८७.३ 
गाढवीर्चेदूध--१.८- (१.० ०.८) १.० ५.५ .४ ९१.३ 
शेळीरचेदूघ---२.०- ८५.० ४.७ .७ ८६.६ 
गाईचेंदूघ --४.०-(३.२५ ०.७५) ३.५ ४.० .६ ८७.९ 
वरील कोषकावरून आईच्या दुधाच्या घटकांद्यांची गाईच्या दुधाच्या 
घटकांद्यांबरोबर तुलना केली असतां असें दिसून येतें, कीं, गाईच्या 
डुघांत औजस अन्न, केझीन हीं जास्त आहेत, व आईच्या दुधांत साख- 
रेचें प्रमाण जास्त आहे. यासाठींच गाईचें दूध देतांना तें आईच्या दुघा- 
सारख बनवून दिलें पाहिजे, ह्मणजे पचनास हलके पडतें. जितकें दूध 
तितकेच पाणी घातलें असतां गाईच्या दुघांतील ओजस अन्न आंगा- 
चरील दुधाच्या ओजस अन्नाच्या प्रमाणाबरोबर होतें. परंतु केझीन अडी ज० 
पटीनें जास्तच रहाते, केझीन हें जठररसांत ( जठररसांतील रेनेटशीं $ 
मिळून त्याची जाड घट्ट गुठळी बनते, व ती पचन होण्यास कठीण पडते. 
डी गुठळी समभाग दूघ-पाणी केल्यानें थोहीशी बारीक होते, व पचना- 


लाहि थोडी सुलभ पडते.परंतु केझीनचें प्रमाण त्यांत, आंगावरील दुघाहून 
इ र 


* ९० स्त्रियांचे आरोग्य च शिक्युपालन. 


जास्तच असतें. ह्मणून मूळ तीन महिन्यांचे होईपयत दुघांत अधिकर 
ग्रमाणानें पाणी घालावें लागतें. निरनिराळ्या वेळीं पाण्याचें प्रमाण 
खालीलप्रमाणें असावें£--- 
> ला आठवडा एक भाग दूध व चार भाग पाणी. 
र्‌ रा आठवडा 00) ११ 0) 1) तीन 0) ११ 
य रा पंधरवडा 0) १ 0) 0) दोन 00) 01) 
र रा महिना 00) १9 00) 00) दीड १ 1) 
केरा महिना ७७70595 पका 
रि वा महिना दोन "ह 00) 01) ण्ट्क शा ८2 
वार्माह्या > तीना; 9, 59 "एक 7 5.5 
आपल्या लोकांचा साधारण असा समज आहे कीं, दुधांत पाणी 
मिसळून तें तान्ह्या मुलाला घालणें बरें नाहीं. परंतु वस्तुस्थिति अगदीं 
उलट आहे. पाणी न घातलेले दूध तान्ह्या मुलास पचण्यास जड पडतें; 
च त्यामुळें त्याची पचनक्रिया. बिघडते. ह्यणून दुघांत पाणी घालून तें 
सुलास पाजावे; ह्मणजे तें सहज पचते. असो. मार्गे आंगावरचें दूध 
देण्याच्या ज्या वेळा सांगितल्या आहेत त्याप्रमाणेंच वर-दूध पाजावें. रात्रीं 
दहा वाजल्यापासून सकाळीं सहा वाजेपर्यंत मध्यें मूळ रडत उठल्यात 
बडिशोपेचें पाणी किंग शोफांचें पाणी द्यावें. प्रत्येक वेळीं दूघ-पाणी यांचें 
मिश्रण वयमानाप्रमाणें खालीलप्रमाणे देणें- 
पहिल्या आठवड्यांत एक मोठा चमचा.पुढें तीन महिन्यांपर्यंत दोनपासून 
तीन मोठे चमचे. तीन महिन्यांपासून नवटांक, सहा महिन्यांपासून पावरोर» 
हं दूघ-पाण्या'चें मिश्रण हळुहळू वाढवीत न्यावे. अशक्त मुलात त्याच 
वयाच्या सशक्त बुळापेक्षां अघिक पाणी असलेल्या कमी प्रमाणाच्या मिश्र” 
णावर ठेवावें. आईच्या दुधापेक्षा गाईच्या दुधांत साखरेचा धटकांश कपी 
असतो; व पाणी घातल्यावर तो अधिकच कमी होतो, आणि त्या बरोबरच 
लोण्याचें प्रमाणहरि कमी होतें, यासाठीं दूघ-पाण्याच्या भिश्रणांत दुग्धशकरा 
बाडावी. दुग्शकरेनें पोटांत वायु घरत नार्ही. झणून खडीवालरेपेक्षां 


वर-दूध. शे 


र्‍त्ती बरी. परंतु ती महाग असल्यामुळें गरिबांस वापरतां येत नार्ही. त्यां 
'ऐवजीं खडीसाखर वापरळी असतां चालेल. समभाग प्रमाणाच्या दूघ-पाण्यां- 
च्या मिश्रणांत दुग्धशकरा एक चहाचा चमचाभर घालावी; किंवा तिच्या 
'छेवजीं खडीसाखरेचा साघारण अर्धा इंच चोकोनी तुकडा घालावा. 
-पाण्याचें प्रमाण कमी जास्त असल्यास त्या मानानें साखरहि कमी जास्त 
घालावी. पाणी मिळविल्याने कमी झालेल्या लोण्याचें प्रमाण आंगावरच्या 
डुघाइतकें करण्यास क्रीम बरें पडतें. क्रीम ह्मणजे ज्यांत लोण्याचें प्रमाण 
अधिक आहि असें दूध. साय नव्हे, क्रीम दोन प्रकारांनीं तयार करितात, 
( १) जझेरभर दूध रुंद तोंडाच्या बाटलींत किंवा भांड्यांत घाळून व त्याचें 
तोंड ताफ बंद करून ती बाटली किंवा भांडे एका थंडगार जागीं पांच 
-सह्ा तास ठेवावें. त्याच्या समोंवती बफे ठेविला असतां फारच उत्तम< 
तेवढ्या वेळांत त्या दुघांतील लोणी वर जमा होतें. हे न हालवितां वरचे 
अर्धे किंवा एक तृतीयांश घेतलें अतां त्यांत पुष्कळ लोण्याचा भाग 
निघून येतो. थाळाच क्रीम ह्मणतात. ( २ ) दूध, केंद्रोत्सारिणी 
( ८७१ ३१२0४१118911]12 1130111180.) नांवाच्या यंचांत घालून फिरविले 
हाणजे लोणी लबकर वर येतें. परंतु हें भ्रीमंतांगिवाय इतरांस साध्य नार्ही: 
पाश्चात्य देशांत असें क्रीम बाजारांत विकत मिळतें. आपल्या इकडे तसें 
मिळत नाहीं. ह्मणून क्रीम ऐवजीं लोणी, कॉडलिव्हर तेळ, आलिव्हतेळ 
किंबा गोड्या बदामाचे तेळ वापरावें. नवटांक दूधपाण्याच्या सिश्नणांत 
याऊण इंच लोण्याची चौकोनी वडी घालावी, व दूध पुष्कळ हालवावें; 
ह्मणजे लोणी साघारण मिळून जातें. काडलिव्हरतेल किंवा गोड्या बदामाचे 
सेळ पांच थेंब, दुघांत घालावे. तेल दुघांत लवकर मिळण्यासाठी पहिल्यानें 
सोडाबायकाबे व पाणी यांबरोबर त्याचें मिश्रण करून नंतर तें दुघांत 
मिळवावे. ्ि 

२--वरदुघासंबंधाने दुसरी काळजी घ्यावयाची. ह्मणजे तें आईच्या 
डुघासारख स्वच्छ व निमेळ असावें. आईचें दूध जशाच्या तसेंच मुलाच्या 
पोटांत उतरते. त्ची गोष्ट वरदुघाची. नाहीं. : कारण ते पोटांत पडेपरथेत 


९२ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


कितीतरी तास गेलेळे असतात. आणि तेतढ्या अवकाशांत बाहेरचे पदार्थ 
ब जंतु त्यांत पडून तें खराब झालेलें असतें. दुधावारख्या पदार्थात एकदां. 
जंठु शिरले कीं, ते ताबडतोब वाढूं शकतात, अज्ञा दुघानें मुलास बाघा 
झाल्यावांचून रहात नाहीं. ह्मणून दूध काढल्याच्या वेळेयासून तें प्रुलाठ' 
मिळेपर्यंत त्याची स्वच्छता व निञतुकता राखली पाहिजे. दूघावर, 
माद्या बसू देऊ नयेत, तें तार्जे व निमेळ असावें. ज्या गाईेचें असेल 
त्री ग्राई निरोगी असावी, तिळा क्षय नसून तिच्या ओटीवर त्रण 
किंवा सडांतून रक्त येत नसावें. दूध काढतांना तिची ओटी, 
काढणाराचे ह्ात, भांडे, यांच्या स्वच्छतेकडे फारच लक्ष्य दिलें पाहिजे. 
डुघाळा शेणाचा स्प्श होऊं देतां कामा नये. दूध काढल्यावर भांड्याचें 
तोंड लगेच बंद करून तें उघड्या थंड जागीं ठेवावें. ह्मणजे तें पुष्कळ. 
वेळ चांगलें रहाते. उष्ण जागेंत ठेजिल्यास लवकर आंततें. हणून स्वपै- 
पाकघरांत ठेवूं नये, दुधासंबंधाच्या या बाबती श्रीमंतांशित्राय इतरांस, 
साध्य होणें अशक्य आहे. शहरांत तर साधारण श्रीमंतालाहि त्या अता- 
यच आहेत. कारण शहरांत गवळ्य़ाच्या विश्वासावरच तर्व भागवावें 
लागतें. आणि गवळी तर सखच्छतेची काळजी बोलण्यापळीकडे घेत अस- 
त्याचें दिसून येत नाहीं. ह्मणून दूध शक्‍य तितकें तार्जे व काळजीपूर्वक 
मिळवून पाजण्यापूर्वी तें उकळवावें. ह्मणजे त्यांत द्विरळेळे जंतु नष्ट 
होतील, 
दूध उकळवून जंतुरहित करण्याच्या अनेक रीती आहेत. पण सवोत 
सोपी ब घरीं सहज करण्यातारखी ह्मणजे दूध चुठीवर ठेअल्यावर उकळी 
फुटे तोपर्यत तापवावे. नंतर भांडें उतरून तें थंड पाण्यांत धरावें; ह्मणजे 
दूध लवकर थंडगार होतें.तापविल्यावरहि दुघाचें भांडें उघडे ठेवूं नये.कारण 
त्यांत जंतु पडून तें नास्‌ लागतें. दुधांत मिसळण्यारचें पाणी देखील स्वच्छ 
ब आघण आणलेले असलें पाहिजे, तसेंच हें दूध मिश्रण ऐन वेळीं तार्जे 
तयार करून दिलें पाहिजे. त्यांत चिमटीभर मीठदि घालावे. आपल्या इकडे 
मुलांस बोंडल्यानें किंवा चमच्यानें दूघ पाजण्याची चाळ आहि. मूल न रडता 
दष पीत असल्यात उत्तम; पण रडत दूध गिळल्यानें आमाद्ययांत इत्या 


वर-दूध. | 1-4 


-शिरते, व तो त्यामुळें. ताणला जातो, आणि सर्व दूघ उलटी होऊन बाहेर येते. 
'शिवाय दूध पितांना ठसकाहि लागतो व लाळ जशी सुटावी तशी सुटत नार्ही. 
यासाठीं मुलास दुध पाजण्यासाठीं .फिडींग बोंटलचा ( दूघ पाजण्याची 
बाटली ) उपयोग करावा. दूघ पाजावयाच्या बाटल्या पुष्कळ तऱ्हेच्या 
निघाल्या आहेत. बाटली घेणें ती रुंद तोंडाची असून सहज स्वच्छ करितां 
येईल अश्शी असावी, अशी झणजे बाजारांत मिळणारी होडीच्या आका- 
-राची बाटली उपयोगांत आणण्यासारखी असते. बाटली वापरू लागल्यावर 
'तिच्या स्वच्छतेकडे फार लक्ष्य दिलें पाहिजे. दूध पाजल्याबरोबर तोटी 
काहून घेऊन सोडा व ऊन पाणी यानें ती आंतून बाहेरून स्वच्छ धुवावी. 
अशाने साफ करावी वै नंतर ती बोरिक लोशनमध्यें ठेगावी. तोटीला मध्य- 
भागीं असें एक भोंक असावें की, तोटी खालीं करून बाटली घरली असतां 
तींतून एक एक थेंब दूध खालीं गळेल. भोंक अगदीं लहान असल्यास 
त्यामुळे मुलास दूघ ओढण्यास प्रयास पडतात. मूलहि त्यामुळें दूध ओढण्यार्चे 
सोडून देतें, व र्ड लागतें. भोक मोठें असल्यात मूळ जल्दीनें दूध पिते. 
परंतु गिळतांना आमाशयांत हवा दिरल्यामुळें लवकरच उलटी होऊन 
दुध बाहेर पडतें. 

गाईचें वर सांगितल्याप्रमाणें पाणी, साखर व क्रीम किंवा लोणी घाळून 
त्यार केलेलें वर-दुधाचें मिश्रण मुलाला मानवते किंग्रा नाहीं, डे त्याच्या 
-बजनावरून कळून येतें. निरोगी मुलाचें वजन मार्गे सांगितल्याप्रमा्णे दर 
आठवड्यास सहा औपसांनीं वाढतें. हाणून तें देत असतां मुलाचें वजन 
-करून पहावे. वाढत नसल्यास त्याचें कारण शोधावे. डे मिश्रण पचन 
होत नसल्यास मलावरून समजतें. मलामर्ध्ये पचन न झालेल्या केझी- 
-नच्या सफेत गुठळ्या दिसल्या व मूळ वारंआार पोटशूडानें रडूं लागलें तर 
ओजस अन्नाचें प्रमाण मिश्रणांस अधिक आहे, असें समजावे. कधीं झाडे 
तर कधीं मलावरोधहि त्यामुळें होईल. लोण्याचा भाग जास्त असल्यास 
'छलय्या द्वोतात. वारंवार परखाकडे लागतें, व त्यांत लोण्याच्या वाटोळ्या 
"गुठल्या दिसतात. यावरून ते ते पह्यथे कमीजास्त करितां येतात. पर्रठु 


९8 स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्ठुपाळन. 


तसें करून केझीन पचन होत नाहीं, असें दिसून आलें तर त्यांत पाण्याच्या” 
णेवजीं..*वालीर्वाटर, टचुन्याची निवळी किंवा »<तांदुळांची पातळ पेजः 
यांपेकी एखाद्याचा उपयोग करावा. हणजे त्याच्या योगानें केझीन 
ठढवकर .पचन होऊं शकतें. इतक्यानेंहि केझीन पचत नसल्यास अडीच 
तोळे दुधांत एक गुंज सोडीसायूट्स नांवाचें ओषघ घालावें, झणजे 
केझीन पचूं लागतें. असें करूनहि मुलाचें वजन वाढत नसलें व पोट- 
झूलापुळें तें रडत असलें तर पेप्सीन व सोडाबायकात्र किंवा पेप्टोजेनिक- 
सिल्कपावडर यांच्या योगानें दूध पचवून द्यावें. ही कृत्रिम पचनक्रिया 
इळुंहळ्‌ कमी करीत गेल्याने अखेरीस निर्भेळ दूघहि पचू लागतें. यासाठीं 
डॉक्टरचा सला घ्यावा. ञ्यांनां ही क्रिया गरिबीमुळे किंवा अज्ञानार्ने 
अवघड वाटत असेल त्यांनीं मुलास कांहीं दिवस मोठवलळेळे दुघावर 
( कन्डेन्ह्ड मिल्क ) ठेवावें. हें बाजारांत मिळतें. एक चमचाभर कन्डेन्स्ड 
मिल्क व आठ चमचे खच्छ पाणी असें मिश्रण करून मुलास पाजावे, 
यांत औजसअन्नाचें प्रमाण फारच कमी असल्यानें तें पचन होऊन मूळ 
सुधारू लागतें. मात्र याचा उपयोग फार दिवत करूं नये, कारण त्यामुळें 
बडे स्करिताचा (लॉ) निसार दोण्याचा संभव सणतो हिर्ीदि 


४एक मोठा चमचाभर वाळी ( विलायती जवाचे दाणे) घेऊन ती चारपांच 
वेळां पाण्यानें धुव्रावी-मग ती एक शेर पाण्यांत टाकून तासभर मंदाझीवर शिजवावी. - 
बाळी नरम झाली ह्मणजे मग पाणी गाळून ध्यावें. याला बालींवॉटर असें ह्मणतात.. 
हें लौकर विघडतें ह्मणून २४ तासांत २-३ वेळां करावें 

.- कळीचा चुना ५॥ तोळे व चार झर स्वच्छ थंड पाणी हीं दोन्हीं एका 
बाटलींत एकत्र करून चांगलीं हाळवावीं व हें मिश्रण २४ तासपर्यंत तसेंच राहूं दयावे 
हझणजे तळाला सांका व वर पाणी असें होतें. हें वरचें पाणी हळूच ओतून घेऊन तें 
निळ्या रंगाच्या बाटलींत भरून वूच मारून ठेवावें. याला चुन्याची निवळी किंवा, 
लांडैमं वॉटर असे हणतात. 

> दोन भोठे चमचे सडीक तांदूळ घेऊन स्वच्छ पाण्यानें छुवावे, नतर 
साधारण दोन शेर कोमट पाण्यांत तीन तासपर्येत ते भिजत घालावेःवक्षर मंदार्झावर 
खक तासभर [ तांदूळ नरम होईपयत ] उकळावे; मग पाणी गाळून ध्यावे. यातो 
न्ांदुळांची पातळ पेज किंवा मंड ( राइस वॉटर ) अस हणतात. यांत रुचीसाठ!' 
लिंबाची साल, किंवा थोड्या लवंगा घालाव्या. 


छतिम अन्न. ९५ 


फरक करून केझीन पचन होत नाहीं असें दिसल्यास मुलास. दह्याचें तरवणी 
पाजाबें. त्यांत केझीन नसल्यापुळें तें सहज पचते. यानें मूल सुघारू 
लागल्यावर त्यामध्यें हळुहळू वाढत्या प्रमाणाने उकळलेले. दूध घालावें 
ह्मणजे तें त्याला . पचू. लागतें. वर-दूध देतांना आणखी पटक 
गोष्ट भ्वश्य लक्षांत ठेञावयाची, ती ही की, आईचें दूध जितकें ऊन 
असतें तितकें तें ( वरदूघ ) असावें. थंडगार असूं नये किंवा कढतहि असू नये, 


प्रकरण सहावे. 

कुत्रिम अन्न, 
बाजारांत किती. तरी प्रकारचीं कृत्रिम अन्ने ( पेटन्ट फुड्स ) विकाव- 
यास ठेअलेलीं असतात. पण जर मुलास आईचें दूध किंगा वर-दूघ 
मानवत असेल तर कृत्रिम अन्ने न वापरणें फार बरें. कारण मुलाला रोग 
झाल्याशिवाय एकाहि कृत्रम अन्नावर लहानपणापासून वाढवितां येत 
नाहीं. अश्या कृत्रिम अन्नांवर बाढत असलेलीं मुलें आरंभीं चांगलीं गुट- 
गुटीत दिसतात खरीं पण पुढें तेंच अन्न चाळू ठेवलें असतां त्यांनां रक्त- 
पित्त व अस्थिवक्रता हे रोग होऊं लागतात. एखादें मूल ज्या अन्नाने 
चांगलें पोततें तेंच कृत्रिम अन्न दुसऱ्या मुलास उपयोगी पडेल असें नार्ही, 
बाजारांत मिळणाऱ्या कृत्रिम अन्नाचे दोन वर्ग करितां येतील. १-गाईच्या 
ताज्या दुघारेवजीं देण्यास व २-गाईच्या ताज्या दुधांत मिळवून देण्यास, 
पहिल्या वर्गात स्विस्‌मेड कन्डेन्स्ड मिल्क, नेसल्स कन्डेन्स्ड मिल्क, 
ग्ल्यॅक्सो, अलेनबरी नंबर एक व दोन, हॉलिक्त माल्टेड मिल्क, का्निक्स 
सोल्युबळ फूड, मायूलो फूड हीं येतात. यांत पहिळीं दोन गोठविलेली दुधे 
आहेत. तिसर्रे गोठवून केलेली दुधाची बुकी आहे. चवथ्या व पांचव्यांत 
दुघाच्या बुकीशिवाय पूरण रूपांतर केलेलें पिष्ठसत्व (स्टाचे) आहे, आणि 
शेवटच्या दोहोंत दुधाच्या बुकीव्ररोबर अधवट रूपांतर केलेलें पिष्ठतत्व आहे 


दुसऱ्या. वगीत मेलिन्स फूड, हावीस्‌ बेबी फूड, मासळेज फूड, अलेन- 
बरी नं. ३, बेनजस फूड, सव्हरी आणि मूर्स फूड, कॉनेफ़ावर, नीव्हज़ फूड, . 


९ _ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


रॉब्स बिस्किट वगेरे येतात. यांपैकीं पहिल्या तिहींत पूर्ण रूपांतर केलेलें 
पिष्ठसत्व आहे. दुसऱ्या तिहींत अधत्रट रूपांतर केलेलें पिष्ठसत्व आहे, व 
शेवटचीं तीन रूपांतर न केलेलीं पिष्ठसत्वें आहेत. 
पहिल्या सहा महिन्यांत पहिल्या वर्गीतील कृत्रिम अन्ने द्यावींत. सहा 
महिन्यानंतर दुसऱ्या वगोतील पहिलीं सहा द्योवींत व एक वर्षानंतर 
डुसर्‍्या वगोतील शेऊटचीं तीन द्यावीत; अगर नाचण्याचें सत्व, जवांचें 
सत्व, सातू हीं द्यावीत, 
कधींकधीं परसाकडे होऊं लागलें असतां कन्डेन्स्ड मिल्क, अलेनवरीज 
फूड नं. १ व नं. २, होलिक्त माल्टेड मिल्क यांवर मुलाला कांहीं दिवस 
ठेविलें हणजे तें बंद होऊन मूल सुधारू लागते. कारण त्यांतील केझीन 
सहज पचन होतें. परंतु केवळ अश्या कृत्रिम अन्नांवरच मूळ वाढवू 
लागल्यास त्यापासून पुढें वर सांगितल्याप्रमाणें रक्तपित्त, अस्थिवक्रता 
वगेरे रोग होतात. कारण त्यांतील लोण्यासारल॑ तत्व पोषणास 
छागणाऱ्या प्रमाणापेक्षा फारच कमी पडतें. लोणी कमी मिळालें 
कीं अस्थिऊक्रता विकार जडतो. तसेंच हीं' अन्ने बनवितांना त्यांस 
पुष्कळ तास उष्णता लावावी लागत असल्यापुळें त्यांतील घटक द्रव्यांत 
फरक पडतो, व त्यामुळें रक्तपित्ताचा विकार होतो. ह्मणून केवळ कृत्रिम 
अन्नांवरच मुलाळा वाढविण्याचें न करितां जरूरीप्रमाणे त्यांचा उपयोग 
करून हळुइळू गाईचे दूधहि देण्यास सुरवात करावी. कृत्रिम तऱ्हेने मूळ 
पोवर्णें झाल्यास वरील सर्व गोष्टी लक्ष्यांत बाळगून त्याप्रमाणें वागळे 


पाहिज, ह्मणजे सहसा मुळाची प्रकृति बिघडणार नार्ही. व मोठमोठ्या 
_) ढं 


त जी मय त्यसंख ती तशी पडणार नाही. 
शहरांतून ग्ुहांत जी मयंकर सृत्युसंख्या दृष्टीत पढ्ते ढास लौकरच डरू 


गोरे अन्न मु 

हकळ छोक भात, भाकरपोळी, कण्हेरी षगैरे साच कमत 
करितात. त्यामुळें मुलें लह्वानपणींच मरतात. भमा याच्या तरत 

घाश्यिबाय कोणताहि पदार्थे अन्न ह्मणून वेल या त 
० ्् करण्यासाठीं उपयोग करावा. क क्र ह्ावींत या 
> मेलि? वें. कृत्रिम 

घाला 

चमचाभर मेलिन्सफूड ढु क्स 
तावर माहिती असते, हाणून ती येथें दिळी 


छत्रिम अन्न. ९५७ 


बारापासून पंघरा महिनेपर्यंत दूध हें मुख्य अन्न असावें. फिडिंग 
बॉटलनें दूध देत असल्यास तें हळुहळू बंद करून चमच्याने व पेल्यार्ने 
मुलास पिण्यास शिकवावे. दूध पाजण्याची वेळ हळुहळू वाढवीत तीन 
तासां ऐवजीं चार तासांची करावी, व दुधांत पिष्ठमंय अन्नाची पेज 
करून मिसळीत जावें. एका वेळेला साघारण एंक चद्दाचा पेलाभर 
दूघ-पेज मिश्रण द्यावे, व त्यांत एक भाग पेज व चार भाग दूध 
असावें. पेजेकरितां तांदुळांचें किंवा जवांचें पीठ उपयोगांत आणार्वे. 
एक मध्यम भाकाराचा वाठोळा चमचामर पीठ घेऊन तें अर्धा दोर 
पाण्यांत घालावें व वीठ मिनिटे शिजवावे. अशी तयार केलेली पेज 
दुधांत मिसळण्याकरितां वापरावी. त्या मिश्रणांत रुचीसाठीं थोडेसे मीठ 
व साखर घालावी. रोज एक वेळ मोसंबी, नारिंग किंबा लिंबू अशा 
ताज्या व गोड फळांचा २॥ तोळे रस पुलाला पाजावा. पंधरा महिन्यां- 
नंतर दिवसांतून एकदां चांगला शिजविलेला भात दुघांतून देण्याची 
सुरवात करावी, परंतु इतर सर्व चाळू ठेआवें. अठरा महिन्यांनंतर दोन 
वेळां भात द्यावा, दुधांत पेज मिसळण्याचें बंद करावें व साधे दूष 
पिण्यास द्यावें. कित्येकदा असें पहाण्यांत येतें, कीं, कांहीं मुळें आठनऊ 
महिन्यांची झालीं, त्यांस कांही दांत आले, कीं, पेज, भात, .भाकर, 
नाचण्याचें सत्व, टापिओका, तवकीर खाऊं घालतात व ती त्यांनां 
पःचतेहि. पण कांहीं अश्लींहि आढळतांत, कीं, तीं दोडदोन वर्षीची 
झालीं तरी त्यांनां हे पदार्थ पचावयाला जड जातात. साधारण रीतीनें 
पिष्ठमय अन्न ( स्टाचे ) पचविण्याची शक्ति मूळ वर्षेधवावर्षाचें होत 
आलें, कीं, येऊं ठागते. कित्येक मुलांत ती यापूर्वीहि येते. झणून हे 
पाहून त्याप्रमाणें थोडथोडें अन्न दिलें पाहिजे. नाहींतर पोट बिघडून 
झाडे होऊं लागतात. कित्येकदां अवष्टंंम होतो, व यकृत बिघडून डबा 
होतो. हातापायांच्या काड्या होतात, शरीर रोडत जातें, व त्यापुळें असंख्य 
मुलें बाल्यावस्थेंतच मृत्युमुखी पडतात, मुलाला कांहीं दांत आले हणजे 


चांगळी माजळेळी भाकर किंवा बिस्किटे अगर भात दुधाबरोबर देतात; 


र्ट स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


पण असें अन्न लवकर सुरू करणें बरें नाहीं. मूल दोन वर्षीचे होईपर्येत तरी 
त्यास मांसान्न देऊं नये. अपुऱ्या महिन्यांची आणि अशक्त मुलें यांनां फार 
संभाळून वाढविले पाहिजे. दोन वर्षांपुढें भात, भाकर, वरणाचें पाणी, 
भाजी, मांसरस वगेरे थोडथोडें देण्यास लागावें. बाल्यावस्थेंत वाढ फार 
जलदी होत असल्यामुळें मुलाच्या अन्नाचें मान त्याच्या मानानें जञास्त 
असतें. मूल सात वषोचें झालें हणजे भग त्यास चारदां खाऊं घालावें 
परंतु येतां जातां तोंडाचा चरक चालूं देणें बरें नाहीं. मुलांस नेमलेल्या 
वेळीं खाऊं घालावें व त्यांस हातानें जेवण्याची संवय लादावी. अभका- 
वस्थेंत भरविणें जरूर असतें, पण पुढें तसंच चालविणें बरें नाहीं. आपल्या 
*“ हातानें जेवल्यास तीं हवें तितकेच खातात. मध्यें पांनगीं, कडबोळीं, 
रेवड्या, साखर, बिस्किटे, केक, पेपरमीट, चॉकोलेट, बोरें यांचा एक- 
सारखा तोंडचाळा चालवू देऊं नये. त्यापासून पोट बिघडल्या शिवाय 
रहात नाहीं. मुलांनां खाऊ ह्मणून द्यावा लागतो, ही गोष्ट खरी आहे. 
पण तो एकसारखा नसावा. एकदां अशी वारंवार खाण्याची संबय लावली. 
झ्णजे ती सोडविण्याचे कठीण पडतें. मुलांना गपागप खाण्याची संवय 
लावू नये, सावकाद्य चर्वण करून खाण्याची मातेने सवय लावावी 
पुष्कळदां मुलांनां भूक नसल्यानें तीं खात नसतात.अश्या वेळीं मातेनें जबर- 
दस्तीने त्यांच्या घशांत अन्न कोंबू नये. किंवा वाघ, बागुलबावा वगैरेची 
भीति घाळून अन्न खाऊं लावूं नये. त्यापासून त्यांस हित न होतां अप्राय 
मात्र होतो. अलीकडे बरेच लोक मूलांनां चहा, कॉफी वगेरेसारखीं उत्त 
जक पेयें देऊं लांगळे आहेत, हें फार वाईट आहे. त्याऐवजी आरारोटची 
किंवा ओटमीलची खीर करून देत जावी, त्यानें प्रकृति चांगळी राहील« 
मादक पदार्थ तर कधींहि देऊं नये.उंची उंची पक्कान्नें व अपचनीय मांसें त्यांस 
बरी नाहींत, फळें देणें तीं देखील फार पिकलेलीं,कच्चीं व नासकीं नसावींत« 
त्यांतील बिया काढून मित प्रमाणानें त्यांचा रस दिवसाच्या मधल्या जेवणा- 
यूर्वी द्यावा, याप्रमाणें इळुहळू त्यांचे वयोमानाप्रमाणें ज्याचा जो आहार 
असेल तो मितप्रमाणानें द्यावा, 


हवा व व्यायाम. ९९ . 


प्रकरण सातवे. 
हवा व व्यायाम. 

अन्नाप्रमाणेंच मुलांच्या हवा व व्यायामाकडे लक्ष्य दिलें पाहिजे, पुष्कळ 
लोक हवा लागेल हणून खिडक्या, दरवाजे बंद करून मुलांस खोलींत कोंडून 
ठेवितात. त्यापासून मुलांची प्रकृति बिघडल्याशिवाव रहात नाहीं. मुल ज्या 
खोलींत असेल त्या खोलीचे वर्व दरवाजे व खिडक्या बंद करू नयेत, निजर्ळे 
असतां त्याच्या आंगावर वारा न येईल अश्या रीतीर्ने त्याच्या डोक्या - 
वरची खिडकी बंद करावी. खोलींत मोकळेपर्णी हवा खेळल्यापासून मुलाला 
नुकसान होत नार्ही. मुळ चार महिन्याचें होईपयेत त्यास त्याच्या मानेचा 
कळस सावरत नाहीं. हणून त्यास उचलतांना त्याचें डोकें व पाठ 
आपल्या हातांवर चांगळी सांवरून घरून उचलले पाहिजे. चार सहिन्यां- 
नंतर मुलें हातपाय उडवू लागतात, ब खेळूं लागतात. त्याठुळें त्यांच्या 
शरीरास चांगल्या प्रकारचा व्यायाम होतो. हवा चांगली असतां व मुल 
सुद्दढ ब निरोगी असतां पंघरावीस दिवसांचें तें झाल्यावर त्यास एक 
दोन तास बाहेर उघड्या हवेंत नेण्यास हरकत नाहीं. मात्र अशा वेळीं 
कपडेलत्ते व्यवस्थित घातले पाहिजेत. मुलास बाहेर फिरण्यास नेल्याने 
बारा, भूत लागेल हाणून घावरू नये. ज्या वेळीं हवा थंड व कुंद असेल, 
सोसाट्याचा वारा सुटला असेल, अभ्रे आलीं असतील,पाऊस, धूळधुरळा 
उडत असेल,कडक उन्ह असेल तर मुळाला बाहेर नेणें बरें नसतें.पुलाळा 
फिरावयास नेल्यावर तेथें त्यास एकाच जागीं घेऊन बसू नये. घेणाऱ्याने 
इकडेतिकडे फिरावें. एका बाजूनेंच त्यास धरून राहूं नये. मधुनमधून त्यास 
फिरवून धरावें. दहा महिन्यांनी मुलें बहुतकरून रांगू लागतात.परंतु अशक्त 
मुलांस उशीर लागतो.अशा वेळीं त्यांध जपले पाहिजे, सुमारें सवा वर्षाने 
तीं आपल्या आपण पायांनीं चालण्यास यत्न करितात, अश्ावेळीं त्यांस 
हातानें धरून थोडथोडें चालवावे. कित्येक स्त्रिया मुलांनां उचलतांना 
हात धरून एकदम वर उचलतात. त्यापासून नुकसान होतें. हणून 
उचलतांना फार संभाळून उचलावे. कित्येक गरगर फिरवितात किंबा वर. 


४०७ स्त्रियांचे आरोग्य व दिल्युपालन. 


- उडवीत असतात, है बरें नाहीं. यापासून मस्तकांत रक्तसंचय होऊन 
मेंदूच विकार होतात. मुलें चाळू फिरू लागण्यासारखीं झाल्यावर त्यांत 
-खेळूंबागडू द्यावे. उगाच दटावून घरांतच बसवून ठेवूं नये. जितकी तीं 
मोकळ्या इथेंत फिरतील सवरतील तितकें त्यांस बरें असतें. फिरल्यासवर- 
-ल्यानें ब आवडीप्रमाणें त्यांस निरनिराळे खेळ खेळूं दिल्याने त्यांचे अवयव 
अजबूत होऊन प्रकृति सुद्दढ व निरोगी रहाण्यास बरें पडते. बाहेर फिरा 
वयास जातांना वाटेंत अनेक वस्तु दिसल्याने त्यांनां त्यापासून आनंद 
होतो.मुळें मोठीं झाळीं ह्मणजे तीं निरनिराळ्या गोष्टींविषयी माहिती विचारू 
- छागतात. ती त्यांस समजावून सांगितली पाहिजे. कित्येक आईबाप “तुला 
तें कशाला पाहिजे, गप्प रहा? हणून दटावीत असतात, हं बरें नाहीं. 
त्यापासून तीं पुढें 'ढ? निघतात. कित्येक आईबाप मुलांच्या आंगास मळ 
लागेल हणून घरांत ठेवितात, हें बरें नाहीं. तसेंच त्यांस उघड्या 
- यायांनीं पाण्यांत अगर ओलींत खेळूं देणेंदि बरें नाहीं. 
स्वच्छता:---मपुळांची प्रत्येके बाबतींत खच्छता राखली पाहिजे. 
उदाहरणार्थ; अन, शरीर, कपडेलत्ते, आंथरुणपांघरुण,पाळणा, निजावयाची 
जागा, खेळणीं, वगेरे. 
अन्नः--दूध वगेरे अन्न देतांना कोणते नियम लक्षांत ठेविले पाहिजेत 
- व त्याच्या निमैळपणा व शुद्धतेसंबंधानें काय खबरदारी घेतली पाहिजे हँ 
मार्गे सांगितलेंच आहे. मुळाला खाऊ दिला ह्मणजे तो वारंगार जमिनीवर 
“पडून मळतो. मुलें तो पुनःपुनः काढून खात असतात. त्यामुळें त्यांच्या 
योटांत मळ जाऊन रोग होण्याचा संभव असतो. ह्मणून तो अश्या रीतीनें 
खराब होणार नाही, अंशी काळजी मातेने धेतली पाहिजे. साधारण मुलें. 
मोठीं झालीं ह्मणजे त्यांत दरवाज्यांत येणारे खाद्य पदा्थे पुष्कळ आईबाप 
घेऊन देत असतात.उदादरणार्थ; रेवड्या, छाल्याकडील निरनिराळे पदार्थ, 
कलिंगड, टरबूज वगेरेंचे कापलेळे तुकडे, सरबतांतीळ बीचे मोर, गांठर्ठी, 
चिकी, गुडदाणी, वगेरे. असे, त्यांवर धूळ माद्या बसळेळे, पदार्थ पुलांची 
-अकृति बिघडण्याला कारण झाल्यांवांचून बहुधा रद्दात नाहींत. ( यासाठीं 


हवा व व्यायाम. १०९. 


“ रोगोत्पादक प्राणी हें पुस्तक पहा. ) हणून बाजारी खाण्याचे पदार्थ 
मुलाला घेऊन देऊं नये. काय देणें तें स्वतः घरीं करून द्यावे हें बरें. 
स्नानः--अन्नाप्रमारणेंच यांच्या शरीरस्वच्छतेकडेहि लक्ष्य दिलें पाहिजे.. 
पुलें पाळण्यांत असतांना मुततात व हगतात. त्यामुळें त्यांचें आंग मळीण. 
होतें. हणून मुलार्चे मळलेले आंग पाण्यानें धुवून स्वच्छ पुसळें पाहिजे. 
मुलांस रोज सकाळीं स्नान घालावें. थंडीचे दिवसांत सकाळीं. 
ह्नान घाळूं नये. अभकास पहिले कांहीं दिवस साघारण ऊन पाण्यानें. 
₹हनान घालावें. पुढें हळुरळू त्याहून कमी ऊन पाणी वापरावें. उन्हाळ्यांत. 
थंड पाण्यानें सकाळसंध्याकाळ स्नान घालणें बरें. शक्य तितकी त्यास. 
थंडीच्या दिवसांखेरीज इतर दिवसांत थंड पाण्याची सवय लावणें बरें. पण. 
थंड पाण्याच्या स्नानानंतर मुल हुशारीने खेळले व त्याच्या आंगास उबारा 
व टवटवी चढली तर तें स्नान त्यास चालू ठेवण्यास हरकत नाहीं. पण. 
मूल नाजुक असून स्नानानंतर त्याचें आंग गार पडलें व तें कांकडूं लागलें 
तर त्यास थंड पाणी मानवत नाहीं, असें समजावें, स्नानापूर्वी आपल्या मर्ध्ये: 
खोबऱ्याचे तेळ लावून मुलाला बराच वेळ रगडीत असतात. त्यामुळें 
तें रडत अततें. पुढें स्नानविधीहि बराच वेळ तें रडत असतां चाललेला 
असतो, त्यापासून सरदीपडसें होण्याचा संभव असतो. ह्मणून तेल लावर्णे- 
तें फार वेळ न लावतां व स्नानविधीहिझटपट आटपावा. स्नान घालतांना 
डोक्यावरून एकदम पाणी ओतूं नये. त्यामुळें मुलें घुतमटतात. साबणा च!. 
फॅस नाकातोंडांत व डोळ्यांत न जाईल अशी खबरदारी ध्यावी. स्नानाला 
कांदीं मुलें घाबरतात याचें कारण वरीळपेकीं कांहीं ना कांहीं असतें. न्हाऊं 
घातल्यावर त्याचें आंग, साफ पुसून कोरडे करावें व त्यावर सुगंधी बुकी. 
लावावी.नंतर त्यास तइतुमानाप्रमाणें कपडे घाळून निजवावें.अशक्त मुलांस. 
लोंकरीचे कपडे घालणें बरें. मुलास झोपेतून उठतांच किंवा घाम आला 
असतां, तसेंच पाजल्याबरोबर किंबा भरविल्याबरोबर लगेच न्हाऊ घाल 
नये. मध्यंतरी दोन तास तरी जाऊं द्यावे, स्नानाच्या पाण्यांत चिमटी मरू 
मीठ टाकल्याने मुलांस शैत्य होत नाहीं, स्नानाने मूळ सुहढ होतें, त्याझू. 


२०२ स्त्रियांचे आरोग्य .व शिक्युपालन. 


-आराम वाटतो. आंगावरील मळ. गेल्याने रोमरंग्रे मोकळीं होतात. 
त्यामुळें शरीरांतील घाण बाहेर पडण्यास बरें पडतें. केडू, अस्वस्थपणा 


नाहींसा होतो, व झोंपहि सखस्थ लागते. मुलें साधारण मोठीं झालीं ह्मणजे 


त्यांच्या स्नानाची पुष्कळ आईबापें काळजी घेत नाहींत. स्नानाचें पाणी 
आणि तांब्या, एवढें त्यांच्या हवाळीं करितात. मुलांना सच्छासच्छतेचें 
महत्त्व समजत नसल्यामुळें व आंग धुण्याची प्राहिती नसल्यानें तीं आंगा* 
बरून पाणी ओततात. त्यामुळें हंडाभर पाणी ओतूनहि त्यांच्या आंगास 
मळ तो मळच रदातो;क्णून त्यांनां स्वच्छतेचे महत्त्व समजैपर्येत पालकांनी 
सनान घातलें पाहिजे. मूळ उपजल्यावर त्याच्या स्नानादि स्वच्छतेपंत्रंवाने 
मार्गे सांगितलेंच आहे. स्नानानंतर नाळ पटून ती जागा बरी होईपयत 
कार काळजी घेतली पाहिजे, नाळ बहुतकरून पांचव्या दिवशीं गळून 
यडतें. त॑ पडेपरयेत समोंब्रतीं गुंडाळलेले फडके रोज  कोळजीपूर्वक 
बदळीत असावें. त्यांत मळ; घाण बगैरे जाऊ देऊं नये. नाळ पडून 
शेल्यावर कांहीं आठवडे पोट बांधलें प!हिजे. परंतु बेंबी चांगली बरी झाली 

असळी तर पोट बांधण्याची जरूरी नाही. 
कपडेलळतेः--मुलांचे कपडे खच्छ, मऊ, वजनाने हलके, सेल व 
अडतुमानाप्रमाणें असावेत. अर्भकावस्येंत मुलांची त्वचा फार नाजुक 
असते. हणून त्वचेला इजा करतील असे ते नसावेत. बाल्यावस्थेत 
अंडीवाऱ्याचा व उष्णतेचा परिणाम मुलांवर लवकर घडतो व पडसे, 
स्वबोकळा वगैरे दुखणीं येतात, ह्मणून त्यांस सहता उघडें ठेऊं नये, 
यंडीच्या दिवसांत मुळांना लोकरीचे कपडे घातले पाहिजेत. लोंक- 
रीचा कपडा नुसता आंगांत घातल्यास त्वचेस घासून त्या ठिकाणी 
बारीक पुरळ उठतो. ह्मणन प्रथम एक पातळ सुताचा सदरा बाळून 
भंग त्यांवर लोंकरीचा'कपडा' घाळावा. उन्हाळ्यांत सुताचे कपडे चालण्या” 
सारखे असतात. लोंकररीचें कापड घेतांना ज्याचा तंतु रड असेल असें 
वळ स्त्रिया मुलांची छाती व डोकें कपड्यांनी आच्छादितात; 
उघडे ठेविल्यानें मूळ रोगी बनते. ह्मणून त्यांचीहि काळजी 


हवा व व्यायाम. १७३ 


बेतली पाहिजे. स्नान घातल्यावर मळके कपडे मुलांना घालू नयेत. कारणं 
स्नानाने स्वच्छ व रोमरंभ्रे मोकळीं झालेल्या शरीरांत अशा कपड्यांची 
घाण शिरून पुळाचें आरोग्य ब्रिघडतें. हगूनपुतून खराब केलेले कपडे 
फार वेळ न लावितां लगेच बदलावेत. अशा कपड्यांपासून प्रकृति बिघडून _ 
शिवाय त्यांची नाजुक त्वचाहिबिघडते; ञंगावर पुरळ उठतो,त्याची खरूज, 
खंवदें. होतात, व त्यामुळें मूल अस्वस्थ होतें व त्याची सारखी पिरपीर व 
रड सुरू रहाते. यासाठीं आधींपासूनच स्वच्छतेची काळजी घेतली पाहिजे. 
भकावस्थेंत तोंडांतील लाळेमुळें छातीवरील कपडे ओळे होतात; हणून 
अक्णा वयांत छातीवर एक फडकें असावें. हें फडकें जरूरीप्रमाणें वारंवार 
बदलावें. मुलें मोठीं झालीं झणजे त्यांस उघड्या गळ्याचे [ ओपन कॉल- 
रचे ] कोट करून देऊं नयेत. कारण सुलें आंतील कपड्याचें बटण लावीत 
नाहींत, त्यामुळें गळ्याच्या. उघड्या भागाला थंड वारा लागून खोकला 
होण्याचा संभव असतो, बाहेर फिरावयास जातांनाचे ब घरांत घालण्याचे 
असे निरनिराळे कपडे असणें बरें. एकच कोट, पाटलोण किंवा सदरा बाहेर 
चं घरांत घालूं देऊं नये.मुलास रात्रीचे निजावयाच्या वेळचे कपडे निराळे 
असावेत. यासाठीं मालेयाखून पायापर्यंत एक झगा करावा. ह्मणजे. पाय 
उघडे रहाणार नाहींत; शरीरास ऊब राहील व डांत, मच्छर यांचा त्यांस 
जासत होणार नाहीं. सृळांना जोडा, बूट देणें तो ढिळा असावा, घट्ट कघोहिं 
असू नये. अभकांनांहि कित्येक बूट घालतात. पण पायमोजे असल्यास 
त्यांची जरूरी नाहीं. घाळावयाचेच असल्यास लोंकरीच्या कपड्याचे बूट 
घालावेत, व ते ढिळे असावेत. मुलांस घराबाहेर अनवाणी चालूं 
देऊं नये, ्ञ 
आंथरूणपांघरूणः--प्रुलाचा बिछाना व प्रांघरुणें नेइमी खच्छ 
असावींत. मुलें ढहानपणीं मुततात व हगतात. यासाठीं त्यांच्या बिछान्या- 
बर मेणकापड घातलें पाहिजे; ह्मणजे सर्वच कपडे बदलावे लागत नाहींत. 
गादीवर किंमा घोंगडीवर मेणकापड घालावें ब त्या मेणकापडावर एवादें 
मऊ वस्र किंतरा गोधडी घालावी, व त्यावर . मुळाढा निजञाावें. त्याची 


१०४ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


सांघरण्याचीं वस्त्रे जड नंसून इलकीं व उबदार असावींत, उन्हाळ्याच्या 
दिवसांत विशेष ऊबदार वस्त्रे असूं नयेत. फाजील उबेनें मूल अस्वस्थ 
व त्रासिक होतें. मुलांचे आंथरूणपांघरूण मलमूत्रानें भिजलेले नसर्ले 
तरी रोज उन्हांत घाढून सुकवार्वे. ऊन व वारा लागल्यानें कपडे बरेचसे: 
झुद्ध होतात. मळीण कपड्यांपासून उवा, ढेंकूण वगेरेंची उत्पत्ति होते. 

पाळणाः---आपल्यामध्यें लांकडी पाळणा करितात, त्यापेक्षां लोखंडी 
असणें बरें. कित्येक वस्त्राचाच [झोळी ] पाळणा करितात,पण तो बरा नव्हे 
पाळणा हाटला ह्मणजे त्यांत मुलाला आपले हातपाय दवेतसे मोकळेपर्णी 
ठेविता आले पाहिजेत. त्याच्या हाळचाळीला कोगत्यादि प्रकारें व्यर्‍्यय' 
येतां कामा नये. वस्त्राच्या पाळण्यांत या सर्व अडचणी असतात. लांकडी 
पाळण्यांत ढेंकूण फार होतात. त्यामुळें मूलांना फार त्रास होतो. ह्मणून तो 
रोज पाहून धुवून पुसून स्वच्छ राखला पाहिजे. 

निजावया'ची जागाः--मुलाचा पाळ७ खोलींत अश्या जागीं ठेवावा 
कीं, त्यावर वाऱ्याचा झोत, ऊन व चकचकित प्रकाश हीं येतां कामा 
नयेत. खोळी मोठी असावी. तींत सामानाची, माणसांची, दिव्यांची गदी 
असूं नये. खोलींत हवा मोकळेपर्णी फिरेळ अश्या रीतीनें तींत सोय असावी- 
उजेडाच्या बाजूनें मुळाचें डोकें करावें. प्रकाशाकडे त्याची दृष्टि करून 
ठेऊं नये.खोलींत घाण येतां कामा नये. एकंदरींत जागा स्वच्छ व हवाशीर 
असून “ मुलांचें शिक्षण ? या प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणें शक्‍य तितकी 
रमणीय केलेली असावी. 

खेळणीं;---मुळांना निरनिराळ्या प्रकारचीं खेळणी देण्यांत येतात, व 
तीं त्यांना फार आवडतातहि; पण खेळणीं देणें तीं जेणेंकरून मुलांना इजा 
होणार नाही अश्या प्रकारचीं असलीं पाहिजेत. बाजारांत अनेक जातींची 
खेळणी मिळतात. कांहीं पत्र्याची, कांही लांकडाचीं, कांहीं रबराची 
असतात. पत्र्याची खेळणीं त्यांची कडा, टोंक लागून मुलाला कित्येकर्दा 
स्यांपासन इजा होण्याचा संभव असतो. रबराच्या खेळण्यापासून तशी 
आति नसते, पण मुळें तोंडांत घाळून तीं सारखीं चोखू लागणे बरे 


हवा व व्यायाम. १०५ 


नसतें. लांकडाचीं कडा, टोंक नसलेलीं खेळणी मुलांस देणे वाईट 
नाहीं. अभेकावस्थेंत कोणताहि हातांत दिलेला पदार्थ मुलें जितका लवकर 
तोंडांत घालतात तितका पुढें पुढें तीं घालीत नाहींत. मोठीं मुलें खेळणी 
घेऊन त्यांबरोबर खेळतात. खेळण्यांना लाळेसारखा द्रव लागून तीं जमि- 
नीवर पडलीं हणजे त्यांस जमिनीचा मळ लवकर चिकटतो. अशीं खेळणी 
पुनः तोंडांत घातल्याने मुलाचे तोंडांत मळ जाऊन त्यापासून त्यांची प्रकृति 
बिघडण्याचा संभव असतो. ह्मणून मुलांची खेळण्याची जागा स्वच्छ असून 
खेळणींहि खेळून झाल्यावर रोज स्वच्छ धुऊन पुसून एखाद्या पेटींत 
घाळून ठेवाबींत, ह्मणजे वरीळ प्रकार होण्याचा संभव नसतो. 

झोंप:-- नवीन जन्मलेल्या बालकाला झोंप फार असते, बहुतकरून 
भूक लागली झणजे मात्र तें उठते, व पिऊन झाल्यावर पुनः निजतें. अशा 
रीतीनें त्यांचे कांहीं आठवडे झोंपेंतच जातात. जसजसे ते मोठें होऊं, लागतें 
तसतसं त्याच्या झोंपेचें प्रमाण कमी होतें.झणजे मूळ एक वर्षाचे होत आलें 
कीं तें चोवीस तासांत पंधरासोळा तास निजतें. अभेकावस्थेच्या पहिल्या 
महिन्यापासूनच मुलांस झोपेच्या नियमितपणा'ची संग्रय ढावली पाहिजे. एकदां 
ही काय किवा दुसरी काय अशा वेळीं वाईट संवय लागली हाणजे ती पुढें 
मोडणें कठीण जातें. उदाहरणार्थ; स्तनाची बोंडी किंग्रा दूध पाज- 
ण्याच्या बाटलीची तोटी तोंडांत धरून निजण्याची बालकास एकदा 
संवय लागली हणजे मग त्यास त्यावांचून झोंपच येत नाहींशी 
होते. तसेंच मुलांस झोके देऊन निजविण्याची संवय लावली कीं, तीं, 
आपलीं आपण अशीं कधींच झोंपीं जात नाहींत. झणून लहानपणी क्षुलक 
वाटणाऱ्या बाबींतहि किती सावध राहिलें पाहिजे, व प्रथमपासून जपले 
झणजे किती त्रास टळतो, याचें प्रत्येक मातेनें मनन करून त्याप्रमाणें 
वागले पाहिजे.मातेनें आपलें मूळ निदान पहिला महिनाभर तरी आपणा- 
जवळ निजावयास घेणें इष्ट आहे. पहिल्या महिन्यांत आईच्या कुशीला 
मूळ असलें ह्मणजे त्याला जितकी ऊब अवइय मिळावयास पाहिजे तितकी 
मिळते. मुळाचा जीव फाजील उबेपर्यंत अथवा त्याचा चेंदामेंदा होई 


र 


१०६ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


इतकें त्याजवर दडपण ( पांघरूण ) न घालण्याची मात्र खबरदारी घेतली 
'पाहिजे, मुळाला पाजून झाल्यावर त्याचें डोकें जरा दूर वळवावें. ज्यांना 
ळोळण्याची सवय आहे अश्या मातांनीं मूळ कुशीळा धेऊन निज नये. 
कारण कित्येकदां तें मातेच्या खालीं गदरलें जाण्याचा संभव अततो. 
तसेंच माता किंवा मूळ आज्ञारी असलें किंवा तें एकतारखे य्यांहा य्यांहा 
करीत असलें तर कुशीळा मूळ निजविणें बरें नाहीं. मुलाला दूध पाजून 
निजविल्यावर मग मातेने निजावें. नाहींतर मूल दूघ पीत असतां मातेने 
घोरत रहाणे, हे बरें नाहीं. पांघरुणांनीं मुलाचें तोंड झांकू नये. महिन्यानंतर 
*बालकास पाळण्यांत ठेऊ लागावे. सुला चें मस्तक थंड ठेवावें.थंडीच्या दिव- 
सांत किंवा विशेष गार वारा सुटला असतां कुचडें किंवा कानटोपीचा उपयोग 
करावा. इतर वेळीं घाळूं नये. कित्येक लहान सुलांत मेंदूची च॑चळता फार 
असल्यानें तों थोडीं झोंगतात. अद्या मुलांधुळें यांच्या मातांना कामधद्यांत 
व्यत्यय होत असल्यानें तीं फार वेळ झोंपून रहावीं हणून त्यांच्या माता 


'त्यांस अफू किंबा अफूयुक्त बाळगोळी देतात. यापुळें मुलांचें फार नुकतान 
होतें. अफूचा पहिला परिणाम हणजे पचनशक्ति मंद होते, खाण्याची रुचि 


मंदावते, मलावरोध होतो व हळुदळू ब्रालक अशक्त व फिक्कट होतें.कित्येकदां 
अफूचा परिणाम बाळपणांत कळून येत नाही,पण मागाहून त्याचा परिणाम 
फार जाणवतो. अश्या मुलाला त्याच्या तारुण्यांत जितकी स्फूति आली 
'पाहिजे तितकी येत नाहीं. ह्मणून असें करून गुलाचे मातेरें करूं नये. 
कित्येकदां पुळांना ताजी थुद्ध हवा व व्यायामाचा अभाव, अन देण्यांत चुका, 
दंतोदवम, जंत, वगेरे कारणांनी झोंप येत नसते. क्षणून कारणांप्रमाणें उपाय 
केला पाहिज, बालकांना रोज शुद्ध व मोकळ्या हवेंत सकाळसंध्याकाळ 
असें दोन वेळां तरी निदान बाहेर नेऊन आणलें पाहिजे. अभकांना दोन 
'ताहांपेक्षां फार वेळ बाहेर ठेवूं नये. मूळ एक वर्षाचे होईपर्यत त्यास शॉप 

इल त्या त्या वेळीं निजू द्यावें. या वयांत मुलांचा वेळ झोपेंत जा सुखानें 
जातो तसा दुसऱ्या कशानें जात नाही. मूळ वर्ष सत्रावषीचें झाल्यावर मग 
पाळण्यांत रहात नाहीं. उठून पाळण्याला धरून उभं राहूं पहाते. त्यापुळें तें 


हवा व व्यायाम. १०७ 


खालीं पडण्याची भीति असते. ह्मणून त्यावर नजर ठेवावी व त्यास जमिनीवर 
क्‍निजवू लागावे. दोन वर्षीनंतर दुपारच्या झोपेला टाळा द्यावा. पण 
तिसऱ्या प्रहरची झोंप एकाएकीं बंद करूं नये. ती पांचव्या सहाव्या वर्षापर्यंत 
न्वाळू ठेवावी, मुलें फार वेळ एकाच जागीं राहिल्याने किरकिरीं होतात; 
याप्ताठीं त्यांना मधुनमधून इकडेतिकडे फिरविली पाहिजेत. असें केल्याने 
त्यांची करमणूक होऊन आरोग्यदृष्ट्याहि फायदा होतो. मूल निजल्यावर 
त्यास चिलटें, ढेंकूण, पित्ववा यांचा त्रास बाधू नये, अश्ी खबरदारी 
घ्यावी. सुळाच्या दिवसा निजावयाच्या जागेंत अंधार करावा. तसेच तीं 
झोंपलेलीं असतां त्यांस एकदम उठवू नये. बहुतेक मुलें रात्रीं लवकर 
निजतात. यासाठीं त्यांना आधीं दूध किंवा अन्न घाळून निजवार्वे. कित्येक 
स्त्रिया असें न करतां रात्रीं त्यांनां झोंपेंतून उठवून खाऊं घालतात,मूळ झॉप- 
मोड झाल्यानें एकसारखे रडत असतें. अश्या निद्वित स्थितींत त्याच्या घद्यांत 
अन्न कोंबणें कधींहि हितकारक नसतें. कित्येकदां मुलांच्या आई मुले 
निजत्त नसल्यास त्यांस वाघर्विहादिकांची भीति घाळून निजविण्याचा 
प्रयत्न करितात. त्यापासून भुलांचें आरोग्य बिघडते. मुलांना निजतांना 
अशी कधीहि भीति घाळूं नये.साधारण मोठीं मुलें “आई कहाणी सांग ह्मणून 
-सांगत असतात. कल्षणून त्या त्यांस अवइय सांगाव्या. भीत्युत्पादक कहाण्या 
यांस निजतांना कधींहि सांगूं नयेत. कहाणींत खऱ्या खोट्याचे काय परि- 
-णाम असतात, नीतिमान्‌ होण्याला काय केलें पाहिजे, वगैरेसारख्या 


कहाण्या समजेल अक्या तर्‍हेनें सांगाव्यात. अशा प्रकारचें बाकळडू बाळ- 
“पणापासून त्यांस पाजल्यानें पुढें तीं चागलीं निपजतात. 


डोकें ब केशः-स्थानाचे वेळीं मुलाचें डोकें स्वच्छ धुण्यासंबेधाने मार्ग 
सांगितलेंच आहे. आपल्यामध्ये कित्येक स्त्रिया मुलाच्या डोक्यावरील खाडा 


7. ४. 


कीड... 
जमीन कशी असावी हें मार्गे सांगितलेंच आहे. मुलांचा विछाना जरा मोठा 
असावा, कारण बऱ्याच मुलांना लोळण्याची संवय असते. त्यामुळें झोपत विछाना 
सोळून तीं कोठच्याकोठें पोंचतात. कित्येक मुळें झोपेतून उठून इकडे तिकडे धावू 
-हागतात.त्यामुळें कश्याला तरी आदळून त्यांस इजा होण्याचा संभव असतो. यासाठीं 
त्यांच्या बिछान्याचे आसपास असे आदळून इजा होण्यासारखे कांदीं ठेवू नये, 


२०८ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


भरून येईपर्यंत त्यावर तेलाची घडी घालतात.परंतु तशी कांहीं जरूरी अस< 
ल्याचें दिसत नाहीं.खाडा हळुहळू भरत जातोच. मात्र खाडा भरून येईपर्यत 
तेथें कांहीं धक्का न लागेळ अशी काळजी घेणें जरूरीचें आहे. केसांची ते 
जसजसे वाढूं लागतात तसतशी स्वच्छतेच्या बाबतींत विशोष काळजी घेतली 
पाहिजे. स्नान झाल्यावर केसांत पाणी राहून त्यावासून मूळ आजारी पडं 
नये यासाठीं ठुलारचें डोकें साफ पुसून कोरडे केलें पाहिजे. केस वाढले 
असतील तर कातरीनें कापून घ्यावेत, मुलें सहासात वर्षोइतकीं मोठीं 
झालीं असलीं तरी वस्तऱ्यार्ने त्यांची हजामत करणें बरें नाही. 

तोंडः--पकाळीं उठल्यावर मुलाचें तोंड बाहेरून व आंतून स्वच्छ 
फडका पाण्यांत भिजवून त्याने घुऊन पुसून सच्छ केलें पाहिजे. साधारण 
तीं मोठीं झाल्यावर दांत बोटाने किंवा नरम ब्रश मारून कसे धुवावेत, 
चुळा कशा भराव्यात, जीम कशी घांसावी, मंजन कसें लावावें, हें 
त्यांस शिकळावें. लहान मुलांचे तोंड कश्याला धुवायाला पाहिजे, ह्मणून 
हेळसांड करूं नये. तोंड मलीन ठेविल्यानें अनेक रोग होतात, हें त्यांनीं 
विसरू नये. ( याठाठीं दांतांचें आरोग्य हें पुस्तक पहा.) 

नख:--मपुलें तोंडांत वारंवार बोटें घालतात. कान किंबा कोठें खाजत' 
असलें तर नखांनीं खाजवितात. त्यामुळें त्यांच्या नवाखालीळ मळ तोंडांत 
जाण्याचा व खाजविल्यानें होणाऱ्या लहानसान जखमेत जाऊन बाधण्याचा 
संभव असतो; हणून तीं [नखे] रोज ब्रश मारून स्वच्छ राखलीं पाहि- 
जेत.तसेंच तीं वाढळेलीं असल्यास संभाळून न दुखवितां काढलीं पाहिजेत. 


कानः--पुलांच्या कानांतील मळ काडीनें कधींहि काढूं नये. तशीच 
कांहीं जरूरी वाटली तर कोमट पाण्याची कानांत पिचकारी संभाळून मारून 
तो धुवावा, लहानपर्णी मुलें बाजूवर निजतांना त्याचा कान दुमडण्याचा संभव 
असतो, त्यामुळें तो दुमडलेलळाच असा रहातो.ह्मणून तीं निजतांना त्यांच्या 
कानाकडे लक्ष द्यावे, मुलें काड्या, किंवा दगड, दाणें वगैरे कानांत 
चालतात याकरितां त्याकडे जरूर लक्ष्य द्यावे, 


बऱ्यावाईट संवयी. १०९. 


डोळेः-आपल्याकडे लहान मुलांच्या डोळ्यांत काजळ घालीत अस- 
सात. पण त्याची जरूरी आहे असं दिपत नाहीं. मुले सकाळीं उठल्यावर 
त्यांचे डोळे गरम पाण्यांत स्वच्छ फडका मिजवून त्यानें पुसाबेत. 
डोळ्यांत कांहीं न जाईल अशी खबरदारी घ्यावी. मूल जन्मल्यावर त्याच्या 
डोळ्यांना प्रसवमागीतील साव लागून ते बिघडण्याचा संभव असतो. 
हणून मार्गे सांगितल्याप्रमार्णे मुलाचे डोळे काळजीपूर्वक धुवावेत. विरोष 
प्रकाशाकडे त्यांस पाहूं देऊं नये. तसेंच साधारण मोठ्या मुलांकडून बारीक 
टायपाचीं पुस्तकें वाचवू नयेत.तसाच कांहीं विकार असल्यास नेत्रवेचाचा 
सल्ला व्यावा, 

नाकः-_पुलाचें नाक शैबूड वगेरे काहून वेळच्या वेळीं स्वच्छ करावे. 
कित्येक मुलें तोंडावाटे श्वासोच्छ्ञास करितात. हणून तीं साधारण सोठीं 
झाल्यावर त्यांस नाकावाटे श्वासोच्छास करूं लावण्याची सवय लागावी. तोंड 
उघडें ठेवूं लावूं नये. तसेंच नाकांत कांहींहि पदार्थ मोंजेनें कां होईना 
सुळींच घालूं देऊं नये. पुष्कळ मुलांचें नाक रेंबडानें सारक वाहत असतें. 
त्याचें कारण पाहून पुढील रोगप्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणें इलाज करावा. 


>>>. 


प्रकरण आठवे. 
बऱ्यावाईट संवयी. 

लहानपणांत मुलांना जी सवय लावावी ती लागते. ह्मणून त्यांना वाईट 
संवयी न लागतील अशी खबरदारी पालकांनीं घेतली पाहिजे.मूल वर्षे सवा- 
वषोचें झाळें की, त्यास मधुनमधून मुतण्यासाठीं छघवी करण्याच्या जागीं 
-न्यावें. दोनचार वेळां दुसऱ्या मोठ्या मुलांना तेथें लघवी करितांना दाख- 
वावे. व त्यास 'लछघवी कर? असें सांगावें. ह्मणजे तीं तेथें लघवी करूं 
लागतात. तसेंच सकाळीं ठराविक जागीं किंबा कमोदवर त्यांस शोचाला 
बसवांवें. हणजे ती त्यांना संवय लागते. पुढें शोचाळा लागलें की, तीं 
त्या ठराविक जागेकडे जाऊं लागतात, ब लघबीला लागलें की, ढघवीच्या 
जागेकडे जातात, अशा तऱ्हेने बाळपणासूनच अन्न, बाहेर फिरणे, कपडे- 
त्त, स्वच्छता,झोंप वगेरे बाबतींत योग्य संवयीं लावण्याची खबरदारी घेतटी 


११० स्त्रियांचे. आरोग्य व शिद्युपालन. 


हणजे बरें पडते. मग तीं भलता'च इद्ट घेऊन बसत नाहींत. कांहीं मुलांना 
माती खाण्याची वाईट संवय लागते. मुलें कोणताहि पदार्थे मिळाला काँ, 
तो तोंडांत घालतात. त्यामुळें खेळतांसवरतांना जमिनीची माती त्यांना सहज 
मिळू शकते. अशी एकदां संवय लागळी हणजे हळुइळू वी आंगवळर्णी, 
पड्डून माती मिळेल तेथून तीं खाऊं लागतात. अश्याच तर्‍हेनें तांदूळ निव- 
डतांना कांहीं मुलें तांदूळ तोंडांत घाळतात, ब पुढें त्यांची मातीप्रमाणेंच 
त्यांस संवय लागते.यापासून त्यांची पचनक्रिया बिघड्टून रोग होतो. ह्मणून 
अक्षा वस्तूंची त्यांस संवय न जडेळ अशी त्यांच्या मातांनी खबरदारी घेतली 
पाहिजे. तसेंच मुलें साघारण भोठीं झालीं कीं, कित्येक आईबाप त्यांस 
पानपट्या खाऊं देतात, किंवा आपण स्वतः पहिल्यानें खाऊन त्याचा चोथा 
मुलाचे तोंडांत घालतात,हें फार वाईट आहे. अशी वाईट संभअ्रय मुलांना लावणें 
बरें नाहीं, त्याचप्रमाणें लहानपर्णी चहाची संबय लावणें हेंहि वाईट आहे, 


प्रकरण नववें. 
बालकांचें शिक्षण, 

मनुष्याच्या मेंदूची वाढ दुसऱ्या प्राण्यापेक्षांफार सावकाश होत असते, 
ब ती पुरी होण्यास साघारणपणें जन्मल्यापासून सहासात वर्षे लागतात, 
कित्येक मुलांत ती या पूर्वीहि होते. पण ते.अपवाद होत. ह्मणून मूळ 
साधारणपणें सहासात वर्षाचें होईपर्येत त्यास शाळेंत घालूं नये. या वयाचे. 
पूवी शाळेंत घातल्यास त्याच्या कोंबळ्या मेंदूवर ताण बसून तीं मानसिक 
व शारीरिकदृष्ट्या दुर्बळ होतात. व हा दुर्बेलपणा त्यांस पुढें जन्मभर 
बाघक होतो.ह्ाणून मातापितरांनीं मुलांचे लवकर शिक्षण झालें पाहिजे हणून 
झाळेंतील शिक्षणाचे बाबतींत त्यांवर जबरी करू नये. सहासात वषीचे 
अगोदर मेंदूवर ताण न बसतां निरीक्षणाने व॒ आपल्या नैसर्गिक ग्राहक 
शक्तीने जितकें आपोआप शिक्षण घेऊं शकेल तितकें. त्यांस घेऊं द्यावे, 
ळहान वयाच्या मुळांनां शाळा व मास्तर हणजे भीति वाटते. शाळेंत 
अक्षा मुलांनां प्रेमाने व कळकळीने शिक्षण मिळणें दूरापास्त असतें. 


बालकांचें शिक्षण. ) १११९ 


बाळपणचा मुळांचा. काळ मातेच्या सहत्रासांत व सानिध्यांत जातो. मुलांनां 
आई सांगेल तें खरें वाटतें व तिचें हणणें तीं वेदवाक्याप्रमाणें मान्य 
करितात. अक्षी स्थिती असल्यासुळें प्रेमळ व गोड शब्दांनी तिळा आपल्या 
मुलांना कितीतरी माहिती करून देतां येते. झणून या कालांत मातेनेंच 
त्यांना श्रिक्षण दिलें पाहिजे. यावरून बालकाच्या शिक्षणाची प्रारंभीची 
जबाबदारी त्याचे आईवर किती असते हें लक्षांत येईल. बाळकाला कशा 
रोतीनें शिक्षण द्यावें है स्त्रियांना माहीत असणें अवश्य आहे. बारा खड्या, 
अंक,पाडे शिकविले कीं शिक्षण झालें, असे मात्र त्यांनीं समजूं नये, शिक्ष 
णाचे तीन प्रकार करितां येतील. शारीरिक, मानसिक व नेतिक. 
शारीरिक शिक्षण व्यायामाचेरूपाने द्यावयाचें असतें. पण मूळ सहा- 
सात वषीचें होईपर्भत तें देणें शक्य नसतें. तथापि त्यात मोकळेपर्णी 
खेळूं वागडटू देणें, उघड्या हवेंत फिरू देणें,दिवसमर हंसत खेळत ठेवणें, 
या योगानें त्याच्या अंगांत इळुहळू काटकपणा व सुच्ढता येईल. अद्या 
रोतीनें पण पदोगदीं घाकदपट्याची व बागुलबोवाची भीति न दाखवितां 
मुलास मोकळेपणा दिल्यानें तीं धीट व आरोग्यसंगन्न होतात, तात्पर्य, अशा 


अनेक पद्धतींनी ब सुलभरीत्या मुलांस श्यारीरिक शिक्षण देतां येणें शक्‍य 
असतें. 


मानसिक व नैतिक, यांपैकीं कोणतेंहि शिक्षण पहिळीं तीन वर्षे देतां 
येणें शक्य नसते. कारण या अवघींत त्याच्या बुद्धीची ब ग्राहकशक्तीची 
बाढ फारच अपुरी असते. तीन वर्षानंतर अशा प्रकारचें शिक्षण पुलम- 
रीतीनें देण्यास सुरवात करणें शक्‍य असतें. असें शिक्षण कहाण्यांचेरूपानें 
व॒ बालोद्यान शिक्षण पद्धतीनें दिळें असतां मेंदूवर कोणत्याहि प्रकारचा 
दाब न पडतां तें तीं सहज रीतीनें ग्रहण करूं शकतात. तसेंच मुलांस 
खेळण्यासवरण्यासाठीं व निजण्यासाठीं निरनिराळ्या मोकळ्या व इवा- 
शीर जागा असून त्यांत उत्तम उत्तम चित्रे, निरनिराळीं खेळणीं, चांगल्या 
लोकांच्या तसबिरी, निरनिराळ्या रंगांची फुलें, पश्युपक्षांची चित्रे व चित्रांची 
पुस्तकें वगेरेनीं आणतां येईल तितकी रमणीयता आणलेली असावी, ब 


११२ स्त्रियांचे आरोग्य व दिळ्युपालन. 


अश्या जागीं मुलांस सहज हंसतांखेळतां मानसिक व नेतिक शिक्षण 
आतस्तेआस्ते देतां येतें. निरनिराळ्या पद्नुपक्ष्यांचीं चित्रे दाखवून सष्टि- 
ज्ञानाची माहिती करून देतां येते, मुलांसमोर गोष्टी करणें त्या भुताखेतांच्या 
किंबा जेणेंकरून तीं घाबरतील अशा न करितां ज्यांत ईश्वरभक्ति, नीति, 
झूरपणा ब देशप्रींति वगेरेचें शिक्षण मिळेंळ अज्ञा महाभारत, रामायण, 
पुराणें, आपल्या देशाचे इतिहास यांतील उत्तम उत्तम गोष्टी त्या त्या 
प्रकारच्या तसबिरी दाखवून मनावर पूर्ण बिंबतील अश्या सुलभ रीतीनें 
सांगाव्या. पुष्कळ मुलें एकदां ऐकलेल्या गोष्टी पुनः विचारतात किंवा त्या 
आपल्या स्नेही मुळांध सांगतात अथवा खेळतानां त्यांचा उपयोग करितात. 
लहानपर्णी मुलांची अनुकरणशक्ति फार तीव्र असल्यानें त्यांचा 
ज्यांच्याशी संबंध येतो अश्या आईबापांच्या व इतर माणतांच्या नित्य- 
वतेनक्रमाचें तीं तेव्हांच अनुकरण करितात. ह्मणून त्यांच्या समोर घाणेरडे 
शब्द उच्चारणे, शिव्यागाळी देणे, विड्या ओढणे, पान खाणें, दारु 
पिणे, मिळेल तेथें थुंकणे, वगैरे प्रकार न येतील अशी त्यांच्या पालकांनी 
स्वबरदारी घेणें अगत्याचें आहे. यासाठीं पालकांनी स्वतः निर्व्यसनी, 
निरलस, उद्योगी, आनंदी, पापभिरू ब सदाचरणी असलें पाहिजे. लहान- 
पणीं मुळांतच त्यांच्या मनावर सत्संगतीचा एकदा पगडा बसला ह्मणजे 
त्यांचा भावीकाल सुखाचा जातो, तीं पुढें विचारी होतात व लोकादरास 
थाच होतात. ह्मणून सदाचरणाचे धडे पदोपदी मिळतील अद्या रीतीनें 
त्यांच्या सन्निध असणाऱ्या माणसांनीं वागणें जरुरीचें आहे. ह्मणजे पुढें 
तीं बिघडण्याचा संभव कमी रहातो. तात्पये, आजचीं बालके उद्यांचे 
राष्ट्रघटक होत ह्मणून भावी कर्तव्याची जबाबदारी योग्यप्रकारे पार 
पाडण्याचेंबाळकड्डू त्यांना त्यांच्या आईनें लह्वानपणींच पाजले पाहिजे. काळ 
बदळला आहे, परिस्थितीहि बदळळी आहे व या बदलेल्या परिस्थितीला 
अनुसरून भापल्या जबाबदारीचें क्षेत्रहि विस्तृत झाळें आहे. या वरून 
मातृशिक्षणाचें महत्व किती आहे हें कळून येईल. 


" आल्याव्स्थेतील रोग व॑ त्यांवर उपाय. १९१३ 


प्रकरण दहादें, 
बाल्यावस्थेंतील रोग व त्यांवर उपाय. 

___ मूल हंसतें खळतें, धडघाकड व निरोगी असणें यासारखी घराला 
शोभा नाहीं. आणि त्यावरूनच “ बालकं ग्रहभूषणम्‌ किंवा ग्रहरत्नानि 
बालकाः? असें हटले आहे.अशी निरोगी व घडधाकड स्थिति मार्गे सांगि- 
तल्याप्रमाणें काळजी घेण्यांत आल्यास मुलाला प्रास होऊं शकते. असो. 
बाल्यावस्थेत सर्व अवयवांची रचना फार नाजूक असते. त्यामुळें 
मुलांना लवकर इजा होण्याचा संभव असतो. या वयांत रोग तीव्र असून 
निदानाविषयीं अस्पष्ट असतात. इंद्रियांची रचना लवकर बदलत असते, 
ब रोगांचा निकालहि मोठ्या बयाच्या माणसांपेक्षा लवकर होतो. रोगांचीं 
लक्षणें लबकर बदलत असतात; व एका रोगांत दुसरे रोग (उपद्रव ) 
जडतात. मज्जातंतूंची 'चेतनाशक्ति अधिक असल्याधळें लहानसहान व 
स्थानिक रोग झाले असतां त्यामुळें सर्व शरीर फार अस्वस्थ होऊन जातें. 
आमाझयांत थोडेसें अपचन झालें असेल तर त्यापासून पुष्कळ ताप येतो. 
श्वासोच्छञास जलद चाळतो, खोकला येतो, व क्चित्‌ आंचकेहि येतात. 
अद्मक्त मुलांना साघारण कारणानें भयंकर लक्षणें होतात. यासाठीं मुलांच्या 
लहानसहान दुखण्याची मुळींच हयगय होऊं देतां कामा नये. बाळपणांत 
स्वचेवर, फुप्फुसाच्या आंत व पचनमागाच्या अंतस्त्वचेवर अधिक जलद 
विकृति होते; व ती केवळ तेथेंच न रहातां दुसऱ्या व लांबच्या भागां- 
वरहि पसरते. विरुद्धान, अपचनीय अन्न, वाईट हवा, अतिउष्णता, 
अतिसदी, अपुरे कपडे, रक्तविकार, मनास एकाएकीं धक्का बसणें, अक- 
स्मात दचकून भय वाटणें, दंतोद्धव, जत, आघात ( पडणें वगेरे ) हीं सर्व 
कारणें बाळपणांतीळ रोगांस विपूल सहाय्य करणारीं आहेत, बहुतेक ब्राल- 
रोगांत प्रारंभीं ज्वर येत असतो; व त्यामुळें मुलांची प्रकृति अस्वस्थ होते. 
मुलांना आपणांस काय होतें ते सांगतां येत नसल्यानें त्यांच्या विकारांचा 
फार बारीक रीतीनें विचार केला पाहिजे. मूळ आजारी झालें 
हणजे फार चिडखोर व इदट्टी होतें. मुळाच्या पोटांत कळ येत असेल, 
किंवा दुखत असेल तर मूळ मोठ्याने पण भांबून थांबून रडतें, 
ब आपटे आंग अनियमित रीतीनें हालवितें. मूळ एकसारखे रडून 


आईच्या ह्नाढा आपल्या कपाळाची एकच बाजू, घांसीत असेल तर 


११४ -स्त्रियांचें आरोग्य व दिश्युपाळन- 


त्या बाजूच्या कानांत दुखत आहे असा अंदाज करण्यास हरकत नाहीं. 
झुप्फुसाचा ( छातीचा ) विकार असल्यास तोंड काळसर, तांबूत व फुगीर 
दिसतें. प्रत्येक श्यासाबरोवर नाकपुड्या फुगतात, ब उच्छासावरोबर आंखड- 
तात. तसेंच भोंवया ताठतात, व तोंड उघडे रहाते. गळरोग झाला असतां. 
मूल गळ्याची कातडी वारंवार ओोढतें, व बोटानें दाबते. आणि वारंआार 
रडून इजेचें ठिकाण दाखविदें. ताळुरोग, जिव्हारोग अथवा दंतोद्धवाचे 
सुमारास मूल वारंवार तोंडांत बोटें घाळू लागतें, किंवा ओठ चोखते; भाणि 
स्तन मुखांत घरला असतां जोरानें चाततें. डोकें दुखत असल्यात 
डोळे मिटतें. उरांत दुखत असल्यास जीम व ओंठ चावते. त्यास दम 
लागतो. ब तें मुठी वळतें. बस्तींत आणि गुह्मस्थानीं वेदना होत अस- 
ल्यास मळमूत्रांचा अवरोध होतो, मूळ वरचेवर भितें व चोहोंकडे पहाते, 
तात्पर्य, मूळ आजारी असतां त्याच्या दुखण्याकडे मातेनें लक्ष्यपूर्वक पाहिलें 
पाहिजे. नाहींतर एक शेजारीण अमुक सांगते ह्मणून तें कर; दुसरें दुपरी 
सांगते तें कर, असें करून भलतींसळती ओषधे पाजीत जाऊं नये. 
लहान ज्योतीचा दिवा साधारण वाऱ्याने जाऊं शकतो. ही गोष्ट लक्षांत 
ठेवून मुळांच्या साधारण दुखण्याचीसुद्धां हयगय होऊं देऊं नये. मुलांचे 
बहुतेक रोग साधारण उपायानें बरे करितां येण्यासारखे असतात. लहान 
वयांत ओषधांची जरूरी बहुतकरून कमी लागते, पुष्कळ स्त्रिया मुळाला 
युढें रोग होऊं नये झणून बाळकडू, अफू, कुमारीआसव, अंबर, कस्तुरी, 
वगेरे सारवीं औषधें अगोदर पासूनच पाजीत असतात, हें फार वाईट 
आहे. यापासून मुलाची प्रकृति बरी रह्ाण्याऐवजीं जास्त बिघडते मात्र. 
अशीं औषधे मातांनीं वैद्याच्या सल्ल्याशिवाय मुलाला कधींहि पाजू नयेत; 

रोगांसंबंधानें गैरसमजुती:---आपल्याकडीलळ लोकांच्या रोगां- 
संबंधानें बऱ्याच गेरखमजुती आहेत व त्या जसजसे खालच्या वर्गाकडे 
भावें तसतशा अधिकच दिसून येतात, यावरून मध्यम व उच्च वगोवील 
ळोकांत त्या मुळींच नाहींत असें मात्र समजू नये. त्यांतहि त्या कमीजास्त 
भ्रमाणानें आढळून येतात, रोग झाला झणजे तो देवतेच्या कोपानें किंवा. 


बाल्यावस्थेतील रोग व त्यांवर उपाय. ११८५ 


भूतबाघेनें झांला असें ते समजतात; व त्यांच्या शांत्यथे अंगारे, धुपारे;. 
कोंबडी, बकरीं, यांचे बळी देणें, नारळ फोडणें, दहींभाताचा नेवेद्य दाखविणे, 
नवस, वगेरे त्यांचे अनेक प्रकार चाललेले असतात. कोणास रक्ताची" . 
हृगवण लागली, सांचे किंवा डोकें दुख लागलें, उलट्या होऊं लागल्या 
कीं, ते औंषघपाणी न करितां आधीं देवार्चे पहातात. एखादेवेळी 
औषध घेतलें आणि दोनचार दिवसांत त्यांस गूण वाटला नाहीं, की, ते 
कोणीतरी आपल्याला देंब घातला असें समजतात. व त्यासाठीं पंचाक्षरी, 
देवर्षि वगेरे करवीं उपचार करवून घेतात, कित्येक पोटांत कळा येऊन 
दुख लागलें की, आपल्या वेऱ्यानें म्हसोब्रास नारळ फोडला असें समजतात, 
व कित्येक एखादा रक्त ओकून मेला म्हणजे त्याला वैऱ्यानें मुठ मारळी 
असें समजतात. पटकीसारख्या भयंकर रोगांत ओषध न घेतां पंचाक्षरी 
बोळावितात. व देवी,गोंवर, महामारी रोगांत ओषघोपचार केला तर देयता 
रागावून दुखणें अधिक होतें, अशी त्यांची समजूत असते. मुलांना ग्रह 
आणि भूतें पछाडून अनेक रोग होतात,यासाठीं यांच्या शांत्यथे ओबघांनी 
काय उग्योग होणार ९ अशी कित्येकांची समजूत असते. अतो.या व अशा 
सारख्या दुसऱ्या अनेक गेरसमजुतींमुळें रोगाला वेळीं योग्य ओषध न 
मिळाल्यामुळे सांचे दुखणें विकोपास जाऊन प्राणांची हानि माच होते. म्हणून 
मुळांच्या असो मोठ्यांच्या असो, दुखण्यांच्या बाबतींत असे अयोग्य समज 
असणें कधीहि चांगळें नाहीं.दे समज अज्ञानमूलक आहेत.हे त्यांनीं कधींहि 
विसरूं नये. यापासून पंचाक्षरी, देवर्षी, भूतेंकाढे, आंगारेधुपारेवाळे यांची' 
भर मात्र होते व वेळीं योग्य औषधोपाय न केल्यानें प्राणह्मनि होते. ह्मणून 
रोग झाला असतां दे सर्व गैरवमज बाजूला ठेवून योग्य, सुशिक्षित द: 
अनुभवी वैद्याच्या सल्ल्याने नचालणें, यासारवा आरोग्यदायक म्हसोबा, 
देवर्षि, पंचाक्षरी दुसरा नाहीं, हें त्यांनीं वितरूं नये. आजारी पडणें, 
त्याचे कष्ट सोसणे, व रोगपाशांत सांपडणें, हीं हेश्वर निर्मित नव्हत. त्यांस. 
निमीण करणारा मवुष्यच स्वतः आहे. इश्वरनार्मेत कायद्याप्रमाणे: 
मनुष्यानें वागावें, असें आहे, पण तसें न वागल्यानें त्याला रोग जडून 


११६ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्वुपालन. 


आजारी पडतो, व यातना भोगतो. तात्पर्य, दुखणें येणें, हें नशिबावर 
र्‍नाहीं, किंब्रा इश्वर निर्मित नाहीं. हे आपले गेरसमज आहेत. हे गेरसमज 
* अलीकडे पूर्वीपेक्षा बरेच कमी होऊं लागळे आहेंत; व विचचेचा जसजसा 
अघिक प्रसार होत जाईल तसतसे ते त्याहूनहि अधिक कमी होतील,यांत शंका 
नाहीं. असो. मुलांना अनेक रोग होतात. ते सर्व येथें देऊं गेल्यास त्यांचें 
ट्क भलें मोठें स्वतंत्र पुस्तकच होईल. हणून तसें न करितां मुलांच्या 
सुख्य मुख्य रोगांचाच येथें विचार करूं. पहिल्यानें अपुऱ्या महिन्यांच्या 
-झुलांचा विचार करू. 
अपुऱ्या महिन्यांचें मूल:---कित्येकदां मुलाचा जन्म पूर्ण महिने 
होण्यापूर्वीच होतो. अश्या मुलाची जोपातना फार काळजीपूर्वक करावी 
वागते. पुऱ्या महिन्यांनीं जन्मलेल्या व सुद्दढ मुलांस जितकी उब लागते 
तिच्याहून अधिक उब अपुऱ्या माशीं जन्मलेल्या मुलाला लागते. शक्‍य 
असेल तर ७६'-८४' फ्यॉरनेट इतक्या उष्णतेंत मुळाला ठेवावें. यासाठीं 
एखादा इन्क्युबेटर (पोषणोपकरण) मिळण्यासारख असल्यास त्यांत मुलाला 
ठेवावें. तसें नसल्यास कतुमानाप्रमाणें मुलाच्या पाळण्यांत २! ३ गरम 
याण्याच्या बाटल्या ठेवाव्या. मुलाच्या पाळण्याजबळ खोलींत निवाऱ्याच्या 
ज्ञागीं शेगडी ठेवावी. शेगडी रात्रंदिवस नळत ठेवावी. हवा अधिक गार 
असली तर गरम पाण्यानें सुमारें अ्धांभाग भरलेल्या रबराच्या पिशवीवर 
खुलास निजवावें. त्यांतील पाणी फार कढत नसावें. गरम पाण्यानें भरलेल्या 
बाटल्या फलाणीनच्या कपड्यांत गुंडाळलेल्या असाव्यात. मुलाला मऊ 
ळोंकरीचे कपडे घालावेत. प्रत्येक तासाने दह्यारचें तरवणी व गरम पाणी 
असे आलटून पाळटून पुलाला घालावें. सुरवातीस तें एका वेळेप्त एकदोन 
चमचे पिऊ शकेळ, आईला दूध येऊं लागलें हणजे तें ब्रेस्टपंपानें काढून 
मुलात पाजावे. व दूध ओढण्याची शक्ति आळी ह्मणजे अंगावर पाजावें. 
शक्ति जतजशी वाढत जाईल त्याप्रमाणें दूध पाजण्याच्या वेळांचें अंतर 
इळुहळु वाढवीत न्यावें.रोजच्यारोज त्यास आंघोळ घाळ. नये व कपडेहि रोज 
काढ नयेत. पण कपडे मिजळे असल्यास काढून दुखरे घालावेत. तिसऱ्या 
. चवथ्या दिवशीं हें केलें तरी पुरे होतें. मुलाचें वजन बरेंच वाढल्या शिवाय 


बाल्यावस्थेतील रोग व त्यांवर उपाय. ११७. 


व पूर्ण मासाच्या मुलाप्रमाणे तें दिसू लागल्याशिवाय त्यास घराबाहेर 
फिरावयास नेऊं नये. अश्या मुलास बाहेर नेतानां हवा चांगळी असेल, तींत 
गारवा नसेळ तरच न्यावे. अतो. आतां बालरोगांचा विचार करूं. 


स्तनदा हः--जुकत्याच उपजलेल्या सुलाचे-मंग तो मुलगा असो किंवा 
मुलगी असो-त्याचे स्तन कधींकधीं सुजून लाल होतात. व कधीं त्यांतून 
दुधासारखा पदार्थहि निघतो. ही सूज बहुतकरून आपोआप जाते. परंळु 
न गेल्यास स्तन ऊन पाण्यानें शेकावे हणजे लवकर बरें बाटतें. हा विकार 
झाला असतां स्तन चोळू नयेत अगर पिळू नयेत. 


नाभिपाक:--नालच्छेदनानंतर त्याच्या खच्छतेसंत्रंधाने काळजी घेत- 
ल्यास बहुतकरून हा प्रकार होण्याचा संभव नसतो. परंतु त्यांत कांहीं कसूर 
झाल्यास नाभि सुजून तींत पू होतो. कधीं वरील त्वचा जाऊन क्षत पडतें. अशा 
वेळीं ती जागा बरी होईपर्यंत कडूनिंबाच्या पाल्याच्या काढ्याने धुवून तीवर त्रिफळा 
चूणीची राख लावून तीवर स्वच्छ फडकें बांधावे किंवा कॅरवॉलिक अँसिड च्या 
पाण्यानें (४०-१ ) धुवावी आणि तीवर बोरीक असीड व भायडोफॉर्म यांची 
मिश्र भुकी लावून तीवर निजतुक फडकें ठेवून ती बांधावी. याप्रमाणें रोज 
घुवून नाभि बांधण्य़ांत आल्यास बरी होते. परंतु इतक्यानें बरें न झाल्यारऊ 
डॉक्टरची सल्ला ध्यावी. 

धजुवोत:--हा रोग जखमेंतून धनुवाताचे जंतू गेल्याने बहुतकरून होतो- 
नाल कापतांना घाणेरडा चाकू किंवा कातर वापरल्याने अगर नालच्छेदना> 
नंतर त्या जखमेस मळका कपडा किंवा हात लागल्यार्ने अथवा त्याच्या स्वच्छ- 
तेसंबंधानें मागें सांगितलेली खबरदारी न घेतल्याने जखमेंत जंतूचा प्रवेश 
होऊं हकतो. मूल जन्मल्यावर तिसऱ्या दिवसापासून दहा दिवसांचे आंत 
बहुतकरून हा रोग होतो. व एकदां तो झाला झणजे हातापायांला आंचके येऊं 
लागतात, आंगठे तळहातांत रुततात, कपाळाला आंठ्या पडतात, तोंड आंव- 
ळतें, त्याच्याने दूध ओढवेनासे होते, व शरीर धुष्याकार होतें. ह्मणून याला 
घनुवीत अर्से ह्मणतात. लोक याला 'मूल सटवीनें प्रासळें? असें समजतात. 


उपायः--या रोगावर खात्रीलायक असा उपाय नाहीं. मुलाच्या खोलींत 
अंधार करावा व त्यास शांत राखावे. एरंडेल देऊन पोट साफ करावें, साघेल- 


२९८ ह्ञ्रियांचें आरोग्य व शिक्षुपालन. 


स्तर बस्ती द्यावा. नाभिवर बोरिक लोशनचा शेक करावा. राकय तितक्‍या लवकर 
डॉक्टरची सल्ला ध्यावी व त्याकडून टेटॅनस अटि टॉक्सिन नांवाच्या औओषधाचें 
इंजेक्शन खुरवातीसच करून घ्यावें. मूल दूध ओढू शकत नसल्यानें त्याच्या 
योषणासाठीं युदद्वारावाठे पोषकअन्नाचा बस्ती ( परिशिष्ट पहा. ) द्यावा. व 
अंगास गरप्त पाण्याच्या बाटल्यांचा उबारा द्यावा. 


मलळलावरोधः-र्‍हा विकार बहुतकरून अयोग्य अन्न मुलास दिल्याने होत 
असतो. ह्मणून दूध वगरे देणें तें मार्गे सांगितल्याप्रमाणे द्यावे. अंगावर पिणाऱ्या 
मुलांस मलावरोध झाल्यास दूध पिण्याच्या दोन वेळांमध्यें दोन तीन चहाचे 
चमचे उन पाणी पाजल्यानें बहुधा मलावरोध नाहींसा होतो. सुलास स्नान 
घातल्या नंतर दिवसांतून दोन वेळां त्याचें पोट संभाळून रगडावें.पोट रगडतांना 
ह्वाताला थोडेंसें एरंडेल तेल चोळावे. व उजव्या भोटी पोटाच्या बाजूकडून 
र॒गडण्यास सुवात करून वठुलाकार रगडीत ओटी पोटाच्या डाव्या बाजूकडे 
ययाढे. बऱ्याच वेळां असें झरावें. लगेच परसाकडेस होणें जरूर असल्यास साब- 
गाच्या पाण्याचा बल्ति द्यावा, किंवा रिठा अगर सावणाचा फेस हाताच्या 
आंगळीने गुदद्रारांत घातल्याने अथवा गुळाची वात घातल्याने मल्ययुद्धि होते. 


_ तर्सेंच चमचा दीड चमचा ग्लिसरीन व थोडेसे कोमट पाणी सिळवून गुदद्वारावाटे 


घातल्याने लगेच मल्शुद्धि होऊन मुलास आराम वाटतो. मुलाला कडक रेचक 
-कधींहि देऊं नये. एरंडेलासारखे सोम्य रेचक मुलाला बरें पडतें. दूध किंवा 
अन्न देणें तें वेळच्यावेळी द्यावे. थंडीच्या दिवसांत व॒ गार वारा सुटला असतां 
हात पाय उघडे टाकू नयेत. सुलाला रोज सकाळीं शोचाला बसविण्याची 
नियमीत संवय लावावी. त्यांत कधींहि कसूर करूं नये. अंगावर पिणाऱ्या मुलास 
-मलावरोध झाल्यास फ्लुईड मॅग्नेरोआ चहाचा एक चमचा भर द्यावा.वर- दुधावर 
च्याढणाऱ्या मुलांस फॉस्फेट ऑफ सोडा अर्धींच्या नाण्यावर जितकें राहील तितकें 
दरवेळेस थोड्य। स्वच्छ थंडपाण्यांतून दिवसांतून दोनदां द्यावें. मुलास खड्या- 
सारखे परसाकडेस होत असल्यास अडीच गुंजा अुद्ध गंध व चिमटीभर 
-सोनासुखीची पूड थोड्याशा गुलकंदांतून द्यावी. सुलाला झालेल्या रोगांवर 
'आईेनें त्यावरील औषधें घेऊन मग मुलास पाजळें असतां मूल बरें होते, अशी 
साधारण समजूत आहे. पण असे औषधप्रयोग करणें अयोग्य द्दोय. मुलाला 
-रोज मोकळ्या हवेंत बाहेर फिरवून आणल्याने पुष्कळदां मल्युद्धि होण्याला बरें 
“पडतें. हे उपाय होऊनंहि जर मलावरोध दूर न झाला तर डॉक्टरची सल्ला घ्यावी. 


बाल्यावस्थेतील रोग व त्यांवर उपाय. ११९ 


पोटांत वारा धरणे व दुखणेंः-र्‍हे विकार बहुधा अपचनानें होतात. 
दूध प्याल्यावर किंवा जेवल्यावर हे विकार सुरू होतात, व मूल अस्वस्थ होऊन रड 
लागतें. अश्या मुलाला रडतांना घेऊन त्याच्या पाठीवर थोपटल्यानें त्याला वांती 
होते; व मग त्यास वरें वाटतें.हा विकार झाला असतां पोट अळश्ीच्यापोटिसानें 
दोकावें. दुधांत चमचा भर बाळंतशोपेचें पाणी घालावें. आणि त्यास शोचाला 
होईल असा मलावरोंधांतील एखादा उपाय करावा हा विकार अन्नाच्या बिघाडा- 
पासून होत असतो ह्मणून त्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. जर वर-दृध पाजण्यांत 
येत असेल तर चुन्याची निवळी किंवा बालीर्वाटर घाळून तें जास पातळ केलें 
प्राहिजे. पोटांत दुखत असल्यास थोडें वावडींग व इंद्रजव भाजून थोड्याशा 
उन पाण्यांत वांटून ते. पाजावे. पोटावर एळिआ किंवा डिकेमाली वाटून त्याचा 


छेप. द्यावा. मुलास थंडी लागू देऊं नये. अपचन न होईल अक्ली खबरदारी 
घ्यावी. विशेष प्रसंगीं वेद्याची सल्ला ध्यावी. 


अतिसारः--हा विकार मुलांना वारंवार होतो. याचीं अनेक कारणें 
आहेत. उदा; अपचन, दंतोळ्धूव, दुग्धविकार, कृमिविकार वगेरे. यांत कारणां- 
प्रमाणे उपाय केळे पाहिजेत, साधारणतः अयोग्य दुधानें किंगरा अन्नाने हा 
विकार होतो. कधीं कधीं मळ पातळ असून तो हिरव्या रंगाचा असतो. त्यांत 
आम व न पचलेल्या दुधाच्या गुठल्या असतात, मळाला दुर्गध्रि येते. या विका- 
नराच्या वेळीं मुलाच्या अन्नाकडे विशेष लक्ष्य दिळें पाहिजे. जर वर-दूध देण्यांत 
येत असेल तर तें चांगरळें तापवून त्यांत चुन्याची निवळी ( पांच सहा चमचे 
दुधांत एक चमचा निवळी ) धाळून द्यादी. जर मूल अंगावर पीत असेल तर 
आईने पथ्यानें वागावें व हृगवण फार असेल तर अंगावर पाजणे बंद करावें 
व दध आणि चुन्याची निवळी किंवा बाली वोटर असें मिळवून तें प्रत्येक वेळेस थोड 
थोडें देत जावें.मुलास लोंकरीचे कपडे घाळून उबदार राखावें.पाय उघडे ठेवू नयेत 
पोटावर मऊ लोंकरीचा कपडा गुंडाळावा. तीन्न प्रकारांत दूध बिलकूल देऊं 
नये.आईला साधें अन्न द्यावें. कृमिविकारानें होणारे झाडे पांढऱ्या रंगाचे असतात. 
दांत फुटत असतांना होणारे झाडे औषधाने बंद होणार नाहीत. दांत फुट- 
ल्यावर ते आपोआप बरे होतात. अशा वेळीं मुलाची खाण्यापिण्याची योग्य 
व्यवस्था ठेवावी. पोट दुखत असून मूल रडत असेल तर हरडा उगाळून तो 
किंवा एरंडेल पाजावे. इंद्रजव भाजन त्याचें चूर्णे दिवसांतून दोन तीन वेळां 
दुधांतून किंवा पाण्यांतून द्यावे. जर झाड्यावाटे रक्त पडत असेल तर इंद्रजव, 


१२० स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्ठुपालन. 


ज्लेळफळाचा गीर यांचें चूणे तांदुळांच्या धुणांतून थोडा मध मिळवून किंवा 
वाळ्याचें चूर्ण दोन वाळ आणि साखर चार वाल अर्से, दोन आणे भार मध 
मिळवून तांदुळांच्या धुणांतून दिवसांतून तीन वेळां द्यावे. मळछेळे व ओोलेः 
कपडे वेळच्यावेळीं बदलावेत. 


संत्रहणीः---यांत कफमिश्रित असा मळ होत असतो. मुरड्यासुळें मूल 
रडूं लागतें. कधीं यांत तापहि असतो.पुढें रक्त पडू लागतें. अश्या वेळीं मुलाच्या 
अन्नासंबंधानें मार्गे सांगितल्याप्रमार्णे फार काळजी घेतली पाहिजे. यांत पहि" 
त्यानें एरंडेल द्यावें. नंतर ओंवा, वावडिंग, बारीक पिंपळी यांचें चूर्ण ऊन 
पाण्यांतून देणें किंवा जायफळ, सुंठ यांचें समभाग चुणे थोड्या तुपांत भाजून 
दोन ते चार वाल मधांतून चाटवावें. हा उपाय मोठ्या मुलास बरा पडतो. 
अगर सुंठ, अतिविष, नागरमोथा, वाळा, दूंद्रजव यांचा काढा करून तो पाजावा. 
अथवा अतिविष, काकडशिंगी, नागरमोथा, डाळिंबाची साल हीं प्रत्येक 
चवलीभार घेऊन नवटांक पाण्यांत १५॥२० मीनिटें उकळून तो काढा चमचा 
दीड चमचा दिवसांतून तीन तीन तासांनीं असा चारवेळां पाजावा. कित्येकदा 
एरंडेळ १५ थेंब, गोंदाची भुकी १५ गुंजा, पिठीसाखर १५ गुंजा, अफूचा अर्क 
३ थेंद्र, चिमटीभर दालचिनीचीबुकी व पाणी २॥ तोळे, हीं सवे एकत्र करून 
त्यांतील आठवा किंवा सहावा भाग वयमानाप्रमाणें चारचार तासांनीं सुलाला 
दिल्यानें फायदा होतो. 


वांति:--कधीं कधीं जास्त दूध प्याल्याने मूल ओकतें,ह्मणूनच्यास व जवीपेक्षां 
ज्यास्त दूध न पाजण्याची काळजी ध्यावी. अशा एकदोन उलब्यांनीं त्याच्या 
आरोग्याला फारसा त्रास होत नाहीं. पण उलय्या जास्त होऊं लागल्यास उपाय 
केला पाहिजे. उलटी पुष्कळ कारणांनीं होते. उदा; वाईट दुधाने, आमाशय व 
यक्काशय यांस इजा झाल्यानें, मेंदूच्या विकारांत, खोकल्यांत, विस्फोटक रोगांत, 
डांग्या खोकल्यांत वगैरे. ह्मणून त्याचें कारण पाहून उपाय केळे पाहिजेत.जर पोट 
साफ नसेल तर साधारण जुलाब दिला पाहिजे. या वांतींत दुधांत डिल वॉटर 
घाळून तें किंवा चुन्याच्या निवठींत मध (एक चमचा निवळी व ४५ थेंब मध) 
घाळून ती थोडथोडी देत जावी. वांतीबरोंबर झाडे होत असतील तर रसवंती, 
बारीक पिंपळी, आंब्याची कोय यांचें चूर्ण मधांतून द्यावें. विद्षेष प्रसंगीं वैद्याचा 
अक्ला घ्यावा. 


बाल्यावस्थेतील रोग व त्यांवर उपाय. १२९ 


तोंड येणें ( मुखपाक ):--हा विकार झाला असतां मुलाच्या तोंडांतील 
ऱ्छेष्मल त्वचेवर व जिभेवर पांढरे ठिपके पडतात. व त्यांवर वेळीं उपाय 
करण्यांत न आल्यास ते वाहून गळ्यांत उतरून अन्ननलिकेपर्येत पसरतात. 
या विकाराबरोबर हिरवीं परसाकडेस होऊं लागतात.अशुद्ध दूध हें या रोगाचें एक 
मुख्य कारण असतें. त्याचप्रमाणें मुलांना गलिच्छ स्थितींत ठेवल्याने व अयोग्य 
अन्न खाऊं घातल्यानेंहि हा विकार होतो. मूल अंगावर पीत असल्यास स्तनाग्रे 
दूध पाजण्यापूर्वी स्वच्छ धुवावीं. बाटलींतून दूध पाजण्यांत येत असल्यास ती 
नेहमीं खच्छ राखावी. मूल दूध प्याल्यावर त्याचें तोंड मऊ फडक्याने साफ 
पुसून काढावें. ह्मणजे हा विकार बहुधा होणार नाहीं. हा रोग झाला असतां 
मुलास पाजल्यानंतर त्याच्या तोंडांतठा आंतील भाग गरम पाण्यानें कपडा 
भिजवून त्यानें पुसून काढावा. किंवा थोड्याशा कोमट पाण्यांत विमटीभर सोडा 
वबायकार्य घाळून त्यांत स्वच्छ फडकें भिजवून त्यानें तोंड साफ पुसावे. टांकण- 
खाराची लाही चिमरीभर घेऊन ती थोड्याशा श्लिसरीनमध्यें क्रिंवा .मधांत 
मिळवून तें मिश्रण बोटानें मुलाच्या तोंडाला व जिभेस वरचेवर लावावें. 


ऊझावीळ:-- मूल जन्मल्यानंतर त्याला दोन तीन दिवसांनीं कित्येकदां कावीळ 
होते.व ती ८1१०दिवस पर्यंत रहाते. ही लहानसा चमचाभर एरंडेळ पाजल्यानें 
बरी होते.कित्येकदां ती वाडेट स्वरूपाचीहि असते,व ती सामान्य उपायाळा दाद 
देत नाहीं.मूल साधारण मोठें झालें हणजे कित्येकदा यकृत्‌ बिघडून त्याला कावीळ 
होते. यांत अन्नासंबंधानें फार काळजी घेतली पाहिजे. तसेच सुलाला शोच- 
शुद्धि होईल अश्ली व्यवस्था ठेविली पाहिजे. हा विकार निरनिराळ्या कारणांनी 
होत असतो. डोळे फार पिंवळे झाळे नाहींत व लघवीच्या फडक्याला पिवळा 
ढाग पडत नाहीं तोंपर्यंत मिण्याचें कारण नाहीं. हया विकार वाढला ह्मणजे पुढे. 
त्या पासून कित्येकदा डवा ( छाा081500 10९0८) होऊन भयंकर 
&पाला जातो. ह्मणून त्याचें कारण शोधून विन अगोदर पासूनच उपाय केला 
पाहिजे. या रोगांत वैद्याच्या सल्ल्याने वायाच हे उत्तम. 
आंकडी'- हा विकार अनेक्र कांरणांनीं होतों. दांत येत असले, शा 
झाले असले, कोठा बिघडलेला असला, कान दुखत असला, न प 
जुनी हगवण, एकदम दचकणें, ताप, मंदूचे विकार वगैरे पुष्कळ कारणा जु 
आंकडी येते. आंकडी आली भसतां तोंडाचे व डोळ्यांचे स्नायु हिसकतात, ८ 
८ 


0... 


4:31 स्त्रियांचे आरोग्य व शिक्षुपालन. - 


आंग ताठ होतें, सुठी घट्ट होतात; व तोंडावाटे फेस येतो, मूल पांढरें फिकट किंवा 
ऱनीळसर दिसतें. यांत पहिल्यानें कपडे ढिळे करावेत. डॉक्टर सिळण्यासारखा 
असल्यास त्यास लगेच बोलवावयास पाठवावे. तोपर्यत १००:डिप्री उष्णतेच्या 
पाण्यांत मोहरीची बुकी (एक ग्यालनास एक मोठा चमचा) टाकून त्यांत ५॥६ मिनिटे 
मुलास धरावें व डोक्यावर ज्लीतोपचार करावा. यासाठीं थंड पाण्यांत मिजव- 
छेळी रुमालाची घडी पिळून ती ठेवावी. किंवा बफे मिळण्यासारख असल्यास 
तें घरावें.पांचसहा मिनिटांनीं मुलाला बाहेर काढून त्यास गरम केलेल्या टुवालानें 
युसावें व मऊ लोंकरीच्या कपड्यांत गुंडाळून ठेवावें. जर मूल अशक्त असेल 
तर त्यास पाण्यांत न ठेवतां गळ्यापर्यंत बुरणुसांतच गुंडाळून ठेवावें व डोक्या- 
वर थंड पाण्याची घडी ठेवावी. शोचास साफ नसल्यास ग्लिसरीनची युदद्वारें 
शिचकारी द्यावी. ह्ृदयगति मंद पडतेत्ली दिसल्यास ब्रॅडीचे थोडे थेंब पाण्यांत 
टाळून ते द्यावेत. कित्येकदां आंकडींत गोरोचन दिल्यानें फायदा होतो. तसेंच 
वयमानपप्रमार्णे पोटॅशिअम. त्रोमाईंड, छोरल्हायड्स, एकएक ग्रेन मधांतून 
किंवा साखरेच्य़ा पाकांतून दिवसांतून दोनतीन वेळां दयावे. जंतांमुळें आंकडी 
येत असल्यास जंतांची पूड दिली पाहिजे. त्यासाठीं सँटोनाईन द्यावें. एकंद्रींत 
कारणांप्रमाणे उपाय झाला तर बरें पडतें. ज्टक्यामध्यें कोणतेंहि ओषध 
देऊं नये. तो गेल्यानंतर द्यावे. आंचक्यांतून मूल बरें होऊं लागलें हणजे 
पुढें मंडूर, केमिकल फुढसारखीं पेप्टिक ओषधे द्यावींत. 
दंतोस्लवः-र्‍सुलांना बहुतकरून ६ ते ९ महिन्यापासून दांत फुटण्यास 
सुरवात होते. कित्येकदां याच्यापूर्वीहि येतात. कधींकधीं उश्ीरांहि येतात. दांत 
येण्यापूर्वी थोडे दिवस हाळ गळू लागते, डोळ्यांतून पाणी येतें,तह्ान,अतिसार, 
खोकला, ज्वर वगेरे लक्षणें कमी जास्त प्रमाणाने होतात. कित्येक मुलांस दांत 
येतानां कांहींह्रि होत नाहीं. कित्येकांस आंकडी, वांती, कानांत वेदना व अंगावर 
पुरळ उठतो. हे विक्रार जोरानें असळे ह्मणजे पुष्कळ मुलें खृत्युसुखीं पडतात. 
ह्मणून अशावेळीं फार काळजी घेतली पाहिजे. अंगांत उबदार व वजनाने हलके 
कपडे घालावेत. दांत येऊं लागले ह्मणजे हिरड्या शिवदिवतात.त्यामुळें सुलांना 
कांडी कठीण पदार्थ चावावासें वाटतें. लिंबाच्या ताज्या रसांत बोट बुडवून ते 
हिरड्यांना चोळावे ह्मणजे शिंवशिव राहून बरें वाटतें. अशावेळी 
त्यांच्या खाण्यापिण्याची काळजी ध्यावी. मुलाच्या खोलींत शांतता 
ठेवावी. मुलास मोकळी व शुद्ध हवा मिळेळ अखे करावें, रात्रीं गरम 


बाल्यावस्थेतील रोग व त्यांवर उपाय. १२३ 


पाण्याने स्नान घालावें. डोकें थंड ठेवावें. मलावरोध असल्यास दूर करावा. 
झाडे फार होत असल्यास ते बंद करावेत.,हिरडीच्या कठीणपणा मुळें दांत बाहेर 
पडण्यास अडचण होत असल्यास ती डॉक्टरकडून. चिरून ध्यावी. आंकडी येत 
असल्यास तीवरील उपाय करावेत. हे सर्व विकार दांत आल्यावर आपोआप 
वरे होतात. परंतु जास्त वाटल्यास वेद्याचा सल्ला ध्यावा हें बरॅ. 
दांत खारणेः:--मुलें झोंपेंत दांत खातांना पुष्कळ वेळां ऐकण्यांत येतें. 
असा ग्रकार कान वाहत असल्यास,जंतांमुळें, तसेंच अजीर्ण, मलावरोध, आमांश, 
- झोंपेंत भीति वाटणें, दुधाचे दांत पडून कायमचे दांत येतांना फार त्रास झाला 
“असल्यास होऊं शकतो. अंथरुणांत सुतणें, दांत खाणे, झोंपृंत ओरडणे, घोड्या- 
सारखें निजणें, या सर्वे गोष्टी ज्या मुलांत दिसतात तीं चिडखोर स्वभावाची 
बनतात. यांत कारणांप्रमा्णे उपाय करावा. ० 


डोळे येणेंः--हा विकार पुष्कळ मुलांना होतो. देवी,गोंवर व दुसऱ्या स्फोट- 
युक्त ज्वरांतही डोळे येतात. तसेंच साबणाचा फॅस डोळ्यांत गेल्याने, थंडीमुळे 
अगर डोळे आलेल्या माणसाचा संपकते झाल्यानें हा विकार होऊं शकतो. डोळे 
आले ह्मणजे पापण्या फार सुजतात,डोळ्यांतून पाण्यासारखा खाव होतो.कधींकधीं 
हा खाव पूमिश्रित असतो. डोळ्यांच्या त्रासा मुळें मूल उजेडाकडे पाहू शकत नाहीं. 
डोळे चिकटंतात.विशेषतः: सकाळच्या वेळीं डोळे चिकटल्यासुळें उघडण्यास त्रास 
होतो.मूल सारखें रडत असतें व स्तनपान करीत नाहीं.यांत पहिल्यानें डोळे धुवावे. 
घुण्यासाठीं ऊन पाण्याचा किंवा बोरिक लोशनचा अगर धण्यांच्या पाण्याचा [तोळा 
भर धणे अधो शेर गरम पाण्यांत रात्रीं मिजत घाळून तें पाणी सकाळीं स्वच्छ 
फडक्यानें गाळून घेणें] उपयोग करावा.व त्याच पाण्याची डोळ्यांवर घडी घालावी. 
पू फार असल्यास डोळे सकाळ संध्याकाळ दोन वेळां घुवावे.डोळे चिकटत अस- 
ल्यास रात्रीं निजतांना पापण्यांस तूप किंवा व्हसलिन लावावें. डोळे पुसण्यासाठी 
दारूहळदीच्या काब्यांत (२॥ तोळे दारृहळद व ५० तोळे पाणी) मिजवून सुक- 
विळैला रुमाल वापरावा.व त्याच पाण्यानें डोळे धुतल्याने पुष्कळदां बरे होतात. 
एका डोळ्याचा पू दुसऱ्या डोळ्यास लागूं देऊं नये. नाहींतर तोहि येण्यांचा संभव 
असतो. डोळ्यांत संत्फेट ऑफ्‌ झिंक १ गुंज, बोरिक अंसिड ३ युंजा, गुलाब- 
पाणी २॥ तोळे या मिश्रणाचे किंवा सिर्हर नायटेट १ युज व वाफेचें पाणी 
२॥ तोळे या मिश्रणाचे एक दोन थेंब सकाळ संध्याकाळ सोडावेत. डोळ्याच्या 


२२८ स्त्रियांचे आरोग्य व शिक्युपालन. 


विकारांत वेळींच उपाय होणें जरूरीचें असतें. कित्येकदा आंतील बुष्युळावर 
क्षत पडण्याचा संभव असतो, ह्मणून वेळीं नेत्रवेद्याचा सल्ला घेणे बरें. 


खुपऱ्या:--हा विकार कित्येक सुलांत दिसून येतो व तो स्पशनें दुस- 
ऱ्यांस जडतो. यांत पापणीच्या आंतील भागावर सूज असुन करवतीच्या 
पानाप्रमाणे ती खरबडीत झालेली असते. डोळ्यांस ठणक असते व रेती पडल्या- 
प्रमाणे आंत बोंचतें. अक्या खरबडीत पापण्या बुब्बुळावर घासून तें अपारदरीक 
होण्याचा व त्यावर फूल पडण्याचा संभव असतो. हा विकार लवकर बरा होत 
नाहीं. हा विकार समजून येतांच ताबडतोब उपाय करावा. अफूच्या बोंडांच्या' 
काढ्याने किंवा दारहळदीच्या काढ्याने शेकल्यानें बराच फायदा होतो. यांत वरील. 
“डोळे येणे) या विकारांत सांगितल्यापैकीं एखाद्या ओषधाचा उपयोग करावा. 
डोळ्यांस धूर, घुरळा, उजेड लागूं देऊं नये. पोटांत शक्तिवधक ओषधे द्यावींत,. 
च नेत्रवेद्याचा सछा लवकर ध्यावा. 


ज्वर:--ज्वर पुष्कळ कारणांनीं येतो, व त्याचे प्रकारहि पुष्कळ आहेत” 
सर्दी, उष्णता, अपचन, दुधाचा बिघाड, आईच्या खाण्यापिण्यांत अव्यवस्थित- 
पणा,तर्सेच हिंवताप,आंत्रक्षतज्वर, त्रॉकाय्‌टिस्‌ , न्युमोनिया, देवी, गोंवर वगेरे 
रोगांत ताप येतो व तो वाढला ह्मणजे आंकडी येऊं लागते. यांत कारणांप्रमाणें 
उपाय केले पाहिजेत. दुधाच्या बिघाडाने येणाऱ्या तापांत पोट फुगणे, मलावरोध 
असतो. अशा वेळीं पहिल्यानें हिरडा थोडासा दुधांत उगाळून तें दूध सुलालाः 
याजाचें किंवा एरंडेल दुधांतून अगर मधाचे चार पांच थेंब टाकून तें द्यावें. 
याने एखादादुलरा रेच होऊन पोट साफ होईल. नंतर खालीं दिलेल्या उपायां- 
पेकी एखाद उपाय करावा, 


१-किराईताचें चूणे २ वाल, २॥ तोळे पाण्यांत एकदोन कढ येईपर्यंत 
उकळावें व गाळून त्यांत थोडी साखर मिळवून त्यांतील एक एक ,चमचा 
सकाळीं, दुपारी व संध्याकाळीं असे दिवसांतून तीन वेळां द्यावें. 

२-अतिविषाचें चूर्ण एकते तीन रती सकाळ संध्याकाळ मधांतून चाटवावें. 
यार्ने तापाबरोबर झाडे द्वोंत असल्यास तेहि बंद होतात. 


३-काकडशिंगीचें चूणे एक ते चार रती सकाळ संध्याकाळ मधांतून चारवावें.. 
याने खोकलाहि बरा होतो, 


बाल्यावस्थेतील रोग व त्यांवर उपाय. १२५ 


हिवताप ( मलेरिआ ):--कित्येकदां मळेरिआमुळें ज्वर येतो. अशा- 
खेळी क्विनाईन दर वेळीं अर्धी ते एक गुंज वयमानाप्रमाणें दूध साखरेंतून 
दिवसांतून तीन वेळां देणें. 


पडसें:--ल्हान मुलांस पडसे वारंवार येतें, व तें आळे असतां नाकांतून 
घाणी वाहते, शिंका येतात, आंग तापते, व नाक किंचित्‌ बंद होऊन मूळ 
तोंडावाटे श्वासोच्छास घेतें. पडसें फार झाल्यास नाक चोंद्ते, सूळ दूध ओढू 
शकत नाहीं. कित्येकदां पडसे हें गोंवर, घटसपे, डांग्या खोकला वगेरे रोगांचे 
'पूर्वव्िन्ह असतें. पडशाची हयगय केली हणजे पुढें त्याचा खोकला होतो. 
वते छातींत उतरून विकोपास जातें. हणून आरंभींच त्याची फार काळजी घेतली 
पाहिजे. मुलास वाऱ्यावर नेऊं नये. अंगावर भिजलेले कपडे ठेवूं नयेत. उबदार 
-कृपडे घालावेत. यांत किविनाईेन वयमानाप्रमाणें अर्धीएक गुंज दिल्याने फार 
फायदा होतो. खोकला, ताप व उलटी यांनीं गांजलेल्या सुलास अतिविष, 
काकडहिंगी व पिंपळी यांचें समभाग चूर्ण चारपांच गुंजा किंवा फक्त अतिविषार्चे 
चूर्ण दोनतीन गुंजा थोड्याशा मधावरोबर दिवसांतून दोनतीन वेळां चाटविल्यानें 
अगर धमाश्याच्या चमचाभर काढ्यांत मिळवून दिवसांतून दोन वेळां 
याजल्यानें फार फायदा होतो. नाकाचे दडे बसल्यासुळें मुलास स्तनपान करतां 
यरेत नसल्यास चमच्याने दूध पाजावें. शोचाला साफ नसल्यास हिरडा पाण्यांत 
उगाळून मध मिळवून पाजावा. किंवा दुसरें एखादें रेचक द्यावें; हणजे एकदोन 
दिवसांत सर्दी बरी होते व फारशा औषधाची जरूरी लागत नाही. 


श्वासनलिकांचा दाह ( 8100०1115 ):--पडशाची हयगय केली 
असतां बहुतेक ह्या विकार होतोच व पुढें र्‍याचा न्युमोनिआ बनतो. कित्येकदा 
-दांत येतांना हा विकार होतो. कित्येकदां जंतांमुळें होतो. व कित्येकदां डांग्या 
खोकला, गोंवर, आमज्वर या रोगांमध्यें होतो किंवा विकाराची पुरवात एकदम 
होते. यांत सुरवातीला ताप येतो. व खोकला सुरू होतो. पहिल्यानें खोकला 
कोरडा असतो व मागाहून ओला होतो. मूल बेचैन होते. कफ पडत नार्ही. 
अशा वेळीं योग्य खबरदारी घेतली असतां कित्येकदां सातभाठ दिवसांनीं मूळ 
बरें होतें. पण कित्येकदा विकार बळावतो. मुलास हाफ लागते व आंकडी येते. 
र्‍या विकारांत बालचातुभैद्रक चूणे द्यावें. तसेंच भुई रिंगणीचें मूळ १! तोंळा, 
जेट्मध १ तोळा, अडुळशाचा पाला १) तोळा व पाणी &ु शेर यांचा डे काढा 


१२९६ स्त्रियांचे आरोग्य ब शिद्लुपाळन. 


करून त्यांतील एक लहान चमचाभर दिवसांतून तीन वेळां पाजावा. थोड्याशा 
कापराचा अक हातावर घेऊन तो किंवा टरपेन्टाईन छातीला व पाठीला 
लावावें व छाती पाठ कापसाने किंवा लोंडरीच्या कपड्याने गुंडाळून ठेवावी, 
मूल मोठें असल्यास त्याला हीं ओषघें लावून बिवाय मुलाची छाती पाठ अफूच्या 
बोंडांच्या ऊन ऊन काढ्याने अगर अळशीच्या पोटिस्षानें शेकावी. ( अळशीचें 
पोटीस करणें झाल्यास प्रथम एक पातेली तापू द्यावी, नंतर तींत जरूर तितकें 
आधणार्चें पाणी ओतावे. नंतर तींत डाव्या हातानें अळशीचें पीठ बोटाने 
पेरल्यासारखे करून घालावें; व चांगळें ढवळावे. जर तें नीट मिसळले 
नाहीं तर ल्यांत एरंडीचे तेळ किंवा अळशीचें तेल घालून ढवळावे; व तें 
नरम झुणक्यासारखं झाल्यावर ताग, फलाणीन, किंवा जुन्या ब्लॅकेटचा 
तुकडा अगर पिंजळेला कापूस यांपेकीं एखाद्यावर पसरावे. व र्ते बाहेर जाऊं 
नये म्हणून कापडाचे कांठ वर दुमडावे व मग तें छाती पाठीला सभोंवार 
सहन होईल इतकें गरम ग्रम बांधावे व वर कोंटनचुल ठेवून ह्या 
सर्वांस बँडेजनें बांधावे. कित्येकदा अळशीच्या. पोल्टिसाऐवजीं मोहरीचें 
झ़ास्टर लावल्यानेंहि फायदा होतो. शक्य असल्यास मुलास मच्छरदाणींत 
निजवावें. खोकल्यासाठीं किटलीमध्यें आधण येईपर्यंत पाणी उकळून त्यांत 
क्रियाझोट नांवाच्या ओषधाचे थोडे थेंब टाकून किटलीमधील वाफ मच्छर- 
दाणींत सोडावी ह्मणजे फार फायदा होतो. मुलास लागेल तितकें गरम पाणी 
पिण्यास द्यावें. यानें कफ पातळ होतो. छातींत कफ जमलेला असल्यास उल- 
टीचें ओषध द्यावें लागतें. अशा वेळीं वैद्याच्या सल्ल्याने वागणें बरें. 
फुप्फुसदाह (न्युमोनिया):--वरील विकाराची हयगय झाली किंवा 
_ तो वाढला म्हणजे न्युमोनिया होतो. यांत पोट सारखे उडत असतें. त्यावरून 
या विकारास 'पोटांतळें झालें? असें हणण्याचा प्रधात आहे, यांत आरंभीं 
सावे पडसे होतें, पुढें ते वाहून कोरडा खोकला येतो, आंग तापतें, श्वास जलद 
चाळू ळागतो, नाडीची गति वाढते, ढांस एकस्रारखी लागते, पण बेडका 
कांहीं पडत नाहीं, नाकपुड्या उडू लागतात. पुढें एकदोन दिवसांत कफ हळुहळु 
सुट लांगतो, त्यामुळें घशांत घुरघुर आवाज होतो. मुलांना थुंकतां येत 
नसल्यामुळें तीं कफ गिळतात. मूल रडूं लागतें, त्याला तहान लागते, तें दूध 
बहू ककत नाहीं, यास झोंप ज्ञात लागत नाहीं, तें कण्हू लागतें. विकार वाढला 


बाल्यावस्थेंतील रोग व त्यांवर उपाय. १९२९७ 


ह्मणजे डोळ्यांवर झांपड-व बडबड सुरू होते. लहान मुलांत भांकडी येते. 
विकार साधारण स्वरूपाचा असल्यास आठदहा दिवसांत बरा होतो. 
कित्येकदा विकोपास गेळेला विकार बरा होण्यास पांचसह्या आठवडेहि 
लागतात. किंवा मूल सत्युमुखीं पडते. 


उपचारः--हा विकार विशेष काळजी करण्यासारखा असल्यानें ह्यावर 
घरीं उपचार करण्यापेक्षा चांगल्याशा कुशल वेद्याकडून उपचार करणें बरें. या 
विकारांत काळजीपूर्वक आुश्रुषेची भत्यंत जरूरी असते.मुलाला उजेडाच्या, स्वच्छ 
व हवाशीर जागेंत ठेवावें. खोंलींत कोणत्याहि तर्‍हेची गडबड होऊं देऊं नये. 
व तें न घाबरेल अश्ली व्यवस्था ठेवावी. मुलाच्या आंगावर वारा न येईल 
अशा रीतीनें त्याचा बिछाना घातलेला असावा. अगांत हलके व उबदार कपडे 
असावेत व जरूरीप्रबाणें ते वरचेवर बदलावेत. तहानेसाठीं तापवून गार केळेळे 
पाणी मुबलक द्यावें. पाणी देण्यांत बिलकूल कसूर करूं नये. दुधांत पाणी किंवा 
बालीवॉटर मिसळून द्यावे. ताप फार भसल्यास कोलन वॉटरची घडी किंवा 
बफीची पिशवी डोक्यावर धरावी. छाती अळल्लीच्या पोटीसानें शेकांवी. 
पण मूल शेंकू देत नसल्यास किंवा त्यास त्यापासून त्रास होत असल्यास 
अरिफ्लोजेस्टिव्ह किंवा थर्मोफ्युज्‌ नांवाचें ओषघ कपड्यावर पसरून ते 
मुलाचे.छातीपाठीस लावावें. या विकारांत ब्रॉन्कायटिसमध्यें सांगितलेळे उपाय 
करण्यास हरकत नाहीं. ज 


दृंमाः--हा विकार कित्येक सुलांत पहाण्यांत येतो. बहुतेक हा आलुवंदिक 
असतो. हा एकाएकीं सुरू होतो. सदी झाल्याचें प्रथम निमित्त होतें च सुरवात 
होते. कित्येक मुलांना खाण्यापिण्यांत थोडासा फरक झाला म्हृणजे हा विकार 


होतो.हा विकार पूर्णपणे असा कधींहि बरा होत नाहीं. यांत वरचेवर उबळी 
येतात. व त्यामुळें मुलाची वाढ खुंटते. या विकारांत कारणांप्रमाणें उपाय 
केल्यास फायदा होतो.दम्याची उबळ आली असतां श्वासकुठाररस ३ गुंज,डे तोळा! 
मधांत मिळवून तें मुलास वरचेवर बोटाने चाटवावें. शोचाला साफ शोत 
नसल्यास रेचक देऊन कोठा साफ करावा, सदी होऊं देऊं नये. पायांत पाय- 
मोजे घालावेत. अंगांत गरम कपडे असावेत. हा होऊं नये यासाठीं कतुमाना- 
भ्रमाणे व पचनशक्ति प्रमाणें त्याच्या कपड्यालप्त्यांची व खाण्यापिण्याची एकंदर 


>. 


व्यवस्था ठेवावी. मुलास मानवेळ अशा हवेंत घेऊन जावे व उघल्या हवेंत 


१२८ स्त्रियांचे आरोग्य व शिदयुपाळन. 


मनसुराद खेळू द्यावे. असें केल्याने हळुहळु अंगांत काटकपणा येऊन विकार 
कमी होण्याचा संभव असतो. 


अस्थिवक्रता ( रिकेट्स ):--आईचें दूध न मिळणाऱ्या व पिष्टमय आणि 
पचण्यास जड अक्षा अन्नावर वाढविण्यांत आलेल्या, तर्सेंच पुष्कळ दिवस 
अंगावर पिणाऱ्या मुलांत हा विकार होतो. शरीराचें पोषण बरोबर होत. नसले 
व॒जरूर तितकें बसान्न ( लोण्याचा अंश )न मिळालें ह्मणजे हा रोग होतो. 
व त्यामुळें हाडें विकृत होतात. ह्मणून खाल्लेळें पचेल व जरूर तितकें बसान्न 
सिळेळ अज्ली मागें सांगितल्याप्रमार्णे काळजी ध्यावी. कृत्रिम अन्नावर मुळें फार 
दिवस वाढविल्यानेहि हा रोग होण्याचा संभव असतो. तसेंच वाईेट व कोंदट- 
हवेंत राहिल्याने आणि अतिराय विषयोपभोग व फिरंगरोगानें निसत्व झालेल्या 
प्रकृतीच्या आईवापांचीं मुळें कधीं कधीं या विकाराने युक्त असलेलीं आढळतात. 
यांत पचनेंद्रियाचा एखादा विकार असल्यास तो पहिल्यानें सुधारावा. दुधांत 
छुन्याची निवळी घाळून तें द्यावे. अन्नांतील पिष्टमय पदार्थ कमी करून दुघांतील 
लोण्याचा व मांसघटक अंशाचा भांग वाढवून दूध जास्त कसदार करावें. यांत 
कॉंडठिवर आईल बरें पडतें. ज्यांना मांस चालतें त्यांना कच्च्या मांसाचें पाणी 
द्यावे. सुलाच्या स्वच्छतेकडे लक्ष्य द्यावें व त्यास सकाळसंध्याकाळ . बाहेर 
फिरावयास न्यावें. * 

रक्तपित्त ( स्काव्हि ):--ह्या विकारहि वरील प्रमाणेच अयोग्य अन्नामुळे 
होतो. कृत्रिम अन्ने तयार करतांना त्यांस पुष्कळ तास उष्णता लावल्याने दुधांतील 
वटक द्रव्य़ांत फरक पडतो. व अशीं अन्ने दिल्याने स्क्रव्हिं रोग होतो. यांत 
रक्तांत फरक होतो. हाडें नरम होतात. त्वचेवर व्रण पडतात व निरनिराळ्या 
ठिकाणांतून रक्तत्राव होतो. यांत वरील प्रमाणेंच अन्नासंवंधानें काळजी 
घेतली पाहिजे. मुलाला गोड संत्रे, द्राक्षं, मोसंबीचा रस एकदोन चमचे दिवसां- 
तून दोनतीन वेळां पाजावा. व ताजें धारोष्ण दूध पाजावें. इतक्यानेंच गूण 
चाटायाला लागतो. पण तसें न झाल्यास वेद्याचा सहा ध्यावा. 

सांसर्गिक रोगः--वाळपणांत विशेषेकरून होणारे सांसर्गिक रोग हणजे 
डांग्या खोकला, गोंवर, गालफीं, आंत्रक्षतज्वर, घटसर्प, कांजण्या, देवी, हे 
होत. हे एक.प्रकारच्या सूक्ष्मजंतूनीं होत असतात. जंतुजन्य रोगांची विस्तार- 
पूवेक माहिती आमच्या रोगजंतु नांवाच्या पुस्तकांत दिली आहे ती पहावी. जंतु 


बाल्यावस्थेंतील रोग व त्यांवर उपाय. १२९. 


शरीरांत गेल्यावर लगेच रोग होतो, असें नाहीं; तर त्याला मध्यें कांही काळ 
जातो, या काळाला युप्तकाल (11९0081011 0९0१) अर्से ह्मणतात. हा 
छाल निरनिराळ्या रोगांत निरनिराळा असतो,तो साधारणपणें खालीलप्रमाणें:-- 


रोग. गुस्तकाल. किती दिवस रहातो. 
डांग्या खोकळला-- ४ ते १४ दिवस. ४ ते ७ आठवडे.कधीं जास्त 
गोंवर-- १० ते १४ दिवस.  ६ते १० दिवस. 
आगालफीं-- १० ते २२ दिवस. २३ दिवस, 
आंत्रक्षतज्वर-- १० ते १४ दिवस.  रेरे ते ३० दिवस. 
घटसर्पे-- २ ते १० दिवस. 
चांजण्या-- ३० ते १६ दिवस. ६ ते ७ दिवस. 
देवी-- १२ ते १३७ दिवस. १४-२१ दिवस. 


हे रोग घरांत किंवा शेजारींपाजारीं असल्यास त्यांचा निरोगी मुलाला संपके 
होऊं नये ह्मणून त्यास लांब दुसरीकडे शक्‍य तितकें लवकर नेऊन ठेवावें. 
इाहरांच्या ठिकाणीं व गरीब माणसांना हें पुष्कळदां साध्य नसतें. यासाठीं 
त्यांनीं निदान त्याचा रोग्याशीं कोणत्याच बाबतींत संपर्क होऊं न देण्याची 
खबरदारी ध्यावी. 

डांग्या खोकलाः-हा रोग लहान वयांतच होतो.हा सांसर्गिक असून सांथीने 
येतो. यांत आरंभीं पडसे होतें. नंतर खोकला होतो. हा खोकला वारंवार येऊन 
मुलास त्यापासून फार त्रास होतो.मूळ एकसारखे खोकून खोकून र्‍्याचें तोंड व डोळे 
लाळ होतात, व गुदमरून जाईल असें दिसून नंतर एक मोठा उच्छ्छास घेतें. त्या 
उच्छासाचा एक च मत्कारीक 'हूप? असा आवाज होतो.म्दणून याला इंग्रजींत हूपींग 
कॉफ्‌ असें हमणतात.१०ते१४दिवसांत हा डांग्या खोकला असल्याचें कळून येते. 
हटा विकार साधारण वर सांगितल्याप्रमाणें मुदतीनें बरा होतो. मुलाला थंड हवेंत 
फिरवू नये. शोचाला साफ ठेवावे. आंगांत ऊबदार कपडे घालावेत. साधे, हलक 
अन्न द्यावे. निजावयाची खोली खच्छ, मोकळी, हवा खेळणारी असून तींत ओल 
किंवा घाण नसावी. यांत खास असें औषध नाहीं. परंतु कित्येकदा द्राक्षारिधट 
किंवा पदीसीनसारख्या औषधानें बरें वाटतें. कित्येकदां_या विकारांत मेंदृंत 
रक्तत्राव होणे, कास, फुप्फुसदाह वगैरे सारखे उपद्रव होऊन मूल सृत्युमुखीं 
वढण्याचा संभव असतो. हाणून पथ्यपाण्यांत फार खबरदारी घेतली पाहिजे. या 


१३० स्त्रियांचे आरोग्य व शिळ्षुपाळन. 


विकाराचा संसर्ग “हूप? सुरू झाल्यापासून सहा आठवडेपर्यंत दुसऱ्या मुलांस 
.- होऊं शकतो. यांत लक्षणांप्रमा्णें उपाय करावा. 


गोंवर:--यांत आरंभीं पडसें येतें. नंतर थेडी वाजून ताप येतो.डोळ्यांच्या 
पापण्या सुजतात,घसा बसतो, शिंका व कोरडा खोकला येतो. ताप आल्यापासून 
तिसऱ्या चवथ्या दिवशीं पिसवा चावल्या प्रमाणे लाल रंगाचे आंगावर उगवण 
येतें.हें उगवण पहिल्यानें तोंडावर व कपाळावर येतें व नंतर इतर भागांवर येतें. 
या रोगाचा संसर्ग फार जलद लागतो. हगवण व खोकला वंद होईपर्यंत संसगे 
बाधू शकतो. यांत रोग्याला स्वच्छ व ऊबदार अश्या खोलींत ठेवावें. मुलाला 
थंड हवेंत फिरवू नये. हलकें अन्न देणे. शोचाला साफ नसल्यास सावे 
सारक ॒ द्यावें. परिपाठाचा काढा जेट्टिमध घाळून द्यावा. खोकला फार 
असल्यास टांकणखाराची लाही मधांतून किंवा ग्लिसरीन मधून घशाला 
लावावी- निजण्याच्या वेळेस एक सुकें अंजीर, अडरूळशाचें एक पान, पावतोळा 
जेष्टमध,अफूच्या एका वोंडाचा आठवा हिस्सा, खडीसाखर १॥ तोळा व पाणी 
अधी शेर घाळून नवटांक होईपर्यंत आटवावें. नंतर गाळून साधारण कोमट 
झाल्यावर त्यांतील चमचा दीडचमचा मुलाला पाजावें. हे॑ंचाटण दिवसांतून 
तीनचार वेळां देण्यास हरकत नाहीं. याहि विकारांत पथ्यपाण्यासंबंधानें फार 
काळजी घेतली पाहिजे, नाहींतर श्रासनलिकादाह, फुफ्फुसदाह, वगेरे होऊन 
मूल दगावण्याचा संभव असतो. 


गालफीो:--यांचा सुरवातीपासून चवदा दिवसांपर्यंत संसर्ग बाधू शकतो. 
यांत पहिल्यानें थोडासा ज्वर येऊन चोवीस तासांनीं हनुवटी व मान ताठते, 
घसा दुखतो, तोंड सुजते. ही सूज कानाचे आसपास व कानाच्या व हनव- 
टीच्या जवळ येते. ती पुढें हळुहळू आपोआप बरी होते. सुजलेल्या जागीं 
खोत्र्याचा पाला वांदून लावावा. किंवा गूळ चुना एकत्र करून तो लावावा- 
खाण्यास प्रवाही अन्न द्यावें. मलावरोध असल्यास दूर करावा. 


कांजण्या:--यांत भुजांवर व छातीवर पहिल्यानें लहान लहान फोड 
येतात. नंतर डोक्यावर येतात. कढतपाणी आंगावर पडल्याने जसे फोड येतात 
तसे हे दिसतात. कांजण्या सहासात दिवसांत. मावळतात. यांचा संस्रग सर्वे 
अ्नषपल्यापडून जाईपर्यंत बाधू शकतो. 


बाल्यावस्थेंतील रोग व त्यांवर उपाय. १३९ 


देवीः--यांत पहिल्यानें आंग भोडून ताप येतो. डोकें दुखतें,थंडी वाजते, 
उलटी, पाठीस आणि कंबरेस कळा लागतात.तिसरे दिवशीं अंगावर बारीक 
बारीक लाल पुळ्या उठतात. त्या आठ नऊ दिवसांनीं पिकतात. नंतर चार 
पांच दिवसांनीं त्यांस खपल्या धरूं लागताते.या खपल्या सर्वे पहून जाईपर्यंत या 
विकाराचा संसर्ग बाधतो. यांत मल्युद्धि साफ ठेविळी पाहिजे. डोळे बोरिक- 
लोशननें धुवून सच्छ करावेत. आपल्यामध्यें देवी, गोंवर, वगेरे रोगांत ओषध 
देऊं नये अश्यी समजूत आहे. पण ती चुकींची आहे. देवी दोनतीन प्रकारच्या 
असतात. साध्या, दाट व रक्तमय. साध्या प्रकारांत विशेष त्रास होत नाहीं. 
पण दाट व रक्तमय देवींत फार त्रास होतो. देवींत तहान फार लागते. यासाठीं 
घोट घोट थंड पाणी, सरबत, लेमोनेड असें द्यावें. हा विकार होऊं नये यासाठीं 
मुलाला लहान असतांच देवी टोंचून घेणें हा उत्तम मागे होय. कित्येक देवी 
टोंचण्यास वेळ लावतात, तें बरें नाहीं. मूल दुसऱ्या रोगाने आजारी असल्यास 
ते त्यांतून पूर्ण बरें होऊन त्यास साधारण शक्ति येईपर्यंत देवी टोंचुन 
घेऊं नयेत. या रोगांत फार स्वच्छता ठेविली पाहिजे. देवी टोंचून घेणें त्या 
जन्मल्यापासून सहामहिन्याच्या आंत टोंचून व्य़ाव्यात, त्यापासून मुलाला त्रास 
होत नाहदीं. हा काल लांबविल्यानें पुढें त्यापासून मुलाला त्रास होतो. 


जंत:--मुलांना जंतांमुळें फार त्रास होतो. जंत झाले ह्मणजे मूल गुदाची 
जागा व नाक खाजवू लागतें. त्याचें पोट कांहींसे फुगून ते रडते. कधीं कधीं 
त्यास मलावरोध होतो. दुधाची किंवा अन्नाची वांति होते. जीभ, विशेषतः 
तिच्या टोकाला व बाजूला लाल होते, व तिच्या वरील रवेदार दाणे स्पष्ट दिसूं 
लागतात. जिमेवर सफेत तवंग येतो, मूळ कृश होतें, त्याला खाल्लेळें पचत 
नाहीं. क्रित्येकदां आंचके येतात. जंत तीन प्रकारचे असतात. गांडुळासारखे, 
सुतासारखे बारीक व फितीसारखे चपटे. गांडुळासारखे कृमी असल्यास मुलास 
रात्री लवकरच हलकें जेवण घाळून दोन तीन तास गेल्यावर विशेषतः  रिका- 
म्यापोटीं वयमानाप्रमाणे अधी एक गुज सँटोनीन, दुप्पट सोडा बायकार्व मिळ- 
वून किंवा नुस्तेंच थोड्याशा साखरेबरोबर किंवा मधांतून “ 'चाटवावें. दुसरे 
दिवशीं सकाळीं वयमानाप्रमाणे एक दोन चमचे एरंडेल सुंठ, बडिशोपेच्या 
काढ्यांतून अगर थोड्याशा चहांतून देणें. ह्म्ण्जे जेत पडून जातात. बारीक 
सुतासारखे जंत असल्यास डाळींबाच्या मुळांच्या साळींचा काढा [ एक तोळा 


१३२ स्त्रियांचे आरोग्य च शिक्युपालन. 


-साल व चार तोळे पाणी उकळून अधो करावा. ] एक दोन चमचे दिवसांतून तीन 
'चेळां द्यावा. फितीसारखे जंत डुकराचें वगेरे मांस खाणाऱ्या लोकांत होतात. 
जंत[ दोन्ही प्रकारचे ] पडून गेल्यावर ते पुनः होऊं नये यासाठीं काडेकिराई- 
ताचा किंवा कडूनिंबाच्या पाल्याचा फांट ( अ्धांतोळा कोणतेंहि एक, नऊटांक 
कढत पाणी, पंधरा मिनिटें झांकून नंतर गाळून घेणे.) रोज सकाळीं एकदां 
चमचा दोन चम'चे दहा बारा दिवस पाजावा. 

खर जाणें ( फॉस्फेच्यूरिआ ):--कित्येकदां मुलांना लघवीतून खर जाते. 
द लघवी केलेली जागा मातीची असल्यास पांढरी होते. यांत पिठूळ व दाण्याचे 
यदार्थ वर्ज्य करावेत. दूध फार देऊं नये. मोसंबी, संत्रे, सारखीं फळें द्यावीत. 
अँसिड फॉस्फरिक डिल्युटचे थोडे थेंब पाण्यांतून द्यावेत ह्मणजे बरें वाटते. 


ख्रूजञः--हा विकार जंतुजन्य असून स्पर्शसंचारी आहे, आपल्याकडे 
विज्षेषतः अस्वच्छ रीतीनें रहाणाऱ्या लोकांत हा फार आढळून येतो. सुलांना हा 
ज्ञाला ह्मणजे बरा होतां होतां कठीण जातें.यांत शरीर,कपडेल्तते वगेरे खच्छतेच्य़ा 
बाबतींत फार काळजीं घेतली पाहिजे. खरूज दोन प्रकारची असते. सुकी व ओली. 
सुक्या खरजेस फार खाज सुटते, व ती रात्रीची जास्त होते. मुलाला कहने- 
चाचा पाला पाण्यांत उकळून त्या पाण्यानें स्नान घालावें. स्नानापूर्वी पांच दहा 
िनिटें आंबेहळद, कइजिरें व बावची यांची समभाग बुकी नारळाच्या रसां- . 
तून अगर पाण्यांत मिळवून अंगास लावावी. नंतर गंधकाचा साबण लावून 
स्नान घालावें. खरजेवर गंधकासारखे रामबाण ओषध दुसरें नाहीं. खरजीचे 
फोड असतील ते फोडून पू काढून टाकावा, व त्यांवर गंधकाचें मलम ( एक भाग 
गंधक व नऊ भाग शुद्ध केलेली चर्वी) लावावी. त्रिफला चूर्ण जाळून त्याची राख 
जुन्या तुपांत सिळवून लावल्यानेंहि खरूज वरी होते. मुलाचे कपडे रोज स्वच्छ 
खुवून नंतर उकळ्या पाण्यांत वुडवून सुकवून मग वापरावेत. मधुनमधून एरंडेल 
तेल देऊन शोचाला साफ होईल अशी व्यवस्था ठेवावी. नाहींतर केवळ 
बाह्योपचारच केल्यास खरूज बरी होते खरी पण कित्येकदां त्यापासून मुलांना 
नाळयुदासारखा ( 3112115 १158956. ) रोग होतो व सूज येते. झणून 
सुलांच्या शोचशुद्धीकडेहि लक्ष्य दिळें पाहिजे. 

इसबः-हा विकार विशेषेकरून लहान मुलांत दृष्टीस पडतो. हा सुका व 
ज्योडा असा दोन प्रकारचा असतो. यानें डोकें, पाय वगेरे भाग व्यापलेळे 


बाल्यावस्थेंतील रोग व त्यांवर उपाय. १३३ 


असतात. यांतून लस निघते ती वाळून तिच्या खपल्या बनतात. या खपल्यांस 
तेल लावावें; ह्मणजे त्या मऊ होतात. नंतर त्या काहून त्यावर ठेड लोशनची 
घडी ठेवावी. लस निघण्याची कमी झाली ह्मणजे असिड संलिसिलळीक २॥ 
गुंजा, रेझसींन २॥ गुंजा व व्हॅसेळीन २॥ तोळे असें एकत्र करून तें मलम 
लावावें. किंवा पांढऱ्या पटकुळीची सुळी तांदुळांच्या घुणांत उगाळून लावावी; 

उवा:ः--मुलाचें डोकॅ स्वच्छ राखण्यासंबंधाने काळजी न घेतल्याने पुष्क- 
ळदां केसांत उवा पडतात. उवा फार असल्यास सुलाच्या कॅसांस डोळ्यांत 
वगेरे न जाईल अश्या रीतीनें गॅसळेट तेल लावावें. व थोड्या वेळाने सावू 
लावून ते खच्छ धुवावे. किंवा रसकापुराचें लोशन लावावें; झणजे उवा बहुत- 
करून रहात वाहींत. हें करण्यास ज्यांस भीति वाटत असेल त्यांनीं मुलाचे 
केंस साफ काहून टाकावेत; ह्मणजे उवांस जागाच राहत नाहीं. 


भाजणें व पोळणेंः--पुष्कळ वेळां विस्तव लागून किंवा गरम प्रवाही 
पदार्थ आंगावर पडल्याने मुळें भाजलीं व पोळलीं जातात. शरीराचा जितक्ता 
मोठा भाग भाजला किंवा पोळला असेल तितकी भीति जास्त असते. यांत पहि- 
ल्याने खोबऱ्याचें किंवा अळशीचें तेल त्या जागेवर ओतावें.नंतर हळूच संभाळून 
कपडे काढावेत. कपडे काढतां येत नसल्यास कात्रीने कापून काढावेत. नंतर 
एखादा स्वच्छ फडका वरील पेकी एकाद्या तेलांत भिजवून त्या जागीं घालावा. 
या कामीं चुन्याची निवळी व अळद्ीचें तेळ समभाग एकत्र करून खूप हाल- 
वावें ह्मणजे पांढरे. सफेत मिश्रण बनतें. तें फार बरें पडतें. अळशीचें तेळू 
मिळत नसल्यास ऑलिव्ह तेल किंवा बदामाचें तेल मिळवावे. या तेलाची घडी 
घाळून ती रोज बदलावी. विकार विशेषच उग्र असल्यास वैद्याचा सह्या ध्यावा. 


कानवहाणें ब डुखर्णेः:--कानांत काल्या घातल्याने किंवा गोंवर वगेरे 
सारखें दुखणे आल्यावर सुलांचे कान वाहूं लागतात व दुखतात. कान वाहत 
असल्यास पहिल्यानें पिचकारीनें तो घुतला पाहिजे. धुण्यासाठी त्रिफळेचा काढा, 
कह निंवाच्या पाल्याचा काढा किंवा जाईच्या पाल्याचा काढा, कोमट असता 
घेऊन त्यानें कान धुवावेत. पिचकारी मारतांना वरच्या पाळीकडून हळु- 
हळु मारावी. जोरानें मारूं नये. नंतर कापसाच्या बोळ्यानें कान साफ पुसून 
ह्यांत जाईच्या पाल्याचा दहा पंधरा थेंब रस घालावा; व वर कापूस लावावा. 
डिंवा असिडबोरिक ५ गुंजा व ग्लिसरीन ४ पळ्या अशीं एकत्र करून त्याचे 


२२४७ स्त्रियांचे आरोग्य व शिझ्लुपालन. 


यांच दहा थेंब सोडावे.किंवा बोरिकअतिड व आयडोफॉर्म यांची समभाग बुकी 
छानांत घालावी. गोंवरामुळें कान वहात असल्यास व उपाय करूनहि तो बरा होत 
नाहीं असें दिसून आल्यास त्या विवाय मुलाची प्रकृति सुधारण्यासाठीं कॉडलि- 
व्हरतेल पोटांत द्यावें. पुष्कळदां सरदीसुळें किंवा दांतामुळें कान दुखे लागतो. 
त्यावेळीं त्याचें कारण शोधून काहून त्यावर उपाय केळे पाहिजेत. कित्येकदा 
कानांत एखादी पुळी झाल्यानें तो दुखत असतो. अशा वेळीं नुस्त्या गरम पाण्यार्ने 
ळान बाहेरून शेकला असतां बरें वाटतें. विशेष प्रसंगीं डॉक्टरचा सल्ला घेणें 
ज€र आहे. 

दंतदाूलः--हा विकार कित्येक सुलांमध्यें आढळून येतो. अश्या वेळीं 
कोणता दांत दुखत आहे ते पहावें. जर तो किडला असून दुखत असेल तर 
पहिल्यानें दांताच्या किडक्य़ा भागांत असलेली घाण हळूच काहून टाकावी, व 
ओोड्याच्या कापसाला लवंगांचें, चिरफळाचें किंवा दालचिनीचें तेल लावून तो 
चोळा त्या पोकळींत घालावा. दुखऱ्या दांताळा बाहेरून गरम पाण्याचा शेक 
ळरावा. हिरडी छुजली असल्यास तीवर टिंक्चर आयोडीनचा बोळा फांसावा. 
इतकें करून शूळ रहात नसल्यास दंतवेद्याचा सल्ला ध्यावा. 

बेबीचे अंतमेळः--कित्येकदां आंतड्याचा भाग वेंवीवाटे बाहेर येतो व 
व्यासुळें बेबी फुगते. हा भाग बोटानें दाबला असतां आंत जातो. पण दाब 
काढतांच पुनः बेंबी फुगते. याला वेंबीचें अंतगेळ असें ह्मणतात. असा प्रकार 
बहुतकरून अशक्त सुलांमध्यें दिसून येतो. फार जोर करून रडणें, उल्टी, 
खोकला, मलावरोध, अतिसार वगेरे मुळेंही तें होऊ शकतें. 

उपायः--पहिल्यानं बेंबीवर हळूच दाब देऊन आंत्र्डे आंत घालावें. नंतर 
ल्यावर कपड्याची घडी ठेऊन त्यावर ढबू पेसा ठेवावा व पट्यानें पोट बांधावें. 
दोनतीन महिने अश्या रीतीनें बांधण्यांत आल्यास बहुतकरून मग आंतडें बाहेर 
येण्याचें बंद होतें. हा विकार बरा झाल्यावरहि खोकला, डांग्या खोकला वगेरे 
सुळें पोटाच्या स्नायूंवर जोर न पडेळ अक्षी शक्‍य ती खबरदारी ध्यावी. तर्सेच 
मलावरोध होऊन पोट न चढेल असा भाहार ठेवावा. | 

नाकांतून रक्त येणेः--कित्येकदां मुलाच्या नाकांतून एकाएकीं रक्त वाहू 
लागतें. अच्चा वेळीं न घाबरतां गार पाण्याची घडी नाकावर धरावी, किंवा 
चर्फोचा तुकडा नाकावर फिरवावा, ह्मणजे रक्त वाहुर्णे बंद होतें. 


बाल्यावस्थेतील रोग व त्यांवर उपाय. १३" 


घक्षांतील शाल्यः--ज्याप्रमाणे मुळें नाकाकानांत कांहींतरी घालतात 
त्याचप्रमाणे कित्येकदां तोंडांत चवली, गोटी, कांच, वगैरे घातलेली गिळतात« 
अश्ा वेळीं तो पदार्थ घश्यांत अडकला तर मूल घाबरते, त्यास ओकारी होते 
व तें डोळे फिरवते. अश्या वेळीं न घाबरतां व वेळ न घालवितां मुलाचे घशांत 
वोट घालावें.ह्मणजे ओकारी होऊन तो पदार्थ बाहेर पडतो. यानेंतो न आल्यास 
मुलाचें डोकें खालीं वमान वर करून मानेवर हळुहळू वुक्क्या माराव्या, ह्मणजे 
तो पदार्थ खालीं येतो. मग तो बोटाने काहून घ्यावा. जर अश्ानेंहि तो आला 
नाहीं तर ओकारीचें किंवा परसाकडचें औषध मुळींच देऊं नये. पण तो पदार्थ 
आंतड्यास रुतूं नये ह्मणून भात, केळीं वगेरे खाऊं घालावें, ह्मणजे त्यांत तो 
गुरफटून मलावाटे निघून बाहेर येतो. व मळत पासला असतां तो दिसून येतो. 


जखम व रक्तस्थावः:--एखादी जखम पडली किंवा शरीराचा 
कोणताहि भाग कापला गेला ह्मणजे त्यांतून रक्त वाहूं लागतें.सुळें दगडावर पडून 
त्यांच्या तोंडावर व डोकीवर खोक पडते. लेखणी करतांना चाकूने बोट कापले 
जातें. व भाजी चिरीत असतांना विळीर्ने बोट चिरळें जातें. आपल्यामध्ये 
कित्येक लोक जखम पडतांच तींत जमिनीवरील माती, कोळीएक अर्से 
भरतात. हें फार वाईट आहे.यापासून धचुर्वात होण्याचा संभव असतो. जखमेवर 
(ल्हान किंवा मोठी) लगेच बोट ठेवून जोरानें दाब द्यावा हणजे रक्त बंद होतें.नंतर 
ती स्वच्छ थंड पाण्यानें धुवावी व तींत माती,कांटा,वाळु वगेरे कांही असल्यास 
ळाहून टाकावे. अुण्यासाठीं कॅत्रीलीक लोशनचा उपयोग करणें बरें. नंतर स्वच्छ 
फडक्याने ती टिपून काडावी. व तीवर बोरिकअंसिडची पावडर बसवून तिच्यावर 
जंतुनाशक कापूस ठेवून ती फडक्यानें आंतळून बांधावी. जमख मोठी असून 
तिच्यांतून फार रक्त येत असल्यास तें, शीर तुटल्याने येतें कीं धमनी तुटल्यार्ने 
येतें हें पहिल्यानें पहावें. शीर तुटल्यांनें येणारें रक्त काळसर असून सावकाश 
वहात असतें व त्याचा प्रवाह खाळून वरच्या दिशेला असतो. व घमनींतून वाह- 
णारें रक्त लाल भडक असून त्यांचा प्रवाह चिपळ्या उडल्याप्रमाणें वरून 
खालच्या दिशेला असतो. ह्मणून दिरेंतून रक्त वहात असतां जखमेच्या खालीं 
आंवळून बांधावें व धमनींतून येत असतां जखमेच्या वरच्या बाजूला बांधावें- 
नंतर जखमेवर दिळेला दाब हळूच काहून घेऊन ती जखम झटपट स्वच्छ 
करावीं व तीवर बोरिकक्रीटन ठेवून जोरानें आंवळून बांधावी. तोंपयैत जवळ. 


१३६ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


डॉक्टर असल्यास त्यास बोलवावयास पाठवावे. जखम धुतांना जंतुनाशक 
ओषधांचा उपयोग करावा हें उत्तम. 

डुखापत व मुरगळणें;--कित्येकदां पडल्याने किंवा धक्का लागल्याने 
तो भाग ठेंचळा जाऊन काळा निळा होतो. तेथें सूज येते.व त्या ठिकाणीं हात 
लावल्यास मूल रडूं लागते. याला दुखापत असें ह्मणतात. कित्येकदां हातपाय 
सुरगळल्याने त्याच्या संघिबंधनास व स्नायूंस ताण बसून तो भाग सुजतो व त्यांत 
वेदना होऊं लागतात. याला मुरगळणे किंवा लचके असें ह्मणतात. दुखापत 
झालेल्य व सुरगळलेल्या भागावर थंड पाण्याची पट्टो ठेवावी, किंवा नवसागर 
दिडकी भार व पाणी अधा शेर या मिश्रणांत मिजवळेली पट्ची ठेवावी, मुलाछ 
खस्थ पडू द्यावे. सकाळ संध्याकाळ लचकळेला भाग कढत पाण्यानें शेकावा. 
त्यावर टिकक्‍्चर आयोडीन लावल्यानेंहि फायदा होतो. 


प्रकरण अकरावें, 
परिशिष्ट, 
औषधे देण्याची वजने व मापेः--ओषधे दोनप्रकारचीं असतात. घन 
व पातळ. घन ओषधें वजनांनीं तोलतात व पातळ ओषथें मापांनीं मोजतात. 


वजने. मापें. 
६० ग्रेन हणजे १ ड्राम. ६० थेंब ह्मणजे १ फ्लईड ड्राम. 
क यया टात ८ फ्लुईड ड्राम ह्मणजे १फ्छईेड ओंस. 
१६ ओस ,, १ पॉड. २० फ्रेंड ओस ,, १ पाईंट, 
देशी वजने व मापे. ८ पाईट » १ गॅलन. 
अंदाजी माप. 


१ रती ह्मणजे १ गुंज, 
३ युजा ,, १ वाल, 
४ वाल ,, २ आणे भार. 


१ फ्लडड्राम ह्मणजे १ टीस्पुनभर. 
क ण डेझर्ट स्पूनभर. 


८ गुंजा ,, १ भासा. 00000 टेबल स्पुनभर. 
३२मासे ,, १ तोळा. २ फ्ळु. आंस. ,, १ वाईनग्लासभर. 
५ तोळे. ,, .१ नवरांक. इंग्रजी ब मराठी वजनांचें 

१० तोळे ,, 9 पावशेर. साझ्य- 
४० तोळे ५» १ शेर. २ ग्रेन ह्मणजे खुमारें १ गुंज. 


४० शेर ५७८ ८१५मणे. १ आंस ह्मणजे २॥ तोळे. 


परिदिष्ट. “ .. .।.: १३७ 


घरांत ठेदण्यासारखीं साधी ओषधे. 


आपल्यांतील पूर्वाच्या वृद्ध श्रिया रात्रीं अपरात्री केव्हां मूल आजारी पडेल 
ऱयाचा नेम नसतो ह्मणून . कांहीं ओषधे संम्रह्मस ठेवीत. अळीकडे ती चाल 
-मोडत चालली आहे. मुलेंबाळें असलेल्या प्रत्येक घरांत प्रसंगाला उपयोगी 
पडतील अश्शी कांहीं ओषधे असणें जरूर असल्यानें तीं येथें सांगतों. 


सूचना:--ओषधं नेहमीं ताजीं असावींत. तीं बंद कपाटांत किंवा सुरक्षित 
जागीं ठेवावींत. त्यांस झांकण असावें. प्रत्येक ओषधावर वल्याचें नांव 
'घालावें. मुलांना कांहीं विकार नसतां उगाच कांहीं ओषध देऊ नये. ज्वर अस- 
ल्यास काडेकिराईत, अतिविष व डिकेमाली हीं थोडथोडीं पाण्यांत उगाळून 
-ययावीं. झाडा होत नसल्यास व त्यामुळें पोट फुगल्यास हिरडा उगाळून द्यावा. 
झाडे फार होत असल्यास जायफळ व मायफळ उगाळून द्यावे. खोकला फार 
झाल्यास जेष्टीमध व बेहडेदळ भाजून तें उगाळून द्यावे. जंतांसाठीं वाव- 
डींगाचें चूर्णे किंवा काढा पाजावा. ओकारी साठीं नागरमोथा उगाळून त्यांत एकदोन 
जुंजञा टांकणखाराची लाही व मध मिळवून तें चाटवावें. छघवी होत नसल्यास 

ब ताप, सूज असल्यास पुननंव्याचें मूळ उगाळून तें द्यावें. 


एरेंडेळ तेळः-मुलेंबाळें असलेल्या प्रत्येक घरांत एखादी एरंडेल तेलाची' 
बाटली असणें अगदीं जरूरीचें आहे. हें निरुपद्रवी असें सोम्य रेचक आहे. 
योटांत एक ते दोन ड्राम देणें. अपचनार्ने पोट दुखत असल्यानें मूल रडते अशा 
घेळीं याचा चांगळा उपयोग होतो. यार्ने अपक्क अन्न मळावाटे निघून पोट 
दुखी बंद होते. स्तनांत दूध जास होऊन ते जेव्हां सुजतात व ठणकूं लागतात 
तेव्हां एरंडाच्या पानांस थोडे तेळ लाऊन तीं विस्तवावर ऊन करून त्यांनी 
दिवसांतून दोन तीन वेळां स्तन शेकळे असतां गुण वाटतो. आंव झाली असतां 
शोेंबडा सारखें पांढरे किंवा लाल झाड्यास होतें व पोटांत हूल होतो अशा वेळीं 
थोडी सुंठीची बुकी घेऊन ती एरंडाचे पानाचे रसांत वांटावी व त्याचा गोळा 
करून तो एरंडाचे पानांत गुंडाळावा; व त्यावर लाल मातीचा लेप देऊन तों 
.फोपारग्यांत भाजावा. नंतर वरची माती काहून टाकून आंतील गोळ्याचा स्वरस 
काढावा व तो मुलांस दिवसांतून तीन वेळां पाजावा, झणजे मुरडा राहतो. 
अभि प्रदीप्त होतो, आंव बंद होते व बरें वाटतें. मुलाची टाळू फार उडं लांग- 
व्यास एरंडाचे पांनास तूप लाऊन तें टाळवेवर ठेवावें, डोळे आल्याने पापण्यांस. 

९ 


१३८ स्त्रियांचे आरोग्य व शिद्युपालन. 


सूज येते. अशा वेळीं एरंडाचें पान निखाऱ्यावर थोडें गरम करून यार्ने 
पापण्या शोकाव्या. 


बाळतकछोपः- एरंडेल तेलाप्र पार्णेच ही फार उपयोगी आहे. हिंचा पोटफुगी 
व पोटदुखीवर फारच -चांगला उपयोग होतो. हिच्या पाण्याला डिलवॉटर 
(19111 एए७(€7) अर्से ह्मणतात. हें घरांत असणें बरें. पण तें न मिळाल्यास 
एक तोळा शोपा अधो शेर पाण्यांत टाकून त्याचा काढा करावा व नंतर तो 
गाळून थंड झाल्यावर त्यांतील एक ते दोन लहान चमचे दिवसांतून तीनचार 
वेळां मुलास देणें. हें पाणी दुकानांत आयते सिळणाऱ्या डिलवॉटर प्रमाणे 
महिन्याचे महिने टिकणार नाहीं. यासाठीं एक दोन दिवसांनीं ताजें तयार करून 
चापरणें बरें. एरंडेलाबरोबरच याचे थोडेसे थेंब मिळवून दिल्याने मलशुद्धि 
होऊन पोटडुखी राहते, वारा सुटतो व पोट हलकें होऊन मुलाला बरें वाटतें. 


ब... 


चुन्याची निवळीः--ज्या वेळीं लहान मुलांस दूध पचन न होतां वांती 
वाटे दद्यासारखें होऊन पडतें किंवा पाण्यासारखे झाडे होतात त्या वेळीं दुधाबरोबर 
ही मिसळून दिल्याने उत्तम गुण येतो. मुलाचें वारेवार पोट फुगत असल्यास 
बाळंतशोपेच्या पाण्याबरोबर चुन्याची निवळी मिळवून दिल्याने फायदा होतो. 
मुलाचें अंग भाजल्यास गोडे तेळव चुन्याची निवळी समभाग,बाटलींत घेऊन तें 
मिश्रण चांगळें हालवावें व त्यांत कपडा भिजऊन तो भाजल्या जागेवर ठेवावा. 
ह्मणजे आग कमी होऊन भाजलेली जागा लवकर बरी होते. ( चुन्याची निवळी' 
करण्याची कृति पान ९४ वर दिली आहे ती पहा.) ही पोटांत देण्याचें प्रमाण 
एक ते दोन लहान चमचे. 

ओंबा:--पोटझूळ, पोट फुगणे, अजीण व कॉलरा यांत हें एक उत्तम 
ओऔषध आहे. कोणत्याहि कारणानें पोट फुगळें असर्लें तर ओंवा, हिंग, सेघव. 
च हिरडे यांचें चूर्ण करून दिल्याने फुगलेले पोट उतरून पोटशूळ बसतो. 
मुलाला पटकीसारखा उपद्रव म्हणजे रेच व उलय्या होत असल्या तर अजमो 
दादि गुटिका.(एक भाग ओंवा,एक भाग हिरडे,एक भाग खा रिक,एक भाग केशर, 
मध-दालचिनी-लवंग दोन दोन भाग, जायफळ-मोचऱस-भफू अधोभाग,, 
यांच्या बाजरीच्या दाण्याएवढ्या गोळ्या कराव्या.) फार उपयोगी पडतात. 
यांतील एकेक गोळी सकाळ-संध्याकाळ देणें. ओव्याचें फूल व पाणी बाजारांत 
झळ शकर्ते.ओंब्याचें पाणी करणें झाल्यास वीस ओस ओवा ठेंचून त्यांत 


परिशिष्ट. ] १३९, 


न्दोन ग्यालन पाणी घालावें व व्या पाण्याची वाफ करून एक ग्याळन पाणी करून 
'ठेवणें. डोळे येऊन ते दुख लागले ह्मणजे ओव्याची परचुंडी करून शेक करावा. 
मुलाला सर्दी, खोकला झाला भसतां ओव्याची विडीकरून तिचा धुर मुलाचे 
नाकातोंडाचे आसपास थोडथोडा सोडावा ह्मणजे फायदा होतो. 


त्रिफळा 'चूणेः--यांत हिरडा,बेहडा व भांवळकाठी हे तीन पदार्थ अस- 
तात. हें औषध सर्वांस माहीत. आहे. शोचास होत नसल्यास हें एक मासाभर 
चूणे मुलास मधांतून चाटविर्ळे असतां शोचास साफ होतें. साघांरणपर्णे आपल्या 
लोकांत त्रिफळाचूणीच्या ऐवजीं परसाकडे होण्यासाठीं हिरडा उगाळून देण्याची 
चाल आहे. मोठ्या मुलास हिरडा उगाळून देण्यापेक्षा हिरड्याचें चूर्णे देण्यास 
हरकत नाहीं. हिरड्याच्या या गुणांवरून 'यस्य नास्ति स्वयं माता तस्य 
माता हरीतक्ी । ज्याला आई नाहीं त्याची आहे हिरडे' अर्से एक वाक्‍य 
आहे. यावरून हरडा हा मुलांना किती उपयोगी आहे हॅ कळून येईल. 


अतिविषः-र्‍याच्या नांवावरून हें फार विषारी असावें असें वाटते. पण तें 
विषारी मुळींच नाहीं. याच्या पांढऱ्या व काळ्या अद्या दोन जाती आहेत. 
चांढऱ्या जातीचें अतिविष चांगलें. याचा तापांत, अतिसारांत, वांतीमध्यें, 
'कृमीपासून उत्पन्न होणाऱ्या विकारांत फार चांगला उपयोग होतो.तापानंतरच्या 
अशक्ततेंतही हें देतात. लहान मुलांस उगाळून व मोठ्या सुलांस चूणणे रूपाने 
द्वेतात. ज्यावेळीं दूध न पचल्यानें सुलांस वरचेवर उलय्या व रेच होतात, 
तर्सेच कोणत्याहि कारणार्ने ताप येतो अंगर तापाबरोबर खोकला व उलटी 
असते त्यावेळीं बालजातुमैद्रक चूर्ण ( अतिविष, नागरमोथा, काकडशिंगी, पिंपळी 
यांचे समभाग मिश्र चूगीस बालचातुभेद्रक चूण अर्से ह्मणतात. ) एक वाल 
याप्रमाणानें दिवसांतून तीनचार वेळां मधांतून दिल्याने सर्व लक्षणें कमी होऊन 
गुण पडतो. रोज येणारा, एंक दिवसा आड येणारा, व चोविस तासांत दोनदां 
येणाऱ्या तापांत अतिविष फार उपयोगी आहे. 


वेखडः- हे सर्वास माहीत भाहे. याला एकप्रकारचा दृपे असतो. सुलाला 
सदी, खोकला, किंवा रेच होत असळे तर हें उगाळून देतात, हे जंतुनाशक 
असल्यानें सांसर्गिक रोगांत मुलाचे गळ्यांत बांधून ठेवितात. आंकडीमरध्यें 
त्राह्मीच्या रसाबरोबर हें पोटांत देतात. 


- १४० स्त्रियांचे आरोग्य व दिळ्युपाटन. 


बेळफळ:--याचें झाड प्रसिद्ध आहे. बेलफळाचा मगज आमांशांत व 
जुन्या संग्रहणींत उपयोगी आहे. रक्तातिसारांत व दुसऱया सर्व प्रकारच्या 
हृगवणीवर याचा फार चांगला उपयोग होतो. बेलफळें नेहमीं मिळत नसल्यानें 
त्यांतील मगज काढून वाळवून त्याची बुकी करून ठेवितात. ही बुकी पांच ते 
पंघरा गुंजा युळाबरोबर देण्यास हरकत नाहीं. 

अडुळखा:-?हें झाड प्रसिद्ध आहे. याला पांढरी फुलें येतात. कफ 
विकारावर याच्या पानांचा चांगला उपयोग होतो. डांग्या खोकल्यांत येणारी 
उबळ कमी होण्यास व कफ मोकळा होण्यास अहूळशाच्या सुळीचा रस पंघरा ते 
वीस थेंब काहून त्यांत एक ते दोन गुंजा तुरटीची पूड व मध मिळवून चाटविल्यार्ने 
फायदा होतो. कफ विकारांमध्ये अडइळशाची थोडीं ओढी पार्ने घेऊन तीं 
पानांत गुंडाळून वर मातीचा लेप द्यावाव फोपार्ग्यांत भाजून आंतील पानाचा रस 
काढावा. हा रस अजमास १०॥१५ थेंब, दोनतीन गुंजा टांकणखारव मध चार 
मासे एकत्रकरून तें मुलास ४1५ वेळां चाटवावें ह्मणजे कफाचा नाश होतो. 

ब्राह्मीः--मुलाच्या आंकडीमध्यें ही फार उपयोगी आहे.हिचीं चारपांच पानें 
घेऊन त्यांचा खरस काढावा.त्यांत दोनतीन गुंजा वेखडाची पूड व थोडी साखर 
घाळून तो दिवसांतून २1३ वेळां सुलास द्यावा ह्मणजे फायदा होतो. 

माका:--वरीलप्रमा्णेंच माकाहि आंकडी सारख्या मेंदूच्या विकारावर 
फार उपयोगी आहे. कोंकणांत आंकडीवर माक्‍याची खीर करून देतात; ती 
अश्री:---माझ्याचा रस १ तोळा, सुंठीचा रस २ तोळे, निर्मुडीचा रस १ तोळा; 
अगस्य़ाच्या फुलांचा रस ३ तोळे, द्रोणपुष्पीचा रस ५ तोळे,हे सर्वे रस एकत्र 
करून त्यांत सवोच्या चोट नारळाचें पाणी घालतात वःउकळतात. नंतर त्यांत 
थोडे तांदूळ टाकून त्याची गूळ घाळून खीर करतातव ती दिवसांतून दोन वेळां 
देतात. यापासून आंकडी बंद होते. 

कुटकीः--ही सारक आहे. पोटांत अपक्क पदार्थ असल्यानं त्यापासून 
साधारणतः मुलांस जो ताप येतो त्यांत, तर्सेच वेळीं अवेळी स्वाल्यानें किंवा 
कांहीं मुळें माती खाऊन ल्यामुळें त्यांचें पोट बिघडतें त्यावेळीं कुटकीचें (लोख- 
डाचे भांड्यांत भाजून केळेळें) चूण एक वाल, मधातून चाटविल्याने एक 
दोनदां शोचांस होऊन पोट मोकळें होते,ताप कमी द्दोतो व मुलास आराम पडतो. 
रोजच्या व एक दिवसाआड येणाऱ्या तापांत कुटकी फार उपयोगी आहे. 
च्रमाण एक वाल दिवसांतून तीन वेळां देणें. 


' परिश्रिष्ट. १४९. 


तुरठीः--ही हवी तेथें मिळूं शकते. लहान सुलांचे डोळे आळे असल्यास 
अडीच तोळे स्वच्छ पाण्यांत एक गुंज तुरटी विरघळवून त्यानें डोळे घुवावे व दिव>- 
सांतून तीनचार वेळां त्याच पाण्याचे डोळ्यांत थेंब सोडावेत. कित्येकदां लहान- 
मुलींच्या युह्यभागीं सूज येऊन ल्यांतून स्राव होत असतो किंवा खाजतें. 
अशा वेळीं तो भाग पंधरा गुंजा तुरटी वीस तोळे पाण्यांत विरघळवून त्याने: 
दिवसांतून दोनतीन वेळां धुवावा ह्मणजे फायदा होतो. डांग्या खोकल्यांतील 
उबळ कमी होण्यासाठीं तुररीची लाही ( तुरटी निखाऱ्यावर ठेवली ह्मणजे बिजू 
लागून फुगते. विजणें बंद झाल्यावर खालीं काहून तिची बुकी करावी. हिला 
दुरटीची लाही असे ह्मणतात. ) एकदोन गुंजा मधांत मिळवून वरचेवर 
चाटवावी हणजे उबळ कमी होऊन उलटी होत असल्यास तीहि बंद होते. 

टांकणस्ारः--तुरटीप्रमा्णेच हाहि उपयोगी आहे. मुलाचें तोंड आल्यास- 
हा मधांत मिळवून वरचेवर चाटवावा. ह्मणजे ठीक पडतें. 

सुरुडदोंग:--ही ग्राही आहे. ज्यावेळीं पोटांत मुरडा होऊन पोट दुखे 
किंवा अतिसार होतो त्या वेळीं हिचा उपयोग होतो. कानांतून पू, पाणी येतः 
असल्यास हिची बुकी कानांत टाकावी. पोटांत देण्याचें प्रमाण एक वाल. 

मायफळ:--हें अतिसार व रक्तातिसार यांमध्यें उपयोगी आहे. याचा 
छझाढा करून दिल्याने रक्त पडण्याचें थांबते. 

बावडींगः--हें कृमिन्न आहे. पोटांत जंत झाल्यानें होणारा शूळ, अजीणे; 
उलटी वगैरे मध्यें याचा काढा देतात. किंवा चूणे करून तें मधांतून चाट- 
वितात. यानें कृमि मरतात; पण बाहेर पडत नाहींत. यासाठीं पहिल्यानें दोन 
चार दिवस वावडींग देऊन नंतर एरंडेल तेलाचा जुलाब द्यावा झणजे कृमि 
पडतील. अन्न चांगळें पचन होत नसल्यास किंवा पोट दुखत असल्यास अगर 
पोट फुगत असल्यास याचें चूर्ण दोन वाळ दुथांतून दयावे झणजे बरें पडतें. 

काकडशिशीः--लहान मुलांस ही फॉर उपयोगी आहे. ज्या वेळीं ताप 
येऊन छाती कफानें भरते व श्वास लागतो त्या वेळीं काकडशिंगी, अतिविष व 
पिंपळी यांचे समभाग चूर्ण एक वाळ मधांतून चाटवावें हणजे बरें वाटतें. याने 
उलटी होत असल्यास तीहि थांबते; > *९वर व कावि- 

नवसागरः-दा सर्वास माहित आहे. याचा यककत्मागी जो काळेनिळे- 
ळींत उपयोग होतो. ठेंच लागल्याने किंवा सुरगु्छेर थंड पाण्यांत टाकून या. 
पणा येतो त्या भागावर आठ मासे 7 


यचा जहान मुलांस पडसँ'ऊ 
. देणे, झणजे पडसे तेव्हांच थाड. तसेंच यांनीं आंव थांबते. नाकातोंडांतून, 


-५१४२ स्त्रियांचे आरोग्य व दिळ्युपालन. 


मिश्रणाची घडी ठेवावी ह्मणजे सूज व वेदना कमी होतात. त्याच प्रमाणे बाळं- | 
:[तीण झाल्यावर स्तनांत दूध सांचून ते कठीण होऊन दुखु लागतात व्या वेळीं 


चरील मिश्रणाची घडी खनावर ठेविल्यारने गुण पडतो. 
गुंजाः-र्‍युंजांवरची लाल साल काहून त्या तशा पांचसहा गुंजा, पांच तोळे 
कढत पाण्यांत टाकाव्या. नंतर तें पाणी थंड झाल्यावर त्याचे थेंब डोळ्यांत 
घातल्याने डोळ्यांची लाली व पाणी गळणे थांबते. 
 संटोनाईनः--जंतांवर हे एक रामबाण ओषध आहे. रात्रीं निजते वेळीं 


- साखरेबरोबर किंवा मधांतून हें देणें. रिकाम्यापोटीं दिल्याने हे चांगळें लागू 


पडतें. यासाठीं मुलास लवकरच हलकें. अन्न देऊन त्यानंतर ३-४ तासांनीं निज- 
तानां हे देणें. दुसरे दिवशीं सकाळीं एरंडेल द्यावें द्मणजे मळावाटे'जंत पडतील. 
एका वषोच्या मुलास अर्धा गुंज, मोठ्या मनुष्य़ास १॥ ते २ गुंजा. 

कोयने'ळ:--हे हिंवतापावर वस्ताद आहे. ताप उतरतांच हें वयमानाप्रपाणे 
साखरेंतून किंवा युळांतून देणें.एक वषीच्य़ा मुलास पाव ते अर्धी गुंज दिवसांतून 
तीन वेळां देणे. 

छोरोडाईनः-- यांत विषारी पदार्थाचे मिश्रण आहे. परंतु तें योग्य 
रीतीर्ने व काळजीपूर्वक वापरल्यास फार उपयोगी भाहे. एकाएकीं वांति, जुलाब 
होऊं लागले किंवा मुरडा होऊन पोट दुखू लागळें तर हें देतात. लहान मुलास 
एकपासून पांच थेंबावरती हें देऊं नये. 

टिक्चर कॅफर कंपाउंडः--यांत कापूर, बडिशोपेचा अके व अफू आहे. 


- हान सुलांस पडसे खोकला झाल्यास या ओषघानें गुण येतो.ढाळ ह्दोत भसल्या- 


सहि याचा उपयोग होतो. हें दोन पासून पांचदहा थेंब देण्यास हरकत नाहीं. 
इपिक्याकुआनावाईनः--याने कफ मोकळा होतो. इपिक्याकूभानावा - 
डेनच्या ऐवजीं इपिक्याकुआनाच्या ३० पोटंसीच्या होमिओपार्थिक गोळ्या मिळ- 
तात त्या आणून ठेवाव्यात. ज्या वेळीं मुलास हिरव्या रंगारचें किंवा फेसयुक्त 
यरसाकडे होतें त्या वेळीं या गोळ्यांचा फार चांगला उपयोग होतो. तर्सेच 
कोणत्याहि कारणानें आमाशयाचा क्षोभ होऊन दूध घातल्याबरोबर ओकून पडते 
बेळीं व इतर सर्वे प्रकारच्या वांतींवर यांसारखें हटकून गुण देणारे दुसरें 
औषध नाहीसेगांच्या मानानें तासातासाने यांतील एकेक गोळी देणें. तसेच 
_ असतां दिवसांतून तीन 'चार वेळां दोन दोन गोळ्या 


.. 
<<... 


परिष्रिष्ट. १४२- 


परसाकडच्या किंवा कोणत्याहि वाटे रक्त पडत असल्यास पहिल्याने याच 
औषधाचा. उपयोग करावा. यानें रक्तत्राव बंद होतो. 

ब्हायोलेट पावडरः-र्‍लहान मुलांच्या जांघेत, मार्नेत किंवा अल्या 
दुसऱया ठिकाणीं केव्हां ओलावा राहून ती जागा लाल होते. अशावेळी त्या 
ठिकाणीं ही पूड कुंचल्याने लावावी. यानें ओलावा शोषला जातो व कात्रे पडत 
नाहींत. स्नानानंतर ही लावल्याने बहुधा त्वग्रोग ह्दोत नाहींत. 

ग्लिसरीन:--हें एक गोड तेलासारखे प्रवाही ओषघध आहे. हें थोर्डेसे 
चाटविल्यानें शोचाला होतें. ज्या वेळीं पोटांत औषध देऊन शोचाला होईपर्यंत 
घेळ नसतो ह्मणजे तें लवकर होणें इष्ट असतें अश्या वेळीं चमचाभर ग्लिसरीन 
पिचकारीनें गुदावाटे घातल्याने लगेच मळ होऊन पोट हलकें होतें. 

काचेची पिचकारीः--पिचकाऱ्या गुळगुळीत टोंकाच्या अशा दोन 
“असाव्यात. एक परसाकडच्या साठीं व दुसरी कान वगेरे घुण्यासाठीं. या 
निरनिराळ्या ठेवाव्यात. वापरण्यापूवी व वापरल्यावर या खच्छ धुवून ठेवण्याची 
खबरदारी ध्यावी. 

बोरिक असिड:--ही एक पांढरी पूड आहे. हिच्या भागी जंतुनाशक 
धर्म आहे. जखम धुवून त्यांत ही पूड टाकून जखम बांधून ठेवल्याने ती भरून 
येण्यास ठीक पडतें. डोळे आले असतां ही थोडी गरम पाण्यांत टाकून त्या 
पाण्याची ( 3017 10107 ) घडी डोळ्यांवर ठेवल्याने, तसेंच कान वाहत. 
असल्यास या पाण्याच्या पिचकारीनें कान धुतल्याने गूण पडतो. 

शोषक कापूस (_ $७5खएवग टली ):--याचा जखमेवर 
ठेऊन ती बांधण्यास व बोरिक लोशनमध्यें बुडवून जखम पुसून साफ करण्यास 
फार उपयोग होतो. यानें जखम लवकर भरून येण्यास ठीक पडतें. 

मुलांच्या पथ्य़ाचे कांहीं प्रकार 

आल्ब्युमेन वॉटरः--एका अंड्यांतीळ पांढरा तेवढा बलक घेऊन तो 
एक पाईट खच्छ थंड पाण्यांत सिळवावा व त्याचें त्यांत चांगळें मिश्रण करावें. 
याला आल्ब्युमेन वॉटर असें ह्मणतात. मोठ्या माणसासाठी हें करणें झाल्यास 
तितक्याच पाण्यांत पण दोन अंड्यांतील बलक मिळवावा. 

पेप्टनाइह्ड मिल्कः--जिन्नस--फेअरचाइल्ड पेप्टनायझींग पावडर या 
नांवाच्या विलायती औषधें विकणाऱ्या औषधांच्या दुकानांत मिळणाऱ्या ट्युब 
आणून त्यांतील पाव ट्युब, पांच औंस ताजें दूध व पांच ओस गरम पाणी. 
एका खच्छ बाटलींत पहिल्यानें दुध व पाणी. घालावें. व यांत पेप्टनाय-- 


-९४४ स्त्रियांचे आरोग्य व रिंळ्युपालन. 


-झींग पावडर मिसळावी. नंतर बराच वेळ तें मिश्रण चांगळें. हालवावें. नंतर 


:र्‍ती बाटली हाताला सोसेल इतक्या गरम पाण्यांत ( सुमारें १५०' फ्या. उष्ण 


तेंत) दहा मिनिटें ठेवावी. नंतर (ह्मणजे पेप्टनायझींगची क्रिया पुरी होतांच ) 


.त्यांत थोडी साखर घाळून तें मिश्रण दोन मिनिटें जलद उकळावें. 


कोंबडीच्या पिलांचा रसाः--जिन्नस-तीन पिलांच्या माना व सहा 


- औंस थंड पाणी.पहिल्यार्ने माना खच्छ धुवाव्यात व त्या चांगल्या ठेंचाव्या.नंतर 
- त्या थंड पाण्यांत एक तासपर्यंत ठेवाव्या. पुढें त्या माना व पाणी हें सर्वे एका 


उथळ भांड्यांत ( सासप्यान ) घाळून तें भांडें मंदाभीवर दोन तास ठेवावें. 


- नंतर वरील चरबी काहून टाकवी व रसा ध्यावा. 


व्हे( दह्याचें तरवणी ):--हें इसेन्स ऑफ्‌ रेनेट, शेरी वाईन, तुरटी 


कंवा ठिंबाचा रस यांपैकी कोणत्याहि एकाचे योगानें तयार करितां येतें. दहा. 


औंस ताजे दूध घेऊन तें थोडेसें कोमट करावें. मग त्यांत अर्धा चमचा 


- इसेन्स आफ रेनेट घालावें व तें घट्ट होईपर्यंत बाजूला ठेवावें. नंत्र तें चम- 


चयाने मोडून एका स्वच्छ कपड्यांतून गाळून घ्यावे. या पाण्यास “ व्हे ? अर्से 


' ह्मणतात. यांतून सर्वे केझीन निघून गेळेळें असतें. या पाण्यांत लॅक्‍्टेल्युमीन , 


एक अंश लोण्याचा भाग व बाकी साखर असते. यांत केझीन नसल्याने ते 


- सहज पचते. ह्मणून मूल जन्मतांच पहिल्या आठवड्यांत हें देतात; किंवा 
- झुळींच दूध पचन होत नसल्यासहि देतात. मुलांस हगवण लागली असतां 
-याचाच उपयोग करितात. 


बस्ति ( एनेमेटा. ) 
चोषक अन्नाचा बस्तिः--दीड ओस ताजें दूध ध्यावे व त्यांत तितकाच 
« बरीफटी * घालावा. नंतर त्यांत एका अंडयांतील बलक टाकून तें चांगळें 
घोंटावें. व मग रबर बोल सिरींजनें किंवा फनेलास रबराची नळी जोळून य्यार्ने 
तें गुदद्दारांतून आंत हळुहळ सोडावे, यापेक्षां जासत द्रव रोगी आंत धरू शकत 
असल्यास दुधाचें किंवा बीफटीचें प्रमाण वाढवावे. पण चार ओंसांपेक्षां जास्त 


- कधींहि देऊं नये. बीफटीची हिंदूंना हरकत असल्यानें तो न टाकतां वस्ति द्यावा 


सूचना--लहान मुलांना साधा वस्ति देणे झाल्यास गरम पाण्यांत थोडासा सावण 


-कोळून तें पाणी एक औंस एका लहान कांचेच्या पिचकारीनें किंवा रबराच्या बॉल 


सिरींजनें हळददळू गुददवारांतून आंत सोडावें. सिरींजच्या तोटीला थोडेसें एरंडेल 


लावल्याने ती सद्दज आंत जाते, सेरींज देतानां मुलाला डाव्या कुशीवर निजवून 
त्याच्या मांड्या पोटाकडे वांकवाव्या. / रं 


व ॥२><४ ०० > <<< ०००५-५४-२० ०%६-३४०० .०६>३०० ५००१-०० -->५०३५०० "तट 


1) (> जे शै 
; ग प्रत्येक घरांत अतण्याळा अगदों आतर्यफ ठरळेलीं ! 
१ 

"१ डॉ. काळोखे कृत १) 
र | ऱ । 
शे लोकप्रिय पुस्तकें. | 


३) | | (7०00711817 5811९5 10१1281 ७००७. ) 

रु. आ. 

अस्निभांय (1075590582) , ,.. «७०» ७०० ऐ-ा, 
रोगजंतु ( ७९८5 0 1569505) ११/१.७४७६.॥.॥७७॥ कल्क 
अशक्तता (12%1॥8 ) .& ७.० ००२. ०० १-न्ट 

यु फिशंगरोग (३3715 & हला०॥॥०७ ) ७०५ ००--६ 

“१ वबिद्याथ्याच आरोग्य ( 5०७००] 9४216811९2 )॥ ५6न./॥%४८2--६ 

| रोगोत्पादक प्राणी .... :... .... .... &... सन 
मी निरोगी कसा राहीन ( 1100 (0160581060 1065111 )-१२ 


१ जनतेच आरोग्य ( €८०ण॥१॥ 81 एश्टांथा),.. ,०-१९२ 
| दांतांचे आरोग्य (12011६) ॥५४७९1€ ७... १. नन्तर रश 
"७ ख्नि्यांचे आरोग्य | शिझ्लुपाढन ००९० “ ७५७ १९०७ 4 ट्ट 3 


ह 0 क्षयरोग व॑ त्यावर उपाय ( एपझला10515 & 115 ] 6-4 | | 
| १९-०८॥॥१॥०१॥॥५) 
॥॥:॥५%५./ च्य - ९ 
शकी । पुखकें मिळण्याचा पत्ता:--) डॉ. ग. पा काठोले, अट 
भ शं | ४४ चनोरोड, गिरगांव, सुबई ! 
: पु ! । 
अ) प्न वा 2५-०० ००० य्कन्ल 
५५७४), उष ७०१ ७१ 0. क. १७७ ७७ छा !1णालांका 00093, 


र 1) ) २१४३५७५ 3 8ळावा 8७ 1109१," 1093089 4४, 
1! & एवडा डील्त ७१ 05, ७. ४. ७1ताळ, 018009 ३०9१, 8001050 4 


री । 1. श् 
री“ १9: / ३५%, २ ५१५२ 
तोती...३) डि को 


कजर >>५><€००५०%-><४००-०००%-->€-” “> < 


*च्य् 


-प्_ 


आक 
नि 


